पुणे विद्यापीठाच्या पीएच डी.(इतिहास) पदवीसाठी सादर प्रबंध 


“पिलाजी जाधवराव यांची मराठेशाहीतील कामगिरी” 


सादरकर्ती 


सौ. सुचर्णलता अमरसिंह जाधवराव 


मार्गदर्शक 
डॉ. रेरवा रानडे 


प्रोफेसर, इतिहास विभाग 
पुणे विद्यापीठ 
पुणे 


डिसेंबर २००५. 


क्रणनिर्देश 


“पिलाजी जाधवराव यांची मराठेशाहीतील कामगिरी' हा शोधप्रबंध मी पुणे 
विद्यापीठाला सादर करीत आहे. 

माझ्या मार्गदर्शिका आदरणीय डॉ. रेखा रानडे यांच्या चिंतनशील व 
अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शनामुळे मला सदर विषयाचा अभ्यास करता आला आणि 
प्रबंधाच्या रुपाने मांडता आला. त्यांनी दिलेल्या बहुमूल्य सूचनांमुळे प्रबंध लिहिणे 
सोपे गेले. त्यामुळे औपचारिक वाटले तरी सर्वप्रथम मी त्यांची आभारी व क्रणी आहे. 

इतिहास विभागातील सर्व प्राध्यापकांचे मी आभार मानते, तसेच डॉ. म.रा. 
कुलकर्णी सर यांनी मोडी लिपी वाचनास सहकार्य केले त्याबद्दल मी त्यांची आभारी 
आहे. जयकर ग्रंथालय पुणे विद्यापीठ, भारत इतिहास संशोधक मंडळ, पुणे; 
मंडळातील अभ्यासक, तसेच पुणे पुराभिलेखागार येथील सर्व अधिकारी व 
कर्मचाऱ्यांनी मला प्रबंधासाठी आवश्यक असलेली साधने त्वरीत उपलब्ध करून 
दिली. त्यांच्या या सहकार्याबद्दल मी त्यांची आभारी आहे. चंद्रकांत भुजबळ, अनिता 
खोडके, अमेय व सौ. अनुराधा कुलकर्णी यांनी स्वत:चे काम समजून टाईपिंगपासून 
प्रबंध तयार होईपर्यंत मोलाचे सहकार्य केले. यासर्वांना मी मन:पूर्वक धन्यवाद देते. 

प्रस्तुत विषयावर प्रबंध लिहिण्यासाठी संपूर्ण सहकार्य व उत्तेजन दिले ते 
माझे यजमान श्रीमंत अमरसिंहराजे जाधवराव (वाडीकर) यांचे आभार मानणे हे मी 
माझे कर्तव्यच समजते.माझे ज्येष्ठ दीर माजी कृषीराज्यमंत्री सूरसिंहराजे तथा दादा 
जाधवराव (वाडीकर) यांचे आशीर्वादही मोलाचे आहेत. वेळोवेळी अभ्यासास सवड 
देऊन आग्रही राहून सर्वतोपरी सहकार्य देणारी माझी भगिनी सरीता सूर्यवंशी यांचीही 
मी आभारी आहे. मुलांचे शिक्षण हेच स्वप्न बाळगणारे माझे दिवंगत आईवडील 
पुण्यस्मरणीय ती. बप्पा व ती. ताई यांची मी करणी आहे. 

श्रीमंत रामचंद्ररावराजे जाधवराव वाघोलीकर यांनी व्याघ्रेथर मंदिर, 
वाघोलीचे तळे, वाडा पिलाजी जाधवरावांचे समाधी मंदिराची तसबिरी मिळवून 
दिल्या तसेच वेळोवेळी सहकार्य दिले त्याबद्दल मी त्यांचेही आभार मानते. 

माझ्या पाठीशी असलेल्या सर्वांच्या सदिच्छा आणि आशीर्वाद यांचे मूर्त 
स्वरूप म्हणजे प्रस्तुत प्रबंध होय. मी या सर्वांची कुणी आहे. 


ते न्युत० श्र स्तन्ला-काशातरात 


4 


सौ. सुवर्णलता अमरसिंह जाधवराव 


अनुक्रमणिका 


प्रकरण १ 


प्रकरण २ 


प्रकरण ३ 


प्रकरण ४ 


प्रकरण ५ 


प्रकरण ६ 


प्रकरण ७ 


प्रकरणाचे नांव पृष्ठ क्रमांक 
प्रस्तावना डे 
पिलाजी जाधवरावांची सुरुवातीची कामगिरी. १०-४२ 
पिलाजी जाधवरावांची कोकणातील कामगिरी. ४३-८५ 
पिलाजी जाधवरावांची उत्तर हिंदुस्थानातील कामगिरी. ८६-१३८ 
पिलाजी जाधवराव आणि पेशवे संबंध १३९-१५७ 
पिलाजी जाधवरावांची इतर कामगिरी. १५८-१९५ 
उपसंहार १९६-२०६ 
संदर्भ साधनसूची २०७-२०९ 


परिशिष्टे 


छायाचित्रांची यादी 
अ.नं. 
१,२) पिलाजी जाधवराव 
३) व्याघ्रेधर मंदिर व तळे (वाघोली) 
४) पिलाजी जाधवरावांची समाधी (वाघोली) 
५,६,७,८) जाधवगढी (जाधववाडी) 


प्रकरण-१ 


प्रकरण-१ र, 
प्रस्तावना 

शककर्ते छत्रपति शिवाजी महाराजांनी तत्कालीन सर्व परकीय 
सत्तांबरोबर संघर्ष करून हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. स्वराज्य निर्मिती 
झाली. इ.स.१६३० ते १६८० फक्त पन्नासवर्षे आयुर्मानात, अवघ्या पस्तीस 
वर्षात छत्रपती शिवरायांनी स्वराज्य निर्माण केले. स्वकियांची मने जिंकली. 
शत्रूवर छत्रपति शिवरायांचा धाक बसला. पण शत्रू संपलेले नव्हते. छत्रपति 
शिवाजीमहाराजांच्या मृत्यूनंतर औरंगजेबाच्या मृत्यूपर्यंत म्हणजे १६८० ते 
१७०७ ही सत्तावीस वर्षे मराठ्यांच्या इतिहासात अनेक संघर्ष झाले, लढाया 
झाल्या. औरंगजेबाला तर प्रत्येक वेळी मराठी राज्य सहज घेऊ असे वाटत 
गेले. त्याने मरेपर्यंत प्रयत्न केले पण हाती काहीच लागले नाही. मोगल 
सत्तेविरुद्ध मराठी माणसांनी जोमाने प्रतिकार केला व मराठी राज्य टिकविले. 
२० फेब्रुवारी १७०७ मध्ये औरंगजेब मृत्यू पावला आणि एका अर्थांनी मोगल 
सत्ताही उतरणीला लागली. हे वर्ष मराठ्यांच्या इतिहासात संक्रमण करणारे 
ठरले. १७०७ रोजी शाहू महाराजांची मोगल कैदेतून सुटका झाली आणि येथून 
पुढे मराठी सत्तेचा साम्राज्यविस्तार इतिहासाने पाहिला. 

छत्रपति शिवरायांच्या मृत्युनंतर दिल्लीपती औरंगजेब बादशाह मराठी 
राज्याचा बीमोड करण्याची महत्त्वाकांक्षा धरून इ.स.१६८१ मध्ये स्वत: 
दक्षिणेत आला. त्याच्याकडे प्रचंड लष्करी सामर्थ्य होते. ह्या लष्करी 
सामर्थ्याला तोंड देऊन स्वराज्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी छत्रपति 
संभाजींवर होती. परंतु शिवाजी महाराजांच्या तालमीत तयार झालेल्या प्रधानांचे 
सहकार्य संभाजीस लाभले नाही.अनेक लोकांनी संभाजींच्या विरुद्ध 
कटकारस्थानेच रचली. कोकणातील संपूर्ण माहिती असलेली शिर्के वगैरे मंडळी 


जेरीस आणले. संभाजीराजे व कवीकलुशा संगमेश्वरास असल्याचे औरंगजेबास 
कळले. शेख आणि निजाम उर्फ मुकर्रबखान ह्या औरंगजेबाच्या सेनानीने फेब्रु. 
१६८९ मध्ये संभाजींना पकडले. स्वराज्यसंस्थापक छत्रपति शिवाजींचा पुत्र- 
मराठ्यांचा छत्रपती संभाजीराजास मोगलांनी कैद करून औरंगजेबबादशहाच्या 
छावणीत आणले. पुढे त्यांचे अतोनात छळ केला. त्यांचे डोळे काढले आणि 
शिरच्छेद केला. संभाजींच्या निर्घृण हत्येनंतर मराठी मन हबकले-बिथरून गेले. 
ह्या आघाताने मराठ्यांचे मनोबल व नीतीधैर्य थोडा काळ खचून गेले आणि 
अनेक मराठी वतनदार मंडळींनी, अधिकाऱ्यांनी आपल्याकडचे गडकोट, ठाणी 
शत्रूकडे सुपूर्द केली. छत्रपति शिवाजींच्या स्वराज्याला असे खिंडार पडण्याची 
भिती निर्माण झाली. संभाजी महाराजांच्या मृत्यूने मराठा मोगल संघर्ष संपुष्टात 
आला असे म्हणता येत नाही. परंतु औरंगजेबाची धारणा मात्र आता मराठी 
राज्य संपले अशीच झाली असावी. याचवेळी इकडे मराठ्यांच्या राजधानीस- 
रायगडास झुल्फिकारखानाने मोठा वेढा दिला. यावेळी रायगडावर सर्व 
राजपरिवार होते. आणि नेमके हे संकट ओळखून राणी येसूबाईंनी राजाराम 
महाराजांना गडाच्या बाहेर पडून जमेल तसे शत्रूसैन्याशी लढण्याचा सल्ला दिला. 
त्याप्रमाणे राजाराम महाराज काही निवडक सहकाऱ्यांनिशी गडाबाहेर निसटले. 
धनाजी जाधव, संताजी घोरपडे, प्रल्हाद निराजी, रामचंद्रपत अमात्य, 
खंडोबल्लाळ यासारखी मंडळी त्यांच्या बरोबर होती. स्वराज्यात न रहाता 
कर्नाटकमधून बादशहास प्रतिकार करण्याचे राजाराम महाराजांनी ठरविले व 
रामचंद्रपंतांवर स्वराज्याचा कारभार सोपवून कर्नाटकात जिंजिकडे प्रयाण केले. 
एव्हाना रायगड भोवतीचा वेढा दिवसेंदिवस आवळत गेला, अखेर शेवटी गड 


शत्रूच्या स्वाधीन करण्याखेरीज दुसरा पर्याय उरला नाही. आणि राणी येसूबाई व 


शाहूराजे मोंगलांचे कैदी झाले. ३ नोव्हें १६८९ मध्ये औरंगजेबाच्या छावणीत 
दोघांनाही हजर केले. 

छत्रपति शिवाजींच्या मृत्यू पाठोपाठ संभाजींचा वध झाला. येसूबाई व 
शाहू तर बादशहाचे कैदी बनले. राजाराम तर बचावापोटी जिजीकडे गेला त्याला 
संपविले का मराठी राज्यच संपले अशी खात्री औरंगजेबाची तर झालीच पण 
काही मराठी वतनदारांचीही झाली. साहजिकच ह्या वतनदार मंडळींनी, 
अधिकाऱ्यांनी औरंगजेबाची चाकरी स्वीकारली. औरंगजेबापुढे आता राजारामास 
पकडून ठार करणे एवढेच उद्दिष्ट राहिले. त्याप्रमाणे त्याने सेनापती 
झुल्फिकारखानास जिंजी काबीज करून राजाराम महाराजांस पकडून 
आणण्यासाठी रवाना केले. आणि स्वत:ही त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी विजापूरच्या 
प्रदेशात छावणी टाकून राहिला. ऑगस्ट १६९० मध्ये जिंजीच्या पायथ्याशी 
मोगल-मराठा संघर्षास सुरूवात झाली. आणि इकडे महाराष्ट्रात मरगळलेल्या 
मराठी माणसांत धनाजी जाधव, संताजी घोरपडे, रामचंद्रपंत, शंकराजी 
नारायण या मंडळींनी नवचैतन्य निर्माण केले. ह्या चौघांनी महाराट्रात पुनः 
नव्याने लष्कर उभे केले. धनाजी-संतांजीनी दहा-दहा हजार फौजेनिशी संपूर्ण 
महाराष्ट्र पिंजून काढला. मराठी राज्य संपल्याचे स्वप्न पहाणाऱ्या मोगल 
सेनानींना पराभूत केले. खंडण्या गोळा केल्या. परिणामी बादशहास मिळालेले 
अधिकारी-वतनदार पुन: नव्या जोमाने स्वराज्यात परतली. आणि राजाराम 
महाराजांशी निष्ठा ठेवून या मराठी फौजेने मोगलांकडून गडकोट परत मिळविले. 

तिकडे कर्नाटकात मोगलांनी जिंजिस वेढा घातला होता.धनाजी- 
संताजी महाराष्ट्रातून मोगलांच्या प्रतिकारासाठी जिंजीस आले. हा वेढा सात ते 
आठ वर्षे चालला. पण पराक्रमी मराठ्यांपुढे मोगलांना राजारामासह गड जिंकता 


आला नाही. राजाराम महाराज कर्नाटकमधून महाराष्ट्रात परत आले. स्वत: 


बादशहा कर्नाटकमधून महाराष्ट्रात आल्यानंतरही मोंगलांशी संघर्ष चालूच होता. 
बादशहाने साताऱ्यास वेढाही दिला. दरम्यान ३ मार्च १७०० मध्ये प्रकृती 
अस्वास्थ्यामुळे राजाराम महाराज अवघ्या तिसाव्या वर्षी वारले. मराठ्यांवर हा 
पुन्हा एक आघात होत. तरूण राणी ताराबाईंनी ह्या आघातातून स्वत:ला 
सावरले आणि राज्याचे रक्षण करण्याचे धाडस दाखविले. ताराबाईंनी आपल्या 
चार वर्षाच्या मुलास, राजा शिवाजीस गादीवर बसविले व स्वत: राज्यकारभार 
पाहू लागल्या. त्यांनी मोहिमांचीही आखणी केली. सुरूवातीस बादशहाने फौजा 
मागे घ्याव्यात ह्या हेतूने बादशहाकडे त्यांनी एक प्रस्ताव पाठविला. बादशाहाने 
सैन्य मागे घेतले तर त्यास स्वराज्यातले सात किल्ले देऊन पुत्र शिवाजीस सात 
हजारी मनसबदारी स्विकारण्यास लावू असा तो प्रस्ताव होता. अर्थात 
औरंगजेबास वाटले लहान मुलासह ही बाई माणूस ती काय? त्यामुळे 
बादशहाच्या मूळच्या महत्त्वाकांक्षेने पुन्हा उचल खाल्ली. साहजिकच त्याने 
प्रस्ताव फेटाळून लावला. आणि तहच करायचा असेल तर सर्व किल्ले 
बादशहाच्या ताब्यात द्यावेत अशी मागणी केली. ताराबाईंनाही हे मान्य होणे 
शक्यच नव्हते. परिणामी पूर्वीप्रमाणेच मोगल-मराठा संघर्ष चालूच राहिला. 
आणि अवघ्या दोन-तीन वर्षातच महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवळकोंडा, गुजरात, 
माळवा अशी चौफेर मराठी लष्कराने मोगलांची दाणादाण केली. ह्यावेळीही 
बादशाहाचा भ्रमनिरास झाला आणि शेवटी १७०३ मध्ये खुद्द औरंगजेब 
बादशहाने मराठ्यांशी तहाची बोलणी करण्याचे ठरविले. पण वाटाघाटी 
फिसकटल्या असे रियासत म्हणते. ळ अशा तऱहेने राणी ताराबाईने मराठी 
सरदारांस हाताशी धरून मोगली सत्तेला पाणी पाजले. व मराठी राज्य टिकवून 
धरले. ह्या पार्श्वभूमीवर राणी ताराबाईस मराठी राज्याचे आपणच मालक आहो 


असे वाटणे काही चुकीचे नव्हते. पुढे औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर इ.स.१७०७ 


मध्ये छत्रपति शाहूंची मोगली कैदेतून सुटका झाली आणि ते महाराष्ट्रात येताच 
शाहू हा खरा शाहू नसून तोतया आहे असे ताराबाईने उठविले. आपण 
महत्‌प्रयासाने राखलेले राज्य शाहूस सहज देण्यास ताराबाईंची तयारी नव्हती. 
तथापि शाहूंच्या सुटकेने मराठी मनाला राज्याचा खरा वारसदार स्वामी मिळाला 
असे वाटू लागले. शाहूंच्या सुटकेमुळे निर्माण झालेल्या यादवीत, कर्तबगारीने 
पराक्रमी असूनही मतलबापोटी म्हणा किवा शाहूंच्या गैरहजेरीत ताराबाईने राज्य 
टिकविले असल्याने ताराबाईंच्याच बाजूने रहावे ह्या हेतूने शाहुंना विरोध करणारे 
राज्यातले काही सरदार एका बाजूला तर दुसरीकडे शाहुंचा पक्ष बळकट करून 
एकछत्री मराठी राज्य निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणारे दुसऱ्या बाजूला अशी 
परिस्थिती निर्माण झाली. यामध्ये पिलाजी जाधवरावांनीही शाहूराजांना 
सुरूवातीपासूनच तहहयात साथ दिली. 

इ.स.१७१३ मध्ये शाहू महाराजांनी बाळाजी विश्वनाथाची पेशवेपदी 
नेमणूक केली. शाहू महाराजांच्या अंतर्गत शत्रूंचा बंदोबस्त करून मराठी 
राज्याला नवी दिशा देण्याचे काम बाळाजीने केले. आपापसात लढून नष्ट 
होण्यापेक्षा मराठ्यांच्या शौर्याला, कर्तृत्वाला नवीन क्षेत्र उपलब्ध करून दिले तर 
त्याचा मराठी सत्तेला व मराठ्यांनाच फायदा होईल तसेच मुघल साम्राज्य 
खिळखिळे झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत मराठ्यांनी स्वत:ची सत्ता 
प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने हालचाली केल्या तर त्याला यश येईल या 
विचाराने मराठ्यांचे लक्ष बाळाजीने उत्तरेकडे वळविले. १७१९ मध्ये मिळालेल्या 
सनदांमुळे ते कार्यक्षेत्र उपलब्धही झाले. पहिल्या बाजीराव पेशव्यांनीही हे धोरण 
समर्थपणे पुढे चालवून शिंदे,होळकर, पवार यासारखी सरदारांची नवीन पिढी 
पुढे आणली. बाजीराव पेशव्यांच्या काळात उत्तरेबरोबरच दक्षिणेत तसेच 


कोकणातही मराठ्यांनी सत्ताविस्तार केला. याकाळात मराठ्यांची कोणत्या ना 


कोणत्या प्रदेशात मोहिम सतत चालू असे. मुघल, निजाम, छोटेमोठे सत्ताधीश 
अब्दाली यासारख्यांनी भारतातील विविध सत्ताधिशांबरोबर संघर्ष करून त्यांनी 
आपले वर्चस्व प्रथापित केले. एक प्रादेशिक सत्ता या स्थानावरून एक भारतीय 
(राष्ट्री) पातळीवरील सत्ता म्हणून स्थान व महत्त्व मिळविले. नानासाहेब 
पेशव्याच्या काळात मराठ्यांच्या हालचाली अटकेपर्यंत जाऊन पोहचल्या. संपूर्ण 
भारतभर मराठी सैन्याची घोडदौड चालू होती. जुन्या सरदारांबरोबर नवीन 
सरदारांची पिढी निर्माण होत होती. मराठ्यांच्या या सत्ता विस्तारात अनेकांच्या 
शौर्याला, कर्तृत्वाला वाव मिळून अनेक छोटे-मोठे सरदार उदयाला आले. 
नंतरच्या काळात पानिपतचा आघात वगळता मराठ्यांच्या हालचाली चालूच 
राहिल्या. इ.स. १७९२ नंतर महादजी शिंद्याचा मृत्यु झाल्यानंतर मात्र त्यांचे 
स्थान आणि महत्त्व उतरणीला लागले. 

इ.स. १८१८ मध्ये दुसऱ्या बाजीराव पेशव्यांनी ब्रिटिशांपुढे शरणागती 
पत्करल्यानंतर मराठ्यांचे राज्य संपुष्टात आले. 

ह्या काळात मराठी साम्राज्य उभारणीच्या कामात महाराष्ट्रातील अनेक 
पराक्रमी योद्धयांनी जी अभूतपूर्व कामगिरी बजावली, त्यातील बऱ्याच 
वीरपुरूषांवर अभ्यासपूर्ण ग्रंथ लिहिले गेले. परंतु काही प्रमुख व्यक्तिंच्या 
कामगिरीवर अजूनही म्हणावे तेवढे काम झालेले नाही. मराठी सत्तेच्या 
अस्थिरतेपासून-स्थिरतेपर्यंत-साम्राज्य विस्तारासाठी छत्रपति शाहूंच्या 
अमलात व त्यानंतरही ज्यांनी ज्यांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाने आपला अम्मल 
बसविला त्या लढवय्यांपैकी एक बाणेदार लढवय्या आणि छत्रपतींचे सरदार 
श्रीमंत सुभेदार पिलाजीराव जाधवराव हे एक अग्रणी सेनापती होते साहजिकच 
पिलाजी जाधवरावांच्या कार्याची नोंद घेणे उचित होईल. 


पुण्यश्लोक छत्रपति शाहू महाराज, राजकारण धुरंधर बाळाजी 
विश्वनाथ, पहिले बाजीराव पेशवे, चिमाजीआप्पा, बाळाजी बाजीराव, 
सदाशिवराव भाऊ ह्या सर्वाची कारकीर्द पाहिली तर त्यांच्या पराक्रमाचा 
बराचसा भाग हा पिलाजी जाधवराव, मल्हारराव होळकर, राणोजी शिंदे 
यासारख्या शूरांच्या कर्तृत्वाने व्यापला आहे असे म्हणावेसे वाटते. विशेषत: 
पिलाजी जाधवराव स्वत:च्यापेक्षा पेशवा व छत्रपति शाहू यांच्यासाठी निरपेक्षतेने 
आणि धडाडीने लढले. छत्रपति शाहूंच्या सुटकेपासून ते मराठी साम्राज्यासाठी 
मराठ्यांचा हा सुभेदार लढत राहिला. त्यांनी बाळाजी विश्वनाथापासून 
पेशव्यांच्या तीन पिढ्यांना बरोबर घेऊन मराठी सत्तेसाठी आपली हयात वेचली. 
त्यांच्या कार्य कर्तृत्वावर जेवढे काही ऐतिहासिक संदर्भ उपलब्ध असतील 
तितक्‍्यावरही आजपर्यंत उल्लेखनीय असे एखादे पुस्तक प्रसिद्ध झाले नाही. 
(अपवादास वाडीकर जाधवराव घराण्याचा वृत्तांत, ऐतिहासिक चरित्रे- 
पि.जा.इ.) पेशवे दप्तर, राजवाडे खंड, पुरंदरे दप्तरे, मराठी रियासत, पोर्तुगीज 
दप्तर इ. तून थोडी फार आवश्यक ती पत्रे मराठीतून अनुवादित झाली आहेत ती 
वाचावयास मिळतात. 

धकाधकीच्या जीवनातही पिलाजी जाधवराव तलवारी प्रमाणेच 
लेखणीचाही वापर तितक्‍याच जबाबदारीने करीत होते हे त्यांच्या उपलब्ध 
पत्रांवरून कळून येते. ह्या थोड्याफार पत्रांवरून छत्रपति शाहू व पिलाजी 
जाधवराव, पिलाजी आणि पेशवे, पिलाजी- निजाम, आंग्रे, होळकर इ. अनेक 
लोकांशी त्यांचे कसे संबंध असावेत हे ध्यानात येते. त्यांना आलेली पत्रे असोत, 
त्यांनी लिहिलेली पत्रे असोत वा इतरांच्या पत्रातून आलेला त्यांच्या संबंधीचा 
उल्लेख असो हे सर्व अभ्यासत असतांना एकच गोष्ट अगदी ठळकपणे जाणवते 


ती अशी कि पिलाजी जाधवराव अजात शत्रू होते. त्यांना कशाचीही भीती वाटत 


नव्हती, त्यांची निर्णय शक्ती जबरदस्त होती, सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याची 
सहिष्णुता, संघटन कौशल्य त्यांच्याकडे होते आणि ते मूळचे स्वभावाने 
अध्यात्मिक होते. सर्वात महत्त्वाचे अत्यंत निस्वार्थीपणे केवळ मराठी राज्याच्या 
हिताचीच त्यांस कळकळ व काळजी होती. त्यापायी कधी छत्रपति शाहू तर 
कधी पेशव्यांना त्यांनी सलाही केलेली आढळते. स्वत:च्या ताकदीवर त्यांनी 
स्वत:चे स्वतंत्र राज्यही शिंदे होळकराप्रमाणे निर्माण केले असते असे म्हटले 
जाते. पण त्यांनी पेशवे व छत्रपति शाहू ह्या दोघांनाही दूर ठेवले नाही. पिलाजी 
जाधवरावांचे शौर्य तेव्हाही व नंतरही दुर्लक्षितच झाले असे म्हटले तर वावगे 
होणार नाही. मराठ्यांच्या ततकालीन इतिहासात प्रारंभीच्या काळात दोनच 
व्यक्ती सुभेदारपदी होत्या; त्या म्हणजे सुभेदार मल्हारराव होळकर व सुभेदार 
पिलाजी जाधवराव. पिलाजी जाधवराव स्वपराक्रमावर शाहू महाराजांच्या मनात 
भरले त्यांची, त्यांच्या पराक्रमी वृत्तीची छत्रपति शाहूराजांकडे कोणी स्तुती 
केलेली नव्हती. स्वत:च्या अंगच्या कर्तृत्वावर व स्वभावावर महाराजांच्या खास 
मर्जीतले म्हणून पिलाजी जाधवरावांची ओळख होते. असे असले तरीही त्यांचे 
वाडवडीलांनीही शिवकाळात जोखमीची कामगिरी केली असणे नाकारता येत 
नाही. 


१0118११ 


1] 


१1 


(611९13) 11 


क्र 


दार पिलाजी जाघव 


श्‌ 


स्न 


२) 


प्रकरण १ संदर्भ 
१. गो. स. सरदेसाई, मराठी रियासत खंड २ (मुंबई१९८९), पृ. १४१, 


१४२. 


प्रकरण-२ 


पिलाजी जाधवरावांचे पूर्वायुष्य: 


पिलाजी जाधवराव इतिहास प्रसिद्ध लखोजी जाधवांचे वंशज होत असे 
म्हटले जाते. तरीही पिलाजी जाधवरावांच्या पूर्वजांची तपशीलवार माहिती 
फारशी मिळत नाही. प्राचीन कालापासून प्रसिद्ध असलेले हे जाधवराव घराणे 
महाराष्ट्रातही प्रसिद्धीस आले. देवगिरीचे यादवराजे व पिलाजी जाधवरावांचे 
पूर्वज यांचा संबंध आहे असाही एक विचार वाचायला मिळतो. त्यामुळे पिलाजी 
जाधवराव हे जेव्हा उत्तरेत स्वारीवर गेले होते तेव्हा बाजीराव पेशव्यांकडून 
करवलीचे राजे स्भोपाळसिंग यांना अभयपत्र दिल्याचा संदर्भ मिळतो. “यादी 
मथुरा हे जागा करोली येथील पैकी मामला पेशजी सुदामत पासोन शके 
१६४८ चे सालीचे साली श्रीमंत कैलासवासी बाजीराव यांची स्वारी दिल्लीस 
येऊन ज्या काळी हिंदूस्थानचे संस्थानचे मामले उरले, तेव्हा कैलासवासी 
पिलाजी जाधव वाघोलीकर हे पूर्वी करोलकर राजे जाधव यांचे वंशातील यांनी 
श्रीमंतास विनंती करून राजे गोपाळसिंग संस्थान मजकूरवाले यांस अभयपत्र 
सरकारचे करून दिले. हल्ली करवली संस्थानचे राजे भंवरपाल नावाचे 
आहेत.” ' 

पिलाजी जाधवरावांच्या जन्मासंबंधीची निश्‍चित तारीखवार माहिती 
उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे त्यांच्या जन्मासंबंधी निश्‍चित तारीख-साल 
सांगता येत नाही. तरीही काही गोष्टी जमेस धरून त्यांचा जन्मसाल अंदाजे 
काढणे शक्‍य आहे. एक म्हणजे पिलाजी जाधवरावांनी छत्रपति शाहूंच्या 
सुटकेसंबंधी अतिशय कष्ट मेहनत घेतली. त्याबद्दल त्यांना दिवे घाटावर एक 
चाहूर जमीन महाराजांनी दिली. “सन १७०८ साली शाहू महाराजांस दक्षिणेत 


आणण्याकरीता काही सरदार जाऊ लागले. त्यांबरोबर पिलाजी जाधवही गेले. 


तेथे गेल्यावर बादशहापाशी नानाप्रकारे बोलणे करून त्याची मर्जी सुप्रसन्न करून 
घेतली, व महाराजांस दक्षिणेत घेऊन आले. या प्रकरणात जाधव यांची फार 
हुशारी दिसून आल्यावरून महाराजांनी त्यांस दिवे घाटावर एक चाहूर जागा 
इनाम दिली” व 

याचा अर्थ शाहूंच्या सुटकेसारख्या कामात कर्तबगारी दाखविणारी व्यक्ती 
ही अगदी लहान असणार नाही तर प्रौढ, पोक्त विचारांची, समजदार, चाणाक्ष 
आणि पंचविशी ओलांडलेली असणार. सव्वीस-सत्तावीस वर्षांची नक्कीच असेल. 
दुसरी गोष्ट जाधववाडीची गढी जाधवरावांनी इ.स.१७१० मध्ये बांधून पूर्ण 
केली. (तोपर्यंत पेशव्यांचीही स्वत: बांधलेली अशी वास्तू नव्हती. किंबहुना 
असे म्हणतात जाधव गढी बांधलेली पाहून पेशव्यांनीही पुण्याचा भव्य 
शनिवारवाडा बांधला.) म्हणजे गढीचे बांधकाम करणारी व्यक्ती तिशीच्या 
घरातील असणार. पिलाजी जाधवराव शिंदे-होळकरांपेक्षा वडील होते. बाळाजी 
विश्वनाथांबरोबर ते दिल्लीच्या स्वारीवरती होते. पिलाजी वयाच्या 
एकाहत्तराव्यावर्षी वारले असे म्हटले जाते. त्यावरून त्यांचे जन्मसाल काढता 
येते. इ.स. १७५१मध्ये त्यांचा मृत्यु झाला असेल तर पिलाजी जाधवरावांचा 
जन्म इ.सन १६८० चा धरण्यास हरकत नसावी. पिलाजींच्या आजोबांचे नांवही 
पिलाजी होते. ह्याबद्दलचा संदर्भ राजवाडे खंड २० पान चारशे वीसवरही 
मिळतो. श्री शके १५९० पिलाजी जाधव मोकदम मौजे वाघोली, पिलाजी 
जाधवांच्या वडीलांचे नाव चांगोजी असे होते. चांगोजींकडे ही वाघोलीच्या 
पाटीलकीचे वतन चालत आले होते. पिलाजींच्या आईंचे नांव हंसाई असे होते. 
हंसाई मनाने उदार, धार्मिक व अध्यात्मिक विचारांच्या होत्या. ब्रम्हेंद्रस्वार्मीच्या 
ठिकाणी त्यांची श्रद्धा होती. हंसाईचे पिलाजींवर सुसंस्कार घडले. चांगोजी व 
हंसाईच्यापोटी पिलाजी व संभाजी हे पुत्र होते. आणखी मुले असतील तर तसा 


११ 


संदर्भ कोठे मिळत नाही. इ.स. १७३८ मध्ये दत्ताजी जाधवाचा नांदेडचा 
पुण्याजवळील बाग पहाण्यासाठी चिमाजीआपा गेल्याचा उल्लेख मिळतो. आता 
हा दत्ताजी जाधव व पिलाजी जाधव ह्यांचा काहीसंबंध असणेही शक्‍य आहे. पण 
ह्याचा खुलासा मला सापडला नाही. तथापि नांदेड हेही पिलाजी जाधवरावांस 
मिळालेले वतनी गांव आहे. इ.स. १७१६ मध्ये दमाजी थोराताने बाळाजी 
विश्वनाथास हिंगणगावच्या गढीमध्ये कोंडले. तेव्हा मोठ्या हिकमतीने पिलाजींनी 
हिंगणगावावर चाल करून थोरातास छत्रपतींपुढे आणले. त्याबद्दल छत्रपतींनी 
पिलाजी जाधवरावांस पुणे प्राती मौजे दीव गाव व मौजे नांदेड येथील स्वराज्य 
अंमल इनाम दिला. त्यामुळे संभाजी जाधवराव वाघोलीस राहिले तसेच दत्ताजी 
ह्यांना पिलाजींनी नांदेडास ठेवले असण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 
कदाचित ते पिलाजींचे आणखी एक बंधूही असू शकतील किंवा जवळचे संबंधित 
असावेत. आजही वाघोलीकर, नांदेडकर व वाडीकर हे भाऊबंद आहेत. परंतु 
संभाजीचा जसा पिलाजींचा बंधू म्हणून उल्लेख सापडतो तसा दत्ताजीसंदर्भात 
सापडला नाही. तथापि शके १६६० मध्ये “अधिक वद्य सप्तमीस चिमाजी 
आप्पा नांदेडास दत्ताजी जाधवांचा बाग पहावयास व पालखीच्या दांड्यासाठी 
गेले होते.” र ६ मार्च १७२८ च्या मुंगी शेगांवच्या तहानुसार पिलाजी जाधव व 
रंगोजी जाधव यांजकडे शहागडची पाटीलकी आहे अशा आशयाचे एक कलम 
आहे. पाटिलकीचा हिस्सा रंगोजी जाधवासही दिला. “पिलाजी जाधव व रंगोजी 
जाधव याजकडे शहागडची पाटीलकी आहे. निजाम व बाजीराव पेशवे यांचेत तह 
झाला. निजामाच्या बाजूने ऐवज खानातर्फे तहाचे बोलणे झाले आहे. 
त्यासत्तेधील जागीरदारांस ताकीद करावी की पाटीलकीचा अंमल 
चालवावा.” त्याअर्थी रंगोेजी जाधव व पिलाजी जाधव यांच्यात संबंध 


असावेत. अर्थात रंगोजी पुतण्या किंवा चुलत घराण्यातील असू शकेल. अर्थात 


१२ 


असाही खुलासेवर संदर्भ वाचण्यात आला नाही. कुसाजी जाधवाने वाघोलीची 
मोकदमी घोटीवडीची पाटीलकी कर्जबाजारी झाल्याने त्रिंबकराव दाभाडेस 
विकल्याचे खरेदीखत लिहून दिले होते. परंतु ही गोष्ट संभाजी जाधवरावांस 
कळल्यानंतर त्याने यांस विरोध केला. कुसाजीस सख्यत्वाच्या गोष्टी 
सांगितल्या, दमही दिला तेव्हा कुसाजी जाधवाने “मौजे वाघोली येथील 
पाटीलकी संभाजी जाधव ह्यांस दिली. आणि घोटीवडी ऐवजी किरकटवाडी 
येथील निम्मे मोकदमीची पाटीलकी दाभाडेस कुसाजी वलद सिदोजी जाधवाने 
विकली.” री निम्मे मोकदमीचा हक्क कुसाजी जाधवास होता तर पिलाजीकडेही 
पाटीलकी होतीच. म्हणजे चांगोजी- सिदोजी हे भाऊ भाऊ असावेत. 
पिलाजीचा सिदोजी चुलता किंवा चुलत घराणे असणे शक्‍य आहे. पिलाजी 
जाधवरावांचा अभ्यास करीत असतांना त्याकालखंडात लिंगोजी जाधव, 
शिवाजी जाधव, नरसोजी, संताजी, रायाजी, जानोजी, बहिरोजी, रामचंद्र 
जाधव, जोगोजी, मानाजी जाधव अशी अनेक नावे वाचायला मिळतात. यांचा 
पिलाजी जाधवरावांशी संबंध असेलच असे नाही. त्याचप्रमाणे सटवोजी, 
ज्योत्याजी, सुभानजी, चांगोजी जाधव ही पिलाजींच्या वंशातील नांवेही व त्यांचे 
कार्यही वाचण्यात येते. मालेगांवकर जाधवराव व भुईंजचे जाधवराव यांचा 
पिलाजी जाधवरावांशी काही संबंध असल्याचे वाचनात आले नाही. नांदेडकर 
जाधवराव, वाघोलीकर जाधवराव व वाडीकर (जाधववाडी) जाधवराव हे 
आजही परस्परांचे भाऊबंद आहेत. अज्ञानपणातच पिलाजींचे वडिल चांगोजींचा 
मृत्यू झाला. त्यामुळे त्यांची बाल्यावस्था त्यांचे आजोळ आळंदी जिल्हा पुणे 
येथील राजवाडे नावांचा मराठा यांचेकडे गेले. पुढे उमेदीत त्यांनी सातारा येथे 
गोविंद रामराज शिरोळकर सुभेदार यांचेकडे वडीलोपार्जित ओळख सांगितली 


१३ 


आणि पुढे उमेदीत ते मराठी राज्याच्या सेवेत रुजू झाले. म्हणजे शाहूंच्या 
सुटकेच्या आधीपासूनच ते कार्यरत होते असे दिसते. 

पिलाजी जाधवरावांच्या पत्नीचे नांव मोहीबाई असे होते. पुढे 
मोहीबाईच्या मृत्यूनंतर “श्रीमंत भाऊ वाघोलीस सटवोजी जाधवाकडे आईच्या 
दुखवटी याबद्दल जाऊन आले” * अशी नोंद मिळते. तसेच “शके १६७४ जेष्ठ 
शुद्ध दशमीस देशमुख व बहिरोबा वाघोलीस सटवोजी जाधव यांची आई 
मोहीबाई ईचा तेरावा दिवस म्हणून वस्त्र बांधावयास गेली. दुसरे रोजी आले 
आसेत.”* पिलाजीची मोहीबाई ह्या एकच पत्नी होत. त्यांना दुसरी पत्नी 
असल्याचा वा राखा असल्याचा कोठेच उल्लेख नाही. याचाच अर्थ पिलाजी धार्मिक, 
नीतीवान, चारित्र्यसंपन्न होते. उपलब्ध काही ऐतिहासिक नोंदी पहाता पिलाजींस 
तीन मुलगे व फिरंगुबाई अशी चार मुले होती. सटवोजी मोठा, ज्योत्याजी व धाकटा 
चांगोजी जो संभाजीस दत्तक दिला.आणि फिरंगुबाई ही कन्या. 

पिलाजी जाधवरावांच्या वंशावळी पहाता काही संदर्भ सापडले. विषयाला 
अनुसरून उपलब्ध संदर्भ टिपांवरून पुढील वंशावळ काढली आहे. (पहा: परिशिष्ट 
क्र. १) जाधवरावांच्या दोनही शाखांच्या कैफियतीवरून काढली जाते आणि दुसरी 
मुंबईच्या अधिकृत वंशावळीवरून सापडते. “दोघेही कैफियत लेखक पिलाजीस 
सटवोजी हा एकच पुत्र दाखवून त्यास सुभानजी व ज्योत्याजी असे दोन पुत्र 
दाखवितात तर मुंबई वंशावळीत सुभानजी हा पिलाजीचा भाऊ संभाजीचा पुत्र 
दर्शविला असून त्याच्यापासून वाघोलीकरांची शाखा निष्यन्न झाल्याचे दर्शविले आहे 
आणि सटवोजीचा मुलगा ज्योत्याजी याजपासून वाडी शाखेचा उगम दाखविला 
आहे.” ८ अर्थात वरील विचार आणि हाती मिळालेल्या संदर्भ साधनांच्या आधारे 
तयार केलेली वंशावळ पाहण्यापूर्वी त्यासंदर्भातील नोंदी पाहणे उचित व क्रमप्राप्त 


आहे. 


१४ 


१) २२/४/१७३५ - “वैशाख शुद्ध ११ मंगळवारी राजश्री पिलाजी जाधव 
याचा धाकटा लेक चांगोजी, संभाजी जाधवास दिला आहे, त्याचे लग्न गोरजे 
जाले. जेऊरच्या पाटीलासी सोयरीक केली. संभाजी जाधवच होते. पिलाजी 
जाधव लष्करात होते. गोविंदराऊ येशवंतराऊ लग्नास गेले. 
खंडेरायाकडीलही आले. कल्याण पंताबा पाठविला असे.जाधवांचा हाती 
जातेसमयी कोरेगावीचे मुक्कामी वारला.” न 

२) १७ ऑगस्ट १७४८ मध्ये भगवंतराव रामचंद्र महाराजांना लिहितो, त्यामध्ये 
“राजश्री पिलाजी जाधवराव यांचा लेक राजश्री ज्योत्याजी जाधवराव हेहि 
येऊन नवाबसाहेबास (नासरजंग) भेटले. त्यांसी मदत खर्च लक्ष रुपये दिले 
आणि जहागिऱ्या चौलक्षाच्या दिल्या, महाल उंडणगांव वगैरे महाल गुलजार 
दिले.” री म्हणजे ज्योताजी हा एक पिलाजींचा मुलगा होता आणि ह्याच्या 
मृत्युनंतर सटवाजीस पुत्र झाला असावा त्याचेही नाव ज्योत्याजी आहे जो 
वाडीकर जाधवरावांची शाखा दाखवितो. 

३) सटवोजीस वाघोजी नावाचा एक मुलगा असल्याचा दाखला मिळतो तो 
असा- “शके १६७२ फाल्गुन वद्य ३/४ सोमवार, वाघोजी सटवोजी 
जाधवराव याचे राखेची लेक यमाई इचे लग्न मानाजी आंग्रे याच्या राखेच्या 
लेकाशी जाले.” शि 

४) “शके १७७३ चैत्र शुद्ध ६ गुरूवारी सुभानजी बिन सटवोजी जाधवराव 
वाघोलकर यास सममालकीचे शिक्कीं याजंसी देशमुखाचे पत्र दिल्हें की, 
तुम्ही पेरणाची शेरीबाग लावावयास मागितली. तरी ते शेरी तुम्हास दिल्ही 


असे.” शर 


१५ 


५) ४-४-१७३७ मध्ये मु॥ बुढा डोंगरहून चिमाजींना लिहिलेल्या पत्रात 
पिलाजी म्हणतात :-“चिरंजीव सुभानबाचे लग्न जाहले. गोसवीयांनी खर्चाची 
बेगमी करून दिल्हे म्हणून चिरंजीव राजश्री जाधव यांनी लिहिले होते.” ध्र 

६) मलोजी जाधवरावांनी स्त्रीकडील चार व पुरूषांकडील तीन अशा वंशात 
लग्नाचा शास्त्रार्थ विचारतांना मूळ पुरूष सुभेदार पिलाजी जाधवराव कन्या 
फिरंगुबाई असा नामनिर्देश केला आहे. म्हणजे पिलाजींना फिरंगुबाई ही 
कन्या होती. क 

७) संभाजी जाधवरावांस एक कन्या होती. “शके १७५९ वैशाख वद्य २ 
संभाजी जाधव याचे लेकीचे लग्न वाघोलीस जाहले. उदाजी पवार यांचे 
लेकाशी सोयेरीक केली.” अंबाजी त्रयिंबकचे एक पत्र सखुबाईच्या नावे आहे. 
त्यांत पिलाजी जाधवांबद्दलची त्यांनी खुशाली कळविली आहे. हे पत्र 
प्रसंगाने पुढे दिले आहे. ह्या सखुबाईंचा जाधवरावांशी नातेसंबंध होते का ? 
सखुबाईंनी शरीरस्वास्थ्यासाठी दानधर्म केल्याचाही उल्लेख मिळतो. “शके 
१६७५ फाल्गुन वद्य ७ शुक्रवार मातुश्री सखूबाई देशमुख याजला शरीरी 
सावकाश वाटत नाही म्हणोन किरकोळ कलशदाने दिल्ही” हग “वद्य अष्टमी 
मंदवारी मातुश्री सखूबाईंनी हमसदान गोविंद भट कोकणस्त यास दिल्हे” प 
“यांस धरून आणखी एक संदर्भ- “१-२-१७३८ माघ वद्य अष्टमी 
बुधवारी पाचा घटका रात्री देशमुखाची मूल भवानी इचे लग्न जाले. सटवोजी 
जाधव वाघोलीकर याच्या मुलांस दिली” १७ बरील नोंदीवरून सखुबाई ही 
पिलाजीची जवळची नातेसंबंधीत असावी. इ.स. १७८७ चे ज्योत्याजी बिन 
सटवोजी बिन पिलाजी याचे नावचे विरासपत्र, वतनपत्र रामराव निळकंठ 


पानसी जोशी कुलकर्णी याचे सहीचे वाचण्यात आले. (वाडीकर जाधव 


१६ 


यांच्या घराण्याचे कागद, सनदा, पत्रे वगैरे- ताराजीराव जाधव) यावरून 
सटवाजीस ज्योत्याजी नावाचा पुत्र होता. 
सुरूवातीसच पिलाजींची कौटुंबिक माहिती घेतांना, त्यांची कारकीर्द 
अभ्यासत असतांना कागदपत्रांतून लक्षांत येते की, कोठेही गृहकलह, तक्रारी 
आढळत नाहीत. पिलाजी जाधवराव युद्ध लढायांमध्ये, राज्यकारभारांत इतके 
मग्न असायचे कि त्यांना स्वत:च्या मुलाच्या लग्नातही हजर रहाता आले नाही. 
त्यांची वृत्ती शांततामय व प्रसिद्धीपासून अलिप्त, स्वार्थापासून दूर अशी असावी. 
भाऊभाऊ एक विचाराने जातांना दिसतात. बापलेकांतही कधीही कोठे मतभेद 
किंवा संघर्ष आढळत नाहीत. इतर कितीतरी सरदार घराण्यांमध्ये गृहकलहातच 
त्यांचे सामर्थ्य खचलेले दिसते. याला आणखी हेही एक कारण असेल पिलाजी 
स्वत: परिपक्व, पोक्त विचारांचे, सबुरीचे व गाढे अध्यात्मिक होते. त्यामुळेही 
त्यांच्यात गृहकलह होण्याचा फारसा प्रसंग उद्भवला नसेल किंवा यादवीचा- 
घरभेदाचा फायदा राज्यकारभारात तिसऱ्यास कसा होतो ही बाब त्यांच्यातील 
सर्वांना माहिती असावी. 
शाहूंच्या विरोधकांचा बंदोबस्त: 
सुरूवातीस महाराष्ट्रातील त्यांच्या कामगिरीवर लक्ष देता येईल. “अज्ञान 
असतांनाच आईवडील वारल्याकारणाने आपल्या आईचे वडील राजवाडे 
आडनावाचा मराठा, मौजे आळंदी, ता.खेड, जिल्हा पुणे येथे राहात होता, 
त्याजकडे राहून आपली बाल्यावस्था घालविली." असे वाडीकर जाधव यांच्या 
घराण्याचा वृत्तांत यात म्हटले आहे. अर्थात पिलाजींच्या आई हयात होत्या. 
कारण हिंगणगावच्या लढ्यासंबंधीची माहिती ब्रम्हेंद्रस्वामींस लिहिलेल्या 
त्यांच्याच एका पत्रातून मिळते. म्हणजे पिलाजींच्या आई लहानपणी 


अज्ञानपणात वारलेल्या नव्हत्या. फक्त वडील हयात नव्हते. पुढे उमेदीत 


१७ 


आल्यावर पिलाजींनी साताऱ्यास जाऊन गोविंद रामराज शिरोळकर सुभेदार हे 
राजवाड्यात हुद्देदार होते; त्यांना पिलाजींनी आपली वडिलोपार्जित ओळख 
सांगून सातारा राजवाड्यात जाण्यायेण्याचा पाठ ठेवला व काही थोडी फार 
कामेही करू लागले. असेही जाधवराव घराण्याच्या वृत्तांन्तामध्ये म्हटले आहे. 
म्हणजे १७०८ नंतर शाहूराजांच्या सुटकेनंतर पिलाजींचा राज्यकारभारात प्रवेश 
झाला असे अभ्यासकांच्या म्हणण्याला येथे थोडासा फाटा मिळतो. तसेच 
पिलाजी जाधवरावांनी मलजी पाटील मांजरीकरास भगवंतराव चिंचवेकराच्या 
जमानतीसंबंधी दादो बल्लाळ याजकडून मिळालेल्या ऐवजांबद्दल २१ डिसेंबर 
१७०२ ला लिहिलेले एक पत्र मिळाले यावरूनही पिलाजींचे 
राज्यकारभारातील स्थान फार आधीपासूनचे होते असे दिसते. त्यांना अनुभव 
होता. त्यामुळे छत्रपती शाहू महाराजांच्या सुटकेसारख्या जोखमीच्या कामात 
त्यांना यश आले. “१७०८ साली शाहू महाराजांस दक्षिणेत आणण्याकरीता 
काही सरदार जाऊ लागले. त्याजबरोबर पिलाजी रावही गेले. तेथे गेल्यावर 
बादशहाशी नानाप्रकारे बोलणे करून बादशहाची मर्जी संपादन केली व 
महाराजांस दक्षिणेत घेऊन आले.” च याचा अर्थ पिलाजींची सदर कामात 
हुशारी दिसून आल्याने छत्रपति शाहूंनी दिवे घाटावर एक चाहूर जमीन इनाम 
केली. त्यानंतर पिलाजीराव वाघोली गाव सोडून जाधववाडी येथे त्यांनी 
बांधलेल्या गढीत वास्तव्य करून लागले. शाहू महाराजांचे ते अत्यंत 
विश्वासातील व प्रथम क्रमांकाचे जवळचे सरंजामी सरदार होते. सातारा 
दरबारात त्यांचा शब्द व वजन प्रतिष्ठित होते. 

छत्रपति शाहूंच्या राज्यात प्रारंभीच्या काळात बाळाजी विश्वनाथ व 
पिलाजी जाधवराव ह्या दोन बुद्धीचातुर्य लाभलेल्या व्यक्तींनी फार मोठी भर 


घातली आहे. तथापि पिलाजींबद्दल यासंदर्भात अधिक माहिती मिळत नाही. 


१८ 


बाळाजी विश्वनाथ व पिलाजी यांचे संबंध स्नेहाचे होतेच आणि दोघांच्या 
विचाराने शाहू काळातील सुरूवातीची राजकारणे चालली असावीत. बाळाजी 
विश्वनाथला पेशवेपद देण्यात त्यांची भूमिका, शाहूंचे जवळचे सरदार असल्याने 
सहकार्याची होती. दिल्लीच्या स्वारीच्यावेळीही पिलाजी बाळाजी विश्वनाथांबरोबर 
होते. तात्पर्य सुरूवातीस मराठी राज्याचा जम बसविण्यासाठी पिलाजी व 
बाळाजी ह्या दोघांनी एकत्रितपणे कामगिरी केली. राज्याची जोखीम ह्या दोघांनी 
मित्रत्वाने पेलली. मनोहर माळगांवकर ह्यांच्या *कान्होजी आंग्रे' ह्या पुस्तकाचा 
मराठी अनुवाद श्रीयुत पु.ल. देशपांडे ह्यांनी केला आहे. त्यात बाळाजी 
विश्वनाथांबद्दल ते लिहितात, र “बाळाजीला शिकार करता येत नव्हती. गोळी 
चालवता येत नव्हती की मराठ्यांची बाकदार तलवार आणि ढाल वागवता येत 
नव्हती. एवढच काय पण घोड्यावरही बसता येत नव्हतं....मराठेशाहीचा मुख्य 
पेशवा झाल्यानंतरही कान्होजीच्या ह्या बालमित्राला, बाळाजी विश्वनाथाला 
घोड्याच्या दोन्ही बाजूला एक एक माणूस ठेवावा लागत असे.” सचिव मोरोपंत 
पिंगळे यांस आंग्रेनी कैद करून ठेवल्याने आंग्रेंच्या विरुद्ध मोहीम काढण्यासाठी 
पेशवेपदाची नेमणूक आधी व्हावी अशी अट घालून बाळाजी विश्वनाथाने 
शाहूराजांकडून पेशवेपद मिळविले खरे पण घोड्यावर धड बसायलाही न 
शिकलेला हा एकेकाळचा कारकून असलेला बाळाजी विश्वनाथ आता 
मराठ्यांच्या राजाचा पेशवा होऊन घाईघाईनी गोळा केलेल्या सैन्याचा प्रमुख 
होऊन राज्याच्या सर्वात बलाढ्य शत्रूचा पाडाव करायला निघाला होता, आणि 
तो बलाढ्य शत्रू होता कान्होजी आंग्रे. पिलाजी जाधवरावांचे कार्य-कर्तृत्व 
अभ्यासत असतांनाओघाने येणारा विषय म्हणून बाळाजी विश्वनाथ पेशवेंबद्दल 
ही माहिती घेत आहे. परंतु जर घोड्यावर सुद्धा नीट बसता येत नव्हते तर शाहू 
राज्यातील यादवी, पुंडावे मोडून काढले. दिल्लीपर्यंतची स्वारी बाळाजी 


49 


विश्वनाथांनी कशी काय केली असावी याचे आश्चर्य वाटते. तथापि बाळाजी 
विश्वनाथंकडे मुत्सद्देगिरी व लष्करी नेतृत्त्व होते. पिलाजी जाधवरावांसारखी 
मंडळी छत्रपति शाहूसांठी -मराठी राज्यासाठी त्यांच्या पाठीशी उभी होती. 
पिलाजीसारख्या शूर व फौजबंद सेनानीचा त्यांनी व पुढील पेशव्यांनीही चांगला 
उपयोग करून घेतला हे नजरेआड करता येणार नाही. पिलाजी शाहूंच्या 
सुटकेच्या आधीपासूनच फौज बाळगून होते. सुटकेनंतर शाहूंनी इनामजमीन 
देण्याचे ठरविले तेव्हा आपल्या घोड्यांच्या टापाला माती लागणार नाही अशी 
डोंगराळ जमीन पिलाजींनी दिवा घाटावर घेतली. 

राजे शाहूंच्या येण्याने राज्यांत ताराबाई राणी व छत्रपति शाहू यांत 
यादवी निर्माण झाली. पुढे त्यातच बाळाजी विश्वनाथास शाहूमहाराजांनी 
सेनाकर्तेपद दिले. चंद्रसेन जाधवाच्या कार्यक्षेत्रातील हा तसे पाहिले तर अतिक्रम 
ठरला. त्यानंतर त्याचे सेनापती पदही शाहूंनी काढून घेतले. त्यामुळे चंद्रसेन 
अधिकच संतापला व दुखावला गेला. चंद्रसेन हा पराक्रमी धनाजी जाधवरावाचा 
पुत्र होय. तोही वडीलांप्रमाणे कर्तृत्ववान होता. धनाजीच्या मृत्युनंतर छत्रपति 
शाहू राजांनी चंद्रसेन जाधवास सेनापती पद व बहुममानाची वस्त्रे दिली. 
चंद्रसेनाने छत्रपति शाहूचा पुरस्कार केला तरी धनाजी जाधवासारखी त्याची 
निष्ठा कायम नव्हती. तो धरसोड वृत्तीचा वाटल्याने छत्रपतींनी बाळाजी 
विश्वनाथ यास सेनाकर्ते पद दिले. हरणाचा तंटा हा चंद्रसेन जाधवाच्या उघड 
उघड बंडखोरीस तत्कालीक कारण ठरले असे म्हणता येईल. ह्या तंट्याची 
थोडक्यात माहिती अशी की,- मोगलांच्या राज्यातील मराठ्यांची चौथाई, 
सरदेशमुखी व घासदाणा हे हक्क तहाप्रमाणे वसूल होईनात. त्यामुळे चंद्रसेन 
जाधवाबरोबर सैन्य देऊन बाळाजी विश्वनाथास इ.स.१७१३ मध्ये छत्रपति 


शाहूंनी पाठविले असे वाडीकर जाधवाच्या घराण्याचा वृत्तांतमध्ये उल्लेख मिळतो. 


२० 


तर रियासतकारांचे म्हणणे इ.स. १७११ च्या शिशिर क्रतूत दमाजी थोरात, 
उदाजी चव्हाण वगैरे बंडखोरांच्या बंदोबस्तासाठी शाहूने चंद्रसेनास रवाना करून 
बरोबर बाळाजीस दिले. येथे कारण चिकित्सा काही असो, दोन्हीही कारणे 
राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचीच होती. येथे कालगणनेतही १७१३ आणि १७११ 
असा फरक पडला. अर्थात १७११ ही कालगणना योग्य असावी. कारण 
पुढे१७१३ त बाळाजीस सेनाकर्ते पद मिळाले होते. वरील स्वारीत क्षुल्लक 
कारणावरून बाळाजी विश्वनाथ व चंद्रसेन जाधव यांच्यात भांडण जुंपले. 
लष्करांच्या जाण्यायेण्यात उंब्रजच्या जवळ एक हरण उठले व पळत सुटले. 
पिराजी राऊत हा बाळाजीच्या पथकातील सरदार त्या हरणाच्यामागे लागला. 
तसे पळता पळता ते हरण चंद्रसेन जाधवाच्या व्यासराव नावाच्या ब्राह्मण 
कारकुनाच्या राहुटीत शिरले पिराजी व्यासरावाकडे ते हरण मागू लागला अणि 
व्यासराव त्यास नकार देऊ लागला. त्यावरून पिराजी व व्यासराव ह्या दोघांतही 
जुंपली. अखेरीस पिराजीने आपली शिकार समजून हरणावर भाला फेकला तो 
चुकून हरणाला वाचवण्यास पुढे सरसावलेल्या व्यासरावास लागला. प्रकरण 
आणखी चिघळले. साहजिक पिराजीने बाळाजींकडे व व्यासरावाने चंद्रसेन 
जाधवांकडे तक्रार केली. आधीच चंद्रसेन व बाळाजी यांच्यात तेढ होती. चंद्रसेन 
जाधवाने बाळाजीकडे पिराजीस आपल्या स्वाधीन करण्याची मागणी केली. परंतु 
तसे न करता 'पिराजी आम्हांस शरण आला आहे, त्यास काय शिक्षा 
करावयाची ती आम्हीच करितो.” असे बाळाजीने सांगितले. दोघेही 
आपआपल्या भूमिकेवर आग्रही राहिले. शेवटी चंद्रसेनने पिराजीस पकडून 
आणण्यासाठी बाळाजी विश्वनाथवर फौज पाठविली. आपल्या सैन्यासह 
बाळाजी पळून गेले ते थेट पुरंदर किल्ल्यावर सचिवाच्या आश्रयास आले. इकडे 


चंद्रसेन जाधवांनीही पुरंदरला वेढा दिला आणि सचिवांस निरोप दिला की 


२१ 


बाळाजीस काढून द्या नाही तर तुमचा खराबा करू साहजिकच सचिवानींही 
बाळाजीस हाकलून दिले. तेव्हा बाळाजी, अंबाजीपंत पुरंदरे; कुटुंब मुलांसह 
पाचसातशे स्वारानिशी निघाले. पाठलाग करीत चंद्रसेन जाधवही आले. दोघांत 
नीरेजवळ लढाई झाली आणि बाळाजी विश्वनाथ पराभूत झाले. चंद्रसेन सूडाने 
पेटला होता. त्याने बाळाजीच्या मागे सैन्य लावले होते. तेव्हा बाळाजी जीवाच्या 
भीतीने बाजीराव व चिमाजी यांच्यासह निवडक स्वारानिशी परिंचे गावावरून 
पलीकडच्या रानात शिरले. “तिकडे ही हे यमदूत पाठसोडीनात. चंद्रसेन राजाने 
विक्रमाचा छळ केल्याची शनिमहात्म्यात कथा आहे. त्याप्रमाणे हा 
चंद्रसेनबालाजीपंताच्या हात धुऊन पाठीस लागला. शेवटी निरुपाय होऊन 
पांडवगडच्या भयाण रानांत त्याने काही दिवस पांडवांसारखा अज्ञातवास 
काढिला” चं असे वर्णन जाधवराव घराण्याचा वृत्तांतामध्ये वाचावयास मिळते. 
सारांशाने बाळाजी विश्वनाथाचे ह्यावेळी अतोनात हाल झाले असे दिसते. 
ह्यावेळी बाळाजींच्या शिलेदारात पिलाजीराव व नाथाजी धुमाळ हे दोन गृहस्थ 
होते असे म्हटले जाते. त्यात थोडीशी मला शंका वाटते. कारण ह्यावेळेपर्यंत 
पिलाजींचा स्वत:चा फौजफाटा होता आणि महत्त्वाची गोष्ट पिलाजी 
बाळाजीबरोबरच असते तर उंब्रजजवळच चंद्रसेन जाधवाशी दोन हात करते, 
नीरेजवळ लढाई झाली तेव्हाही पिलाजी स्वत: हजर असते तर कदाचित 
बाळाजींचा तेथे पराभव झाला नसता. तसेच पिलाजी बालाजीबरोबर तेव्हा 
असते तर पुरंदरला आश्रयाला जाण्याऐवजी बाळाजी विश्वनाथास घेऊन ते 
सरळ जाधववाडीत गढीत आले असते. त्यामुळे बाळाजीबरोबरच्या शिलेदारांत 
त्यावेळी पिलाजी होते असे म्हणणे तर्कसंगत वाटत नाही. एक गोष्ट 
पटण्यासारखी आहे परिंच्याहून पलिकडच्या रानात म्हणजे जाधववाडीपासूनच्या 


जवळच्या टप्प्याचे अंतर॑पांडवगडच्या रानात बाळाजी अडकल्याचे 


२२ 


समजल्यानंतर पिलाजी मदतीस गेले असावेत असो. तर्क बाजूस ठेवून 
“मुलांकडे पाहून काळजाने ठाव सोडला. त्यांचे प्राण जगले म्हणजे आम्ही मोठी 
मिळविली. आमच्या कुडीत प्राण आहे तोपर्यंत तुमच्या केसास धक्का लागू देणार 
नाही. हर प्रयत्नाने तुम्हांस ह्या समोरच्या पांडवगडावर पोचवितो” २) असे 
पिलाजी म्हणाले त्यावर बाजीरावानेही हट्ट धरला, “शिपाई तलवार कशी 
चालतात, दुसऱ्याचा वार कसा चुकवितात, बंदुकीचा नेम कसा धरतात हे 
आम्ही पाहू” र असा मुलांचा हिय्या पाहून बाळाजीपंत निघाला. त्याला 
घोड्यावर नीट बसता येत नव्हते; असे असता ही “त्यांस घोड्यावर बसवून 
दोनही बाजूंनी दोन माणसांनी धरून पिलाजी जाधवाने आपल्या लोकांसह 
वाटेने लढत लढत त्यांस पांडवगडाकडे पोहोचते केले.” हक कान्होजी राजे 
शिर्के, नाथाजी धुमाळ, पिलाजी जाधवराव यांची मदत झाली. यावेळी बराच 
युद्धप्रसंग झाला तरीही पिलाजींनी धमक धरली आणि बाळाजींस व त्यांच्या 
कुटूंबास चंद्रसेन जाधवाच्या तावडीतून सोडविले. ह्यावेळी पिलाजींनी ही 
जोखीम घेतली नसती-चंद्रसेनाच्या तडाख्यातून बाळाजीस सोडविले नसते तर 
उद्या पूर्वीच पेशवेपदाचा कदाचित अंतही झाला असता. पण छत्रपति शाहू 
महाराजांनी जी पुण्याच्या व पेशव्यांच्या संरक्षणाची सुरक्षिततेची जोखीम 
पिलाजी जाधवरावांवर सोपविली त्यांस त्यांनी पुढे हयातभर कधीही अंतर दिले 
नाही. ह्या पांडवगडच्या लढाईत बाजीराव पेशव्यांस लढाईचा पहिला अनुभव 
मिळाला आणि बाजीरावांचाही पिलाजींवर लोभ जडला. आपल्या कारकीर्दीत 
तर बाजीराव पिलाजींचा सल्ला मानू लागले. तरीही असे वाटते बाजीरावांपेक्षा 
चिमाजीवर पिलाजींची जास्त भिस्त दिसून येते. 

वरील पांडवगडच्या लढाईनंतर पुढील काळात चंद्रसेन जाधव उघडपणे 


राणी ताराबाईस जाऊन मिळाला. तसेच सेनापतीपदही काढून घेतल्याने अनेक 


२३ 


मराठे सरदार साशंक बनले. त्यांची मने छत्रपति शाहू संदर्भात डळमळू लागली. 
परंतु नव्या दमाने पिलाजी जाधवराव व बाळाजी विश्वनाथ ह्यांनी पैसा व फौज 
जमविली. आणि अतुल पराक्रमाची शर्थ करून मराठीशाहीला सावरले आणि 
स्थिरावले. 

चंद्रसेन जाधवाप्रमाणेच रंभाजी निंबाळकर, तुरूकताजखान हेही 
शाहूराजांना विरोध करू लागले. इ.स. १७१३ ते १७१५ च्या दरम्यान 
मुहकमसिंग, तुरूकताजखान, रंभाजी निंबाळकर ह्या मंडळींनी खुद्द साताऱ्यावर 
स्वारी करावयाचे ठरविले. मराठी रियासतीत इ.स. १७१६ सालचा उल्लेख दिला 
आहे. तेव्हा छत्रपति शाहूंनी पिलाजी जाधवराव, बाळाजी विश्वनाथ पेशवा 
इत्यादी मंडळींस मदतीस बोलाविले होते. त्यावेळी शत्रूपक्षाचा मुक्काम कळव्यास 
होता तेथे जासूदही पाठविले. दरम्यान तुरूकताजखान व रंभाजी निंबाळकरास 
मेजवानी देत असल्याचा आणि त्यांस भेटी दाखल बारामतीहून वस्त्र 
मागविल्याचा नारोराम मंत्री बाजीरावास पत्राने कळवितो. पुढे लहान बाजीरावास 
घाईघाईने येण्याबद्दलही लिहितो. ह्या मेजवानी देण्याच्या घटनेत पिलाजीही 
हजर होते. “राजश्री जाधवराव यांस आणण्यास राजश्री शिऊबा पाठविले 
आहेत. लष्कराकडेही पत्रे पाठविली आहेत.” क असाही संदर्भ मिळतो. 
म्हणजेच मेजवानीच्या निमित्ताने रंभाजी निंबाळकरास बोलाचाली करून शाहूंच्या 
विरोधी न जाण्याबद्दल सांगण्याचा बेत होता. तसे नाहीच वश करता आले तर 
लष्करी ताकद होतीच. पिलाजींवर सर्वांचीच भिस्त होती. आणि पिलाजी 
समझोत्याने अन्यथा तलवारीने माणसे वळविण्यात-यश मिळविण्यात तरबेज 
होते. 

बाळाजी विश्वनाथांनी पेशवेपद स्विकारल्यानंतर दमाजी थोरातांकडे 


मोर्चा वळविला. ह्या दमाजी थोरातास रामचंद्रपंत अमात्याच्या काळांत पाटस- 


२४ 


सुपे हे परगणे जागीर देऊन त्यास पुण्याच्या पूर्वभागाचा बंदोबस्त करण्यास 
नेमले होते. हिंगणगावला गढी बांधून तो तेथे रहात होता. शाहूमहाराज सुटून 
आल्यानंतर दमाजीनेही छत्रपति शाहूंस विरोध करण्यास सुरूवात केली. दमाजी 
चंद्रसेनास पाठबळ देत असे. कदाचित चंद्रसेन जाधव आणि स्वत: एकत्र येवून 
बाळाजींस व छत्रपति शाहूंना संपविले कि झाले असा त्याचा डाव असावा 
त्यामुळे तो छत्रपति शाहूंस विरोध करीत असे. त्यामुळे सुरूवातीस बाळाजी 
विश्वनाथ, पिलाजी जाधवराव, अंबाजीपंत ह्या मंडळींनी छत्रपति शाहूंच्यातर्फे 
त्यास गोडीने वळविण्याचे ठरविले. त्याप्रमाणे आपल्याकडून दगा वगैरे होणार 
नाही असा बेलभंडारा दमाजीने घेतला आणि कौटुंबिक जिव्हाळा वृद्धींगत व्हावा 
हा हेतून धरून बाळाजी मुलामाणसांच्यासह थोराताच्या भेटीस हिंगणगावास 
गेले. दगाबाजी होणार नाही अशी शपथ घेऊनसुद्धा दमाजी थोराताने 
विश्वासघाताने बाळाजीस पकडून हिंगणगावच्या गढीमध्ये कैद केले. जबर 
दंडाची मागणी केली. त्रास दिला. राखेचे तोबरे दिले. तेव्हा शाहूराजांनी निरोप 
दिला की 'तुम्ही खंडणी ठरवून हरतऱ्हेने निघून यावे. तुमच्या मदतीस फौज 
पाठविली असता थोरात तुम्हास दगा करील. तरी हुन्नर करून निघावे.” 
त्यावरून खंडणीचा ठराव करून पिलाजी व अंबाजीपंत पुरंदरे यांनी स्वत:वर 
तसदी घेऊन 'पैक्याची तरतूद करून आणितो” पळ असे सांगून बाहेर आले. 
आणि ठरल्याप्रमाणे दमाजीस दंड नेऊन देऊन बाळाजी विश्वनाथ व त्याच्या 
कुटुंबास सोडून आणले. कैद केल्यानंतर बाळाजीने थोरातास शपथ घेतल्याची 
आठवण दिली तर 'बेलभंडारा म्हणजे तरी काय एक झाडाचा पाला व दुसरी 
हळद आपण रोज खातो. त्यात शपथेचे प्रमाण काय राहिले.?"' असे थोराताने 
उत्तर दिले. दोघांत गोष्टी विकोपास गेल्या. तेव्हा बाळाजीने बायकामुले, 
अंबाजीपंत पुरंदरे वगैरेंना थोराताकडे ओलीस ठेवले, धडफळे कुटुंबातील 


२५ 


दोघांस ओलीस ठेवले आणि बाळाजी आपण जाऊन शाहू महाराजांस सदर 
घटना सांगितली. चि हे एक मत वाचायला मिळते. अर्थात त्याच्यादृष्टीने 
जाळ्यात आलेले सावज दगा करून कैद केलेल्या बाळाजीस इतक्या सहज 
बाहेर सोडायला दमाजी तितका नरमप्रवृत्तीचा नव्हता. पिलाजी जाधव व 
अंबाजीपंत हे दोघे गढीतून बाहेर पडले व ठरल्याप्रमाणे खंडणी नेऊन दिली 
आणि बाळाजीची दमाजीच्या कैदेतून इ.स. १७१५ मुक्तता झाली. त्यानंतर पुढे 
थोराताच्या पारिपत्याचा नव्याने विचार झाला. मानसिंग मोरे हे शाहुंचे यावेळचे 
सेनापती होते. पण ते आजारी असल्याने तेही रहीत झाले. सचिव नारो शंकर 
हा अवघा नऊ वर्षाचा होता. पण त्याची आई येसूबाई हुशार व व्यवहारी होती. 
येसूबाईंनी आपला कारभारी रांझेकरास बरोबर घेऊन दमाजी थोरातावर स्वारी 
करण्याचे ठरविले. त्याप्रमाणे सचिवाची फौज निघाली. इकडे दमाजीस याचा 
सुगावा लागला. दमाजीने अल्पवयीन नारो शंकरचा मुक्काम रोहिडा (विचित्रगड) 
गडाखाली असल्याचे शोधून त्यास अचानक माणसे पाठवून पकडले आणि 
हिंगणगांवास आणून बंदोबस्तात ठेवले आणि येसूबाई, सचिवाच्या आईस 
ताकीद दिली की-'तुम्ही आमच्या वाटेस जाल तर पुत्रास ठार मारू" अशा 
तऱ्हेने थोरातांने शाहूस अडचणीत पकडले. हिंगणगावावर स्वारी केली तर 
सचिवाचा जीव धोक्यात पडेल यातून युक्तीनेच मार्ग काढणे सोयीचे होते. कारण 
सचिवाची प्रथम सुटका करणे आवश्यक होते. तेव्हा सचिवाचा मुतालीक पंताजी 
शिवदेव सोमण हा अतिशय धोरणी होता. त्याने शाहूमार्फत पिलाजी जाधवराव 
वाडीकर यांचेशी बोलणी केली आणि पिलाजींस त्यांनी दमाजी थोराताकडे 
बोलणी करून सचिवाची सुटका करण्याचे ठरविले. त्याने पिलाजीमार्फत 
दमाजीस बोलणी करून, पुष्कळ द्रव्य दमाजीस देऊन सचिवाची सुटका केली. 


(इ.स. १७१६) इ.स. १७१७ च्या दसऱ्यानंतर खुद्द शाहूंनी स्वत: फौज घेऊन 


२६ 


थोरातवर चाल केली. अर्थात त्यांनी जेजुरीस मुक्काम केला व समजूतीने 
थोरातास वळवावे असे ठरवून भेटीस बोलाविले. पण त्याचा उद्दामपणा कमी 
झाला नाही. अभयवचन दिल्याने शाहूंनी थोरातास कोणतीही शिक्षा न देता परत 
पाठविले. दरम्यान बाळाजीने योग्य सूत्रे हलवून आणि सय्यद मोगलांकडील 
तोफखाना घेऊन हिंगणगांवास जून १७१८ मध्ये मोर्चे लावले. गढींला तोफ 
लावून भुईसपाट केली. माती मुळानदीत टाकली पांढरीवर गाढवाचा नांगर 
फिरविला आणि दमाजी थोरातास कैद केले. ह्या सर्व मोहिमेत पिलाजींचे 
बाळाजींस पूर्ण सहकार्य मिळाले होते. चंद्रसेनाचे थोरातास पाठबळ होते हे 
खरेच. पण 'हा चंद्रसेन जाधव थोराताची पाठ राखीत, त्याचे बंदोबस्तासाठी 
पिलाजी जाधवाने वाडीस कोट बांधीला, परंतू त्याच कोटाचा उपयोग करून 
थोराताने या बाळाजी पंतास धरिले. तीच वाडी पुरंदरास मोर्चा जाहला व मुलुख 
हैराण झाला." असे छत्रपति शाहूंच्या एका पत्रात वाचायला मिळते. हे त्यांचे 
म्हणणे वस्तुस्थितीस धरून वाटत नाही. त्यांच्याकडे कागाळ्या करणारे थोडे 
नव्हते. थोराताने बाळाजीपंतास हिंगणगावच्याच गढीत दगलबाजीने धरिले. तेथे 
जाधवांच्या गढीचा संबंध येत नाही उलट पिलाजीराव वाडीत नसतांना एकदा 
दमाजी थोराताने स्वारी केली व गढी ताब्यात आणली होती. हे कळताच 
पिलाजी जाधवरावांनी बाहेरून येऊन दमाजीवर हल्ला केला आणि जाधववाडी 
कोट थोराताच्या ताब्यातून हस्तगत केला. पुढे १७२८ मध्ये त्याने शाहूविरुद्ध 
बंडाळी केली तेव्हा पिलाजींनी हिंगणगावावर स्वारी करून त्याचा पुरता मोड 
करून त्यास कैद करून शाहूंपुढे आणले व त्यांस पुरंदरवर कैदेत ठेवले. 
पिलाजींच्या ह्या कर्तृत्वशक्तीवर संतुष्ट होऊन छत्रपति शाहू महाराजांनी त्यांस 
'पुणे प्रांती, मौजे दिवे हे गाव व मौजे नांदेड येथील स्वराज्य अंमल इनाम 
दिला.” २८ छलाजींच्या आई हंसाई ह्यांनी ब्रह्मेंद्र स्वामींना ता. छ.९ रजब रोजी 


२७ 


पत्र पाठविले. त्यात त्यांनी २ पाटाव, ६० नकत रुपये, ३ नाणे मोहरा 
पाठविल्याचा उल्लेख मिळतो. ब्र. स्वामींनी त्यांस खजुराचा प्रसाद पाठविला 
होता तो पोहोचल्याचही हंसाई सांगतात. पुढे त्या लिहितात 'लष्करचे वर्तमान 
लिहिणे म्हणून आज्ञा केली, ऐसीयास राजश्री पंतप्रधान व चिरंजीव पिलाजी व 
मोंगल भाऊ ऐसे हिंगणगावावरी येऊन मुर्चे लाविले आहेत. ठे मोंगलाचा 
तोफखाना आणून दमाजीचे पारिपत्य करावे लागले यावरून दमाजी थोरात 
किती हिम्मतीचा, बलाढ्य व कर्तबगार असावा. पिलाजीनी बाळाजी 
विश्वनाथाची थोरातांकडून सुटका केली. नंतर नारो शंकर सचिवासही सोडवून 
आणले. परंतु पिलाजींनी सचिवाच्या मातोश्रीकडे काही मागणी केली नाही. 
पिलाजींनीही पुरंदर किल्ला मागितला असता तर त्यांनी दिला असता. छत्रपति 
शाहूंनीही कदाचित विरोध दर्शविला नसता. पण कोणाच्या प्रसंगाचा फायदा 
घेऊन मतलब साधणे त्यांस कधी जमले नाही. त्यावेळी बालाजीपंताने 
सचिवांची मातुश्री ऐसूबाई इजपासून पुरंदर किल्ला आपणाकडे घ्यावा असा करार 
करून घेतला; आणि महाराजांस अर्ज करून “सासवड कुटूंब वगैरे ठेव्यास 
उपयोगी आहे, करिता त्या किल्ल्याच्या सनदा आपले निसबतीस द्याव्या.' अशा 
खटपटीने तो किल्ला स्वत:कडे घेतला” 0 पिलाजी जाधवराव एवढा कर्तबगार 
व स्वामीनिष्ठ असून मागे का पडला याची थोडीशी झांक लक्षात येते. त्यांनी 
स्वत:चा फारसा विचार केला नाही. 

पेशवे दप्तर २२ पृष्ठ १६८ वरती बाजीराव पेशव्यांच्या रोजनिशीतील 
२३.९.१७३५ ची एक नोंद दमाजी थोरांताबद्दल मिळते. याचा अर्थ थोरात 
१७३५ पर्यंत तरी जिवंत असावा. ती नोंद अशी 'अश्‍विन वद्य ३ मंगळवार 
दमाजी थोरात यांनी कोलवडीची तिसरी तकसीम पाटिलकी घेऊन मजहर 


करून घेतले. त्याजवरी कसाला जाले. कागदपत्र गेले. याकरिता त्याचे पूत्र 


२८ 


खंडोजी थोरात याणी पिलाजी जाधव याच्या हाते प्रसंग करून पेसवियाचे तिसरे 
तकसिमेचे मोकदमीचे दुमालपत्र करून घेतले. शेरणी अडीच हजार रु. करार 
करून चौशाचा निळा घोडा दिल्हा. पिलाजी जाधव याजकडून सासे रुपये 
आपले चाकरीचे ऐवजी देविले. बाकी दीड हजार सेतालीसापासून ती सालात 
द्यावे. वरसास (?) पूर्ववताप्रत तिसरी तकसिम अनभवणे. यैसी व साहित्ये पत्रे 
दिल्ही असेत,-" 

इ.स.१७२४-२५ पिलाजी जाधवरावांनी कंठाजी कदम व त्याचा भाऊ 
रघोजी कदम यांसही पेशव्यांना अनुकूल करून दिले. पेशवे व कदम यांच्यात 
सलोखा राहील असा प्रयत्न केला. त्यांनी कंठाजीला हत्ती देण्यास सांगितले. 
ह्या संदर्भातील बाजीराव पेशवेंनी पिलाजींस लिहिलेले पत्र अभ्यसनीय व 
महत्त्वाचे वाटते. शके १६४६-शु.२ 'तुमचे व राजश्री अंबजी पंताचे विचारे 
आले ते आमचे आले. तुम्हाखेरीज आम्ही काय आहो? रू।॥ हालीप्र॥ आणवणे. 
बाकी पंधरा हजार अशविनमासे द्यावे. त्यास, लोकाच्या चिठ्या समजाविशीच्या 
करून त्याचे हवाला रघोजी कदम यांनी घ्यावे म्हणजे कांही लोकांचीही वाट 
निघेल. आणि हे जर त्याचे विचारे न येच तरी कागद देऊन, पैका घेऊ हत्तीचा 
मजकूर तरी-लिहिल्याप्रमाणे मान्य केले. राजश्री कंठाजी कदम येथे 
आलीयावरी देऊ. सरंजामाची बोली जे तुम्ही केली असेल तेणेप्रमाणे चालवू. 
परंतू या समयात पाचसातशे जे फौज येईल तेवढ्यानिशीच. परंतू कंठाजी 
नांवास आलियाने पुरे. हत्ती ते आलियावरी देऊ. तुम्ही येविशी दरभियान रहाणे. 
त्याची निशा करणे. व रुपयेही लौकर येत ते करणे, “त्यास लवकर येत ते 
करणे.”” ' यावर पिलाजींनी हत्ती आताच देणे असा आग्रह धरला. हा हत्ती 
कंठाजी कदमानीच दिला होता. पण कंठाजीस तो हत्ती हवा होता. व रघोजीसही 
तोच हत्ती पाहिजे होता. पेशव्यांनी तर तो चिरंजीवांना दिला होता.पेशवा 


२९ 


पिलाजींस म्हणतो कंठाजी कदम आल्यानंतर नबाबापासून हत्ती दिला तर एक 
प्रकारचा लौकीकही होईल. हे जर अंबाजीपंतांच्या लक्षात येत नसेल तर 'जे 
तुम्ही उभयता बोललेस ते खरे न करावे तरी काय करावे ? येथे नबाबापासून 
हत्ती, ते आलियावरी द्यावसा बोली करून ठेविली आहे. यात विचारे ते उत्तम 
दिसेल ते करणे. उद्यां अगर परवा आम्हीही लस्करास येतो. तुम्ही लोकांस 
निरोप देता म्हणून ऐकिले. त्यास तुमचे लोक गेलियावर लष्कर कैसे राहेल ! 
यांस लष्करास निरोप द्यावा ऐसे तुमचे उभयतांचे चित्तास आले असेल, तरी 
आम्ही आलियांवर भलते गोष्टीची वाट काढून निरोप द्यावयाचा, त्यास ते 
उठण्यात विचारास येईल. लष्कराचा गाहा न उठेते करणे. आम्ही आपले वाईट 
बुद्धीने यांस भेटलो, करू नये ते केले; आता तुम्हीं तरी सारे विचार चित्तात 
आणून एवढे युद्ध होई ते करावे. मग पुढे काही तरी होईल. उपास अंत्रास करू 
नये. वेळेस बाहेर शरम राहे ते करावे. एक चुकले तरी दुसरियाने सावरावे. यांत 
जे तुम्हांस योग्य ते कराल. सर्व लष्कराचा ओढा तुम्हासच ओढावा लागणार 
आहे.” हरे या पत्रावरून पिलाजींचा वचक कळून येतो. तसेच पेशवा त्यांच्या 
सूचना, सलाह कसे मानीत हेही समजते. बाजीरांवास त्यांस कोणास भेटले ती 
भेट कशी चुकीची होती व “करू नये ते केले'' असा पश्चातापही व्यक्त करतात. 
आणि 'एक चुकलेतरी दुसरीयाने सावरावे”* असे म्हणून पिलाजींकडे क्षमाही 
मागतो. अर्थात वरील घटनेच्या परिणामी मानसिक क्लेश पिलाजींना झाले 
असावेत. त्यामुळे दिलगिरी दाखवून बाजीरावांची “उपवास करू नये, 
सर्वलष्कराची भिस्त तुमच्यावरच आहे" असा नैतिक आधारही देतात. दरम्यान 
पिलाजी औरंगाबादकडे निजामाचा बंदोबस्त करण्यात गुंतले होते. अंबाजी 
पंतासही पेशवा कंठाजीस हत्ती देण्याबद्दल पिलाजी व पंत ह्या 'उभयताचे विचारे 
येईल त्यास आम्ही रजावद असो” असे कळवितो. 


३० 


उदाजी चव्हाण हाही एक शाहूंच्या मार्गातील अडसर होता. उदाजी 
चव्हाणाचा मोड करण्यासाठी खूप मोहिमा झाल्या. परंतु चव्हाण सहज हाती 
लागणाऱ्यांपैकी नव्हता. त्याच्या बंदोबस्तासाठी जाधवरावांनी केलेल्या संघर्षाचा 
थोडाबहुत संदर्भ मिळाला. इ.स. १७२९ मध्ये पिलाजी व अंबाजीपंत 
चव्हाणावर बंदोबस्त करण्यासाठी स्वार झाले. ह्यावेळी बाजीरावांनी यशवंतराव 
भोसलेंसही फौजेनिशी पिलाजी जाधवरावांस सामील होण्यास सांगितले. उदाजी 
चव्हाण कोल्हापूरकडे संभाजीस साह्य करीत असे. १७२९ च्या सुरूवातीस 
शाहूंशी एकनिष्ठ रहाण्याचा बेलभंडारा उचलूनही त्याने पुन्हा चुळबूळ सुरू केली. 
पुढे सर्व मातब्बर सरदार माळव्याकडे गेलेले पाहून उदाजीने वारणाकाठी 
लूटमार सुरू केली. आणि छत्रपति शाहूंना त्याने त्रस्त केले. तेव्हा छत्रपति 
शाहूंनी त्याचे समूळ उच्चाटन करण्याचे ठरविले, व त्यांनी पिलाजीराव जाधव, 
सेखोजी आंग्रे, दावलजी सोमवी, सिधोजीराव निंबाळकर, शंभुसिंग जाधव या 
मंडळींना बोलाऊन घेतले. विठ्ठल शिवदेवने चिमाजीस लिहिले- 'वरकड हे 
फौजेचे वर्तमान वसंतगडियावरून कूच करून मिरजे पावेतो जाऊन तेथूनही 
येक मजल चिकोडीच्या रोखे जावे यैसे सिद्दांत करून गेले.'€ सरलष्कर व 
बाळोजी साळोखे यांनी सोनीच्या ठाण्यास जाण्याचे ठरविले. पिलाजी 
जाधवराव, भापकर, घोरपडे यांनी तोफा घेऊन मिरजेचे शे दोनसे लष्कर 
घेऊन सोनीला मोर्चा लावला." यावेळी सैन्याला दाणा नव्हता. गाव विकत 
घ्यावा तर पैसा नव्हता अशी अवस्था. त्यातच उदाजी चव्हाण व येसाजी शिंदे 
दोनच्यारशे स्वारानिशी दबा धरून होते. सरलष्कर उदाजीवर चालून गेले परंतु 
चव्हाण शेर ठरला. सरलष्करही खूप त्रस्त झाले. त्यामुळे त्यांनी तोफा मिरजेस 
पाठवून जाधवरावांच्या तळावर लष्कर जमा केले. जाधव रावाचेही फौज कुली 
जाऊन चारसे पाचसे राहिले. त्यांनीही हत्ती उंट रवाना केले. उदाजीने चौथाई 


क द १ 
ी गी 
अ कू 


देण्यास नकार दिला तेव्हा सरलस्कर व पिलाजी छत्रपति शाहूराजेंना भेटले. 
“आनंदराव सुमंत, सरलष्कर, नि॥ जाधवराव ऐसे चिकोडीकरास सामील 
करावास गेले होते. त्यास त्यांनी मसलत दिली कि प्रस्तुत अखेरसाल जाले तरी 
मनसबा सिघीस जातो यैसे नाही. तुम्ही छावणी करणे. चातुर्मास जालिया 
सामील होऊन चारी ठाणी घेऊन देऊ, नाही तर विवेक कराल तर रहश करून 
देऊ त्यावरून यांचे व त्याचे कारकून अथनिस चव्हाण असता त्याजकडे गेले” 
अशी हकीकत विठ्ठल शिवदेव चिमाजी आप्पांस कळवितो. परंतु आपला 
सरंजाम परत दिला तरच छत्रपति शाहुंची भेट घेऊ असे उदाजीने कळविले 
त्याप्रमाणे जाधवराव व सरलष्करांनी तसे छत्रपति शाहुंना कळविले. उदाजीची 
व छत्रपति शाहूंची भेट घडवून आणण्याचे ठरले ३छत्रपति शाहू प्रतापगडावर 
गेले त्याप्रमाणे ठराविक सरदार-लष्करानिसी उंब्रजला छावणी पडली. परंतु ही 
चर्चा करण्यात यश आले नाही. पिलाजी जाधवरावांनी उदाजी चव्हाणवर पुसे 
सावळीवरही हल्ला केला. त्यावेळी नानासाहेब पेशवे राणाजी भोईट्यास लिहितात 
राजश्री अंबाजी पंत व राजश्री पिलाजी जाधव पुसेसावलीवरी गेले आहेती. 
तुम्हीही जमावानिसी स्वार होऊन जाऊन त्यास सामील होणे” २२ उदाजी 
मिरज प्रांतात खंडण्या घेत मुलुख उध्वस्त करीत होता. १७३८मध्ये 
जाधवराव “वाडीस गेले. उदाजी चव्हाण आथणीवर गेला होता. पुढे उदाजी 
निजामास मिळाल्याने छत्रपति शाहूंनी अथणीस प्रतिनिधी वगैरेंस पाठवून 
अथणी काबीज केली. सारांश छत्रपति शाहूंच्या सुटकेनंतर पिलाजी 
जाधवरावांनी छत्रपति शाहूंच्या विरोधकांना नमविण्यात बरेच श्रम घेतले. 
सेनासाहेब सुभा कान्होजी भोसले हेही मोठे पराक्रमी परंतु त्यांचे व 
पेशव्यांचे कधीच जमले नाही. माळव्याच्या स्वारीवेळी बाजीरावांस वऱ्हाडात 
भोसल्यांच्या पाठिंब्याची गरज होती. अर्थात बाजीराव पेशवे व कान्होजी 


२३२ 


यांच्यात सख्य नसल्याने कान्होजी भोसले पेशव्यांस मदत देण्यास तयार झाले 
नसते. साहजिकच कान्होजीचा पुत्र राणोजी भोसले ह्यास पेशव्यांनी 
आपल्याकडे वश करून घेतले आणि त्याच्याशी एक करार केला. चिमाजी 
आप्पास राणोजीने माळव्यात सामील झाल्यास दोघांनी परस्परांच्या मोकासा 
संदर्भात उपद्रव देणार नाही असा तो ठराव होता कान्होजी भोसलेंस हा करार 
रूचला नाही. परिणामी कान्होजी व बाजीराव यांच्यात वाद निर्माण झाला. तेव्हा 
बाजीरावांनी संघर्ष वाढायला नको म्हणून आपले सरदार कान्होजीकडे पाठवून 
सलोखा ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पण कान्होजींनी त्या सरदारांना दाद दिली 
नाही. तेव्हा बाजीरावांनी छत्रपती शाहू महाराजांकडे तक्रार केली. पालखेडवर 
स्वारी केली तेव्हा कान्होजी सरळ राज्यातून निघून गेले. तेव्हा शाहूंनी 
कान्होजींचा सरंजाम काढून घेऊन रायाजी भोसलेस दिला. छत्रपती शाहूंनी 
इ.स. १७२९ मध्ये पिलाजी जाधवरावांस कान्होजीकडे पाठवून त्यांची समजूत 
घालण्याचा खूप प्रयत्न केला. पिलाजीने कान्होजींची भेट घेऊन देवगडवर 
स्वारी करण्याची शाहूंची आज्ञा कळविली. पण कान्होजीने मानले नाही. पुढे 
पिलाजीराव व बाजीराव ह्यांनी देवगडवर स्वारी केली व काम फत्ते केले. ग 
व्यंकटराव घोरपडे व कोल्हापूरकर छत्रपती संभाजी यांच्यात निर्माण 
झालेला संघर्ष पिलाजीराव जाधवरावांच्यामुळे निवळला. व्यंकटराव घोरपडे हे 
बाजीराव पेशव्यांचे मेव्हणे. कोल्हापूरकर छत्रपती संभाजी व व्यंकटराव ह्या 
दोघांत कलह निर्माण झाला. कारण व्यंकटराव बाजीराव पेशवेंबरोबर उतरेतल्या 
कामगिरीवर असतांना इकडे इ.स. १७३५ मध्ये छत्रपती संभाजींनी 
इचलकरंजीवर स्वारी करून इचलकरंजी ताब्यात घेतली. तेव्हा चिमाजी 
आप्पानी छत्रपती संभाजींच्या विरोधात इचलकरंजीवर रामचंद्र हरिस पाठविले 


आणि छत्रपती सभाजींचा खूप उच्छेद मांडला त्याने हलकरणीवर जे 


३३ 


संभाजीराजांचे खासगीचा गाव त्यास वेढा दिला. साहजिकच छत्रपती संभाजीने 
छत्रपती शाहूंच्याकडे ह्याबद्दल तक्रार केली. अशावेळी छत्रपती शाहूंनी पिलाजी 
जाधवरावांस भेटीस बोलावून घेतले. आणि चिमाजींच्यासाठी *खर्मरीत हुकूम” 
काढीला. यासंदर्भात तारीख ७ मार्च १७३६ मध्ये पिलाजी जाधवरावांनी 
चिमाजींना पत्र लिहिले -छत्रपती रोज मिनहूस स्वामी दरबारात बसले असतां 
संभाजी राजांचे पत्र आले त्यांत मजकूर की पंतप्रधानांची फौज येऊन बहुत 
उपद्रव केला. पत्र वाचून महाराज बोलले, 'पंतप्रधानांच्या आगळिकी किती 
सांगाव्या? एक आज्ञेखेरीज उत्तरेस गेले, सार्वभौमाचे दर्शन घेऊन मनसबे 
करणार म्हणून वर्तमान ऐकतो. पूर्वी जंजिऱ्याचे स्वारीत हबशाचे संरक्षण केले. 
आंग्र्याचे घरात गृहभेद केला. सांप्रत फौज पाठवून आमचे बंधूंशी युद्ध करितात. 
तर मग हे प्रत्यक्ष आमच्याशी युद्ध करण्यास अंतर करतील की काय ? असे 
भाषण दरबारांत, शिकारींत वारंवार करितात, जवळचे लोक त्यास अनुमोदन 
देतात. ऐशास आम्हीच पूर्वी आपणास लिहिले होते की, सांप्रत इकडे काही 
कामकाज नाही. यास्तव रामचंद्र पंतास तिकडे पाठवावे. रामचंद्र हरीस तिकडे 
पाठवावे. इकडे काही कामकाज नाही तेव्हा परंतू आतां येथे महाराजांची मर्जी 
अशी दिसते, तर फौज परत आणावी म्हणून लिहिले, त्यावरून आपणही तिकडे 
परत येण्याविषयी कळविले. परंतू सांप्रत येथे हा प्रकार ऐकतो तरी महाराजांचे 
मर्जीकरिता रामचंद्रपतास अविलंबे परत आणविले पाहिजे. तिकडे व्यंकटराव 
घोरपड्यांचे जे होणार ते सुखरूप होवो. याविशी अनमान करू नये. महाराजांची 
मर्जी सांभाळावी.” र पिलाजींना ह्यावेळी हा प्रसंग धर्म संकटाचा असे. 
एकीकडे पेशव्यांचा मेव्हणा आणि एकीकडे प्रत्यक्ष शाहूराजे छत्रपतींनी बंधू 
छत्रपती संभाजीबद्दल घेतलेली बाजू अशावेळी पेशवा व शाहूराजे या दोघांसही 
सांभाळून मार्ग काढणे अपरिहार्य होते. त्यामुळेच तिकडे घोरपड्याचे जे होणार ते 


३४ 


सुखरूप होवो. येथील मर्जी राखण्याकरिता रामचंद्रपंतास अविलंबे पत्र पाठवून 
आणविले पाहिजे. येविशी अनमन न केला पाहिजे असे स्पष्ट व अधिकारवाणीने 
पिलाजींनी चिमाजीस सांगितले. तसेच छत्रपति शाहूंना पेशव्यांनी आंग्रेच्यात 
कलह लावला, जंजिऱ्याच्या हबशाचे संरक्षण केल्याचे गोष्टी माहिती असूनही 
त्यांनी स्वत:ला किती संयमाने व शांत ठेवले होते हे स्पष्ट होते. आणि 
आपल्याशीही पेशवा युद्ध करायला कमी करणार नाही याची त्यांना साशंक 
जाणीव होती ती प्रसंगाने व्यक्त होते. म्हणून की काय जंजिऱ्याच्या स्वारीचे काम 
शाहूराजेंनी व्यक्तिगत पिलाजींवर सोपविले असावे. घोरपडे आणि संभाजीराजे 
यांच्यातील प्रसंग चिघळू नयें म्हणून पिलाजीनी दिलेली वरील सला चिमाजींनी 
मानली. अर्थात चिमाजी आपानी उदाजी चव्हाणाच्या बंदोबस्ताच्या हेतूने 
पिलाजींच्या म्हणण्यानुसार रामचंद्र हरिस पाठविले होते. त्यात छत्रपती 
संभाजींचा उच्छेद करण्याचा हेतू कितपत होता, कि नाही हे स्पष्ट सांगता येत 
नाही. परंतु महाराजांच्या मर्जीकरीता चिमाजी आपांस पिलाजींनी रामचंद्र हरिस 
बोलावून घेण्यास सांगितला. चिमाजी पिलाजी जाधवरावांस लिहितात-'राजश्री 
संभाजी राजे यांचे व घोरपड्यांचे सौरष जाले” घोरपड्यांनी सुलतानजी 
सितोळेस सोडावे, आपाजी सितोळेप्रमाणेच सुलतानजी सितोळेंनी घोरपड्यांचा 
कारभार पहावा, सितोळ्यांकडी घोरपड्यांचे दहा हजार रुपये ते रोख देण्याचे 
ठरले, संभाजी राजेंनी घोरपड्यांच्या वाड्यात जाऊन आपल्यातर्फे सेनापतीची 
व देशमुखीची वस्त्रे दिली. घोरपड्यांस दिलेले पाच हजार रुपये घेऊन 
इचलकरंजीचे ठाणे घोरपड्यास परत केले. अशा तऱ्हेने व्यंकटराव घोरपडे व 
संभाजीराजे यांच्यात सौरस्य झाले असे चिमाजींनी पिलाजींस कळविले. तात्पर्य 
पिलाजींना स्वराज्यात निर्माण झालेले तंटेबखेडे अनेकदा जोखमीने मिटवावे 


लागले व पेशवे आणि छत्रपति शाहू यांचे सख्य कसे राहिल याची दक्षता त्यांनी 
घेतली. 
पुण्याची व्यवस्था: 

शाहूकाळात पिलाजी जाधवरावांनी सुरूपासूनच पुण्याच्या सुरक्षिततेची 
दखल घेतलेली होती. छत्रपति शिवाजी महाराजांपासूनच पुण्यावर मराठ्यांचा 
हक्क होता. परंतु पुढे बादशहाने रावरंभा निंबाळकरास पुण्याची जागीर दिली. 
तसा रावरंभाही छत्रपती शाहूचा विरोधकच होता. मागे रावरंभाला मेजवानी 
देऊन आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केलेला उल्लेख आलाच आहे. पुणे हे 
मराठेशाहीचे मध्यवर्ती ठाणे असल्याने ते प्रत्येकाला आपल्याकडे असावे असे 
वाटणे स्वाभाविकच होते. ज्याच्या हातात पुणे तो मालक अशी एक 
अधिकाराची भावना त्यावेळी सर्वांना वाटत होती. निजामानेही पुण्यावर चालून 
येण्याचा मनसुबा केला होता.रंभाजीकडे जेव्हा शाहूंतर्फे बाळाजी विश्वनाथाने 
चौथाई मागितली तेव्हा त्याने नकार दिला. साहजिकच पुण्यावर दोन अंमल 
पडले. एक मोगली प्रदेशातून चौथाई घेण्यासाठी म्हणून छत्रपति शाहूंचा व 
रंभाजीचा. त्यामुळे रंभाजीचा बंदोबस्त करणे क्रमप्राप्त होते. त्यात बाळाजी 
विश्वनाथास जाधवरावांनी सहकार्य केले साहजिकच पुणे प्रांताची व्यवस्था 
पहाणेचेही अधिकार साहजिकच छत्रपति शाहूंतर्फे पिलाजींकडे आले. अर्थात ही 
गोष्ट न रुचणारेही होतेच. त्यासाठी अनेक राज कारणे शिजली असावीत. 
बाह्यतः स्नेह आणि अंतस्थ पुण्याच्यासाठी अनेक खेळी खेळल्या गेल्या 
असाव्यात, हे नाकारता येणार नाही. कारण सुरूवातीस पुण्याचा बंदोबस्त 
जाधवरावांकडे व नंतर संचिव नारो शंकर यांचेकडे आणि 'बोभाटा न येतां 
पेशव्यांकडे आले असे सत्तांतर होत गेले. पुणे, सासवड, सुपे अशा कोणत्यातरी 


ठिकाणी कायमचे वास्तव्य करण्याची बाळाजीची धडपड कैक वर्षे चाललेली 


३६ 


होती.” २६ चा अर्थ बाळाजींच्या पासूनच पुणे स्वत:कडे असावे असे प्रयत्न 
झालेले दिसतात. पेशवेपदानंतर बाजीराव पेशवे तर धडफळेंच्या वाड्यात 
पुण्यात रहायला आले. पिलाजींकडे स्वत:ची कसलेली फौजही होती आणि 
स्वत: पिलाजी स्वामी निष्ठ व पराक्रमी होते. पेशव्यांशीही त्यांचा चांगुलपणा 
होता. त्यामुळे रंभाजीच्या बंदोबस्ताबरोबरच पुण्याचे संरक्षण- 
व्यवस्थापिलाजींकडे आली. लष्कराच्या जोरावर आणि उघडपणे पिलाजींकडून 
पुणे काढून घेणे तसे कोणालाही अवघडच होते. त्यातही पिलाजी छत्रपतींच्या 
विश्वासातले. यास एकच पर्याय पिलाजी जाधवराव शाहूमहाराजांत काहीतरी 
रूसवा होणे आणि मग आपसूकच पुण्याची सत्ता बदल घडविणे. पुढे १७२४ 
मध्ये छत्रपति शाहूंचा पिलाजींवर रुसवाही झालेला आढळतो. त्यामुळे पुण्याच्या 
व्यवस्थेसंबंधी पुढील पत्रातही “त्याचा सांप्रत काळे रुसवा झाला” असे 
वाचायला मिळते. आणि पुण्याची व्यवस्था पिलाजींकडून काढून सचिव 
नारोशंकर ह्यास सोपविली. आणि सचिवांकडून पेशव्याकडे पुणेचे हस्तांतर 
झाले. आणि शेवटी “कसबा पुणे ता. २ एप्रिल १७२६ रोजी शाहूने बाजीरावास 
वंशपरंपरेने इनाम दिला.” हे सदर पुढील दोन पत्रे महत्त्वपूर्ण वाटल्याने 
जशीच्या तशी देत आहे. केसोपंतास आलेल्या ह्या पत्रावर १७२४ अशी तारीख 
पेशवा दफ्तरमध्ये दिली आहे. आणि दुसरे पत्रही केशोपंताना बापूजी श्रीपतनी 
लिहिले आहे.आता हे केशोपंत म्हणजे केसो त्रिमळ पिंगळे असावेत. त्यांस नारो 
शंकराकडे जाधवांकडून पुण्याच्या गडकोटाच्या किल्ल्या दिल्या ते आवडलेले 
दिसत नाही. त्यामुळे त्यांनी त्यात लक्ष घातले असावे त्यावरून दोघांत जो 
पत्रव्यवहार झाला त्यावरून पुण्यासंदर्भात पिलाजींची असलेली पकड सैल 
करण्यात कशा हालचाली झाल्या असाव्यात याचा थोडासा अंदाज येतो. 


इतिहासात प्रसंगोपात अनेक घडामोडी घडतात- घडविल्या जातात. पुण्याच्या 


३७ 


बाबतीतही तसे घडले असावे. कारण पुण्यावर तसे सर्वांचेच लक्ष होते आणि 
पिलाजीराव जाधव तसे अल्पसंतुष्टच होते असे म्हणावेसे वाटते. पहिले एक 
पुरवणी पत्र १७२१ चे असे :-'पुरवणी राजश्री केशोपंत गोसावी यास. विनंती 
उपरी. पुणाचे ठांणे राजश्री पिलाजी जाधवराऊ पहिलेपासून -------- 
निसबतीने होते. त्याउपरी राजश्री नारोबा होते. त्यांचे निसबतीने होते. 
सालभारी गनिमाची धामधूम झाली करीता खासा राजश्री संभाजी जाधव राहिले. 
त्याजवळ चिरंजीव शा नारोबा होते. जे जेव्हा किलिचखान आला तेव्हा राजश्री 
संभाजी जाधव ठाणियाहून निघाले त्याजबरोबर चि. नारोबा गडास आले. 
किलिचखान गेलियावरी सला जाला. ते समयीरा| संभाजी जाधव ठाणियात 
आले. त्याजबराबर नारोबाही पुणियास आले. हा कालवरी त्याची निसबती 
सोडिली नाही. सांप्रतकाळे त्याचा रूसवा जाला. याकरिता राजश्री पंती ठाणे 
राजश्री नारोबाचे हवाले केले. पूर्ववतप्रमाणे ठाणियाची व शाहरची अलगनोबत 
करितील. त्यात तुम्ही इसकील करावी यात काही फायदा नाही. लोभ असे दीजे 
हे विनंती. चिरंजीव नारोबा रा। पिलाजी जाधव यांचे निसबतीने होते. याकरिता 
त्यांचे निसबतीचे म्हणून ठाणे याचे हवाली केले आहे. यास तुम्ही कोणेविशी 
कटकट न करणे *” केशोपंताने पुण्याच्या शहराच्या किल्ल्या स्वत:कडे 
मागितल्याने चिडलेल्या बापूजी श्रीपतीचे इ.स. १७२४ मधील पुढील पत्रही 
विचार करण्यासारखे आहे. “तुम्ही पत्र पाठविले ते प्रविष्ट जाले. पुण्याच्या 
कोटाच्या व शाहार दरवाजियाच्या किल्ल्या अवघ्या हरिपंताजवळ आहेत. 
त्यांतून शाहार दरवाजियाच्या किल्ल्या आपल्याकडे देवाव्या म्हणून लिहिले. 
यैसियासी शाहार दरवाजियाच्या किल्ल्या येकापासी आणि कोटाच्या 
दरवाजियाच्या किल्ल्या येकापासी असाव्या असा अर्थ नाही. त्याहीमध्ये 


सालगुदस्ता ठाणे राजश्री पिलाजी जाधवराऊ याकडे होते. तेव्हा शाहार 


३८ 


दरवाजियाच्या किल्ल्या तुम्हाजवळ व कोटाच्या किल्ल्या राजश्री संभाजी 
जाधव याजकडे होत्या की काये हे लेहून पाठवणे. ठाण्यात बरकंदाज आहेत 
त्यांची हजिरी गैरहजिरी तुम्हास मनात आणीत जाणे व पैका येईल तो 
दामाशाईने देत जाणे म्हणून राजश्री आपानी आज्ञा करून बिरशास (?) पत्र 
दिल्हे आहे म्हणून लिहिले. यैसियास ठाणे राजश्री पिलाजी जाधवराऊ याजकडे 
होते, त्याचा रूसवा जाला याजकरिता ठाणे राजश्री पंती व आपानी चिरंजीव 
राजश्री नारोपंत याच्या हवाला केला. यैसे असतां तुम्ही बरकंदाजाची हजिरी 
गैरहजिरी आपण मनास आणून व पैका वाटून देणे तो आपण देऊन म्हणून. 
बिरशास कागद करून घेतला यावरून अपूर्व वाटले. हे गोष्ट तुम्हास उचित होती 
यैसा अर्थ नाही. बरे तुमच्या विचारास आले ते तुम्ही केले. आम्ही तुम्हास शब्द 
कशास लाऊ? परंतु हे गोष्टी तुम्हा योग्य नव्हती. याउपरी तुम्ही बरकंदाजाची 
हजिरी मनास आणणार व पैका येईल तो दामाशाईने वाटून देणार आणि 
शाहारच्या किल्ल्या आपल्या हवाला करून घेणार तेव्हां चिरंजीवानी काये 
करून असावे ? हा अर्थ कांही तुम्ही मनांत आणिला की नाही हे कळत नाही. 
सारांश गोष्टी ठाणे रा। पिलाजी जाधव यांचे निसबत होते, त्यांणी रुसवा केला, 
याकरिता चिरंजीव रा। नारोपंतांचे हवाला ठाणे राजश्री पंती केले आहे. निमित्य 
की हेहि त्यांचेच निसबतीचे. गुदस्ता ज्याप्रमाणे राजश्री संभाजी जाधव याजकडे 
कोटाचे व शाहार किल्ल्या व तोपची यांची देखरेख चाकरी हजिरी गैरहजिरी 
यैवज मालवज दामाशाई देणे व गस्त पहारा कोटाची व शाहारची त्याजकडे 
होती त्याप्रमाणे चिरंजीव नारोपंती करावी, यैसी राजश्रीपंती आज्ञा आहे, 
त्याप्रमाणे करितील. तुम्ही काही यांत मन घालावे यैसे नाही. येविशी विशेष 
काय लिहिणे. लोभ असो दीजे हे विनंती. अमल संभाजी जाधव याजकडे होता 
त्याप्रमाणे करितील. तुम्ही काही मन न घालणे हे विनंती. ठाणे रा। पिलाजी 


३९ 


जाधव यांचे निसबतीचे आणि राजश्री नारोबाही पहिलेपासून त्यांचेच निसबतीचे 
याकरिता केले हे विनंती.” ह सदर पत्रांच्या आधारे पुण्याची व्यवस्था ही 
जाधवरावांकडे होती हे लक्षात येते. केसोपंतास शाहारदरवाजियाच्या किल्ल्या 
स्वत:कडे पाहिजे होत्या त्याही देण्यास बापूजी श्रीपतने नकार दिल्याचे समजते. 
ह्या केसोपंतास प्रारंभीच्या काळात ताराबाईने पेशवेपद देतो म्हणून साताऱ्यावर 
स्वारी करण्यास सांगितले होते. अर्थात रामचंद्र पंताचा हा चुलत सासरा 
छत्रपति शाहूपक्षात सामील झाला आणि छत्रपति शाहूंशी निष्ठेने काम केले. 
त्यामुळे पुण्यावर त्यांचेही लक्ष असणे स्वाभाविक होते. पुण्याच्या या वानगी 
दाखल पत्रांचा विचार केला तर छत्रपती, स्वराज्याचा मालक नामधारी बनत 
चालले कि काय असी एक शंका येत जाते. कारण यांत राजश्री स्वामींचा काय 
विचार होता हे स्पष्ट होत नाही. फक्त रूसवा झाला आणि म्हणून ठाणे 
नारोपंताकडे दिले गेले. पण ह्यावरून एक लक्षात येते पिलाजी जाधवराव 
दरम्यानच्याकाळात (इ.स.१७२१) गनिमांची धामधुम चालली तिकडे गेले होते 
आणि संभाजी जाधव ह्या काळात स्वत: पुण्यात राहिले. किलिचखान गेल्यावर 
सला झाली. नारोपंत संभाजीच्या निसबतीने होते. “सांप्रतकाले त्याचा रूसवा” 
झाला ह्याप्रमाणे पिलाजींचा रूसवाझाला हे कळते तो का झाला ते मात्र स्पष्ट 
होत नाही. याचा अर्थ बाजीरावाने पिलाजी येथे नसतांनाच पुणे नारोपंताचे 
हवाली केले की काय? पिलाजी जाधवराव बाहेर शत्रूशी (गनिम) लढत 
असतांना इकडे पुण्यासंदर्भात हा निर्णय घेणे तसे उचित वाटत नाही. आणि 


पिलाजी आल्यानंतर पुणे दुसऱ्यांकडे सोपविणे तसे कठीणही गेले असते. 
गत 10९00 


प्रकरण २ संदर्भ 
ताराजीराव जाधव, वाडीकर जाधव यांचे घराण्याचा वृत्तांत, बडोदा 
१८९७ पृष्ठ २ (यानंतर या साधनाचा उल्लेख वाडीकर जाधव वृत्तांत 
असा होईल.) 
वाडीकर जाधव वृत्तांत, पृष्ठ ४. 
वि.का. राजवाडे, मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, खंड ६, पुणे १९०५, 
पृष्ठ ८. (यानंतर या साधनाचा उल्लेख राजवाडे, साधने असा होईल.) 
गो.स. सरदेसाई, मराठी रियासत, खंड ३, मुंबई १९८९, पृष्ठ ३०१. 
(यानंतर या साधनाचा उल्लेख रियासत असा होईल.) 
श.ना. जोशी, सेनापती दाभाडे दप्तर, भाग १, भा.इ.सं.म; पुणे, १९५१, 
ले. २९. 
राजवाडे, साधने, खंड ६, पृष्ठ ८९. 
कित्ता 
दे.गो. लांडगे, पिलाजी जाधव, विदर्भ संशोधन मंडळ, वार्षिक १९६२, 
संपादक प्रा. भ.श्री. पंडीत, पृष्ठ १२८-१२९. 
गो.स. सरदेसाई, पेशवे दप्तरमधून निवडलेले कागद, भाग २२, 
पेशव्यांच्या रोजनिशीतील उतारे, मुंबई १९३२, पृष्ठ १६१.(यानंतर या 
साधनाचा उल्लेख पे.द. असा होईल.) 


. राजवाडे, साधने, खंड ८, पृष्ठ २१२. 
. दा.गो. ढबू, कुलाबकर आंग्रे सरखेल, आंग्रे घराण्याचा इतिहास, आंग्रे 


शकावली, अलिबाग १९३९, पृष्ठ १०४. 


. राजवाडे, साधने खंड ६, पृष्ठ ६३. 

. पे.द. ३४, वसईची मोहीम, पुरवणी, मुंबई १९३३, नं. १६३, पृष्ठ ४३. 
. पे.द. ४३, पेशवे सामाजिक व धार्मिक, मुंबई १९३४, नं.१०, पृष्ठ ९. 

, राजवाडे, साधने खंड ६, पृष्ठ १०३. 

. कित्ता 

. पे.द.२२, पृष्ठ १८३. 


४१ 


१८. 


वि.भ. वाकडे, पिलाजी जाधव यांच्या घराण्याचा ऐतिहासिक वृत्तांत, पुणे 
१९८१, पृष्ठ १. 


. पु.ल. देशपांडे (अनुवाद), कान्होजी आंग्रे, पुणे, १८८६, पृष्ठ २६. 
. वाडीकर जाधव वृत्तांत, पृष्ठ ४. 


२१. कित्ता 


२९. 


३89०. 
३१. 
३२. 
३३. 


३४. 
३५. 
३६. 
३७. 
३८. 
३९. 


. पे.द. १०, बाजीराव आणि निजाम हर्षामर्ष, मुंबई १९३१, नं. २, पृष्ठ ६. 
२५. वाडीकर जाधव वृत्तांत, पृष्ठ ५. 

२६. रियासत, खंड३, पुणे १९०९, पृष्ठ ८८. 

. राजवाडे साधने, खंड २, पृष्ठ ६६, रियासत खंड ३, पृष्ठ ९०. 

. द.ब. पारसनिस, इतिहास संग्रह, ऐतिहासिक चरित्रे भाग २, पिलाजी 


जाधव, पृष्ठ ५९. 

द.ब. पारसनिस, ब्रह्मेंद्र स्वामी चरित्र व पत्रव्यवहार, मुंबई १९००, नं. 
१८३. 

वाडीकर जाधव वृत्तांत, पृष्ठ ५. 

राजवाडे, साधने खंड ६, पुणे १९०५, पृष्ठ १५१,१५२, नं. १८. 

कित्ता, पृष्ठ १५२, १५३, नं. १९. 

पे.द. ११, शाहू आणि संभाजी परस्पर हितसंबंध, मुंबई १९३१, पृष्ठ 
६०. 

रियासत, खंड ३, पृष्ठ ५६१, पे.द. ११, पृष्ठ १९,२०. 

रियासत खंड ३, पृष्ठ ६२७, पेद. ११, पृष्ठ १९,२०,२३,२५. 

रियासत खंड ३, पृष्ठ ९२. 

कित्ता, पेद. ३०, शाहू व पहिले दोन पेशवे, मुंबई १९३३, पृष्ठ २३, २५. 
पे.द. १०, पृष्ठ १४. 

पे.द. ३०, पृष्ठ २४,२५. 


४२ 


प्रकरण-३ 
पिलाजी जाधवरावांची कोकणातील कामगिरी 

पिलाजी जाधवरावांचे कोकणातील कार्य पहाता त्यांच्या कर्तृत्वशक्तीचा 
प्रत्यय येतो. त्याचवेळी निरनिराळ्या अनेक ठिकाणी ते स्वत: जातात तर कधी 
स्वत:च्या योजनेत देखरेखीखाली माणसे पाठवितात. इंग्रजांना आंग्रेची एकसंध 
आरमारी सत्ता हिसकावून घ्यायची होती. त्यासाठी त्यांनी अनेकदा प्रयत्न केले. 
इंग्रजांनी १७ एप्रिल १७१८ मध्ये विजयदुर्गवर स्वारी केली. परंतु कान्होजी 
आग्रेच्या प्रतिकारापुढे त्यांचा निभाव लागला नाही. आणि शेवटी जून महिन्यात 
अपयश घेऊन इंग्रज मुंबईस परतले. त्याच्यानंतर इंग्रज गव्हर्नर बूनने नोव्हे 
१७१८ रोजी मोठ्या आरमारानिशी खांदेरीवर चाल केली. ह्यावेळीही कान्होजी 
आंग्रेसमोर इंग्रज टिकू शकले नाहीत. आणि चोवीस नोव्हेंबर रोजी गव्हर्नर बून 
मुंबईस परत गेला. पुन्हा १९ सप्टेंबर १७१९ रोजी वॉल्टर ब्राऊनच्या 
नेतृत्वाखाली इंग्रज आरमार पूर्ण तयारीनिशी विजयदुर्गच्या किल्ल्यावर चालून 
गेले. त्यांनी आंगर्यांची कित्येक जहाजे बुडविली परंतु कान्होजीचा समूळ उच्छेद 
करण्याचा त्यांचा हेतू सफल झाला नाही. अशा तऱहेने कान्होजी आंग्रेला 
नेस्तनाबूत करणे एकट्या इंग्रजांना शक्‍य नाही हे इंग्रजांना कळून चुकले. 
त्यामुळे इंग्रजांनी गोव्याच्या पोर्तुगीजांशी हात मिळवणी केली. कान्होजी आंग्रेचा 
पराभव करून विजयदुर्ग इंग्रजांनी व कुलाबा पोर्तुगीजांनी घेण्याचे दिवा स्वप्न 
पहात दोहोत ठराव झाला आणि उभय सत्तांनी आपापले आरमार-फौज घेऊन 
संयुक्तपणे आंग्रेच्या कुलाब्यावर संघटित ताकतीनिशी हल्ला करण्याची योजना 
आखली. 

२९ नोव्हें. रोजी पोर्तुगीज व इंग्रज युद्ध नौका चौल येथे एकत्र जमल्या. 
ह्या दोन्ही फौजेचे मिळून लष्करी सामर्थ्य वाचले कि अलीबागची सुरक्षा ही 


४३ 


आंग्रे- पिलाजीचे बलवत्तर नशिबाची साक्षच म्हणावी लागेल. एकूण ६००० 
पायदळ, २०० घोडेस्वार, २४ पौंडाच्या ८ तोफा, १८ पौंडी ८ तोफा, आणि 
कितीतरी लहान तोफा असे लष्करी सामर्थ्य होते. त्याशिवाय दहा प्रमुख 
जहाजांवरच एकत्रित असं तोफरवान्याचे बळ होते. त्यातली पाच जहाजे 
इंग्रजांची आणि पाच पोर्तुगीजांची. दोघात मिळून ३०० मोठ्या तोफा होत्या 
हल्ल्याच्या वेळी समुद्रावरून त्यांचा वापर केला जाणार होता. किनाऱ्यावरचे 
आंग्रयाचे सर्व किल्ले उध्वस्त करायला पुरेल एवढं हे सामर्थ्य होतं. एवढ्या 
बलाढ्य शत्रुसैन्यावर त्याच्या तुलनेत तुटपुंज्या साधनांनी ताकदीनिशी एखादा 
पहाड कोसळण्यासारखं आदळण हा जीवावरचाच प्रसंग होता. “कुलाबा' हेच 
शत्रूच्या हल्ल्याचं लक्ष आहे हे कान्होजींच्याही लक्षात आलं तेव्हा कान्होजीनेही 
आधीपासूनच तयारी केली होती. त्यांनी शाहू महाराजांकडेही लष्करी मदत 
मागितली त्याप्रमाणे शाहू महाराजांनी ते कबूल केले व नंतर पाठविलीही. 

संयुक्त फौजेच्या आरमाराने कुलाब्याच्याजवळ नांगर टाकला. रागोची 
नदी ओलांडण्याच्या जागेजवळच शत्रूसैन्य तळ ठोकून आहे ही बातमी आधीच 
कान्होजींस कळली होती. एव्हाना शाहू छत्रपतींनी कबूल केलेल्या मराठी 
फौजेच्या कुमकीपैकी बरीचशी फौज मार्गावर होती. फक्त पिलाजी जाधवाच्या 
नेतृत्वाखाली १००० पायदळ आणि १५०० घोडदळ असलेली २५०० 
सैनिकांची बिनीची फौज येऊन पोहोचली होती आणि तिने अलिबागजवळ तळ 
ठोकला होता. प्रचंड फौज येण्याची शक्‍यता असून सुद्धा आंम्याची भिस्त ह्या 
२५०० सैनिकांवरच होती. संयुक्त फौजेचे सैन्यबळ आणि पिलाजी जाधवरावांचे 
सैन्यबळ पाहिले तर आणि कान्होजींची भिस्त ही पिलाजींच्या सैन्यावरच 
अधिक होती. ह्या गोष्टी लक्षात घेता पिलाजींच्याकडे असे रण कौशल्य किती व 


कसे होते ह्याचे समर्थन करण्याचीही आवश्यकता भासत नाही. त्यांचे कार्यच 


.-8:| 


त्यांचे कर्तृत्व सिद्ध करते. दुसरी गोष्ट पिलाजींवरचा अतूट विश्वास आणि 
स्वराज्यप्रेम हेही वाखाणण्याजोगे आहे. शौर्य आणि विश्‍वास, राष्ट्रप्रेम आणि 
स्वामीनिष्ठा आणि या सर्वांवर असीम त्याग ह्या पिलाजींच्या व्यक्तिमत्त्वात एकाच 
वेळी वसत होत्या. म्हणून तर पुढे जंजिऱ्याच्या मोहिमेचे काम छत्रपति शाहूंनी 
व्यक्तिगत पिलाजींवर सोपविले. ते ही कार्य त्यांनी यशस्वीपणे केले. कान्होजी 
आंग्रे व पिलाजी तयारीनिशी शत्रूवर हल्ला करण्याच्या तयारीला लागले. 
अलिबागवर हल्ला झाला की आतून त्याच्या प्रतिकारासाठी म्हणून कान्होजींनी - 
किल्ल्यातही दारू गोळा, पाणी अन्नसाठा मोठ्या प्रमाणात ठेवला होता. घोडदळ 
७००, पायदळ १०००, तोफखाना आतमध्ये ठेवला होता. किल्ल्याचा बचाव 
करण्यासाठी आतील ही सामग्री पुरेशी होती. एकीकडून म्हणजे आतून 
किल्ल्याचा बचाव आणि बाहेर शत्रूसैन्यावर चढाई अशी दुहेरी भूमिका महत्त्वाची 
होती. आणि ही कामगिरी आंग्रेनी पिलाजी जाधवरावांच्या नेतृत्त्वात लढणाऱ्या 
लष्करावर सोपविली. याचा अर्थ पिलाजी व कान्होजी यांच्यात संयुक्त फौजेशी 
लढण्यासंबंधी निश्‍चित अशी आखीव योजना ठरली होती. संयुक्त फौज 
वाटचालीत असतांनाच त्यांचा पाडाव करायचा आणि इकडे किल्ल्यावरही हल्ला 
झालाच तर किल्ल्यातून प्रतिकार करावयाचा. तसेच मागून अचानक हल्ला 
करण्याची जोखीम पिलाजींच्या फौजेवर होती; असे कान्होजींनी ठरविले होते. 
इंग्रज-पोर्तुगीजांच्या संयुक्त फौजा रागोची नदीच्या उत्तरेला इलींजवळ मुख्य 
तळ टाकण्याच्या तयारीत होत्या. अशावेळी अचानक झडप घालीत २० डिसेंबर 
१७२१ रोजी पिलाजी जाधवरावांनी ह्या तळावर उभय सैन्यावरच हल्ला 
चढविला. संयुक्त फौजेची संख्या पहातां तुलनेनी तुटपुंज्या लष्करासह 
पिलाजींनी धाडसाने तळावरच सरळ जाऊन हल्ला केला. पिलाजी जाधवरावांनी 


शत्रूपक्षाची बाहेरची संरक्षण फळी तोडून आत तळावर मुसंडी मारली खरी, परंतु 


४५ 


पिलाजींच्या फौजेची मुख्य फळी उघड्या मैदानावर पोर्तुगीजांच्या तोफाच्या 
भडीमारात सापडली. समोरासमोर येणाऱ्या तुफान गोळीबाराच्या धामधुमीत 
पिलाजीच्या सैन्याने तात्पुरती माघार घेतली व तेथून बाहेर पडले. एक दोन 
चकमकीत अपयश आले तरी पिलाजी किंवा कान्होजी दोघेही कच 
खाणाऱ्यापैकी नव्हते. दरम्यान तीन चार दिवसांनी म्हणजे चोवीस डिसेंबर रोजी 
इंग्रज-पोर्तुगीज सैन्याने आपल्या लष्कराची विभागणी करून कुलाब्याच्या 
पायथ्याला तळ ठोकला. विभागणी केल्याने एकत्रित जे लष्करी बळ होते. तेही 
साहजिकच विभागले गेले. चोवीस डिसेंबरला दुपारी इंग्रजांनी हल्ला केला. हा 
हल्ला किल्ल्यातून आंग्रेच्या सैन्याने परतवून लावला. परंतु यानंतर पाठोपाठ 
इंग्रजाचे हल्ले केव्हाही होणारे होते. त्यामुळे बाहेर असलेल्या पोर्तुगीज सैन्याला 
किल्ल्याकडे येऊ न देणे हे अत्यंत निकडीचे होते. कारण दोन्ही फौजा 
योगायोगाने विभागल्या गेल्या होत्या त्या एकत्र आल्या तर त्यांची शक्ती वाढली 
असती. त्यामुळे पिछाडीला पिलाजीरावांचे जे सैन्य राखून ठेवले होते त्यास 
कान्होजींनी पोर्तुगीज सैन्याचा बंदोबस्त करण्याचा हुकूम दिला. पिलाजींनी ह्या 
संधीचे सोने केले. मोकळ्या-उघड्या मैदानात घोडदळाचा बेलगाम हल्ला 
चढविणे हे त्यांच्या सवयीचे होते. किल्ल्याजवळून इंग्रज फौजेस पिटाळून 
लावल्याने इकडे पोर्तुगीजांचे मनोबल तसे कमी झाले होते. इंग्रज किल्ला 
लढवितात त्यामुळे किनाऱ्यावरचे हे पोर्तुगीजही थोडे गाफील म्हणण्यापेक्षा थोडे 
शिथील असावेत. अचानक हल्ला आणि गनिमी कावा हे तर शिवरायांपासूनचे 
मराठ्यांच्या युद्ध कौशल्याचे यशस्वी सूत्र होते. कान्होजींची सूचना मिळताच 
पिलाजीराव जाधवरावांनी आपल्या पंधराशे घोडेस्वारांनशी आकस्मिकपणे हरहर 
महादेव अशी गर्जना करीत पोर्तुगीजांच्या लष्करावर हल्ला केला. पिलाजींच्या 


आक्रमक माऱ्यात पोर्तुगीज सैन्य अडकले. पोर्तुगीज सैन्याने दारूगोळा, तोफा 


४६ 


वगैरे साहित्य मागे खाडीजवळ ठेवले होते. ते साहित्य आणण्याची फुरसतही 
पिलाजी व त्यांच्या सैन्याने मिळू दिली नाही. शत्रूला समोरासमोर पिलाजींच्या 
सैन्याने कापून काढले. पोर्तुगीज सैन्यात प्रचंड गोंधळ उडाला आणि त्यांनी धूम 
ठोकायला सुरूवात केली. धावतांना खाली पडत होते. रांगा मोडत होते. वाट 
फुटेल त्या दिसेला पांगत होते. इकडे कान्होजीने इंग्रजांवर सैन्य पाठवून 
इंग्रजांचाही पराभव केला. आणि कान्होजी आंग्रे व पिलाजी जाधवरावांच्या 
दोघांचे सैन्य एकत्रितपणे बेटावर मूळ ठिकाणी जमले. दरम्यान पराभवाचा दोष 
एकमेकावर लादत इंग्रज व पोर्तुगीज यांच्यात वैमनस्य निर्माण झाले. संयुक्त 
फौजेत दुफळी निर्माण झाली. ह्याचा फायदा घेऊन कान्होजी-पिलाजी ह्यांनी 
संयुक्त फौजेवर विजय मिळविला होता. दरम्यान बाजीराव पेशव्यांच्या 
नेतृत्वाखाली २५,००० मराठा सैनिकांचे पायदळ येऊन पोहोचले. कान्होजी 
आंग्रेनी पोर्तुगीज व्हॉईसरॉयकडे तहासाठी वकील पाठविल. झालेला सर्वनाश 
पाहून त्याने समंजसपणे तहाला तयारी दर्शविली. मित्र पक्षात साशंकता येऊन 
दुफळी झाल्याने ह्या तहास सुरूवातीस इंग्रज तयार नव्हते. परंतु एकट्याने 
लढण्याची आता ताकदही इंग्रज सैन्याकडे राह्यली नव्हती. आणि कान्होजीस 
नव्याने आलेले मराठ्यांचे लष्करी सामर्थ्य, मदत बघून इंग्रजांनीही तहाला 
संमती दिली. नऊ जानेवारी १७२२ मध्ये तह घडून आला आणि एका दृष्टीने 
इंग्रजाची पोर्तुगीजबरोबरची मैत्री संपुष्टात आली. या तहातील काही महत्त्वाच्या 
अटी अशा होत्या- पोर्तुगीजांनी मराठ्यांच्या शत्रूच्या गलबतांना आश्रय देऊ 
नये. पोर्तुगीज व मराठे ह्या दोघांनी एकमेकांच्या गलबतांना बंदरामध्ये मोकळीक 
द्यावी. पोर्तुगीजांनी पेशव्यांना योग्य किंमतीत दारूगोळा विकत द्यावा. इ. 
गोव्याच्या व्हाईसरॉयने कुलाब्याच्या लढाईनंतर पोर्तुगाल बादशहास 


कळविले की, “आंग्यावर हल्ला होणार पण त्याची बातमी त्याने फार 


४७ 


आधीपासून राखून पोक्त तरतूद करून ठेविली होती. त्याने शाहूराजांकडूनही 
मदत मिळविली. मी चौलला जाऊन पोहोचण्यापूर्वीच आंग्रे ह्यांचे दोस्त सरदार 
पिलाजी जाधव हे दोन हजार घोडेस्वार आणि पायदळ घेऊन कुलाब्याला 
येऊन पोहोचले होते. मी त्यांच्या विरोधाला न जुमानता छावणी ठोकली. 
चकमकींना सुरूवात झाली. दोन्ही बाजूंची हानी आणि जय-पराजय झाले. 
शेवटी विजयाचे पारडे आमच्या बाजूंनी झुकले.” आपण आजारी पडल्याने 
मराठ्यांशी पुढे लढलो नाही मराठ्यांशी तह तो आम्ही हारलो म्हणून केला नाही 
किंवा आंग्रे वा बाजीरावाशीही हा तह केला नाही तर शाहूराजातर्फे तसा प्रस्ताव 
असल्याने केला. असे समर्थनही हा व्हॉईस रॉय देतो. वरील पत्रात तो पुढे 
लिहितो- “काही दिवसांनी शाहूराजे ह्यांचे सेनापती आणि प्रधान बाजीराव हे 
सात हजार घोडदळासह कुलाब्यास येऊन दाखल झाले. तदनंतर त्यांची 
आणखीही कुमक आली. बाजीरावाचे एकूण सैन्य २५००० घोडदळापर्यंत गेले. 
ह्या सैन्याच्या व आमच्याचकमकी उडाल्या नाहीत. ह्याचे कारण म्हणजे माझा 
आजार होय.”' 

गुणा€ शशा|ा8३)चात 99७ 0 1१६1885 ह्या पुस्तकात डॉ. 
सेनही पिलाजींचे सैन्य आधी पोचले आणि मागून पेशव्यांचे लष्करी दल हजर 
झाले असे सांगतात-“त]ग७. 0114 ती) धा ताशा 391130 
180. क8्वा80. आ ही8 ॥९७४टी0०णा00000 शापा कया 
हशा0प)0प5 विचितीचे ॥0वार्तट शीवचा. 10७ ॥॥॥0७'60 
"9१९9 ४९ ॥10"5वात खवा. शवा 6९९ 0081086 0 
51९0685 शट ॥त. ऐ0९8या व्र. 02 हवा1ाल ७६५७ ० 


१ , र 
ठ्धावाशा 100 0९01016819 ४१91115180.) 


छट 


“फिरंगीयांनी हिराकोटवर लगट केली ते समयी पिलाजी जाधवांनी 
जातीनशी अंगेजणी करून फिरंगी व इंग्रज मारून काढला. तारेवरची शर्थ करून 
जागा जतन केला.” असे गौरवपूर्ण उद्गार छत्रपति शाहू महाराजांनी काढले. 

अशा तऱहेने इंग्रज-पोर्तुगीजांपासून कुलाब्याचे संरक्षण केल्याने ह्या 
मर्दुमकीबद्दल इ.स. १७२२ मध्ये पिलाजी जाधवरावांस कसबे (उत्तर कोकण) 
सुपे थळ, शाहूतर्फे इनाम मिळाले, “कसबे सुपे थळ सात भाई ऐरे दोरीया २। 
३ अडीच दोऱ्या तीन परतेन, त्यापैकी मळा करंजाचा परतेन ३। एकूण जमीन 
चावर टक्के पाव चारवर आरा जमीन बिघे ३० तीस, बाग करावयासी इनाम 
स्वराज्य देखील मोगलाई दुतर्फा हल्लीपटी व पेस्तर पट्टी खेरीज हक्कदार व 
इनामदार पुत्रपौत्रादी वंशपरंपरेने इनाम करून दिले आहे. "र असे पेशवा 
पिलाजीस कळवितात. 

आंग्रे कालीन अष्टागरमध्ये काही नोंदी मिळाल्या छोट्या छोट्या नोंदीही 
पिलाजींच्या उत्कृष्ट कर्तगारीचीच साक्ष देतात. तसेच बाजीराव पेशवे आणि 
पिलाजी जाधवराव यांचा पराक्रम कसा एकत्रितपणे अंमल करीत होता हेही 
पटते. “सन १७२१-२२ मध्ये पोर्तुगीझांचे सियोरे विझरेल व अंतोन कडदिन 
यांनी आरमारासह मुकाबला केला. परसोलीस मोर्चा घालून पोर्तुगीजांनी गोळे 
टाकण्यास सुरूवात केली. पण बाजीराव व पिलाजी जाधव यांनी युद्ध 
थांबविले.” “बाजीराव पेशवे व पिलाजी जाधवाने कान्होजी आंग्रेंना मदत 
देण्याचे उघड दाखविल्याने साहजिकच पोर्तुगीझांनी १७२३ मध्ये चौलच्या 
सुभेदारासी युती केली. चौलचा सुभेदार ताजुद्दी व पोर्तुगीज कप्तान लेता 
यांच्यात मैत्री करार झाला.” “इ.स. १७२१-२२ सन इसने इझरीन शेके 
१६४३प्लव नाम संवत्सरे मजकुरी सियोरे व विझरेल व अंतोन कडदिन 


गोव्याहून फौज व नाला घेऊन कुलाब्यावर लढाईस आला. तो मौजे वरसोलीस 


४९ 


मोर्चा घातला होता. त्याउपर बाजीराऊ बलाल व पिलाजी राऊ लष्करासमवेत 
येऊन फिरंगीयासी अजीज करून कौलास आणून सुळा जाहाला, »* तात्पर्य 
पिलाजी जाधवांनी स्वत: खुद्द खूप अंग मेहनत करून कुलाबा रक्षण केला 
आणि पोर्तुगीज सैन्य गोव्याला परतले व इंग्रज मुंबईस परतले. त्यानंतर 
शाहूमहाराजही कोकणात उतरले होते. दमणच्या गव्हर्नरने घड्याळ, सुपाऱ्या, 
खोबरे, मीठ इ. वस्तू पिलाजींस पाठविल्या होत्या. ह्या गोष्टी दोघातील स्नेह 
संबंध चांगला असल्याचेच दाखवितात. 

पोर्तुगीज- मराठे यांच्यातील हा सलोखा तहानंतर जेमतेम एक वर्षभरच 
टिकला. पोर्तुगीजांनी शाहूराजेंना चौथाई देण्यास पुन: टाळाटाळ सुरू केली. 
त्यातच पोर्तुगीज ठाणे जिल्ह्यांतील हिंदू लोकांचा छळ करीत असल्याच्या 
बातम्या छत्रपति शाहूराजेंपर्यंत येऊ लागल्या. त्यामुळे ते अधिकच चिडले. 
स्वाभाविकच शाहूमहाराजांनी पोर्तुगीजांचा बंदोबस्त करण्याचे ठरविले. 
त्याप्रमाणे त्यांनी पिलाजी जाधवरावांस रवाना केले. पिलाजीनी ठाणे जिल्ह्यात 
आपल्या सैन्यानिशी धुमाकूळ घातला. तेथील प्रदेशांत हल्ले सुरू केले. हल्ला 
करण्याआधीच म्हणजे २४ नोव्हें. १७२४ मध्ये पिलाजींनी दमणचा गव्हर्नरला 
कळविले- “आपले पत्र फार दिवसांनी आल्यांनी फार आनंद झाला. जणू काही 
आपली भेट झाल्यासारखे वाटले _- यावरून पिलाजींचे व्यक्तिगत संबंध 
पोर्तुगीजांशीही चांगलेच होते. आठ दिवस झाले शहामत खानाशी लढाई झाली 
त्यात निजाम-उल्‌-मुल्क बरोबर पिलाजी होते. त्याचवेळी त्यांना कोकणात 
उतरण्याचा हुकूम झाला. जव्हार रामनगरकडे जातांना येईन तेव्हा शाहू 
महाराजांना पत्र लिहून कराराची अनुमती आणता येईल. आधीच्या वर्षी पोर्तुगीज 
हद्दीतील लोकांचे नुकसान झाल्याने ते ह्यावेळी भिऊन पळून जातील तर तसे न 
होता त्या लोकांना खेड्यातच रहाण्याचे सांगणे असेही पिलाजी लिहितो. २६ 


५० 


नोव्हेंबर १७२३ रोजी सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास पिलाजी जाधवराव 
यांनी चार हजार घोडेस्वार घेऊन पोर्तुगीजांच्या वसई प्रांतावर तो आपल्या 
राज्याचा भाग आहे या सबबी खाली धाड घातली. व त्यानी वसईजवळच्या 
गोखीरवे गावापर्यंत मजल मारली. ह्या आक्रमणाचा सूड म्हणून पोर्तुगीजांनीही 
अनेक गावे लुटली. पिलाजींचा वसईचा हा हल्ला इतका आकस्मित होता की 
वसईचा गव्हर्नर म्हणतो, “आम्हाला त्याचा प्रतिकार करणे शक्‍य झाले नाही. 
सायवान तर यत्किचिंतही प्रतिकार न करता सोडून देण्यात आले.” त्यानंतर 
पिलाजींच्या नेतृत्त्वाखालील लष्कराने येथून दोन मैलावर असलेल्या गोकावे वर 
चढाई केली. ते तेथे दुपारचे दोन वाजता पोहोचले. परंतु हे खेडे त्याने जाळले 
नाही ते तसेच पुढे कसब्यात गेले. ठाण्यावर पोर्तुगीज प्रदेशात हल्ला 
केल्यानंतरही पिलाजींनी पोर्तुगीज अधिकाऱ्यांस बोलणीसाठी समझोत्यासाठी 
पत्र लिहिले ते असे, “२८ नोव्हे. १७२३ आपल्या बाजूला त्याचप्रमाणे जव्हार 
रामनगरला आणि इतर प्रदेशात मी हा मुलूख माझ्या स्वामींचा आहे म्हणून 
आलो आहे. महाराजांनी मला हा प्रदेश उध्वस्त करण्यासाठी पाठविले आहे, 
पण तरीही मला विचार करणे आवश्यक आहे. तरी आपण माझ्याकडे एक 
जबाबदार मनुष्य पाठवावा. ”् दोघात तपशिलवार झालेली चर्चा हा दूत 
पोर्तुगीजांस कळवेल आणि पुढे काय करायचे ते ठरविता येईल असेही पिलाजी 
सांगतात. आपला जासूद पाठवितांना जशी पिलाजींनी काळजी घेतली तसेच 
पोर्तुगीजांच्या दूताचीही राहाण्याची व्यवस्था-त्याची एकंदर जबाबदारीही 
पिलाजींनी घेतलेली दिसते. ह्या आधीही एक पत्र लिहिले असावे कारण पिलाजीं 
जाधवरावास वसईच्या गव्हर्नरने २० नोव्हें १७२३ मध्ये त्यांच्या पत्राचे उत्तर 
दिले होते. त्यात तो म्हणतो कि शाहूराजांची व आपली मैत्री असतांना 


त्यांनी आमचा मुलूख जाळण्यासाठी कसे पाठविले. असा राजांचा हुकूम 


५१ 


असणार नाही. त्यामुळे दूत पाठविण्यासही तयार नाही. एवढेच नव्हे पोर्तुगीज 
गव्हर्नर पिलाजींस लिहितो “मी माझ्या पोर्तुगालच्या बलाढ्य आणि श्रेष्ठ 
राजाशिवाय दुसरा राजा मानीत नाही, त्याअर्थी आपण ज्या मुलुखावर आपल्या 
स्वामीचा अधिकार सांगता तो मुलूख माझ्या राजाचा असल्याने त्याचे रक्षण 
करणे हे मी माझे कर्तव्य समजतो.” न एकंदर पिलाजींचा आणि पोर्तुगीजांचा 
झालेला पत्रव्यवहार वाचण्यासारखा आहे. 

वसईवर स्वारी करण्यासाठी कान्होजी आंग्रे आणि पिलाजी जाधवराव 
सैन्याची जमवाजमव करीत आहेत, उभयतांनी अर्नाळ्यापासून जवळच 
असलेल्या माणिकगडाखाली हजार माणसे एकत्र ठेवली असून अजूनही माणसे 
जमवून ती माणसे गलबतापासून मुंबा (तुर्भे) ह्या खेड्यामध्ये उतरणार आहेत व 
त्याच दिवशी पिलाजीसह वसईवर हल्ला करणार असल्याची बातमी सांगणार 
एकत्र पत्र “इमान” ह्या पोर्तुगीजांच्या गुप्तहेराने वसईच्या कॅप्टन जनरलला 
लिहिले होत. परंतु तोपर्यंत हल्ला झालेला होता. १२ मराठ्यांच्या हल्ल्याची 
बातमी कळल्यानंतर कॅप्टन जनरलने त्या भागाच्या संरक्षणाच्या योजना 
आखायला प्रारंभ केला. त्यासंदर्भातील माहिती सांगताना पोर्तुगालच्या राजास 
बाजीराव पेशवे, पिलाजी जाधवराव या दोघांची वेगवेगळी पत्रे गेल्याचेही सांगतो. 
मराठे माहिम आणि मनोर जिल्ह्यात शिरल्याचे आणि आत तीनशे माणसांची 
तुकडी पाठविल्याचे लिहितो. तथापि एव्हाना पिलाजी जाधव व त्यांच्या सैन्याने 
वसईवर हल्ला करून मोठी लुटालुट, जाळपोळ केली होती. ठाणे, सायवान, 
गोखीवे, मनोर इ. ठाणी घेतली होती. पिलाजी जाधवांच्या तुफानी माऱ्यामुळे 
मराठ्यांना प्रतिकार करणे पोर्तुगीजांना अवघड गेले. शेवटी त्यांनी तहाची 
बोलणी सुरू केली. पिलाजी जाधवरावांनीही संयमाने च्यार गोष्टी सांगून 


ता ती १३ 
“शांतता नांदावी म्हणून तह झाला पाहिजे.” म्हणून प्रयत्न केले. अन्यथा 


५२ 


पुढील गोष्टींची तजबिज करावी लागेल अशी धमकीही दिली. दरम्यान बाजीराव 
पेशवे हे औरंगाबाद येथे होते. ६ डिसें. १७२३ रोजी पेशव्यांनीही वसईचा 
जनरल लुईस द मेलू ह्यांस तहासंबंधी पत्र लिहिले. तह करावा व तलोजाचे 
कुणबी सोडावेत. अन्यथा बिघाडच करायचा असेल तर तेही स्पष्ट करा म्हणजे 
लष्करात तसेच सांगू “तहाचा प्रकार असलिया अजम पिलाजी जाधव यांस 
ठेऊन सलुख करणे आणि आपणाकडील एक भला माणूस वकील पाठऊन 

देणे.” पोर्तुगीज प्रदेशातील खंडणी न मिळाल्याने शाहूतर्फे पिलाजी जाधव 
वसईवर चालून गेले होते आणि खंडणी न मिळाल्यास तो प्रदेश 'जाळून 
बेचिराख' करण्याची पिलाजींनी धमकीही दिली होती. पण गोव्याच्या 
व्हॉईसरॉयला असे कळले कि, पिलाजींनी स्वारी केली ती परगणा तलोज 
येथील पटेलांच्या बापांच्या सांगण्यावरून आणि त्याने गव्हर्नरला त्यासाठी 
जबाबदार धरले. तेव्हा वसईचा गव्हर्नर व्हॉईसरॉयला आपण कसे निर्दोष आहोत 
ते सांगतो “परंतु मी आपणला कळवित आहे की, ह्या राज्यांतील पटेलांची 
मुक्तता झाल्यावर मी सर्व पटेलांना सोडून दिले. आणि रामचंद्र पंत ह्यांनी जर 
माझ्या अमलाखालच्या प्रदेशांतील पटेलांना पकडले नसते, तर मी त्यांच्या 
राज्यातील पटेल पकडून आणले नसते.” द तेव्हा पटेलांवरून मराठ्या- 
पोर्तुगीजांत निर्माण झालेली तेढ आपल्यामुळे हा रामचंद्रपंताचा आरोप त्याने 
अमान्य केला. आणि तेढ अधिकच वाढली. तेव्हा पिलाजी जाधवरावांनी ह्या 
संदर्भात वसईच्या गव्हर्नरला जे पत्र लिहिले त्यावरून एखाद्या योद्धथाचा संयम, 
आपल्या माणसाच्या सुरक्षिततेची हमी व काळजी शांततेसाठी तह, दोन्ही 
बाजूंचा विचार करण्याची मनाची विशालता त्यातून स्पष्ट होते. सरते शेवटी दंड 
थोपटण्याची धमकीही न कळत दिसून येते. ते पत्र असे- “काही दिवसामागे मी 
आपणास पत्र लिहून कळविले होते की दोन्ही बाजूंच्या तक्रारीची चौकशी करून 


५३ 


तहाच्या वाटाघाटी करण्यासाठी आपणाकडचा एक दूत आपण आमच्याकडे 
पाठवावा. त्या पत्राला आपण उत्तर पाठविले की, प्रजा नष्ट झाली असल्याने 
आता लायक मनुष्य पाठविण्यास जागा नाही. मी आपणाला कळवू ईच्छितो, की 
आपला त्रागा अनाठायी आहे. कारण आमच्या हातून कोणतीच आगळीक 
घडलेली नाही. उलट मी आपणाशी भावाप्रमाणे वागत आलो आहे. आपण 
आमच्या तळोजे येथील अधिकार कक्षेत शिरून तिथल्या सहा किंवा सात 
शेतकऱ्यांना अथवा रहिवाशांना पकडून नेले. मी जव्हार रामनगर नवसार आणि 
इतर शहरांकडे जात असता वाटेत तलोज्याच्या नागरिकांनी माझ्याकडे वरील 
तक्रार केली. त्या तक्रारीकडे लक्ष देणे मला भाग पडल्याने मला ह्या भागात यावे 
लागले. आपणाला जर माझ्याकडे सलोखा साधायचा असेल तर अपाण आपला 
एक दूत वाटाघाटीसाठी पाठवावा. मी ही वाटाघाटीसाठी आमचा एक दूत 
पाठविन.” र तसेच पोर्तुगीजांचे लोक जे चंद्रोजी दाभाडेंनी पकडले होते ते 
सोडून दिले असल्याने त्यांनी पकडलेल्या तलोजच्या पटेलांना सोडून 
देण्याविषयीही सांगतात आणि आणखी जरी पोर्तुगीज आपल्याकडे असतील 
तर त्यांनाही सोडून देण्याचे आश्वासन पिलाजी देतात आणि शांतता नांदावी 
म्हणून दोघात तह झाला पाहिजे असे आग्रहाने सांगतात. जर तह झालाच नाही 
तर स्वत: आठ-नऊ महिने थांबून तो प्रदेश जिकून घेऊ असे पिलाजी एक 
प्रकारची गव्हर्नरला धमकीच देतात. जव्हारच्या इतर लोकांनी पिलाजीशी 
वाटाघाटी केल्या होत्याच. शेवटी पोर्तुगीजांनी साताऱ्यास शाहू महाराजांकडे एक 
शिष्टमंडळ पाठविण्याचे ठरविले. आणि कल्याणचा सुभेदार रामचंद्रपत महादेव 
यांनी मराठ्यांतर्फे जानेवारी १७२४ मध्ये पोर्तुगीजांकडे तहातील अटी 
पाठविल्या. सदर कलमे पिलाजी जाधवराव व दावलजी सोमवंशी ह्यांनी तयार 
केली होती. तरीही दुसरीकडे पिलाजीनी कॅप्टन जनरल कोश्तोस कळविले कि 


81:1 


“रामचंद्र पंत व धवलजी सोमवंशी रुस्तुमराव समशेर बहाद्दर ह्यांच्या मताप्रमाणे 
कराराची कलमे तयार करण्यात आली आहेत ती कलमे मला मान्य आहेत. 
त्यांत काही दोष असेल असे मला वाटत नाही.” गैर इकडे सोमवंशी म्हणतात 
“कराराची कलमे कंबा खेड्यात माझ्या संमतीने पिलाजी जाधवराव आणि 
रामचंद्रपंत ह्यांनी तयार केली.” याचा अर्थ तह करतांना चर्चा करून एकमेकांचे 
विचार आमलात आणले नतर १२ जानेवारी १७२४ रोजी भिवंडी येथे 
साबाजचे कॅप्टन सेल्युश व पिलाजींची भेट घडली. त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी 
उत्तर कोकणातील पोर्तुगीज जनरल कोरतोस पिलाजी भेटायला गेले. १६ 
जानेवारी १७२४ च्या एका पत्रात गोव्याचा व्हाईसरॉय पोर्तुगाल राजास 
कळवितो की “सरदार पिलाजी जाधव मोठ्या सैन्यासह उत्तरेकडील प्रदेशात 
घुसले आहेत. त्यांच्या प्रतिकारासाठी आम्ही इथे होते नव्हते ते सर्व सैन्य 
उत्तरेकडे पाठवून दिले आहे.” गह म्हणजे पिलाजींच्या हालचाली किती 
विद्युतवेगाने चालायच्या हेच यावरून कळते. आणि कांबे येथे १० जानेवारी 
१७२४ मध्ये पोर्तुगीज व मराठे यांच्यात तह झाला. या तहात मराठ्यांचे 
प्रतिनिधीत्व पिलाजी जाधवराव, सरलष्कर दावलजी सोमवंशी व रामचंद्रपत 
ह्यांनी केले तर पोर्तुगीजांतर्फे कॅप्टन जुजे पेरैर द व्हास्कोंसेलुस हे मध्यस्थ 
होते. ह्या करारातीलकलमे कुलाब्याच्या तहाप्रमाणे होती. अर्थात ह्या करारास 
छत्रपति शाहूराजेंची मान्यता मिळण्यासाठी व हा तह कायम करण्यासाठी 
पोर्तुगीजांचा एक वकील सातारा दरबारात त्वरीत पाठवण्याची अट ह्या करारात 
होती. परंतु अहंमन्य पोर्तुगीजांनी तह झाला तरी स्वत:च्या सार्वभौमत्वाच्या 
कल्पनेत शाहूंकडे वकील पाठविला नव्हता. परिणामी मराठी फौजेत 
पोर्तुगीजांबद्दल नव्याने पुन: उद्वेग निर्माण झाला. आणि तह झाला तरी मराठी 


फौजेने पोर्तुगीज प्रदेशात सैन्य पाठविले. व सर्वत्र जाळपोळ, लुटालुट सुरू 


५५ 


केली. तसेच गोव्यातही धडक मारली.वसई प्रांतात खंडणी वसूल करण्यासाठी 
हालचाली सुरू केल्या. इ.स.१७२८ च्या मे महिन्यात पिलाजी जाधवरावांनी 
दमणकडील पोर्तुगीजांची दोन गावे लुटली. पिलाजींनी दमणवर स्वारी करू नये 
अशी सूचना पेशव्यांनी पिलाजींस देण्यासंबंधी महादजी कृष्ण ही १७२९ च्या 
२७ एप्रिलच्या पत्राने कळवितो. पिलाजी जाधवराव यांना दमणमध्ये प्रतिकार 
करण्यासाठी, पोर्तुगीजांच्या उत्तरेकडील सेनापतीने ३०० सैनिक ठेवले. तसेच 
वसईच्या जनरलने सदर हल्ल्याचा सूड म्हणून मराठ्यांच्या कल्याण प्रांतावर 
हल्ला केला आणि जाळपोळ केली. शंकराजी पंत, महादजी कृष्ण वगैरे मंडळीनी 
हा हल्ला परतवून लावण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोर्तुगीजांपुढे नमते घेऊन 
बाजीरावाने सलोख्याचा तह वसई येथे केला असे विजराईचे म्हणणे आहे तर हा 
तहनामा प्रत्यक्ष उपलब्ध नाही असे पिसुर्लेकर म्हणतात. दमणचा कॅप्टन 
गव्हर्नरला लिहितो की सुरतेतील प्रतिनिधी फेब्रुच्या बातमीप्रमाणे पोर्तुगीजाच्या 
युद्ध नौकांची धावपळ पाहून सुरतेत खळबळ उडाली आहे. सूरतेचा नबाब 
५०० घोडदळ व अडीच हजार पायदळ घेऊन पिलाजींच्या एका बगलेवर 
चालून गेला. “पुढे तो लिहितो- “माझी देवापाशी प्रार्थना आहे की त्यांनी 
(मराठे-मोगल) एकमेकांची डोकी फोडावित. तसे झाले तर आम्हाला इथे 
स्वास्थ्य मिळेल.” यावरून मराठ्यांनी पोर्तुगीजांना किती हैराण केले होते हे 
लक्षात येते. पुढे १७२९ च्या जूनमध्ये बाजीराव पेशवेंनी पिलाजी जाधवरावांस 
तगीर केले. त्याचे ठोस व खरे कारण काय ते काही समजत नाही. जाधवरावांचा 
सरंजाम काढून घेऊन तो राणोजी शिंदेस दिला. याचे निश्‍चित कारण समजत 
नसले तरी आपल्या ह्या चुकीबद्दल बाजीराव पेशव्यांस क्षमा मागावी लागली. पुढे 
इ.स. मे १७३० मध्ये छत्रपती शाहूराजांनी, सरलष्कर सोमवंशी ह्यांच्या 


मध्यस्थीने पिलाजी जाधवरावांचा सरंजाम परत केला. यानंतर लगेच पिलाजींची 


५६ 


रवानगी पुन: कोकण प्रांतावर केली. त्यांनी फिरंग्याचे कोवळण, ढवळके शहर 
लुटले. अवघ्या दीडदोन महिन्याच्या कालावधीत २२ मार्च १७३० मध्ये कोहज 
किल्ला जिंकला. आणि मे महिन्यात मराठ्यांचे सैन्य वसई प्रांतात शिरले. 
पिलाजी जाधवराव हे ह्यावेळी मुख्यसेनापती होते. दरम्यान अणजूरकर व 
मालाडचे अवाजी रघुनाथ कावळे हे पेशव्यांस पोर्तुगीज हिंदू प्रजेवर वारंवार 
जुलूम करीत असल्याची तक्रार करीत असत. वसईच्या ह्या युद्धात पोर्तुगीजांचे 
धोरण म्हणजे मराठी मुलूखात लूट करावी, जाळपोळ करावी आणि तेथील 
बायकामुले पकडून त्यांना बाटवावे अशा स्वरूपाचे छळवादी होते. विजराईने 
पॉँडेचरीच्या फ्रेंच गव्हर्नरकडून या युद्धात दारूगोळा व माणसांची मदत घेतली 
होती. परंतु पिलाजी जाधवरावांनी गंगाजी नाईक व अंताजी नाईक ह्यांच्या 
मदतीने कँबेस वेढा दिला होता. कोटातील लोकांना मदत देण्यासाठी म्हणून 
पोर्तुगीजांची दोन गलबते कांबे खाडीत आली होती. पिलाजी जाधवरावांनी व 
अंताजी नाईकानी खाडीत उड्या घेऊन फिरंग्याचे मचवे घेतली. त्यांना त्या 
मचव्यांवर दारूगोळा आणि बारा तोफा मिळाल्या. त्याच तोफा लावून पिलाजींनी 
आणि नाईकांनी कांबेचा कोट-माडी फोडली आणि फिरंग्याचा धुव्वा 
उडवला * आणि २४ मे १७ ३१ रोजी पिलाजी जाधवरावांनी केंबे हस्तगत 
केले. मनोर येथेही लढाई होऊन ता. २७ फेब्रु. १७३१ रोजी मनोर जिंकून 
घेतले. त्याची तारीख ब्रह्मेंद्र चरित्र पान ६७ वर २७ फेब्रुवारी असे पारसनिस 
म्हणतात. पिलाजींनी कँंबे घेतल्यानंतर पोर्तुगीज व्हॉईसरॉयने वेंब्रेच्या कॅप्टनाला 
चांगलेच फैलावर घेतले. त्याच्या मते कँबे केवळ अंदाधुंदीमुळे शत्रूच्या 
(मराठ्यांच्या) हातात पडले. शत्रूला हा विजय अगदी स्वस्तात पडला. य 
मराठ्यांनी पोर्तुगीज सैन्याला युक्तीने निशस्त्र करून कैद केले होते. तेथील 


कॅप्टनचा ह्यात जो गाफीलपणा झाला तो अक्षम्य आहे. असे जरी व्हॉईसरॉयचे 


५७ 


म्हणणे पडले तरी केंबेला वेढा दिला-लढाई झाली आणि त्यात यश मराठ्यांस 
_ आले. आतां युद्धात विजयाच्या दृष्टीने हरतऱ्हेचे उपाय-योजना किंवा क्लृप्त्याही 
वापराव्या लागतातच. दुसरे केंबे घेण्यासाठी ६५०० रुपये हसमखर्च झाला, 
काही घोडी पडली व तो खर्च सरकारातून पेशव्यांनी देवविला. कँबेच्या 
पराभवामुळे वसईतील पोर्तुगीज सैन्य अत्यंत हतबल झाले. पोर्तुगीज 
सेनापतींनी तहाची बोलणी सुरू केली. दरम्यान मराठ्यांचे मोगलांशीही युद्ध सुरू 
झाल्याने दोन्हीकडच्या आघाड्या सांभाळणे मराठ्यांनाही अवघड होते. त्यामुळे 
बाजीराव पेशव्यांनींही पोर्तुगीजांस तहाची सूचना दिली. त्याप्रमाणे १० फेब्रु. 
१७३२ मध्ये मुंबई येथे हा तह झाला. ह्या तहानंतर पेशव्यांनी कृष्णराव 
महादेवकडून कल्याणचा सुभा काढून घेतला. पुढे कृष्णराव महादेवने बाजीराव 
पेशव्यांस कंटाळून मोगलांच्या पदरी नोकरी धरली. त्यास पोर्तुगीजांचा मित्र 
मानतात. 

त्यानंतर १७३२-३३ मध्ये पिलाजी जाधवराव हे पेशव्यांबरोबर 
माळवा, बुंदेलखेड, हिंदुस्थान या प्रांतातून राजकारण व मुलूखगिऱ्या करण्यास 
गेले. त्याच्यानंतर जंजीऱ्याचा सिद्दी, गोवळकोट,बाणकोट या युद्धात गुंतले. खरे 
तर इ.स. १७३६ च्या सुरूवातीस जाधवराव वगैरेंना पाठवून साष्टी काबीज 
करावी हा चिमाजी आप्पांचा हेतू होता. त्याप्रमाणे अमावस्येचा मुहूर्तही काढला. 
पण तो रहित केला गेला. कारण इकडे छत्रपति शाहूमहाराजांना सिद्दीकडून 
जंजिरा, गोवळकोट हस्तगत करायचे होते आणि ते काम इतर सरदारांच्याकडून 
होणार नाही अशी शाहू महाराजांची खात्री होती. एप्रिल १७३६ मध्ये वसईच्या 
युद्धास खऱ्या अर्थाने पुन: सुरूवात झाली. इ.स. १७३४ मध्ये पोर्तुगीज ठाणे 
येथे कोट बांधीत होते त्याकरीता तेथील हिंदू जनतेकडून वेठ घेत असत. एप्रिल 
१७३६ मराठ्यांनी वसईवर युद्ध करण्याचे ठरविले तेव्हा कोणी कसे मारे 


ष्ट 


करायचे याबद्दल योजना आखल्या. २४ मार्चला चिमाजी आप्पाही पुण्याबाहेर 
पडले आणि ठाण्याच्या खाडीवर येई तोवरच मराठी फौजेने केलेल्या तोफांचे 
आवाज त्यांनी ऐकले व तेही ठाण्यात शिरले. साष्टी बेटातल्या बांदरे व वेसावे 
सोडून इतर सर्व गढ्या पिलाजी व मराठी सैन्याने हस्तगत केल्या. आणि एप्रिल 
सात रोजी संपूर्ण साष्टी बेट मराठ्यांच्या ताब्यात आले. ह्या साष्टीवर सर्वांचे लक्ष 
होते. इ.स. १७२४ मध्ये कोल्हापूरकर छत्रपति संभाजी राजेंनी त्यांच्या 
सरदारांच्या सल्ल्यानुसार साष्टीवर स्वारी करण्याचा बेत आखला होता. परंतु 
संभाजीराजेंच्या ह्या निर्णयाला पिलाजी जाधवराव, रामचंद्रराव यांनी विरोध 
केला. श्र आणि त्यात संभाजीस यश येणार नाही अशीही सूचना केली. 

इ.स. १७२६ साली पुन: एकदा साष्टी-वसईच्या उठावाचा प्रसंग 
झाला.रामचंद्रपंत, गंगाजी नाईक, शंकराजी फडके, महादजी प्रभू, चासकर इ. 
सरदारांस बरोबर घेऊन बाजीराव पेशव्यांनी मोहिमेची आखणीही केली. परंतु 
इतर अनेक महत्त्वाचे मनसुबे असल्याने पिलाजी जाधवरावांनी ह्यावेळी साष्टी 
वसईचा मनसुबा इतक्यात हाती घेऊ नये असा सल्ला पेशव्यांना दिला. म्हणजे 
पिलाजींनी दोन वेळा साष्टीची योजना पुढे ढकलली. पुढे साष्टी मराठ्यांनी घेतली 
या युद्धापायी पोर्तुगीज इतक्या डबघाईस आले की, त्यांना गोव्यातील 
चर्चमधील मौल्यवान वस्तू आणि जडजवाहीरही विकावे लागले. अखेर 
पोर्तुगीजांनी सवाई जयसिंगामार्फत बाजीरावांकडे मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न 
केला. तथापि १७३७ च्या अखेरीस मराठा लष्कराने गोव्यात स्वारी केली. 
आणि मडगाव, मुरगाव, रायतूर, रासई इ. ठाणी घेतली. फोंडा घेतला. आता 
आपली धडगत नाही हे ओळखून गोव्याच्या व्हाईसरॉयने शाहू महाराजांकडे 
नजराणा घेऊन वकील पाठविण्याचे ठरविले. परंतु ह्या गोष्टीला आता फार 


उशीर झाला होता. 


:९ 


इ.स. १७३८ च्या सप्टेंबरला पिलाजी जाधवरावांच्या नेतृत्त्वाखाली 
सात हजार शिपाई व सातशे घोडेस्वार वसईकडे निघाले. आणि ९ जाने 
१७३९ रोजी पिलाजी जाधवराव, शंकराजीपंत, चिमाजी आप्पा यांचे 
नेतृत्वाखाली सर्व सैन्याने माहिमच्या किल्ल्यास वेढा दिला. माहिमचा किल्लेदार 
मराठ्यांच्या सैन्ययळाची व हालचालींची माहिती देतांना वसईच्या किल्लेदार 
सिंज्योर परेरा यास कळवितो. आज सकाळी मला खात्रीलायक बातमी कळली 
की चिमणाजी आप्पा, पिलाजी जाधव आणि शंकराजीपंत हे तिघे मराठे सरदार 
ह्या ठाण्याच्या कसब्यामध्ये येऊन दाखल झाले आहेत. त्यांनी आठ हजार 
घोडदळ आणले असून शिवाय दमण येथे असलेले सैन्य आहे ते वेगळेच. एकूण 
जवळ जवळ चौदा हजार सैन्य ह्या हल्ल्यात भाग घेणार आहे. व कसब्यातील 
माड तोडून टाकण्याचे सत्र सुरू केले आहे. ह्या शत्रूने आपणाबरोबर चौदा हत्ती, 
पुष्कळ उंट, आणि बारा तोफा आणल्या आहेत. ह्या ठाण्याबरोबरच कलम 
आणि शिरगाव ह्यावरही हल्ला करण्याचा त्यांचा बेत आहे. शत्रूचे आरमार 
समुद्रातून संचार करीत आहे तर जमिनीच्या बाजूने त्याने हे ठाणे सर्व बाजूने 
वेढून तोफा डागण्यास सुरूवात केली आहे.” टे 

“मराठ्यांनी माहिमच्या किल्ल्याच्या तीस तोफातून किल्ल्याच्या तटावर 
खूप प्रचंड मारा केला. त्या माऱ्यामुळे तटास जागजागी भगदाडे पडली. 
मराठ्यांच्या सैन्यात ह्यावेळी उत्कृष्ट कसलेले परदेशी गोलंदाज होते. ते 
गोलंदाज तोफेमधून मोठमोठे दगड भिरकावित. आणि अग्रीबाण सोडून 
किल्ल्यात आग लावून देत. रात्रंदिवस हा अग्निवर्षाव वसईच्या वेढ्यात चालू 
होता.” ग वसईच्या वेढ्यात मराठी फौजेत बुणगे वगैरे मिळून दोन लक्षावर 
माणसे होती. त्यातील शेवटी दोन दिवसांतच दहा हजाराच्यावरती माणसे ठार 
झाली. पिलाजींनी, मराठी फौजेने वसईच्या किल्ल्यास मोर्चे लावून तो उध्वस्त 


६० 


करण्याचा सपाटा चालविला. आणि अखेर १५ मे १७३९ रोजी वसईचा पराभव 
झाला. वसईच्या विजयामुळे इतिहासात मराठी सत्तेचा विजयध्वज उंचावला. 
त्यानंतर १६ मे १७३९ रोजी मराठे व पोर्तुगीज यांच्यात अखेरचा तह झाला. 
वसईची मोहीम म्हणजे मराठ्यांच्या युद्धकलेचे उत्कृष्ट उदाहरणच असे म्हटले 
जाते. या वसईच्या मोहिमेत पिलाजी जाधवरावांनी खूपच कष्ट-मेहनत घेतली. 
युद्धात तोफांचे, गर्नाळाच्या धुरामुळे त्यांच्या घशास व डोळ्यांस अतोनात त्रास 
होऊ लागला. त्यामुळे. पिलाजी त्वरीतच देशावर आले. भिवंडीवरून 
बदलापूरावर येऊन राहिले. पण त्रास कमी होईना. तेथून गावाकडे घरी 
(जाधववाडी) आले. “गरनालाच्या व तोफाचे धुराने नेत्रास व घश्यास अपाये 
झाला आहे. त्यास औषधे उपाये जाणते सांगतात त्या प्रा. घरास जाऊन 
करवितो. आपले आसीर्वादे करून आरोग्य होईल.' ह असे पिलाजी चिमाजीस 
कळवितात. इकडे वसई फत्ते झाल्याची बातमी आणि या युद्धातील गर्नालाच्या 
धुरामुळे पिलाजी जाधवरावांची अनारोग्यतेची खबर छत्रपति शाहूंना 
कळल्यानंतर शाहू महाराजांनी पिलाजी जाधवरावांस प्रकृती स्वास्थ्याबद्दल पत्र 
लिहिले. त्यात ते लिहितात “तुम्ही वसईस गेला होता. शरीरी सावकाश नाही 
म्हणून घरी आला, ऐसे परस्परे कळले. परंतु तुम्ही काहीच न लिहिले. अपूर्व 
आहे ! याउपरी आपल्या शरीरभावनेचे वृत्त सविस्तर लिहिणे व उपाय करणे. 
आळस न करणे. ”** अशा जिव्हाळ्याने शाहूमहाराज पिलाजींची चौकशी 
करतात. यावरून छत्रपती शाहूमहाराजांनाही पिलाजी जाधवरावांचे सख्य किती 
होते ते लक्षात येते. तसेच ह्या मोहिमेनंतर चिमाजीआप्पांनी पिलाजींच्या 
चित्ताप्रमाणे किल्ल्यांचा बंदोबस्त केला. त्यासंदर्भात पिलाजी चिमाजी आपांस 
लिहितात-१६ मे १७३९ “आपण पत्र पाठविले, प्रविष्ठ होऊन सांप्रतवृत्त कळो 


आले. वसईच्या कोटातून फिरंगीयांनी वस्तभाव कुली नेऊन छ.१३ सफरी 


६१ 


अस्तमानी गलबतावर चढोन निघोन गेले. किल्ल्यात लोक पाठवून बंदोबस्त 
केला. हे संतोषाचे वर्तमान लिहिले. तेणेवरून परम संतोष जाला. किल्ल्यात 
नेहमी हजार दीड हजार माणूस ठेवणे ते ठेवून, तुमच्या चित्तास येई ऐसा 
बंदोबस्त करितो; म्हणोन लिहिले. ऐसियास आपण बंदोबस्त करिजेल, तो उत्तम 
प्रकारेच होईल.” < याचा अर्थ चिमाजी आप्पाही पिलाजींना वडीलकीच्या 
आदराने कसे वागवीत आणि त्यांचे मार्गदर्शन प्रत्यक्षात किती अमलात आणीत 
तेही स्पष्ट होते. तात्पर्य वसईचा हा विजय पिलाजी जाधवरावांच्या कर्तबगारीवर 
आणखी एक शिक्का मोर्तब म्हणता येईल. 

जंजिऱ्याची मोहिम - जंजिऱ्याचा हबशी मोगलांच्या अंकित होता. सिद्दी कासिम 
नंतरचा सिद्दींचा प्रमुख असलेला सिद्दी इसुल याकूब खान व कान्होजी आंग्रे 
यांच्यात सुरूवातीच्या काळात तेढ होती. कारण सिद्दी रसूल याकूबखानास 
आंम्यांचा कुलाबा घ्यायचा होता. त्यामुळे दोघांत संघर्ष होत. पुढे बाळाजी 
विश्वनाथानी दोघांत समेट घडवून आणला होता. याचे आणखी एक कारण 
असावे सिद्दी रसूल याकूबखान हा ब्रह्मेद्रस्वामींना मानत असे. त्याने 
ब्रह्मेंद्रस्वामींना परशुराम मंदिराच्या देखभालीसाठीच्या खर्चासाठी म्हणून पेढे व 
आंबडस ही दोन गावे इनाम केली होती. तो स्वामींचा भक्त होता. रायगड, 
जंजिरा, अंजनवेल, मांडवगड, बाणकोट, गोवळकोट ही महत्त्वाची ठाणीही 
सिद्दीकडे होती. सिद्दीसात हा अंजनवेलचा अधिकारी होता. सिद्दीसात भडक 
डोक्याचा आणि जहांबाज होता. तसाच उपदृव्यापी होता. जंजिराच्या स्वारीस 
हा सिद्दीसात आणि ब्रह्मेंद्र स्वामीच कारणीभूत झाले. सिद्दी सातास 
कर्नाटकातील सावनूरच्या नबाबाने एक हत्ती बक्षीस दिला होता. अर्थात हा हत्ती 
अंजनवेल पर्यंत आणणे कठीण होते. कारण मार्गात अनेक चौक्या असायच्या 
त्यांची परवानगी मिळेलच असे नव्हते. त्यामुळे ते काम सिद्दीसाताने 


६२ 


ब्रह्मेंद्रस्वार्मीवर सोपविले. कारण स्वराज्यातील सर्व मोठमोठ्या असामी 
स्वामींच्या ठिकाणी आदर राखून होत्या. त्यामुळे स्वामींचा त्यांनी मान राखला 
असता. दरम्यान मराठ्यांची कर्नाटक स्वारी झाली. त्याच दरम्यान 
ब्रह्मेंद्रस्वामीही भिक्षाटनासाठी म्हणून कर्नाटकात गेले. आणि तेथून परततांना 
त्यांनी सावनूरहून हत्ती आणला. वाटेत लागणाऱ्या चौक्यांवर स्वारमीमुळे हत्तीला 
अडविले गेले नाही. परंतु कान्होजी आंग्रेच्या लोकांनी मात्र संगमेश्‍्वराजवळ 
माखजनच्या चौकीत हत्ती अडवला आणि जयगडास पाठविला. व सिद्दीसाताच्या 
लोकांसही दम दिला. अर्थात ब्रह्येंद्रस्वामींनी कान्होजींस पत्र देऊन हत्ती सोडवून 
आणला होता. तोपर्यंत इकडे हत्ती न घेताच परतलेल्या लोकांनी सिद्दी सातास 
वृत्तांत सांगितला. तेव्हा सिद्दी सात भडकला. ह्या घटनेमागे कान्होजी आंग्रेस 
ब्रह्मेद्रस्वामींची फूस असावी असा चुकीचा समज करून घेऊन त्याने ८ फेब्रु 
१७२७ मध्ये ब्रह्मेंद्रस्वामींच्या परशुराम मंदिरावर स्वारी केली व मंदिर उध्वस्त 
केले. ड् साहजिकच ब्रह्लेंद्रस्वामींचाही कोप वाढला. त्यांनी सिद्दीसातास शाप 
दिला आणि ते १७२८ मध्ये धावडशीस येऊन स्थायिक झाले. स्वामींनी 
छत्रपति शाहूंना सिद्दीसाताचा पाडावा करण्याचे सारखे मागणे लावले. हत्ती, 
सिद्दीसात आणि ब्रह्लेंद्रस्वामी जंजिऱ्याच्या सिद्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी 
तत्‌कालीन नैमित्तीक कारणच ठरले. इ.स. १७२८मध्ये पिलाजीने दमणवर 
स्वारी केली होती. कान्होजी आंग्रेंची सिद्दीसातासी सामोपचाराने जावे असी 
इच्छा होती. परंतु कान्होजींचा मृत्यू झाला आणि सामोपचाराचा विचारही 
संपला. स्वत: सेरवोजी आंग्रेही ईरेला पेटला होता. मराठ्यांचा जोश बघून 
जंजिरेकरांनेही अंजनवेलाच्या सिद्दी सातास मदत दिली. अंजनवेलचा हबशी 
सिद्दीसात प्रबळ होता. त्यामुळे “पिलाजी जाधवरावांस बोलावून आणून 


सांगोन ३० 
सविस्तर वर्तमान सांगोन लोक रवाना करण्याची तरतूद करावी.” अशा शाहू 


६३ 


दरबारांतील पेशव्यांच्या लोकांकडून बातम्या चिमाजी आप्पास येत होत्या. 
कारण शाहू दरबारात त्या आधीच छत्रपति शाहूंनी पिलाजी जाधवरावांस 
कोकणात जाण्याची आज्ञा केली होती. दरम्यान शाहूमहाराजांच्या आज्ञेमुळे 
पिलाजींना निघावे लागते असे पिलाजी बाजीरावांस लिहितात. “वरकड कितेक 
अर्थ लिहिला तरी मनसबा कठीण पडला आहे. हे गोष्टी परंतू जे गोष्टीने राजश्री 
स्वामींचा आग्रह आहे ते गोष्ट न करिता गत्यंतर नाही...नाही ते पेक्षा त्यांनी 
अंजनवेलीस बसावे तुम्ही तो राजापूरीस आहाच....उताविली करावी यैसे 
नाही.” रायगड घेतला तरी छत्रपति शाहूंच्याकडून काहीच कळले नव्हते. त्या 
किल्ल्यावर कोणाची नेमणूक झाली. किल्ला कोणाच्या ताब्यात आहे याविषयी 
चिमाजी आप्पाने पेशव्यांस विचारले. तसेच छत्रपति शाहूंनी पिलाजींस बोलविले. 
साताऱ्यास गेल्यावर बाजीरावास आपल्याजवळ ठेवो आणि पिलाजी जाधवराऊ 
यांस स्वामीकडे पाठवावे असेही कळवितो. कारण राजश्री आंग्रेनाही 
पिलाजीकडून बोलावून घेऊन कामगिरी सांगतील म्हणून बोलावले आहे. परंतु 
ह्यावेळी चिमाजींची तब्येत बरी नसल्याने राजश्री जाधवरावांस दादोबाबरोबर 
साताऱ्यास पाठविल्याबद्दलही कळवितात. सुभेदाराच्या म्हणजे जाधवरावांच्या 
वेळेप्रमाणे साताऱ्यास जातील. थौरवड पुणे मार्गे पिलाजी जाधवराव हजार 
बाराशे लोकानशी राजपूरीस गेले. चिमाजींना बरे नसल्याने ते बरोबर गेले 
नाहीत. श्री निवास प्रतिनिधीने रायगड घेतला. र इ.स. १७३३त मांडवगड व 
बाणकोटही मराठ्यांनी घेतला. मराठ्यांनी जंजिऱ्यावर हल्ला केला तेव्हा 
सिद्दीसाताने तेथून निघून जाऊन पाण्यातून लढाई सुरू केली. पिलाजी 
जाधवरावही बरोबर होते. मराठ्यांचा मारा व जिद्द बघून इंग्रजांनीही सिद्दीला 
मदत केली. इकडे मराठ्यांनी सिद्दीला संपविण्याचाच चंग बांधला होता. 


त्याचवेळी सेखोजी आंग्रे आजारी असल्याने त्यांनी पिलाजींना वारंवार व त्वरीत 


६४ 


येण्याविषयी पत्रे दिली. ह्यावेळी पिलाजी जाधवराव बाजीराव पेशवेंच्याबरोबर 
राजापुरीस होते. तेथून ते कुलाब्यास गेले. परंतु तोवर सेखोजी मरण पावले 
होते. (इ.१७३३) आणि मोहिम थांबली. आंग्रेबंधूत मानाजी व संभाजी यात 
मतभेद व संघर्ष चालू झाले. पिलाजी जाधवराव बुंदेलखंड इकडे गेले आणि 
एकंदर सिद्दीविरोधीची मोहिम तात्पुरती थंडावली. 
बाणकोट- उत्तर हिंदुस्थानातील मोहीमेवरून पिलाजी पुण्यात आले आणि 
छत्रपति शाहूराजांच्या भेटीसाठी म्हणून साताऱ्यास गेले. ३१ जुलै इ.स. १७३४ 
मध्ये उभयतांची भेट झाली. छत्रपति शाहूंनी पिलाजींचा सन्मान केला. दरम्यान 
दरबारात जंजिऱ्याच्या हबशाने बाणकोटास अपाय केल्याचे वृत्त आले. तेव्हा 
शाहू महाराजांनी पिलाजी जाधवरावांस कोकणात उतरून शामलांचे पारिपत्य 
करण्याची आज्ञा दिली. ऐतिहासिक चरित्रे पिलाजी जाधवराव,यामध्ये १७३४ 
मध्ये हबशाने बाणकोटास अपाय केला असा संदर्भ मिळतो बाणकोट संदर्भातील 
वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांची पत्रे पाह्यली कि शाहू दरबारातील चर्चा, तेथे मुतालीक 
म्हणून राहिलेले नानासाहेब पेशव्यांनी चिमाजीआपास दिलेल्या बातम्या, 
कोकणांत चिमाजी आपाचा न उतरण्याचा आणि कोकणात का उतरत नाहीत 
ह्याबद्दल छत्रपति शाहूंचा राग आणि शेवटी हबशांनी घेतलेला बाणकोट परत 
घेण्यासाठी राजश्री पिलाजी जाधवरावांस दिलेली आज्ञा. ह्या सर्व गोष्टी वाचल्या 
की सदर युद्धासंबंधी आणि एकंदरच राजकीय हालचाली लक्षात येतात. 

दरम्यान गोपाळराव व जानोजी जाधवास शाहूंनी कासीबंदरचा मोर्चा 
बसवावयास रवाना केले होते. त्याचवेळी बाणकोटजवळ शामल आरमारासह 
येऊन मुलखात उपद्रव देवू लागल्याने शाहूमहाराजांनी भवानजी कदम व 
बावाजी जाधव वगैरे सरदार यांजबरोबर दारूगोळा देऊन बाणकोटवर रवाना 


केले होते. आणि रात्रीचा दिवस करून किल्ल्याचा उपराला करण्याची आज्ञा 


६५ 


दिली. हबशांनी बाणकोट जबरदस्तीने घेतला आहे.यावेळी महाडासही अशीच 
जबरदस्ती करू नये म्हणून दोघांना शाहूंनी पाठविले होते. २२ हयापि इंग्रज 
हबशी एक होऊन बाणकोट घेतला. महाडही हबशी घेईल म्हणून महाडच्या 
उपरालियासाठी रामजी महादेवबरोबर तीनसाडेतीनसे माणूस देऊन रवाना केले. 
असाही संदर्भ मिळतो. एवढ्यात उत्तर हिंदुस्थानातून पिलाजी जाधवराव भेटीस 
आल्यानंतर "कोकणात जाऊन गनिमास तंबी पोहोचवावी अशी आज्ञा दिली ती 
शिरसावंद्य पिलाजी बाणकोटास रवाना झाले. पिलाजी जाधवराव छ १० 
शाबानी नांदेडहून स्वार होऊन पुढे गेले. डर 

इकडे १०-१२-१७३५ च्या पत्रात नानासाहेब चिमाजींस लिहितात- 
“राजश्री स्वामींनी राजश्री सुभेदारास (पिलाजी जाधवराव) निरोप देऊन 
स्वामीकडे पाठविले आहेत. राजश्री स्वामीचे मानस पूर्ण आहे की, स्वामींनी 
खासा राजश्री सुभेदारांस समागमे घेऊन फौज हाशम घेऊन बाणकोटकडे 
उतरावे. हबशी शेरा झाला असून त्याला धडा दिलाच पाहिजे आणि स्वत: 
चिमाजी आप्पांनी जावे अशी छत्रपति शाहूंची इच्छा आहे. राजश्री सुभेदार 
(म्हणजे पिलाजी जाधवराव) येथील सर्व गोष्टी सांगतीलच असे नानासाहेब 
चिमाजीस कळवितात. डिसेंबर ११ रोजी महादजी अंबाजी चिमाजीस 
लिहितो शाहूने चिमाजींस कोकणात जाण्यास सांगितले. परंतु शामलाचा 
बंदोबस्त करण्यासाठी मातब्बर फौज पाहिजे आणि चिमाजी आप्पाकडे मातब्बर 
फौज नाही. यास्तव जे फौज व हशम आहे ते राजश्री पिलाजी जाधवराऊ 
याजबराबर देऊन पुढे रवाना करावे आणि खासा आप्पांनी नसरापूर वगैरे 
खेडेवारिया नजीक रहावे. पुढे राजश्री स्वामी फौज कैसी रवाना करितात हे व 
विचारप्रसंग पाहून खासा कोंकणात उतरणे तर उतरावे. तूर्त उतावळी न करावी 
यैसे सांगितले. त नानासाहेब लिहितात “राजश्री स्वामी फारशा गोष्टी वाईट 


६६ 


बोलतात. तरी कोटजो गेला आहे तो आपलाच गेला आहे व राजश्री स्वामींचाही 
तरी आपण अगत्यरूप खालते उतरावे.” बाणकोट काही लढून गेला नाही तर 
शामलगला पडिल्यावर तमाम लोक पळाले. आणि बाणकोट गेला असे छत्रपति 
शाहूंचे म्हणणे होते. र त्यामुळे शाहूमहाराज नाराज होऊन चिमाजी आप्पा 
कोकणातही उतरेतना म्हणून चिमाजींवर चिडले आणि त्यांचा व दादोबाचा 
दरबारात झालेला संवाद नानासाहेबांनी चिमाजींस कळविला तो वाचण्याजोगा 
आहे आणि त्यावरून बाणकोटसंबंधी प्रकाशही पडतो. “राजश्री स्वामींनी 
राजश्री दादोबास पुसिलेंकी राजश्री चिमाजी आपाजवळ फौज किती आहे, 
जातात कधी म्हणून विचारीले. त्यावर यांनी उत्तर दिल्हे की जाण्याच्या 
मजकुराचे पत्रच महाराजांस आले असेल. फौजही थोडीबहुत असेल म्हणून 
सांगितले. तेव्हा नाखूष झाले. आणि फिरून बोलिलें की, मिलमिलीत बोलतां, 
जातात की नाही यैसे परिछिन्न सांगा. त्यावर फिरोन यानीउत्तर केले की काही 
फौज कोकणात गेली ती माहाडाच्या उपरालियास पावली आहे. काही त्यांजवळ 
असेल यैसे बोलिले आहे. असेही नाही आणि नाही असेहि नाही. मोघम गोष्ट 
बोलिले....उत्तम बोलिले नाही.” ह्या गोष्टीवरून चिमाजी आप्पास पाठीस 
घालत असल्याचे शाहूंनाही लक्षांत आले होते. त्यामुळेच मिळमिळीत बोलता 
चिमाजी कोंकणात जातात की नाही ते स्पष्ट सांगा असा सात्विक रागही त्यातून 
दिसतो. छत्रपति शाहूंना चिमाजी आपा कोकणात उतरण्यास चालढकल 
करताहेत हे लक्षात आले होते. त्यामुळे ते सर्वांना खोदून खोदून विचारतात 
आणखी एकदा नानासाहेबांस चिमाजींचे पत्र आले तर त्यांतही काय लिहिलेय 
असे, चिमाजींचा जाणार कि नाही अशी छत्रपतिंनी चौकशी केली. तेव्हा राजश्री 
मंत्रीने महाडास हबशांचा बंदेबस्त करण्यासाठी युद्ध प्रसंग घडला. शामलास 
नतिजा देऊन नामोहरम केले वगैरे सांगितले तथापि “त्यावरी राजश्री बोलले 


६७ 


की चिमाजी आपा जातात की नाही हे सांगणे. यावर जासूदाने डेरा मात्र बाहेर 
आहे. जायाची काही गडबड दिसत नाही असे उत्तर दिल्यानंतर छत्रपति शाहू 
उगा शांत राहिले आणि सर्वांना सदरेतच बसवून वाड्यात जाऊन आले व 
त्यानंतर त्यांनी चिमाजीस व पिलाजी जाधवरावांस पत्रे देऊन जाब आणण्याची 
आज्ञा केली. नानासाहेबांनी चिमाजींना लिहिले कि जाधवरावांचे उत्तर आणवून, 
दोन्ही लखोटे एकदम पोहोचतील असे पाठवावेत.” पत्रातून नानासाहेबांची 
धूर्तता स्पष्ट जाणवते. वेगवेगळ्या नोंदीतून चिमाजीआपा सुरूवातीस कोकणात : 
उतरण्यास तयार नव्हते असे दिसते. बाणकोट तर घेणे आवश्यक होते. तेव्हा 
शाहूमहाराजांनी राजश्री पिलाजी जाधवरावांची रवानगी केली. पिलाजी 
जाधवराव महाडास गेले आणि हबशाशी युद्ध होऊन शामलास चांगलाच नतिजा 
दिला. काम फत्ते झाले. परंतु चिमाजींस नानासाहेबांनी काय किलमीश 
पिलाजींबद्दल पेरले पण त्यावरून पिलाजी चांगलेच चिडले. त्यांचे हे पत्रच 
पहाता येईला. पण इतके खरे की जेंव्हा जेंव्हा मोठ्या मोहिमा पिलाजींनी 
यशस्वीपणे पार पाडल्या तेव्हा बहुतेक वेळा त्याच्यावर काहीतरी रोष हा पेशवे 
मंडळी, ठेवीत असेच दिसते. की त्यांना पिलाजींचा बहुमान दाबायचा होता 
असेही असावे. परंतु पिलाजी तितकेच स्पष्ट वक्ते होते. त्यांनी चिमाजी आपांस 
लिहिले, “आपले पत्र व राजश्री नानांच्या पत्राच्या नकला पाठविल्या त्या 
पावल्या. वर्तमान साकल्य कळले. ऐसियास जीव तोडून स्वामी कार्यावरी कस्त 
मेहनत करावी त्याचा फलादेश हाच आहे. त्यांनी भलत्याच च्यार गोष्टी 
विकल्याच्या लिहिल्या तरी त्याच आपणास खऱ्याच वाटतात. बरे धणी आहेत. 
प्रसंगी सारीके वतवि, महाडी जमाव आहे तो उठवावा म्हणऊन लि॥ हे उत्तम 
जाले.” ग आणि स्वत:चा, पिलाजींचा जमाव महाडी होता त्यापैकी मनमाड- 


तळा घोसल्याकडील जमाव तिकडे जाण्याची पिलाजी परवानगी मागतात. 


६८ 


कारण उगाच आता जमाव तेथे ठेवून सार्थक नाही असेही म्हणतात. “महाडी 
युद्ध प्रसंग जाला. लोक जखमी झाले. कस्तमेहनत केली त्याचा फलादेश 
चांगलाच जाला.” आणि छत्रपति शाहूमहाराजांची पत्रे आली तर त्यांना असेच 
उत्तर द्या, महाडाहून जमाव उठवण्याचे आपण सांगितले असून, गनिमाची 
धामधूम पेनकर्नाळा या प्रांतात झाली आहे तिकडे कुमकेस पाठविले. आणि 
स्वत:कडे जरी हुजरे आले तर तसे ही स्वामींस म्हणजे शाहूमहाराजांना लिहू 
असे पिलाजी म्हणतात. यावरून चिमाजींआपांनी पिलाजींस एवढा महाड रक्षण 
करूनही काही विकल्याचा आरोप लावला, महाडातून सैन्य हलविण्यास 
सांगितले तरीही त्यांचीच बाजू घेऊन पिलाजींनी शाहूमहाराजांकडे त्याची 
चुगलीसुद्धा करू नये, यावरून किती मोठ्या मनाचा मनुष्य होता ह्याची साक्ष 
पटते. ह्या स्वारीच्या वेळी छत्रपति शाहूंच्या आज्ञेप्रमाणे पिलाजींनी त्यांच्या 
डेऱ्याचे दोन उंटही राजर्षि स्वामींस पाठविले. याच तारखेला म्हणजे १८-१२- 
१७३५ ला चिमाजी आप्पांस नानासाहेबांनी पत्र लिहिले. त्यात “राजश्री 
चिमाजी आपाजवळ फौज दोन हजार व हशम दोन अडीच हजार आहे. पुण्याहून 
कूच करून खासाच महाडचे रोखे जाणार आहेत म्हणून सांगितले ते ऐकून 
स्वामी खासाच जातात म्हणून राजश्री स्वामीबहुत संतोषी आहेत” * असा 
मजकूर लिहिला. पिलाजींचे ह्याच तारखेचे पत्र महाडी युद्ध होऊन तो जिंकून 
घेतल्याचे आहे आणि नानासाहेब सांगतात चिमाजी आप्पा खासा जाणार युद्ध 
जिंकल्यानंतर आणि स्वत: चिमाजींनीजमाव उठविल्याचे सांगितल्यानंतर 
शाहूमहाराजांना इकडे चिमाजी लष्कर घेऊन जाणार हे सांगणे कितपत 
तारतम्याचे वाटते ! उलट बाणकोटची बातमी शाहू वरचेवर विचारतांना 


दिसतात. 


६९ 


“हबशाने बाणकोट बांधत आहे. बंकाजी महाडीकने चौबुर्जी घातली- 
त्यास मेढा घालून खंदक खणून, कातल काढून, पाठीसी भर घालून मजबूदी 
करीत आहे.” ' अशी बातमी शाहू दरबारात येत असे. आणि छत्रपति 
शाहूराजे सारखे सकाळ-संध्याकाळ नानासाहेबांकडे बाणकोटच्या संदर्भात 
विचारणा करीत. चिमाजींचे “उत्तर कायनिमित्त येत नाही?” क असे विचारीत. 
तेव्हा नानासाहेब चिमाजींना लिहितात. “तरी हबशीचा बंदोबस्त, “राजश्री 
पिलाजी जाधवराव यांस पाठऊन बाणकोट घ्यावयाचा विचार केला आहे की 
आणिक काही मनसब केला आहे. कसा काय विचार स्वामींनी केला असेल तो 
लिहून पाठविला पाहिजे.” $ अर्थात शाहूमहाराजांनी तर पिलाजींस बाणकोट 
घेण्यासच पाठविले होते. पिलाजींनी मोठ्या परिश्रमाने बाणकोट घेतला व 
शामलांचा बंदोबस्त केला यासंदर्भात पिलाजी बाजीराव पेशवेंना लिहितात-“पौ. 
छ. २९ मोहरम ता. छ. २७ जिल्काद जाणोन कोकणात स्वार होऊन जाऊन 
बाणकोट शामलाने घेतला होता तो पुनरोक्त त्याजपासून हस्तगत करून माहाड 
व किले रायगडच्या उपरालियास्तव गोरे गांव तपियांत मुकाम करून दोन 
मांसपर्यंत राहिलो असता राजश्री स्वामी यांनी पुनरोक्त हुजूर दर्शनास 
बलाविले.” मु. साताऱ्याहून आणखी एकापत्रात पिलाजी बाजीरावांना 
कळवितात- “शामलाकडील कृष्णाजी घाटगा व कोंड नाईक परबारी ऐसे दोन 
तावडे व बारा चौदा गलबते----दगा करून घालवावयास आले. हे बातमी 
आम्हास आली. त्याउपरी आम्ही गनिमास खबर न पोहोचता रात्रीचा दिवस 
करून बाणकोटास जाऊन पोचलो. तो बाणकोट तो अगोदरच हबशीयाने पाडून 
साफ करून, पाणकोट बंदरावरी आहे, त्यांत दोन च्यारशे माणूस घालून 
बळाविला होता. त्याजवर मार देऊन त्यात शामलाचे लोक होते ते धुडावून. 


आपले लोक आत गेले. तो इतकियात शामलाकडील आरमार माघारे उलटोन 


कोटाजवळ आले. त्याजवरी च्यार किभला होती. त्यांनीही मार दिल्हा व 
आमच्याही लोकांनी कोटातून व बाहेरून बरकं दाजीचा मार दिल्हा. आरमार 
एक दिवस व तीन प्रहर रात्रीपर्यंत खाडीत कोंडून ठेविले. मग रात्री वारा पाठीस 
घेऊन, ओहोटीचे समयी काळोखियात गनीम निघोन समुद्रात गेला. त्यानंतर 
आम्ही फौजेसेह वर्तमान दोनच्यार दिवस तेथे मुक्काम करून कोट पाडून साफ 
करून टाकिला आणि फिरोन मागे महाडच्या उपरालियास रायगड महाल 
पाठीशी घालून गोरेगांव तपीयात जाऊन मुकाम केला.” ग तेथून छत्रपति 
शाहूंच्या आज्ञेप्रमाणे ते साताऱ्यास राजदर्शनास गेले. तेव्हा छत्रपति शाहूंनी 
पिलाजी जाधवरावांस गोवळकोटच्या स्वारीवर जाण्याची आज्ञा केली. 
सुरूवातीपसून चिमाजी आप्पा कोकणांत उतरण्यास अनमानच करीत होते. 
तेव्हा चिमाजी आप्पास संभाजी राजेंकडे पाठवून त्यांस भेटीदाखल साताऱ्यास 
आणवावे ह्या हेतूने छत्रपति शाहूंनी चिमाजी आप्पासही साताऱ्यास हुजूर 
दर्शनास बोलाविले होते. आज्ञेप्रमाणे राजश्री पिलाजी जाधवरावांनी वैशाख शुद्ध 
सप्तमीस स्वार होण्याचे ठरविले. ह्यावेळी बाजीराव पेशवे उत्तर प्रांतात होते. 
त्यामुळे चिमाजी आप्पांनी व पिलाजींनी स्वार होण्यास मान्य केले. ह्यावेळी 
पिलाजी जाधवरावांसोबत हुजरात व फत्तेसिंग भोसले, प्रतिनिधीं सचिव, 
त्रिंबकराव सोमवंशी इ. मंडळी होती. कोणी कसा मोर्चा घालावा याचीही शाहू 
महाराजांनी आज्ञा दिली. पिलाजींनी व त्रिंबकराव सोमवंशी सरलष्कर यांनी 
कासीबंदरच्या मोर्चावर, हुजूरात, फत्तेसिंगबाबा, प्रतिनिधी, सचिव ह्यांनी 
त्यांच्या लोकासह काळुस्ती याच्या मोर्चास रहावे असे ठरले. सर्व दरबारी 
लोकांचा विचार एकच पडल्याने व फौजेंचा लौकीकही असल्याने सर्वांनीच 


पिलाजींना स्वार होण्यास भरीस घातले असे पिलाजी बाजीरावांस 


७१ 


कळवितात. क सर्व राजदरबारचा पिलाजींच्या कार्य कर्तृत्वावर विश्वास होता 
आणि सर्वानुमते पिलाजी जाधवरावांस गोवळकोटावर स्वार होणे उचितच होते. 
यापूर्वी चिमाजीआप्पा कोकणात उतरणार नसल्याने छत्रपति शाहूंनी 
नारबाबांस आनंदराव सुमंतास चिमाजींकडे पाठविण्यावियी सांगितले. 
राजदरबारातील ह्या चर्चानानासाहेब चिमाजीस २१-१२-१७३५ रोजी 
कळवितो “राजश्री संभाजी सरखेल सुवर्ण दुर्गास आले. याउपरि राजश्री 
चिमाजी आपा यांचा कोकणात उतरावयाचा अनमान दिसतो. याजकरिता 
राजश्री आनंदराऊ पंडित सुमंत यास त्याजकडे पाठऊन द्यावे. प याहीनंतर 
२१ डिसें. रोजी नानासाहेब चिमाजींना लिहितात कि छत्रपति स्वामी सांगतील 
“राजश्री पिलाजी जाधवराऊ यास पाठविणे म्हणून पत्र लिहितील. त्याचे उत्तर 
स्वामीस लिहावे जे, राजश्री संभाजी आंगरे सरखेल गोवलकोटास येतील तेव्हा 
राजश्री पिलाजी जाधवरायास पाठऊ"" या पर्यायाविषयी जे राजश्रीस लिहिणे 
ते लिहिले पाहिजे. येथे नानासाहेब किती राजकीय खेळी खेळतात ते लक्षात 
येते. अशा वृत्तीमुळे तर पुढील काळात इंग्रजांना आंग्रेंविगेधी मदत देऊन 
मराठ्यांचे आरमार तर संपलेच पर्यायाने इंग्रजांना हिंदुस्थानांत बस्तान 
बसवण्यास येथेच सुरूवात झाली गोवळकोटच्या ह्या काळात पिलाजींना नारू 
झालेला होता. त्यामुळे ते शाहूंजवळ बसून रहातील असा कयास मल्हार 
तुकदेवचा होता. चिमाजी आप्पा तर कोकणात जाणारच नव्हते परिणामी आंग्रेंना 
पाठविणे शक्‍य होईल. शाहूमहाराज स्वत: कोकणात उतरतील तेव्हा चिमाजी 
आपांना जावेच लागेल त्यापेक्षा पिलाजींस साताऱ्यास पाठविण्याबद्दल मल्हार 
तुकदेव साताऱ्याहून राजदरबारातील चर्चा ऐकून चिमाजी आपांस लिहितो. 
गोवळकोटहून संभाजी आंग्रेचे मोर्चे उठून गेल्याने छत्रपति शाहूंनी स्वत: 


गोवळकोटवर जाणे ठरविले पण वाड्यात बरे नसलेने स्वारी आठ दिवस तहकूब 


७२ 


केली. “जरी राजश्री पिलाजी जाधवराऊ आले तर उत्तमच जाले. त्यांचे येणे 
होत नाही तेव्हा खास आम्ही कोकणात जाऊ. आम्ही गेलियावर आमचे सेवक 
असतील ते आम्हासमागमे येतील” असे छत्रपति शाहू म्हणाले. त्यामुळे 
पिलाजींना त्वरीत पाठविल्याबद्दल तुकदेव सांगतो अन्यथा शाहूमहाराज जर 
कोकणात उतरले तर चिमाजीआपास जावेच लागल त्यापेक्षा चिमाजींनी 
पिलाजींस पाठवून द्यावे. हा विचार पुरता ध्यानात आणून “राजश्री पिलाजी 
जाधवराऊ यास पाठवून द्यावे. स्वामी म्हणतील की त्यांस नारू जाले आहेत बरे 
वाटत नाही, तरी पालखीत बसोन सातारियास राश्री स्वामीपासी राहतील. येथे 
आलियावर राजश्रीसंभाजी आंग्रे सरखेल यास पत्रे पाठवितील की राजश्री 
पिलाजी जाधवराऊ सातारियास आले. त्यावरून मारनिलेस येऊन जमावानसी 
गोवळकोटास येतील. राजश्री स्वामींचे कार्य होऊन संतोषी होतील. तरी 
स्वामींनी राजश्री पिलाजी जाधवराऊ यांस पाठऊन द्यावे.” र 

छत्रपति शाहूंनी स्वत: पिलाजींस गोवळकोटवर जाण्यास आज्ञा दिली 
तरीही चिमाजी आपा पाठवितात की नाही ही शंका होती कि काय? कारण 
छत्रपतिशाहू साताऱ्याजवळ शिकारीस गेले असता त्यांची व नानासाहेबांची भेट 
झाली. राजश्री स्वामींनी सर्वांची चौकशी केली. “या उपरी राजश्री आप्पा 
पुण्यात आहेत. महाराजांचे आज्ञेप्रमाणे राजश्री पिलाजी जाधव यासी कोकण 
प्रांते रवाना केले.” असे नानासाहेब छत्रपति शाहूंना आपण सांगितल्याचे 
चिमाजींना लिहितो. दिनांक ५.१.१७३६ रोजीचे पत्रांत वरील संदर्भ आहे. 

यानंतर २१ फेब्रुवारी १७३६ रोजी अंबाजी पंत पुरंदरे चिमाजींना पत्र 
लिहून कखवितो की, दरबारात छत्रपतिशाहूंच्यासाठी आंग्रेंनी काही जिनस भेटी 
प्रित्यर्थ पाठविल्या होत्या. परंतु शाहूमहाराज आंग्रेंवर नाराज झाल्याने त्यांनी 


त्यांच्या भेटवस्तू स्विकारल्या नाहीत. त्यावेळी भास्कर वैद्यांनी आंग्रेची शिफारस 


७३ 


केली. “त्यावरी भास्कर वैद्यांनी कांही सरखेलींची स्तुती आरंभिली. बोलीले 
की, तो साहेब कामावर एकनिष्ठ आहे. असे बोलतात की गोवलकोट आहे काय 
? राजश्री पिलाजी जाधवराव दोन हजार फौजेनि गोवलकोटास आलियावर ते 
कार्ये लक्ष प्रकारे होईल. आपणही साहेब कामास चुकणार नाही. म्हणून सरखेल 
बोलतात. ऐसे भास्कर वैद्य बोलिले. त्यावरून राजश्री स्वामी बोलिलें की 
पिलाजी जाधवरायास हुजूर तूर्त यावयाची आज्ञा करावी. ऐसे बोलून दस्तकाचे 
पत्र लेहून राघोबा राजिवडा कलमदान बारदार यास राजश्री सुभेदारास 
आणावयास पाठविले....स्वामीपासून राजश्री जाधवरायास पत्र लेंहून घेतले होते. 
तेहि राघोबा राजीवड्याबरोबर पाठविले.” ही 

चिमाजींना नानासाहेबाने सांगितले की गोवलकोटला संभाजी आंग्रे आले 
तरपिलाजींस पाठवू असे छत्रपतिशाहूंना सांगावे इकडे दरबारात छत्रपतिंनी 
आंग्रेची भेट नाकारून नाराजी दाखविण्याचा प्रयत्न करताच भास्कर वैद्याने 
आंग्रेना काय वाटते, ते कसे स्वामींशी एकनिष्ठ आहेत त्याच समर्थन केले. 
याचा अर्थ दोन्ही पत्रे पहाता आंग्रे व पेशवे यांत असंतोष झाला होता. आणि 
तसाच पिलाजी आंग्रे व शाहूंच्यात ही अंतर पाडावे हा तर हेतू नव्हता ! तात्पर्य 
कोकणात उतरण्यासंबंधी किती उलाढाल्या दरबारात व दरबाराबाहेर झाल्या 
असाव्यात याची थोडीशी झलक त्यामुळे लक्षात येते. आणि शेवटी पिलाजी 
जाधवरावांना कोकणात-गोवळकटी रवाना केले. नंतर चिमाजीही छत्रपति 
शाहूंचे दर्शन घेऊन परभारे कोकणात उतरले असा उल्लेख मिळतो. गोवलकोट 
बद्दलचे चौकशीही पिलाजींकडे पत्र पाठवून केली. अर्थात कोकणात उतरण्यास 
अनमान करणारे चिमाजीआप्पा, छत्रपति शाहूंनी पिलाजी जाधवरावांस 


कोकणात रवाना होण्याची आज्ञा दिल्यानंतर व स्वत: ते मान्य केल्यानंतर 


७्छ 


अचानक परभारे कोकणात उतरले कसे काय ? हा एक शंकास्पद प्रश्न थोडासा 
उभा होतो. 

गोवळकोटचा किल्ला मजबूत तर होताच. पण खंदक, बुरूज, पाणी, 
यामुळे तो भक्कम असून केवळ हल्ला करून मिळवण्यापैकी नसून राजकारण 
आणि मोर्चेबंदीनेच मिळविता येण्यासारखा आहे असे पिलाजीं लिहितात. एवढेच 
नव्हे तरस्वत: चिमाजींनी येऊन कार्य फत्ते केले तरी उत्तमच आहे असेही त्यांनी 
म्हटले. चिमाजींना लिहिलेले पिलाजींचे पत्र वाचनीय तर आहेच पण त्यावरून 
एक कळते पिलाजी जेथे लढाईस जात तिथला परिपूर्ण अभ्यास ते करीत होते 
आणि यशाचा भाग स्वत:कडे न घेता परमेश्वराकडे देत हे स्पष्ट होते. हे पत्र २६ 
एप्रिल १७३६ चे आहे. ते लिहितात “येथील कुशल तागाईत छ २५ जिल्हेज 
मुक्काम मौजे धामणी जाणोन स्वकीय कुशल लेखनाज्ञा केली पाहिजे. विशेष 
आपण छ २१ मिनहूची पत्रे रवाना केली ती आजी छ मजकुरी प्रविष्ठ होऊन 
अभिप्राय कळो आला. कालचे युद्धी सिद्दीसाद व वरकड नामी सरदार अवघे व 
हजार बाराशे माणूस ऐसे खस्त जाले. एतन्मुळे शामलाचा उपमर्द विशेष जाला. 
यावर हबसियाचे लोकांत अवसान राहिले ऐसे नाही. याप्रसंगी आपणापाशी सात 
आठशे स्वार, अडीच सहस्त्र पायेचा जमाव आहे या सामानानसी खांसा 
आलियास स्थल हस्तगत हल्ला करून होईल न होय, एतद्वि विषयीचा विचार 
सुचेल, तो वाच्य न करीता लिहून पाठवावा म्हणनू लिहिले. ऐसीयास, आवंदा 
शामलास जरब पूर्तीच बैसली. हे यश श्रीने सर्वोत्कृष्ट दिले. सांप्रत या स्थळाचा 
विचार लिहिला, ऐसियास, आपले पदरी लेक व साहित्य मातबर आहे. आणि जे 
कार्य आपण मनावरी धरितील तेथे श्री यश देईल. तेथे संदेह नाही. परंतू या 
स्थळाचा मजबूतीचा विचार आम्ही येथे आलिया उपर नजरेने पाहिला. त्यास, 
गोवलकोटाचे टेकडीभोवता चर आहे. त्यामध्ये भरतीचे समयी पाणी भरून 


७५ 


जंजिरा होतो. खंदक भालाभर खाणोन खाडीचे उदक मेळविले आहे. त्यांत 
पांचा सातां खंडियाचे गलबत फिरते. आणि पाणियापासून सात आठ हात वर 
त्या....गरी आहे त्यामध्ये मेंढा आहे, त्याची पेटी भरली आहे. जागां जागां 
नाजूक स्थळी चिरेबंदी बुरूज आहेत. त्यापलीकडे सुजाचा कोट आहे. त्यासही 
खंदक आहे व थोरले किल्ल्यासही सभोवता खंदक आहे. यद्न्वये येथील 
मजबूती आहे. सारांश हे स्थळ हल्लेने येणे हे अगाधच आहे. तथापि मातब्बर 
सामानानसी हल्ला करून, खंदकाजवळ धडकलीयास पुढे खंदकाची अटक ! 
वरील मेंदीयाचा व दोही कोटातील मार. इतका मार सोसून माणूस तेथे जाईल 
तेव्हाथोडे राहील. ऐसे असून हे स्थल हल्लेने होणे अगाध आहे. आम्ही नजरेने 
पाहिल्याप्रमाणे लिहिले आहे. आपणापाशी हे स्थळ....ज्यांनी पाहिले असेल, ते 
विदित करतील. सारांश या प्रकारचे मजबूतीस हल्ला करणे साहस आहे. सांप्रत 
येथील कार्यभाग होणे व चित्तानुरूप मोर्चे बंदीनेच थोडके दिवसांत होऊन येईल, 
हा विचार आपल्याही चित्तात येतच असेल. कदाचित कच खाऊन लिहिले ऐसे 
आपण म्हणतील, तरी पूर्वीपासून कोणे मनसबियास अथवा भलते गोष्टीस कच 
खावी ऐसा विचार नाही, परंतू येथील मजबूतीनुरूप लिहिले आहे यानंतर तेथे 
हाशमांत अथवा आणिक कोणी शहाणा माणूस पाठविणे तो पाठवून द्यावा. 
त्यासही येथील विचार नजरेने दाखवून, जो विचार सांगणे तो सांगोन पाठवू. 
त्यानंतर जो विचार ते कर्तव्य तो केला पाहिजे. वरकड मोर्चेबंदीने अथवा 
राजकारणाने येथील कार्यभाग आपले पुण्येकरून थोडे दिवशीच सिद्धीस पावेला. 
आपण खासा आलियास, आपले लौकिकानुरूप कार्य होऊन आले, तरी उत्तम 
आहे. पूर्वी रायगडास शामलाचा वेढा आला ते समयी हुजूरात व पवार व राजश्री 
बाजी भीवराव रवाना झाले. ते समयी शामलास पराभवाते पाववून, यश 


सपादून, पुढे म्हाडास येऊन ते कार्य सिद्धी पाववून बाणकोटास रवाना केले. 


७६ 


तेही यश श्रीने दिल्हे. तन्मुळे हावंभरी होऊन गोळकोटास रवाना केले. त्यास 
आजी तीन वर्षेपर्यंत अवघे राज्यास मसलत पडली. परंतू अद्यापी सार्थक 
होऊन न आले. ऐसा विचार आहे श्रींने सांप्रत यश दिल्हे हेच विशेष आहे. 
वरकड येथील कार्यभाग होणे, तो आपले प्रतापेकरून होऊन येई. विशेष काय 
लिहिणे. कृपा केली पाहिजे हे विनंती.” र सदर पत्र पहाता एकंदर 
गोवळकोटची मजबूती जबदरस्त होती आणि तो किल्ला केवळ हल्ला करून 
मिळविता येण्याजोगा नव्हता. त्याचमुळे मोर्चेबंदी व राजकारण करणेही गरजेचे 
होते हे पिलाजींनी चिमाजींना कळविले असले तरी प्रत्यक्षात त्यांना गोवळकोट 
घेण्यासाठी प्रखर लढा द्यावा लागला. हल्ला करण्यासाठी त्यापूर्वीचे त्या जागेचे 
निरीक्षण, जागेची मजबूती, त्याच्या प्रतिकार शक्तीचा अंदाज घेणे, एकंदर 
हल्ल्यासंबंधी अभ्यस करूनच प्रसंगी डावपेच, मोर्चेबंदी, राजकीय खेळी हे 
आणि असे अनेक सेनापतीला आवश्यक असणारे रणकौशल्याचे गुण 
पिलाजीच्या ठिकाणी दिसून येतात तसेच चिमाजी आप्पा व पिलाजी जाधवराव 
यांच्यात युद्ध मोहिमांच्या चर्चा पत्र रुपाने कशा होत होत्या याचे एक उदाहरण 
म्हणूनही वरील पत्र महत्त्वाचे ठरते. 

याच्याआधी मानाजी आंग्रे व शामलामध्ये युद्ध होऊन शामलाने रेवसेची 
गढी जबरदस्तीने घेतली होती. त्यासाठी हशमांचा व जमावाची कुमक आंग्रिंनी 
चिमाजी आप्पांकडे मागितली. तेव्हा छत्रपति शाहूमहाराजांची चिमाजी आप्पांनी 
आज्ञा घेऊन कुलाब्यास जाण्याचे योजले आहे. त्याचवेळी चिमणाजी भिवराऊ 
फौजेसह कुलाब्यास गेले व पुढे जसा विचार असेल त्याप्रमाणे तरतूद करण्याचे 
चिमाजी आप्पांनी योजले, परंतु चिमाजी आप्पास पिलाजी रावांनी सांगितले 
की, शामलाची गुंज बळावल्याने ते कामाचे नाही. कुमक जमावाची रवानगी तर 


होईलच परंतु जसे कळेल तसे, जमेल तसे रेवसेतून शामल-हबशी (तेगूंज 


७७ 


उरवले तो अर्थ केला पाहिजे.) उठून निघून जाईल असा मार्ग योजना 
करण्याबद्दल सांगितले. शामलास शासन होऊन तो पूरा संपविता येईल पण 
चिमाजी आपांनी खासा खाली उतरण्याचा विचार न करता त्यांचा भ्रम राहून 
कार्य होईल असे केले पाहिजे, असाही सला यावेळी दिलेला आढळतो. व 
वेळोवेळी अनेक मार्ग, योजना सल्ला देताना पिलाजींचा पेशव्यांबद्दलचा विश्वास 
व प्रेम दिसून येते. या दरम्यान चिपळूणमध्ये पिलाजींचा मुक्काम होता. यानंतर 
लागलीच आबडसेहून धामणीला त्यांचा तळ पडला. धामणीच्या मोर्चामागे त्यांनी 
छावणी टाकली. गोवळकोटच्या लढाईसाठीची तयारी करीत असतानाही 
युद्धजन्य परिस्थितीतही रणभूमिवर पिलाजी जाधवराव आपल्या लष्कराची, 
आपल्या लोकांची किती व कशी काळजी घेत हे पुढील पत्रच समर्थपणे मांडू 
शकेल. २३ एप्रिल १७३६ रोजी पिलाजींनी चिमाजी आप्पास लिहिलेले हे पत्र 
आहे, “येथील क्षेम ता छ २२ जिल्हेज मुकाम धामणी जाणून स्वकीये 
लेखनाज्ञा केली पाहिजे. विशेष सांप्रत आपणाकडील पत्रे येऊन कुशल वृत्त 
कळत नाही, तरी सविस्तर वृत्त लेखन केले पाहिजे. रेवसाकडे फौज, हाशम 
रवाना केले होते, एशास तिकडील काय विचार आहे तो लिहिला पाहिजे. 
आम्ही काल छ. २१ मिनहूस आंबडसेहून कूच करून धामणीच्या मोर्च्यामागे 
मुकाम केला आहे. छावणी करणे लागती. घरे बांधावी, दाणागलाघ्यावा लागेल. 
आम्ही हे गैरवाली घालून त्यांचा मार्ग लक्षिला आणि ते विल्हे करून आले तरी 
घरे कोपटे जाली पाहिजेत. याजकरिता नेहमीच छावणीच्या जागा मुक्काम केला 
कळले पाहिजे. प्रजन्यकाळ समीप आलां. दाणागला घेऊन बेगमी केली पाहिजे. 
उष्णकाळ आहे तो दाणागला येईल तेवढाच. पुढे प्रजन्यकाळी दाणा मिळणार 
नाही. तरी आपण वाणी उदमियांकरवी पाच सातसे बैलाचा पठारा येथे पोहचे ते 
करावे. प्रजन्यकाळी येथे लोक येतील त्यासहि दाणागला पाहिजे; तरी येविसीचा 


७८ 


विचार कर्तव्य तो केला पाहिजे. काळोस्तियाचा मोर्चा अद्यापी हुजरातीचा कायम 
जाला नाही. होईल तेव्हा खरा. आपले मेर्चियास जजाला असिल्या पाहिजेत 
तरी आपले जजालदार बाराव दहा जजाला ऐशा पाठविल्या पाहिजेत. 
बेलदाराविसी व सुताराविसी व लोहाराच्या दुकानाविसी आपणास पेशजी 
लिहिले होते परंतू अद्यापि दुकान आले नाही. व सुतार बेलदारही आले नाहीत. 
तरी बेलदार सुतार व लोहाराचे एक दुकान ऐसे अविलंबे येथे पोहचते केले 
पाहिजे. ऐवजाविसी व कापडाविसी पेशजी लिहिले होते त्यावरून रवानगी 
केलीच असेल रवानगी जाली नसली तरी ऐवज व कापड सत्वर पोहचे ते केले 
पाहिजे.” त सिद्दीसादचा पराभव करून युद्धात तो संपवला याबद्दल चिमाजी 
आप्पांचे पिलाजी कौतुक व अभिनंदन करतात. धामणीचा मोर्च्या जमावानिशी 
कायम केला. यावेळी पिलाजीरावांबरोबर कृष्णाजी पंत हे प्रतिनिधींचा माणूस 
पाचशे स्वारानिशी नारोपंत सचिवाकडील दामोदी कासी अडीचसे माणसांसह 
होते. धामणीचा मोर्चा मैदान जागेंवर टाकल्याने त्याअलीकडील खाडीतील 
गलबतास अटकाव झाले. थोड्याच काळात गोवळकोटचा कार्यभाग 
उरकण्याच्या तयारीला पिलाजी लागले होते तरी अद्यापपर्यंत काळूस्तियाच्या 
मोर्च्यावर कोण्ही नव्हते. तेव्हा छत्रपति शाहूराजे रामाजी दामोदर यांवर रागावले. 
आणि त्यांचे लोक नाही गेले तर स्वत: रामाजी दामोदरला कालुस्तीयावर जावे 
लागेल अशीही आज्ञा दिली. र 

पिलाजीराव मोहीमेची किती काटेकोर तयारी करीत त्यासाठी लागणारे 
साहित्य आधीपासूनच जमवत जेणे करून लष्कराचे हाल होऊ नयेत. 
पावसाळ्यात तर लोकांच्या पोटापाण्याचे हाल होऊ नयेत म्हणून ते दक्ष रहात. 
ते त्यासंबंधी चिमाजी आपांस परोपरीने लिहून पाठवितांना दिसतात. “प्रजन्य 


काळी रोजमरा देऊ म्हटल्यास दाणा मिळणार नाही. याकरिता दाणा खरेदी 


७९ 


करून ठेवावा लागेल. प्रजन्यकाळी आबरू राहिली पाहिजे. तरी सदरहू 
लिहिलेप्रमाणे पाठविला पाहिजे." र पिलाजीराव स्वत: जातीने मोचबिरोबर 
असत. आणि मोर्चासाठी कायमस्वरूपी पाचशे माणसे असावीत असा 
पिलाजींची योजना होती. ते चिमाजीआपास कळवितात 'कानडे प्यादे हाली 
म्हणतात प्रजन्यकाळी आमचा टिकाऊ होणार नाही व कितेक दुखणा-तापाने 
पडले आहेत. कितेक नाखानी श्रमी आहेत. तरी येथे नेहमी पांचसे माणूस उत्तम 
येऊन राहे ते केले पाहिजे” ग सारांश पावसाळ्यातील मोहिमेचे पूर्वनियोजन, 
लष्कराची काळजी आणि व्यवस्थापन यांत पिलाजी नेहमीच काटेकोर व सावध 
होते. मागणी करुनही वेळेवर साहित्य येत नाहीत पाहून चिमाजी आपांस ने 
लोहार, सुतार, बेलदार, जजालबारदार, दोन तोफा-गोळे, माणसे आदि 
पाठविण्याची आठवण देतात. 

युद्धात ज्या माणसांचा उपयोग होणार नाही अशी माणसे ठेवून खर्च 
वाविण्यापेक्षा त्यांस पिलाजी जागेवर परत पाठवित. वेळेवर रसदकुळी मिळत 
नसल्याने एकंदरच लष्कराचे हालही होत. गोवळकोटच्या युद्धासाठीही 
पिलाजींनी खूप परिश्रम घेतले. गोरेगावच्या ठाण्यापैकी शंभर माणूस 
मोर्च्यासाठी पिलाजींनी मागविले होते. सैन्याचे वर्गीकरण करून असलेल्या 
जमावापैकी तिवरियाच्या घाटावर चौकी टाकण्याचे व एकंदर खाडीतून गलबत 
जावयाचे बंद करण्याचे विचारही -योजना ते चिमाजी आपांस कळवितात. 
'खांडचे दुतर्फा मोर्चे कायम होऊन खाडी बंद जाली म्हणजे जे होणे ते 
अनायासे होऊन येईल.” कि चिमाजी आप्पांच्या एका पत्रात पिलाजींच्या 
गोवळकोट स्वारीबद्दल वाचायला मिळते ते असे- “राजश्री पिलाजी जाधवराव 
यांस गोवळकोटास पाठविल्यावरी त्यांनी जाऊन तमाम ठाव ठिकाणा पाहून 


धामणीचा मोर्चा खाडीकाठीघातला. तेथून गलबत बंद आहे. याणी मोर्चा घातला 


याप्रमाणे काळूस्तियाचा मोर्चा बसवल्याने तरी गोवळकोटास तरांडे येऊ पावणार 
नाही. त्यास हुजरात्वया लोकांस मोर्चा बलावयासाठी राजश्री जाधवराऊ सांगत 
आहेत. औध्यास बाड देऊन तो मोर्चा बलावितील. सुभेदारांनी धामणीचा मोर्चा 
बसविला आहे. त्याची मजबुदी करावी, खंदक खणावा, चौदुर्जी बांधून कदाचित 
काही शामल जमाव पाठविल तरी जुमस न खाववी यैसे आम्हीही सुभेदारास 
लिहिले आहे. त्याप्रमाणे ते मोर्चा मुस्तकीम करतील.. ० असे जरी असले तरी 
महादजी पंत पुरंदरेनाही पिलाजींनी सामग्री पाठविण्याची चिमाजीआपांस विनंती 
करण्याबद्दल लिहिले. सिद्दीसाद मारला म्हणून शत्रूला कोणी डोक्यावर घेऊन 
जबरदस्ती करावी अस नाही. आपणही सावधानतेने बंदोबस्त करण्यात चुकणार 
नाही. रे असे सांगण्याहून पिलाजींची प्रसंगावधानता दिसते. 

नानासाहेबांसही पत्र लिहून मोर्च्याच्या हालचाली कुठेपर्यंत आल्या ते 
पिलाजी कळवितात. घरे-कोपटे बांधून झाली तरी काळूस्तियाच्या मोर्चा मात्र 
शाश्वत छावणी करून नव्हता. तेथे सर्व बहुनाईकी कारभार चाले. कोणाचा 
विचार कोणाला पटत नसे आणि ह्या घडामोडी राजश्री स्वामी शाहूराजेंना 
सांगितल्या तर तेथे मोर्चावर असणाऱ्या लोकांची नालस्ती होईल म्हणून 
पिलाजींनी नानासाहेबांस कळविले. ह्या काळात नानासाहेब शाहू दरबारात 
पेशव्यांच्यावतीने पेशव्यांचे प्रतिनिधी-मुतालिक म्हणून होते. चिमाजीआपांकडून 
तोफा, गोळे, पोहचल्याचे, आंग्रेकडून दोन तोफा, सेपन्नास भांडे याचे गोळे 
घेतल्याचे, छत्रपतींकडून शंभर गोळे मागून घेतल्याचे, कोरेकागद, धोतर जोडी, 
इ.गोष्टी आणविल्याचे पिलाजींच्या पत्रातून वाचण्यास मिळते. व तसेच मे 
*१७३६ पर्यंत पिलाजी जाधवराव गोवळकोटास रवाना झाल्यापासून एकंदर 
अठरा हजार रुपये पावल्याची नोंदही मिळते.'' भ्र आडहतेरी म्हणजे वाटेल त्या 


हत्यारांनी लढणारी माणसे पिलाजींकडे बाजीरावांनी पाठविली. जवळ जवळ 


८१ 


छ६-७ महिने राबून गोवळकोटच्या लढाईची पूर्वतयारीच मोठ्या परिश्रमाने 
पिलाजी जाधवरावांनी केली. चिमाजी आप्पा पिलाजींना २६-६-१७३६ रोजी 
लिहितात गोवलकोटच्यामोर्चियांची बंदोबस्ती केली व राजश्री सरखलीकडील 
लोक व तोफा आल्या, मोर्चे काईम केले, तो अर्थ विस्तार करून लिहिला 
त्याजवरून कळले. ऐशांस तुम्ही मोर्चे काईम करून बंदोबस्ती केली असेल ते 
उत्तमच केली असेल. व पुढेही करणे ते करार, सारांश तुम्ही ते स्थळी आहा. हर 
हुन्मरे स्थळ हस्तगत करणेते करावयाची पैरवी कराल. ४ छत्रपति शाहूंनी 
गोवळकोट अंजनवेलवर पिलाजींस पाठविले. वरील पत्र पहता जून अखेरपर्यंत 
तरी चिमाजी आप्पा त्यांच्याबरोबर नव्हते. मागाहून गेले. दोघांनी सहकार्याने 
काम फत्ते करण्याचे ठरविले. छत्रपति शाहुंचीही सहकार्याने रहाण्याची आज्ञा 
होतीच. प्रारंभी पिलाजींनी सिद्दीने घेतलेला बाणकोट परत मिळविला आणि 
नंतर गोवळकोटवर चालून गेले. सिद्दीकडून प्रखर विरोध झाला. रेवसजवळ 
सिद्दी व मराठे यात युद्ध झाले. या युद्धात मराठ्यांचे सातशे लोक मारले गेले. 
तर चिमाजी आप्पांनी सिद्दीकडील तेराशे लोकांना कंठस्नान घातले. मराठे व 
हबशी यांचे युद्ध कांही दिवस चालले आणि अखेर दोघांत तह घडून आला. पुढे 
इ.स. १७४५ मध्ये गोवळकोट मराठ्यांच्या ताब्यात आले. तुलाजी आंग्रेने सदर 
स्थळे घेतली. पिलाजी जाधवरावांनी ह्या मोहिमेमध्ये घरदार विसरून स्वत:ला 
झोकून दिले होते. 


८२ 


2. ७” ७. दी? 


प्रकरण ३ संदर्भ 
परेरा बँग्रास, पोर्तुगीज दप्तर ३, मुंबई १९६८, पृष्ठ १८७. 
सुरेंद्रनाथ सेन, ॥॥९ 111॥॥॥4.9 59७९15 0 111135, 
पृष्ठ १८५. 
द.ब. पारसनिस, इतिहास संग्रह, पुस्तक ६, अंक ४,५,६, पृष्ठ 
१८. 
कित्ता, ताराजीराव जाधव वाडीकर जाधव यांच्या घराण्याचे कागद, 
सनदा, पत्रे वगैरे. 
शा.वी. आवळस्कर, आंग्रेकालीन अष्टागर, अधिकारी शकावली, पुणे 
१९४७, पृष्ठ ५. 
आंग्रेकालीन अष्टागर, पृष्ठ ५,७,४०. 
आंग्रेकालीन अष्टागर, नं.४०, पृष्ठ ७. 
पोर्तुगीज दप्तर, ३, पृष्ठ १९१,१९२. 
कित्ता, पृष्ठ १८८,१८९. 
कित्ता, पृष्ठ १८८,१८९. 
कित्ता, पृष्ठ १८८. 
कित्ता, पृष्ठ १८९. 
पां.स. पिसुर्लेकर, पोर्तुगीज मराठे संबंध, पुणे १९६७, पृष्ठ 
१४३,१४४. 
कित्ता 
पोर्तुगीज दफ्तर ३, पृष्ठ १९२,१९३. 
कित्ता, पृष्ठ १९५,१९६. 
कित्ता, पृष्ठ २०३. 
कित्ता, पृष्ठ २०४. 
कित्ता, पृष्ठ २१५. 
द.बा. पारसनिस, ब्रह्मेंद्रस्वामी धावडशीकर चरित्र, मुंबई, १९००, 
पृष्ठ ६७. 


८३ 


पोर्तुगीज दप्तर ३, पृष्ठ ३२८,३२९. 

पोर्तुगीज मराठे संबंध, पृष्ठ १४८. 

पोर्तुगीज दप्तर ३, पृष्ठ २२५. 

कित्ता, पृष्ठ ५५९. 

पोर्तुगीज मराठे संबंध, पृष्ठ १६०. 

पे.द. 3४, वसईची मोहीम, पुरवणी, मुंबई १९३३, पृष्ठ १२२. 
राजवाडे, साधने, खंड ६, पृष्ठ २४६. 

इतिहास संग्रह, ऐतिहासिक चरित्रे, पृष्ठ ७२. 

रियासत, खंड ३, पृष्ठ ४०४,४०५. 

पे.द.३३, जंजिऱ्याची मोहीम, मुंबई १९३३, पृष्ठ २१, नं. २५. 
पे.द. ३, जंजिऱ्याच्या सिद्दीवर शाहूची मोहीम, मुंबई १९३०, पृष्ठ 
१०८. 

कित्ता, पृष्ठ १०३. 

पे. द. ३, पृष्ठ १०८. 

कित्ता, पृष्ठ ११८. 

कित्ता, पृष्ठ १२३. 

कित्ता 

कित्ता, पृष्ठ १२४. 

कित्ता, पृष्ठ १२९. 

कित्ता, पृष्ठ १३०. 

कित्ता, पृष्ठ १३२. 

कित्ता, पृष्ठ १३१. 

कित्ता, पृष्ठ१३६ 

कित्ता, पृष्ठ १३६. 

कित्ता, पृष्ठ १४३. 

इतिहास संग्रह, ऐतिहासिक चरित्रे, पिलाजी जाधव, पृष्ठ ६३,६४. 
पे.द. ३, पृष्ठ १३६. 


८४ 


४७. 
४८. 
४९. 
५०. 
५१. 
पर. 
५३. 


५४. 
पप. 
५६. 
५७. 
दट. 
दर. 
६०, 
६१. 
६२. 
६३. 
६४. 


कित्ता, पृष्ठ १३४,१३५. 
कित्ता, पृष्ठ १३५. 

कित्ता, पृष्ठ १३६. 

पे.द. 3, पृष्ठ १३६,१३७. 
पे.द. १७, पृष्ठ ४८. 

पे.द. १३, पृष्ठ १४२. 


पे.द. ३, पृष्ठ १५१,१५२, 


पिलाजी जाधव, पृष्ठ ६६. 
पे.द. ३, पृष्ठ १४६. 
कित्ता, पृष्ठ १४७,१४८. 
कित्ता, पृष्ठ १५०. 
कित्ता, पृष्ठ १५३. 
कित्ता, पृष्ठ १५४. 
कित्ता, पृष्ठ १५६. 
कित्ता, पृष्ठ १५६,१५७. 
कित्ता, पृष्ठ १६०,१६१. 
कित्ता, पृष्ठ १६५,१६६. 
कित्ता, पृष्ठ १६६. 
कित्ता, पृष्ठ १६८. 


इतिहास संग्रह, ऐतिहासिक चरित्रे, 


८५ 


बंद जाला. गोदेगावातील ठाणे पळाले. तिकडून चालिसगावांवरी सांप्रत छ २४ 
सफरी येताच जिवाजी मोरे आव्यातून पळाला. आता का कनडे का टाकली 
येथे मोगलाचे बलें बसले आहेत. धामधूम करितात. तर त्याच्याही उपायात 
आहो. यैसेंच पाटवदियाची गुंज मोडावी लागते. तर राजश्री आपाजी पंतास 
पाटवदियात पाठविणे. येके ठाई बलावले म्हणजे कामा नये, तर पाटवदियास 
आपास पाठवायासी तजबीज अगत्य केली पाहिजे. राजश्री कंठाजी कदम 
बोरकुंडा अलिकडे आम्हापासून आड्या गावावरी आहे व राजश्री रायाजी 
जाधवानी अमलनेरी गाव घेतला. वाडा येंकादो रोजा घेणार. त्यास आणून 
दौलताबादेकडून रोज्याकडून तमाम वाळूंज देखील जाळून टाकितो. आपले 
पुण्य समर्थ आहे. तरी निंबाजी चौकीस आगी देतो. चाकरीस अंतर सहसा 
होणार नाही. दिवान ऐवजाचीही तजवीज लौकरीच करून चिठी जोसी याची 
पाठवून अद्यापि चार प्रहर कोठे राहिलो नाही. उभे धावेणे फेरा केला. 
कमाविसदार लपाले. खानदेशात भेटले नाहीत. माणसे पाठविली आहेत. वरकड 
खानदेश गंगथडी, वगैरे इकडील मामलियांचे काये केले, आम्ही कोठे काही 
घेतले तर मामलेदार म्हणतील आमचा मामला बुडविला. तर कोणास पाठवायचे 
असेल तर पाठवावे. येदलाबाद वगैरे मामला बुडवितो. वरकडही महाली कोण्ही, 
कोठे दिसत नाही. याचा विचार मनास आणिला पाहिजे. हे विनंती” क पत्राचा 
आशय पाहिला तर एक गोष्ट स्पष्टपणे जाणवते ती म्हणजे पिलाजींचा हुकुमी 
पराक्रम. स्वत:च्या योजनांवर व प्रत्यक्ष कार्यावर जबर आत्मविश्वास असलेला 
आढळतो. 

निजाम - निजामाने व मुबारीज खानाने मराठ्यांना आळा घालण्याचे ठरविले. 
त्यासाठी त्याने चंद्रसेन जाधवास हाताशी धरले आणि कोल्हापूरच्या संभाजींस 


छत्रपति शाहूंच्या विरुद्ध फितविले. आणि दुसरीकडे सय्यदांचे वेळचे जे करार 


८७ 


होते. त्याचप्रकारची संभाजींकडूनही मागणी असल्याने शाहू व संभाजी यांतील 
मराठी राज्याचा मालक आपापसात ठरवून निश्‍चित झाल्यानंतरच कराराचे हक्क 
देवू असे निजामाने शाहूंना कळविले. शाहूच्या सुटकेनंतर शाहू-ताराबाई जशी 
अंतस्थ यादवी सुरू झाली त्याच प्रकारचा डाव तब्बल तेरा चौदा वर्षानंतर 
निजामानेही टाकला. दरम्यान छत्रपति शाहूंनी औरंगाबादेस चौथाई वसुलीस 
पाठविलेल्या अंमलदारांस निजामाने अटकाव केला. तेव्हा छत्रपति शाहूनी दिल्ली 
बादशहाकडे आपला वकील देवून आपले चौथाईचे हक्क देण्याबद्दल निजामास 
बादशहाकडून हुकूम काढले. त्याचबरोबर सरलष्कर सुलतानजी निंबाळकरांस 
फौजेसह औरंगाबादला वसुलीसाठी रवाना केले. इकडे निजामाने पुणे प्रांतातील 
मुघल अधिकाऱ्याकडून छत्रपति शाहू विरोधी लष्करी चाल केली. लढाई झाली. 
निजामाच्या अधिकाऱ्याचा समाचार घेतला पुढे लष्करी बळावर निजामाच्या 
भानगडी मिटविण्यापेक्षा बाजीराव पेशव्यांनी निजामाची प्रत्यक्ष भेट घ्यावी व 
सामोपाचाराने तंटे मिटवावेत अशी छत्रपति शाहूंनी आज्ञा केली. दरम्यान 
निजाम औरंगाबादेतच होता. छत्रपति शाहू महाराजांनी पिलाजी जाधवराव, 
खंडेराव दाभाडे, कान्होजी भोसले, फत्तेसिंग भोसले हे फौजबंद सरदारमंडळी, 
नारोराम मंत्री, पुरंदरे, सुमंत इ. मंडळी बाजीराव पेशव्यांच्याबरोबर दिली होती. 
ही भेट ४ जाने १७२१ मध्ये चाळीस गावाजवळ चिखलठाणा येथे घडून आली. 
“बादशाही सनदांचा अमल करणे त्यासाठी निजामाने आपले अम्मलदार काढून 
घेऊन स्वराज्याचा मुलूख सोडून देणे दक्षिणेतील सहाही सुभ्यातील चौथाईचा 
वसूल विनातक्रार देणे. त्यामुळे निजाम-मराठांत कलह राहण्याचे कारण नाही.” 
अशी बोलणी करून कायमस्वरूपी सलोखा ठेवण्याची छत्रपति शाहूंची आज्ञा 
होती. » पुढे बादशहाने निजामास दिल्लीस बोलाविले व तेथली वजीरी दिली. 


दिल्लीस जातांना दक्षिणेत आपला हस्तक व दुय्यम म्हणून निजामाने 


८८ 


मुबारीजखान यास ठेवले होते आणि ऑक्टोबर १७२१ मध्ये तो दिल्लीकडे गेला. 
तथापि त्याचे व बादशहाचे फारसे स्वारस्य होते असे नाही. आणि दक्षिणेत 
मराठा बलाढ्य होत चालले आहेत, बादशाहीला त्यांच्यापसून धोका होईल 
वेळेतच मराठ्यांचा बंदोबस्त केला पाहिजे असे सांगून बादशहांकडून मोठी 
फौज, पैसा घेऊन तो पुन: दक्षिणेत आला. त्याला दक्षिणेत स्वतंत्र सत्ताधीश 
व्हायचे होते. परंतु निजाम आपण बादशहांचेच सरदार असल्याचे वरवर 
दाखवीत होता. निजाम माळव्यात आला तेव्हा इकडे दक्षिणेत बाजीराव पेशवे व 
मराठे सरदारही चौथाई वसुलीसाठी माळव्याकडे गेली होती. निजामाचा अंतस्थ 
हेतू बादशहाच्याही लक्षात आला होता. त्यामुळे निजामाने प्रसंगोपात गरज 
पडली तर मराठे जवळ असावेत म्हणून बाजीरावाची १८ मे १७२४ मध्ये भेट 
घेतली. या भेटीत बाजीरावाने मुबारीजखानास पाठिंबा देऊ नये असे ठरले 
असावे असे रियासतकार म्हणतात. कदाचित हे शक्यही आहे. कारण निजाम व 
मुबारीज खान यांचे युद्धात तटस्थ रहावे, अशी छत्रपति शाहूंची आज्ञा होती. 
पण खुद्द बाजीरावाचा ओढा निजामाकडे होता. * राचे कारण मुबारीज खानानेही 
अनेकदा मराठ्यांना त्रास दिला होता. चौथाई वसुलीच्या वेळीही तो हरकत घेत 
असे. औरंगाबाद वरून निजाम आणि मुबारीज खान यांच्यातच युद्ध जुंपले. 
बादशहाला निजामाची बंडखोरी लक्षात आल्याने त्याने मुबारीज खानास 
निजामाचे न ऐकण्याचे सांगितले. आणि मुबारीज खानास दिल्लीहून मदत 
पाठविण्याचे ठरविले. तथापि दिल्लीहून मदत पोहोचण्यापूर्वीच निजाम 
मराठ्यांच्या फौजेसह साखरखेडले येथे पोहोचला. मुबारीजखान व निजाम 
यांच्यात लढाई झाली. त्यात मुबारीजखान मारला गेला आणि निजाम विजयी 
झाला. निजामाचे दक्षिणेतील सहाही  सुभ्यावर (विजापूर, 


हैद्राबाद,वऱ्हाड,औरंगाबाद,बिदर खानदेश) पकड बसली. निजाम बादशहास 


८९ 


मराठ्यांचे चांगले सहकार्य मिळाल्याचे कळवितो. निजामाने पेशवा, पिलाजी 
आणि सुलतानजी निंबाळकर यांचा गौरव पुढील शब्दात केला. “बाजीरावास तो 
शहामतपनाह (शौर्यनिधी) म्हणतो तर सुलतानजी निंबाळकरास तहब्बूर 
दस्तगाह आणि पिलाजी जाधवांस जलादत्त इंतिवाह (रणशूर, शौर्यकर्माचे 
मर्मज्ञ) अशा शब्दात गौरवित असलेला दिसतो.” साहजिकच पंतप्रधान ह्या 
नात्याने पेशवा नेतृत्व शूरपणे करीत होते हे खरेच, पण ह्या पराक्रमी कार्याचे, 
शौर्याचे मर्म जाणणारा सूत्रधार पिलाजी जाधवराव होते असे म्हणणे रास्त ठरेल. 
साखरखेडल्याच्या ह्या लढाईत विजय मिळाल्यानंतर निजामाने ह्या तीनही शूर 
वीरांचा आदर सत्कार केला. ४ नोव्हें. १७२४ मध्ये बाजीरावांनी वसईच्या 
पोर्तुगीज अधिकाऱ्यांस लिहिले- “नबाब निजाम उलमुल्कच्या साह्याने आम्ही 
अमानतखान (मुबारीजखान) ह्यांच्याशी जी लढाई दिली ती आम्ही जिंकलो. व 
आम्ही औरंगाबादला आलो.” तसेच पोर्तुगीज गव्हर्नरने पिलाजी जाधव, 
दावलजी सोमवंशी, रामचंद्रपंत यांच्याशी केलेल्या तहाला शाहूंची मान्यता 
मिळवून देऊ. तेव्हा त्यांचा वकील नजराणा देवून शाहू दरबारात पाठवावा असे 
कळवितात. ते पुढे लिहितात- “पिलाजी जाधवराव ह्यांना आपण एक गुडगुडी 
आणि तंबाखूची बरणी पाठविली होती ती त्यांना मिळाली ते दरबारात आले की 
आपल्या पत्रांची उत्तरे पाठवितील.” पुढे पेशव्यांचे व निजामाचे बिनसले. 
औरंगाबाद प्रांत कब्जात आणण्याचा मराठ्यांनी, खुद्द पेशव्यांनीही खूप प्रयत्न 
केले. परंतु स्वत: निजाम तेथे रहात असल्याने वसूल करणेही कठीण झाले. 
तेव्हा पिलाजी जाधवरावांनी औरंगाबाद प्रांतीचा महाल, येथील बाबती 
सरदेशमुखीचा अंमल व मोकाशाच्या सनदा मला करून दिल्यास मी अंमल 
बसवितो असे सांगितले व ते बाजीरावपेशव्यांनी मान्यही केले. या कामगिरीत 
पिलाजींनी खूप श्रम घेतले. यावेळी त्यांनी घोड्यास उलटे नाल मारून दोन 


९० 


दोन महिने घोड्याचे खोगीर उतरविले नव्हते. मोठे श्रमसायास करून 
पिलाजींनी औरंगाबादवर अंमल बसविला. ठरल्याप्रमाणे शके १६४६ ता. २५ 
सव्वाल रोजी मोंगलाचा दिवान विसाजीपंत पेशकर यांच्या विद्यमाने बाबती सर 
देशमुखी अंमल दिला भोकर्दन येथील देशमुखीही मिळाली. औरंगाबाद प्रांती 
पिलाजी जाधवरावांना पा। कन्नड, पा। फुलंबरी, परगणा दुतोंडा, परगणा 
पिंपरी, इ. औरंगाबाद महाल गिर्दनबाई मोकाशाचे गाव अंमल इ. नऊ महालांचा 
सुमारे दीड लक्ष रुपयांचा मोकासे अम्मल शाहूतर्फे पेशव्यांनी इनाम करून 
दिला. याचवेळी जाधवरावांचे राजकारण चातुर्य पाहून निजाम उल्मुकनेही 
चाकण परगण्यातील गोळेगाव व मरकळ ही दोन गावे इनाम करून दिली. “मौजे 
गोळेगाव व मौजे मरकळ हे दोन मौजे पा। मारपैकी इनाम पिलाजी जाधव यास 
मारनिलेकडून तरतूद पादशाही कामकाजाविशी बहुत पसंत जाहीरीत आली 
याकरिता करार करून दिल्हे असे. तरी मालवाज बाहार वस्ती हंगाम 
मारनिलेकडे देऊन याचे रजातलबेंत राहात जावे. ” असे इनामाच्या सनदेत 
त्याने म्हटले. 

इ.स. १७२३-२४ पर्यंत पिलाजींच्याकडे खालील औरंगाबाद, 
गिर्दनवाई, मोकाशाचे गाव अंमल कन्नड, दुतोंडा, परगणे पिंपरी, परगणा 
उंडणगाव- परगणा टाकळी, पा। सिवणे, परगणा हवेली, कडसांगवी इ. व सुभा 
पुणे पैकी गाव-जमिनी, वाघोली, हवेली येथील मोकासा, मौजे गार परगणे 
भिमथडी येथील मोकासा मौजे दौंड येथील मोकासा, मौजे उरळी परगणे 
भिमथडी येथील मौजे सिवने-परगणे हवेली येथील मोकासा, मौजे हिंगणे परगे 
हवेली येथील मोंकासा, मौजे एरंवडे हवेली येथील इनामी जमीन सरंजामास 


दिला, मौजे परकवाडी परगणे आंबड येथील मोकाशाचा अमल पा टाकळी 


९१ 


उंडणगाव मौजे नांदेड कर्यात मावळ, मौजे वाघोली ता हवेली प्रांत पुणे, मौजे 
दिवे ता. सासवड इ. स्वराज्य-अम्मल-मोकासे होते. 

इ.स. १७२५ मध्ये निजामाची बंडखोरी वाढतच होती. त्याने 
कोल्हापूरकर संभाजीना हाताशी धरून शाहूंच्या विरोधात कारस्थाने सुरू केली 
होती. निजामाने हल्ला करून निळकंठराव जाधव ह्या शाहू महाराजांच्या 
सरदारास अटक केली त्यांस सोडवून आणण्याची आज्ञा शाहूराजांनी पिलाजी व 
बाजीरावांना केली. फत्तेसिंग भोसले यांच्या नेतृत्त्वाखाली खंडेराव दाभाडे, 
सुलतानजी निंबाळकर प्रतिनिधी यांच्यासह शाहूमहाराजांनी कर्नाटकची मोहिम 
केली. निजामाचा ह्या स्वारीत अडथळा येवू नये म्हणून छत्रपति शाहूंनी पिलाजी 
जाधवराव व बाजीराव पेशवे यांस इ.स. १७२५ मध्ये निजामाच्या भेटीस 
समजावण्यासाठी पाठविले. सोंध्यावर मराठी फौज चालून गेल्यावर सोंधेकर 
राजाने वकील पाठवून छत्रपतींकडे शरणागती पत्करली. कर्नाटकमधील ह्या 
स्वाऱ्या (नोव्हें १७२५ ते मे १७२६) चित्रदुर्गची स्वारी व श्रीरंगपट्टणची स्वारी 
म्हणून ओळखल्या जातात. 

(नोव्हें. १७२६ ते एप्रिल १७२७) त्यानंतर राजापूरचा शामल 
आधीपासूनच खूप उपद्रव देत होता. तेव्हा मराठ्यांच्या प्रांताची व्यवस्था 
करण्यासाठी व शामलाशी लढण्यासाठी छत्रपति शाहूंनी श्रीनिवास प्रतिनिधींना 
बरोबर देऊन पिलाजींना फिरंग्यावर मोहीम करण्याचा हुकूम केला त्याप्रमाणे 
फिरंग्यांचा बंदोबस्त करेपर्यंत परत कर्नाटकची स्वारी झाली. कर्नाटकवर सर्व 
मराठे सरदार असतांना निजामाने संभाजीस व इतर काही सरदारांना हातांशी 
धरून खुद्द शाहूवर चाल करण्याचे ठरविले व उपद्‌व्याप सुरू केला. तेव्हा 
कर्नाटकातून बाजीराव व मराठे सरदार परत फिरले आणि निजामाच्या 


बंदोबस्तास लागले. 


९२ 


मराठ्यांचे हुलकावणीचे राजकारण व गनिमी काव्याने लढणे निजामास 
जड गेले. इकडे निजाम पुण्यावर चालून येण्यापूर्वीच मराठ्यांच्या सैन्याने 
बाजीराव- पिलाजी यांनी औरंगाबादवर चढाई केली. साहजिकच निजाम 
औरंगाबादच्या बचावासाठी पुण्याहून माघारी फिरला. एव्हाना मराठ्यांनी 
निजामाचा बराचसा प्रदेश उध्वस्त केला. सर्व बाजूंनी मराठी फौजेने निजामास 
जेर केले. निजामाकडे असलेला तोफखाना दूर राहिला. निजाम तोफखान्याच्या 
बळावर निर्धास्त होता. पण मराठ्यांची चपळता, अचानक हल्ला, गनिमी कावा 
ह्यापुढे तो अवजड तोफखाना वापरणे जमले नाही. आंग्रेच्यावेळी संयुक्त फौजेला 
जसा तोफखाना वापरता आला नाही तसेच निजामाचेही झाले. मराठ्यांनी 
चहूबाजूंनी अचानक पवित्रा घेऊन त्यास कोंडीत पकडले आणि २५ फेब्रुवारी 
१७२८ रोजी पालखेडजवळ निजामास एकाएकी घेरले व त्याचा कोंडमारा 
केला. निजामाचा तोफखाना तर मागेच राहिला. पण त्याचा दळणवळणाचाही 
संपर्क तुटला. अन्नपाणी, वैरवदाणा न मिळाल्याने त्याचे व त्याच्या लष्कराचे 
हाल झाले. शेवटी ऐवजखानाने मध्यस्थी करून निजाम-मराठे यांच्यात तह 
घडवून आणला. हा तह ६ मार्च १७२८ रोजी मुंगी शेगाव जवळ झाला. ह्यातील 
महत्त्वाच्या अटी म्हणजे १)संभाजीस आपल्या (मराठ्यांकडे) हवाली करावे, 
२)दक्षिणच्या सहाही सुभ्यावर मराठ्यांचे हक्क व्यवस्थित चालावेत. ३)ह्या 
हक्कांना पुन. कधीही हरकत न व्हावी म्हणून निजामाकडील तटबंदीच्या ज्या 
जागा होत्या त्या मराठ्यांच्या स्वाधीन कराव्यात इ. अर्थात निजामाने संभाजीस 
हाताशी धरून उठाठेवी केल्या होत्या अशावेळी आपल्या शत्रूच्या स्वाधीन 
संभाजीस करणे त्यांस पटले नाही. त्यामुळे ही अट नाकारून संभाजीस 


पन्हाळ्याकडे पाठविले. ह्या मुंगी शेवगावच्या तहातील अटीपैंकी एक अट अशी 


शहागडची पाटीलकी आहे 


>. 


होती- “पिलाजी जाधव व रंगोजी जाधव याजकडे 


2 


त्यास तेथील जागीरदारांस ताकीद करावी की पाटीलकीचा अंमल चालवावा. ज. 
ताकीद केली जाईल” ह्या लढाईत बाजीरावांच्या डाव्या बाजूस दावलजी 
सोमवंशी व रंभाजी कदम होते. तर उजव्या बाजूची फळी पिलाजी जाधवरावांनी 
सांभाळली होती. 
माळवा - इ.स. १७२२ मध्ये बाजीराव व पिलाजी माळव्यात गेले होते. 
त्यानंतर १७२३-२४ मध्येही पेशवे माळव्यात होते. पिलाजींनी त्यांचे ज्येष्ठ 
चिरंजीव सटवोजी जाधवरावास शके१६४५ अश्विन वद्य ५ गुरूवार म्हणजे 
इ.स. १७२३ रोजी पत्र लिहिले व तिकडील हालचाली कळविल्या. यावेळी 
पिलाजींचा मुक्काम खेचिवाडा प्रांतानजिक कावडे येथे होता. दसऱ्यानंतर ते 
माळव्यात आले. बोलाचाली सवाईजींशी झाल्या. सवाईजीकडील राजम्मलही 
होते. त्यामुळे त्याचे भिडेने आणखी (दुप्पट) चांगले झाले. सवाईजींनी हत्ती, 
घोडे, नजर केले. यानंतर विक्रमजितचीही भेट झाली. दिल्लीहून भट व हिंगणेही 
आले होते. काही मदत खर्च दिला तर पूर्वेकडे जावू असे हिंगणे म्हणत होते. 
यावेळी वोडसे दतिया येथील सर्व ठिकाणचे वकीलही आले होते. 

बाजीराव पेशव्यांनी तेव्हा निजामाची भेट घेतली होती. पिलाजीही 
त्यावेळी त्यांच्याबरोबर होते. बांधेलखंडापर्यंत दोघांनी मजल मारली होती. पुढे 
“दुस. १७२६ मध्येही राणोजी भोसले, रघुजी भोसले, अंबाजी त्रिंबक, 
आनंदराव पवार याचेसह पिलाजी जाधवांनी माळव्यात मोठी स्वारी केली व 
दयाबहादूरशी युद्ध केले होते. बोलणी केली.' € त्यानंतर पालखेडच्या युद्धानंतर 
सरलष्कर दावलजी सोमवंशीचा हुकूमत बसवून देत पिलाजी व बाजीराव पेशवे 
देवगड चांदा मार्गे पुन: माळव्याकडे गेले. बंगशाशी युद्ध करून छत्रसालास मदत 


केली. उत्तर हिंदुस्थानातून आल्यानंतर बाजीरावाने पिलाजींस तगीर केले. 


९४ 


१७२९-३० हे एक वर्ष झाल्यानंतर त्यांचा सरंजाम परत दिला आणि 
कोळवण, कोकण प्रांतातील कामगिरीत पिलाजी गुंतले. 
छत्रसालास मदत- बंगशाशीयुद्ध-बुंदेलखंड: 

माळवा प्रांत कब्जात आल्यानंतर मराठे दिल्लीकडेही कूच करतील ह्या 
विचाराने बादशहा हादरला. त्यामुळे दिल्लीपती बादशहाने मराठे, बुंदेले, राजपूत 
ह्या सर्वांचाच बंदोबस्त करण्याचे ठरविले. त्यासाठी त्याने अलाहाबादचा 
पराक्रमी सुभेदार महमदखान बंगश यांची माळव्याच्या संरक्षणासाठी निवड केली. 

“इकडे १७२८त चिमाजीआप्पा आणि पिलाजी जाधवराव माळव्याच्या 
स्वारीस गेले. तेथे त्यांनी माळव्याचा सुभेदार दयाबहादर याजबरोबर 
उजनीजवळ युद्ध करून मोठे यश संपादन केले.” मध्ययुगीन 
चरित्रकोशकारांच्या म्हणण्याप्रमाणेही “इ.स. १७२८ मध्ये माळव्यावर 
चिमाजीआप्पाने स्वारी केली तेव्हा त्यांच्याबरोबर पिलाजी जाधवरावही होते 
आणि तेव्हापासून दयाबहादर व महमदखान बंगश याजबरोबरच्या युद्धातही, 
“बाजीरावाने छत्रसालास मदत करण्याकरिता बुंदेलखंडावर स्वारी केली तीतही 
हा हजर होता.” व २७-११-१७२८ रोजी उदाजी पवार फौजेच्या 
हालचालीसंबंधी आनंदराव पवार यांस लिहितांना त्याच पत्रांत असेही सांगतो 
“आमझेर व धार येथील कार्य असेल तरी राजश्री पिलाजी जाधव यांस तेथे 
ठेऊन सडी फौज तुम्ही आठ दहा हजार घेऊन पुढे चालणे.” याचाच अर्थ 
पिलाजी जाधव तेथे होते. तथापि विदर्भ संशोधन मंडळ वार्षिक १९६२/११४ 
वरती चिमाजीने २९-११-१७२८ रोजी आमझीरा येथे गिरीधरबहादर व 
दयाबहादर या दोघांही बंधूस एकाच दिवशी गारद केले असे म्हटले आहे. आणि 
इ.स.१७२८ त पिलाजी जाधव माळव्याच्या स्वारीत चिमाजीबरोबर होते आणि 


यांनी उजनीजवळ दयाबहादरशी युद्ध करून मोठे यश संपादन केले. असे बेहरे 


९६ 


यांचे मतही ह्या निबंधामध्ये लेखकाने पे.द.१३/२७ च्या आधारे खोडले आहे. 
यासंदर्भात पिलाजींचे चिमाजी आप्पांस अभिनंदनपर पत्र लिहिले. ते असे 
“दयाबहादूर आमझराचा घाट बंद करून आमझरियावरी राहिला होता. त्यास 
तो घाट टाकून मांडवगडचे घाटे चढोन गेलियावरी तो चालोन आला. 
याजकरिता जरूर जाणून युध करणे लागलो त्यास राजश्री स्वामींचे प्रतापे 
पराभवाते पावला. खासा वगैरे सरदार ठार पडले. लस्कर लुटले. हत्ती अठरा 
पाडाऊ.आले म्हणून तपसिले लिहिले. त्यावरून बहुत समाधान जाले. वडिलांचे 
पुण्य पदरी समर्थ आहे. श्रीने यश थोर दिल्हे.'" पुढे पिलाजी स्वत:बद्दल 
लिहितात “राजश्री दावलजी सोमवंशी सरलष्कर याचा अमल मुलकात बसिला 
पाहिजे. याजकरिता बीड, आंबेड, पाथरी यामार्गे आवदियावरून वासीमचे रोखे 
आलो. पुढे देवगड डावे व चांदे उजवे टाकून गढाच्या रोखे येतो.” ११ अर्थात हे 
पत्र ३-१-१७२९ चे आहे. म्हणजे चिमाजीने २९-११-१७२८ ला गिरीधर 
व दयाबहादूर दोघांस मारलेनंतर तेहतीस दिवसांनी. एवढ्या कालावधीत 
पिलाजी माळव्यातून येवून परत जाणे शक्‍य आहे. याच तारखेचे जाधवरावांचे 
आणखी एक पत्र आहे त्यात ते म्हणतात “आपले पत्र कासिदा समागमे आले. 
तेथे लि॥ की, दयाबाहादर याचे युद्ध जाहाले मोडून ताराज केले. हत्ती घोडी 
पाडाव केली. प्रस्तुत उज्ननीसंनिध आहोत. येथीलही निर्गम सत्वरच होईल 
म्हणून लि॥. त्यास राजश्री स्वामीचे पुण्यप्रतापे करून श्रीने तुम्हास येश दिल्हे 
हे बहुत संतोष जाहला. आम्ही प्रस्तुत वऱ्हाडी प्रांती आहोत.” ** सदर 
पत्रावरून चिमाजीचे दयाबहादुरी युद्ध झाले व त्यास “मोडून ताराज' म्हणजे 
हैराण केले असे स्पष्ट होते. ठार केले असे नव्हे. वरील दोनही पत्रात अंतर 
पडते. असो तसेच चिमाजी आप्पांनी गिरीधर बहादूर व दयाबहादूर या दोघाही 


बंधूस एकच दिवशी गारद केले हे चुकीचे ठरते. तसेच बाजीराव पेशव्यांनी 


९६ 


चिमाजी आप्पांस पत्र लिहिले (४-१-१७२९) त्यामध्ये ते म्हणतात “नर्मदा 
पार होऊन मालवियात गेलेस, गिरिधरबहादर यास बुडऊन, उजनीस गेलेस हे 
सविस्तर लिहिन पाठविले ते कळले. येसियास पूर्वी तुम्ही जासुदाबराबरी युधाचे 
वर्तमान लिहून आबझरियाचे मुकामीची पत्रे पाठविली ती प्रविष्ठ जाहली.” री 
ह्याही पत्रावरून गिरीधर बहादरच्या पराभवाचा स्पष्ट उल्लेख मिळतो. 
दयाबहादूरच्या नव्हे. म्हणजे गिरीधर व दयाबहादूर दोघांना एकाच वेळी गारद 
केले हे म्हणणे खोटे पडते. यासंदर्भात आणखी एक पत्र महत्त्वपूर्ण ठरते ते 
म्हणजे, मानाजी वाघ व निलो कृष्ण यांनी पिलाजींना मांडवगड व 
दयाबहादूरच्या संदर्भात माहिती कळविली. इ.स. १७२८ ती अशी- “आपण 
आम्हास माडी व तलाटीस ठेवले. बकाणरचे ठाणे हवाला करून रो|। 
फिरगोजीसेलकेची व आमची व करून त्याची आमची गाठी घातली. त्यास 
त्याची वर्तणूक तो पहिलेपासून आपणा ठावकी आहे. यैसे असोन गाठी घालोन 
दिल्ही. त्यास माघे रो! निलोबा फौजेनसी राहिले होते ते येतील न येत, 
याकरिता आपली आज्ञा मान्य करून राहिलो तो सवेच तेहि आले. ते आपण 
मिळोन अवघे अजीवर गुदराण उपासपारणी करून आपला मार्ग लक्षीत आहो. 
परगणे तो उद्वश होते त्यास कौलकरार देऊन वसाहत केली. येक दोन मवास 
होते. त्याच्या भेटी घेऊन सरोदा करून बंदोबस्ती केली. इंदुरासही पेगम 
लाऊन तेथीलही अनुसंधान आले होते. त्यास दयाबहादुर व संताजी भोसले 
इंदुरकर मंडलाई घेऊन जाबेवर आला. त्यामुळे इंदुरास जाणे जाहाले नाही. व 
नबाब मांडवचा तलाठीस आला होता त्याची भेटी घेतली. सरोदा 
केला....माडिवच्या नबाबाच्या चित्तात आहे की, राजश्री तात्याची भेटी घ्यावी, 
सरोदा करावा ऐसे आहे. तरी आपल्या चित्तास येईल तैसेच उत्तर पाठविणे. 


त्यासारिखे नबाबाचा मुद्दा घेऊन आम्ही भेटीस येऊ.” ती कृष्ण व 


९७ 


मानाजी वाघ पिलाजींना माळव्यातील गोष्टी व दयाबहादूर बद्दल कळवितात. 
आणि “आपला मार्ग लक्षित आहो” असेही म्हणतात. म्हणजे पिलाजी वरील 
दोघांना तेथे ठेवून आले होते. त्यांनी माळव्यात आपली माणसे व फौज ठेवली 
होती. हे पत्रही १७२८ चे आहे. त्यावरची तारीख नाही. तसेच ९-१२-१७२८ 
रोजी बाजीरावांनी चिमाजीआपांस लिहिले की, “सांप्रत आजच वर्तमान आले 
की तुमचे व गिरीधर बहादर याचे युद्ध जाहले. गिरीधर बहादर याजकडील 
कितेक सरदार व लोक मारून गिरधर बहादर बुडविला. लस्कर लुटून खासा 
दस्त जाहाला म्हणून वर्तमान आले आहे. यैसियासी ये गोष्टीचे तत्वता वर्तमान 
काय आहे ते सविस्तर लिहून पाठविणे. जर हे गोष्टी जाहाली असिली तरी 
उज्ञनी सुभ्याचा बंदोबस्त करून मग कोण्हीकडे पोट भरावयास असुद्या 
मुलकात जाऊन फौजेची उस्तवारी करणे. उज्ननी शहराचाही पैका बरा घेणे. 
लोक कोण कोण कैसे आहे ते लिहणे.” * 'तात्पर्य वरील सर्व नोंदी पाहिल्या तर 
प्रत्येक जणाच्या लिहिण्यात एकवाक्यता दिसत नाही.बाजीराव पेशवेंना तर 
गिरधर बहादर बुडविला हे खरेच वाटत नव्हते. त्यामुळे या गोष्टीचे तत्वता 
वर्तमान विचारतात, जर हे गोष्टी जाहाली असली (म्हणजे गिरधर बहादर 
बुडविला असेल) तर उजनीचा बंदोबस्त करण्याचेही ते सांगतात. म्हणजे गिरधर 
व दयाबहादूर यांना एकाच वेळी गारद केले हे मत चुकीचे ठरते. येथे 'ब्रम्हेंद्र 
स्वामी चरित्र“ पान अडुसष्टवरील पारसनीसांचेही एक मत पहाण्याजोगे 
आहे.'” ४ मे इ.स.१७२९ मध्ये 'राजा गिरधर यासी उदाजी पवार व चिमणाजी 
पंडीत ह्यांनी युद्ध करून इ.स. १७२९ मध्ये ठार केले. (ग्रांट डफ). त्यानंतर 
त्याचे जागी दयाबहादुर ह्याची दिल्ली दरबारातून योजना झाली. त्यावर चिमाजी 
आपानी स्वारी करून त्याचा धारेजवळ तेरळे येथे पराभव केला. ह्या युद्धात तो 


मारला गेला असे ग्रॅटडफ म्हणतात. परंतु त्याचा सन १७३३ असा पुढे देतात. 


९८ 


बंगशास बुडवितो असे म्हणणे व त्याप्रमाणे घडविणे हे साधे काम नव्हते. हे पत्र 
४ एप्रिलचे आहे तर त्यानंतर लगेचच ते दवण प्रांतीही आहेत. २७ एपिल 
१७२९ रोजीच्या एकापत्रात कृष्णराव महादेव बाजीराव पेशव्यांकडे 
पिलाजींबद्दल तक्रार करतो की, “पिलाजी जाधव याणी दबण मारिली याकरिता 
फिरंगीयाचा व आमचा बिघाड झाला.” व त्यांचे मुक्काम थोड्या कालावधीत 
अनेक ठिकाणी दिसतात. 

छत्रसालाच्या मदतीला बाजीराव पेशवे इ.स. १७३३ मध्ये गेले असे 
ग्रँट डफचे म्हणणे इतिहासाचार्य वि.का. राजवाडे यांना मान्य नाही. त्यासाठी 
त्यांनी आपल्या खंडात पिलाजींचे एक पत्र देऊन उहापोह केला आहे. 
पिलाजींनी राघोपंत व रामाजीपंत यांस पत्र लिहिले त्यात- “येथील कुशल 
तागायत छ १२ सवाल जाणून स्वकीये कुशल लेखन करणे. यानंतर :- तुम्ही 
पत्र इंदूरचे मुक्कामीहून चैत्रशुद्ध एकादशीचे पाठविले, ते सुपे वेदा बंगस येथील 
मुक्कामी छ ९ सवाल पावले. वर्तमान कळले. घरचे वर्तमान व महालचे वर्तमान 
लिहिले ते कळो आले. ऐशियास महालावर वराता आहेत. त्यास सरदेशमुखी 
वगैरे नेमणुकीप्रमाणे ऐवज ज्याचा त्यास पावणे. अखेरसाली गवगवा न ठेवणे. 
आम्हाकडील वर्तमान तरी महंमदखान बंगस प्रयागचा सुभा, छत्रसाल राजस्थान 
बुंदेलखंड, याजवर मसलत करून चालोन आला होता. त्यास आम्ही व ते 
(छत्रसाल) एकत्र होऊन बंगसास वेढा घालून बसलो होतो. इतकियांत बंगसाचा 
लेक कायेमखां तीस हजार फौजेनसी छ ९ रोजी आम्हावर चालोन आला. 
त्यासी आम्हासी लढाई झाली. ईवरईच्छेने फौजेनिशी हा बुडविला. तीन हजार 
घोडे घेतले. व १३ ही पावले. आपल्या पागेस ८ हत्ती आले व एक पील व 
१०० घोडे १७ उंट याशिवाय लस्करात शे-दोनशे घोडे व ५०/६० उंट 


आले. वरकड आमच्या लष्करातील सुखरूप आहे. झुंजात ठार झाले त्याची 


१०२ 


यादी लिहिली आहे. त्याप्रमाणे ज्याच्या त्याच्या घरी वर्तमान पावते करणे. 
आम्हीही मजल दरमजल येतो. बहुत काय हे विनंती” याच पत्री पंतप्रधानांची 
पत्रे, बाळाजीपंताचा लखोटा पोहच करण्याबद्दल लिहिले. लढाईत वीरगती प्राप्त 
झालेल्यांची नावे (यादी) लिहून पाठवून ज्याच्या त्याच्या घरी बातमी 
देण्याबद्दल सांगतात. सगळ्या गोष्टींकडे पिलाजींचे किती लक्ष असायचे ते 
कळते. दुसरे येथेराजवाडे १७२९ साल मानतात. वि.का. राजवाडे यांच्यामते 
तारखेच्या निश्‍चिततेच्या दृष्टीने हे पत्र फार महत्त्वाचे आहे. “छत्रसालाच्या 
मदतीला बाजीराव १७३३ मध्ये गेला म्हणून ग्रॅट डफ आपल्या इतिहासाच्या 
चौदाव्या भागात लिहितो. परंतु ग्रँ॑ी डफचे ह्या मोहिमेचे साल अजिबात चार 
वर्षांनी पुढे गेले आहे. व ते कसे ते पुढील तारखांवरून दिसून येईल. इंदूरचे 
चैत्रशुद्ध एकादशीचे पत्र बंगसच्या वेढ्यात ९ सवाली पोहोचले म्हणून जाधवराव 
लिहितो. हे पत्र इ.स. १७३३ तील धरले तर इंदूरहून पत्र निघून बंगसाच्या 
वेढ्यास पोहोचण्यास अवकाश रहात नाही. कारण चैत्र शुद्ध एकादशीलाच 
सवालचा नववा चंद्र येतो...अर्थात १७२९ सालच बरोबर ठरते. त्यासाली 
चैत्रशुद्ध सवाली म्हणजे एप्रिलच्या २७ व्या तारखेस महंमद खान बंगसाचा पुत्र 
कायमखां पिलाजी जाधवावर चालून आला व पराभूत होऊन पळून गेला.” टर 
तात्पर्य राजवाडेही छत्रसालाच्या मदतीस बाजीराव १७२९ मध्ये गेले म्हणतात. 
आता या सनाची निश्चितता पत्रावरून राजवाडेंनी इ.स. १७२९ हीच धरली 
आहे. (१६ जुलै १७२९ रोजी रियासतकार बाजीराव पुण्यात परत आले असे 
म्हणतात तर १२ जून १७२९ रोजी पिलाजीस (मु. गदाकोट) तागीर केले 
आणि १७ जुलै रोजी त्यांचा सरंजाम राणोजी शिंदेस दिला. रा.खं.२/५८) 
तथापि वरील पत्राचाही उल्लेख देवून बंगशाचा पुत्र काईमखांच्या लढाईसंदर्भात 
जवळपास अशीच माहिती देणारे आंबाजी त्रिंबकने सखुबाईस पाठविलेले एक 


१०३ 


पत्र मिळते. आता ही सखुबाई कोण ? याविषयी या पत्रांतून काही बोध होत 
नाही. तथापि पिलाजी जाधवरावाचे पत्र राघोबापंतास आले. त्यातील मजकूर 
लिहून सखुबाईस पिलाजींचे वर्तमान कळावे म्हणून लिहिले. याचा अर्थ 
पिलाजींचे व सखुबाईंचे रक्ताचे-जवळचे नाते असावे. अंबाजी त्रिंबक, 
सखुबाईना लिहितात :- “शके १६५५ वैशाखा शुद्ध १० (इ.स. १७३३ एप्रिल 
१२ चिरंजीव सखुबाईस प्रती आबाजी त्रिंबक आसिर्वाद. उपरी आम्ही तारीख 
छ ८ जिलकादपरियेत कुशल आसो. विशेष तुम्हाकारणे फणस २ दोन पाठविले 
आहेत ते घेणे. थोर फणस इरसाल आहे. त्यामधील पंचवीस तीस गरे यांचे रोप 
घालणे. याउपरी राजश्री पिलाजी जाधव यांचे पत्र छ १२ सवालीचे मु॥ सुपे 
वेढा बंगस येथील मुकामीहून राजश्री राघोपंताच्या नावे आले त्याची नकल 
शहरीहून पुणियास आली. तेथून सातारियास आली. त्यामध्ये मजकूर लिहिला 
होता की बंगसाचा पुत्र काईमंखान तीस हजार फौजनिसी चालोन आला. त्याचे 
आमचे युद्ध ९ सवाली जाले. त्यास बुडविले तीन हजार घोडे हाती तेरा व उंटे 
घेतली लूटून फन्ना केला याउपरी मजल दर मजल देशास येतो म्हणून लिहिले 
होते. तुम्हांस वर्तमान कलावयाकरिता लिहिले आसे. याउपरी राजश्री त्रिंबक 
हरी यास लाखोटा पाठविला आहे. तो सुपियाच्या महारापासी देऊन त्याजपासी 
पावता करणे तुम्ही आपले वर्तमान लिहित जाणे. बहुत काय लिहिणे हा 
आशीर्वाद.” भं 

या पत्राच्या वरती शके १६५५ म्हणजे १७३३ असे आहे. म्हणजे 
त्यांच्या मताप्रमाणे ग्रॅंड डफ म्हणतो तसे इ.स. १७३३ सालच (छत्रसाल- 
बंगसच्या मोहिमेचे) बरोबर धरायचे का ? म्हणजे राजवाडेंचे मत तात्पुरते 


चुकीचे वाटतं. 


१०४ 


यानंतर या मोहिमेसंदर्भात छ. २९ जिल्हेजचे पिलाजींचे चिमाजींना 
पत्र- “राजश्री बाजी भिवराऊ व चिरंजीव राजश्री आपा यांची पत्रे च १५ 
जिल्कादची जाधवहटीचे मुक्कामची आली. सर्व सुखरूप आहेत. पलिकडील 
उद्योग संपादून जाधव हटीमध्ये प्रस्तुत आहेत. दिल्लीहून महंमदखान बंगस 
ग्वालेरीस येत होत. चंबेलीचे रेतीमध्ये आपले फौजेचे वर्तमान ऐकिले, मग तेथेच 
मुकाम करून राहिला. आपल्या फौजा जाऊन च्यार पाच रोज सिकंदा केला. 
मग त्याचकडील भला माणूस आला. इकडून राजश्री कुसाजी गणेश पाठविले 
होते. राजश्री राऊ स्वामींचा तिकडे स्नेहाचा विचार, याजकरिता ते गोष्टीवर 
नजर देऊन फौजा फिरोन आल्या. हे वृत्त त्यांनी लिहिले होते. आपणास कळावे 
याजकरिता लिहिले असे. विशेष काय लिहिणे. कृपा केली पाहिजे हे विनंती. 
सांप्रत पर्जन्यकाल समीप आहे. येथे सारची पागेची घोडी आहेत त्यास 
पाऊसात मोमजामे पाहिजेत, यैशियास जामदारखानात मोमजामे असतील तरी 
दोन तीन मोमजामे पाठविले पाहिजेत.” क 

पुढे माळवा बुंदेलखंडातील अर्धवट राहिलेली कामगिरी पार करणे 
अत्यावश्यक होते. तसेच दतिया, ओरछा वगैरे भागातील चौथाई वसूल करणे 
आवश्यक होते. त्यासाठी शाहू महाराजांनी पिलाजी जाधवरावांस माळव्यात 
बुंदेलखंडात पाठविण्याचे ठरविले. दोन एक महिने तर पिलाजींना ह्या स्वारीची 
तयारी करण्यात गेली. ही स्वारी भदावरची स्वारी म्हणून ओळखली जाते. 
डिसेंबर १७३४ मध्ये पिलाजींनी अशिरगडजवळ मुक्काम केला. त्यांच्याबरोबर 
शिंदे, होळकर, गोविंद हरि, तुंबाजी अनंत, सतकर इ. सरदारमंडळी होती. 
पिलाजींनी बढवाईस मोर्चा लविला. ९ एप्रिल १७३४ च्या एका पत्रांत पिलाजी 
लिहितात :- “दतियाचा कारभार उरकून सिंदे होळकर अहिरवाड्याकडे व 


आम्हीग्वाल्हेरीस गेलो. भदावरचा कार्यभाग विल्हेस लावला. पुढे जावे तरी 


१०५ 


मुलूक सर्व वैराण, सबब परत फिरून नरवरास आलो.” ढे मुघल-मराठा 
युद्धाने जोर पकडला होता. इ.स. १७३४ च्या सुरूवातीसच पिलाजींनी 
बुंदेलखंडात भयंकर धामधूम केली व बादशहावर जरब बसविण्यात ते यशस्वी 
झाले. बादशाहाने खानडौरान व मीरआतीष यांस पिलाजींना प्रतिकार करण्यास 
पाठविले.ते सिरोंज पर्यंत आले. पण पिलाजीनी निकराने लढा दिला. मल्हारराव 
होळकरांनी बुंदीकोटावर त्रेधा उडविली. पुढे उन्हाळ्याची तीव्रता वाढली आणि 
पिलाजी दक्षिणेकडे परतले. मुघल फौजही रिकाम्या हाती दिल्लीकडे गेली. ह्या 
लढाईत मराठ्यांनी फारसे काही मिळविले नसले तर बादशहाचे मात्र धाबे 
दणाणले होते. 

यानंतर मराठ्यांना उत्तरेतून कायमचे हाकलून देण्याच्या इराद्याने मुघल 
बादशहाने चंग बांधला त्यासाठी त्याने राजपूत संस्थानिकांची एकजूट करून 
हाताशी धरले. परंतु पावसाळ्यामुळे हा करार कागदोपत्रीच राहिला. परंतु पुढे 
मराठ्यांना चिरडून टाकण्यासाठी रजपूतांना हाताशी घेऊन बादशहा मोहीम 
काढणार ही बातमी छत्रपति शाहूमहाराजांना कळताच त्यांनी पुन: पिलाजी 
जाधवराव यांना उत्तरेच्या स्वारीवर जाण्याची आज्ञा केली. ह्यावेळी राधाबाई 
पेशवेही यात्रेच्या निमित्ताने उत्तरेत निघाल्या. राधाबाई पेशवे यांच्याबरोबर 
नानासाहेब पेशवेही होते. राधाबाईंची काशीयात्रा हे एक राजकारणच असावे. 
कारण नानासाहेबासही बरोबर घेतले तर त्यांस राजकारणाचा व लढाईचा 
अनुभवही यावा. दुसरे महत्त्वाचे चिमाजी आप्पा व बाजीराव हे जंजिऱ्याच्या व 
आंम्यांच्या भानगडीत अडकल्याने स्वारीवर जाऊ शकत नव्हते. पिलाजी 
कोरेगावीहून १७ नोव्हे. इ.स. १७३४ मध्ये निघाले. कुरवाई-नरवर प्रांत करीत 
बुंदेलखंडात गेले. बादशहानेही आपल्या प्रचंड फौजेची जय्यत तयारी केली. 


आणि त्याने आपल्या फौजेची विभागणी करून एक खानडौरानच्या नेतृत्त्वात 


१०६ 


पश्‍चिम बाजूस माळव्यावर आणि पूर्वेकडून बुंदेलखंडावर कमरूद्दीन खानाच्या 
नेतृत्वात असे एकाच वेळी रवाना केली. कोटेकर, दुर्जनसिंग, अभयसिंग, 
जयसिंग ही मंडळी खानडौराला (मिरबक्षी) मिळाली. खानडौरान व शिंदे 
होळकर यांच्यात रामपुऱ्याजवळ युद्ध झाले. जयपूर-जोधपूर अशा प्रदेशात 
अचानक हल्ले करून होळकरांनी खानडौरानास जेरीस आणले. शेवटी २४ मार्च 
१७३५ मध्ये खानडौरान व शिंदे होळकर यांच्यात तह झाला. यावेळी 
खानडौराने होळकरांस २२ लक्ष रुपयांची खंडणी देण्याचे मान्य केले. इकडे 
तीच गत कमरूद्दीन खानाचीही झाली. कमरूद्दीन खानाचा पाडाव करण्यात 
पिलाजींच पुढे होते. २० नोव्हेंबर १७३४ रोजी माळव्यात पूर्वेकडून कमरूद्दीन 
खान मोठ्या फौजेनिशी व तोफखान्यानिशी आम्याहून मराठ्यांची हकालपट्टी 
करण्याची जिद्द बाळगून निघाला. यावेळी पिलाजींबरोबर राणोजी शिंदे, 
व्यंकटराव घोरपडे असे सरदार होते. १७३५ च्या सुरूवातीसच ते बुंदेलखंडात 
गेले. तेथे युद्ध प्रसंग झाला. त्यात सटवोजी जाधवरावही पिलाजींच्याबरोबर 
होते. शाहू महाराजांना दिल्लीहून फौज निघाल्याची बातमी कळल्याने त्यांनी दूर 
प्रांते न जाता एक महिनापर्यंत फत्तेपुरातच रहाण्याची आज्ञा केली. पुढे 
फेब्रुवारीत नबाब कमरूद्दीन खान पाठीमागून चालून आला. व त्याचेबरोबर युद्ध 
प्रसंग झाला. १३ फेब्रुवारीसही चालते मजलीस युद्ध झाले. कमरग्यामध्ये फौज 
घालून मुघलाचे शे सवाशे उंट घेतले. लढत लढत जाऊन मुघलांनी 
उदतसिंगाच्या तळ्यावर मुक्काम केल. दुसऱ्याच दिवशी ईद असल्याने बिनबोभाट 
खान निघाला होता. परंतु मराठी सैन्याला आपल्या हेरगीरांकडून ही बातमी 
कळताच त्यांनी मुघलांबरोबर युद्ध केले. पिलाजी जाधव सटवोजी जाधव, 
राणोजी शिंदे, संताजी मोरे, भिका शिंदे, गोविंद हरी, सत्तकर वगैरे मंडळींनी 


कमरूद्दीन खानाशी लढत त्याला वोडशांत नेले. युद्धाची माहिती देताना 


१०७ 


व्यंकटनारायण म्हणतात- “जो मुघल आमचे पाठीवर चालोन आला, त्याचे 
पाठीवरी स्वामींची फौज लागोन आडा करून वोडशांत घातला हे सलाबत काही 
सामान्य जाहली असे नाही.” गे सर्वांनी अतिशय मेहनत करून काम फत्ते केले 
होते. पिलाजींनी २ मार्च १७३५ च्या बाजी सखदेवास लिहिले- “वजीर 
कमरूद्दीन खान वीस पंचवीस हजार फौजेनसी आम्हावर रवाना होऊन आला. 
त्याची आमची दोन तीन युद्धे झाली. त्याचे दोन तीनसे उंटे व गोडी पाडाव 
आम्हाकडे आली. “त्याउपरी आम्ही तिकडून निघून पोहरी शिवपुरी, कुलारस 
प्रांते आलो. मोगल नखरावरी आहे कमरूद्दीन पाच लक्ष देतात; त्यास व 
आम्हासी आमचे मनोगत नाही. बारा कोसांची तफावत आहे. पुढे आम्ही मजल 
दरमजल बुंदेलकंडात बुनगे आहेत त्यास सामील करून चांदे देवगडच्या 
मुलकातून देशास येऊ.” ४ अशाच स्वरूपाचा मजकूर नारो शिवदेवने 
बाजीरावांना कळविला. १४-३-१७३५ “पिलाजी जाधव व कमरूद्दीनखानाची 
गाठ पडली.तेव्हा छत्रसालाचे लेक हिरदेसा राजश्री पिलाजी जाधवराऊ यासी 
सामील जाले. त्यांनीही कमरूद्दीन खानासी येक दोन लडाई जबरदस्त घेतली 
आता प्रस्तूत पाचसात कोसाचे तफावती आहे. कमरद्दीन खान नरवरेवर आहे. 
सिप्री कुलारसेवर जाधवराऊ आहेत. पाच लक्ष रुपये कमरुद्दीनखान यासी 
देतात. परंतू यांचे मनोगत विशेष आहे. अद्यापी काही ठराव नाही.” 
ग्वाल्हेजवळ पिलाजी जाधवरावांनी सय्यद नजमुद्दीन अणि विक्रमाजित 
कोठडेकर यांस पकडले. परिणामी बादशाही दरबारात पुन: नव्याने हालचाली 
सुरू झाल्या. आणि मोंगल दरबारात दोन गट पडले. सादत खान, 
सरबुलंदखान, बंगश असा एक गट तर जयसिंग आणि खान दौरान यांचा एक 
गट. अर्थात अंतस्थ जयसिंग मराठ्यांना सामील आहे असा त्याच्यावर दोष 


ठेवला गेला होता. दुसरीकडे सादतखान व निजाम एक होऊन बादशाहास 


१०८ 


संपवितील असे खानदौरानचे म्हणणे पडले. जयसिंगाने पिलाजी जाधवराव व 
शिंदे होळकर-पवार या सर्व सरदार मंडळींनी जयपूर दरबारात येऊन 
बादशहाची भेट घ्यावी असे सांगितले. त्यासाठी रोजी पाच हजार रुपयाप्रममाणे 
खर्च, माळव्याची रोख चौथाई व पिलाजींच्या नरवर येथील जागिरीचा त्यांत 
वसूल देण्यात येईल. तसेच सिंरोज, दतिया, ओर्छा वगैरेचे जे उत्पन्न होते ते 
तेथे आल्यानंतर नगद निशा करू असे जयसिंगाचे हे म्हणणे सर्वांना पटले आणि 
पेशव्यांनी बादशहास भेटण्यास हरकत नाही असे ठरले. पुढे पिलाजी जाधवराव 
जुलै ५ इ.स. १७३५ रोजी पुण्यास रवाना झाले. पिलाजी जाधवराव, शिंदे, 
होळकर, बाजी कदम, सतकर, व्यंकटराव इ.ची जी एकत्रित जूट होती, ज्याला 
सांघिक कार्य म्हणता येईल, ते बादशाही फौजेत नव्हते. तसेच मराठ्यांच्या 
इतकी राज्याबद्दल निष्ठा, आवेशपूर्णलढाही त्यांच्यात कमी होता त्यामुळे 
साहजिकच मुघल सत्तेला हळूहळू हादरे बसू लागले. मुघली सामर्थ्य खिळखिळे 
होऊ लागले. बादशाहाने जयसिंगामार्फत पेशव्यांची भेट घेऊन मार्ग काढण्याचे 
ठरले. ४ मार्च १७३६ मध्ये किशनगड नजीक बांभोला येथे बाजीराव जयसिंग 
भेट घडली. यासंदर्भात पिलाजी म्हणतात “आपली पत्रे ता. ५ मार्च १७३६ ची 
मनोहर पूरममुक्कामीहून आली. सकलार्थ अवगत होऊन परमसमाधानझाले. 
सवाईजींची भेटी होऊन परस्परे सन्मान आदर पुरस्कार व स्नेहाभिवृद्धी झाली. 
उत्तम गोष्ट जाली. आपल्या महत्त्वानुरूप सर्व उत्तमच होईल यांत संदेह 
नाही.” वश तथापि ही भेट फारशी फलदायी ठरली नाही. कारण पेशव्यांच्या 
मागण्या वाढतच राहिल्या. तरीही जयसिंगाने पेशव्यांना प्रतीवर्षी पाच लाख 
खंडणी देण्याचे मान्य केले. व माळव्याच्या सनदा मिळवून देण्याचे जयसिंगाने 
ठरविले. तथापि बादशाही दरबारातील विरोधी गटाला म्हणजे निजामाला 


जयसिंगाचे हे म्हणणे मान्य नव्हते. त्याच्या मते बादशहाने बाजीरावाची भेट घेऊ 


१०९ 


नये. शेवटी बादशाहाने माळव्याचा सुभा जयसिंगाकडेच ठेवला व नायब सुभेदारी 
बाजीराव पेशव्यांना दिली. 

पेशव्यांनी वाढत्या मागण्या केल्या. उदा. माळव्याची सुभेदारी 
बाजीरावाने आपल्याकडे मागितली. दक्षिणेतील सहा सुभ्यांचे सरदेशपांडेपण 
मागितले. मांडवगड, धार, रायसीन, किल्ले द्यावेत. बुंदेलखंडातील चंबळपर्यंतचा 
प्रदेश द्यावा, पन्नास लक्ष रुपये पेशव्यांच्या कर्जफेडीसाठी बंगालातून बादशहाने 
पेशव्यांना द्यावेत. व इ. १३ लक्ष रुपये लष्करी खर्च म्हणून द्यावा व पिलाजी 
जाधव जेव्हा दिल्लीस प्रत्यक्ष बोलणे करण्यास जातील तेव्हा ४ लक्ष द्यावेत. 
दिल्लीवर स्वारी- वरती सांगितल्याप्रमाणे दिल्लीमध्ये बादशहाच्या दरबारात बरेच 
राजकारण शिजत होते. सवाई जयसिंगाच्या मध्यस्थीने माळवा प्रांतातील 
चौथाई व सरदेशमुखीचे हक्क मिळाले ते वसूल करण्यासाठी शिंदे-होळकर यांनी 
त्या भागात आपला अंमल बसविण्यास सुरूवात केली. दिल्लीचा वजीर 
खानदौरान यांस हे पटले नाही. त्यामुळे त्याने आपला बंधू मुजफरखान यांस 
मराठ्यांना प्रतिकार करण्यासाठी रवाना केले. तसेच निजामासही जयसिंग आणि 
बादशहाचा मनसुबा मान्य नव्हता व त्याच्यात आणि खानात वैमनस्य आले. 
त्यामुळे त्यानेही बादशहावर नाराजी दाखवली. परिणामी बादशहाने कमरुद्दीन 
खान व खानदौरान या दोघांना मोठ्या फौजेनिशी पाठविले. आग्र्याच्या मार्गाने 
कमरूद्दीन खान व राजपुनान्यात खानदौरान निघाला. पिलाजी जाधवराव 
ह्यावेळी बुंदेलखंडात वोडसे दतिया, नरवर इत्यादी संस्थानिकांकडून खंडण्या 
घेत भदावरमध्ये आले. बाजीराव पेशवेही बरोबर होते. दिल्लीचे लष्कर मथुरेच्या 
बाजूने येत आहे हे समजल्याने जाधवराव व पेशवे प्रतिकारासाठी निघाले. 
त्यांनी व होळकरांनी खानदौरान, कमरुद्दीन खानाची चांगलीच फजिती केली. 


सादतखानाने तर बादशहाला खुश करण्यासाठी म्हणून पिलाजी जाधवराव, 


११० 


विठूजी बुळे, होळकर या मराठी सरदारांस ठार करून, मराठी लष्करास 
चमेलपार (चंबळपार) हुसकावून दिले अशा बडे जावीच्या खोट्या बातम्या दिल्ली 
बादशहाकडे पाठविल्या. तेव्हा मराठे सरदारांना व पेशव्यांस ह्या गोष्टीची चीड 
उत्पन्न झाली. आणि त्यांनी दिल्लीवर स्वारी करण्याची कसून तयारी केली. 
पेशव्यांनी दिल्लीला बादशहास तसे कळविलेही. फेब्रु. १७३७ च्या एका पत्रात 
राजश्री पिलाजी जाधवराव ओडशे दतियापाशी असतांना कमरूद्दीनखान चालून 
आला. दोघात युद्ध होऊन दोन्हींकडील लोक कामी आले. त्यानंतर पिलाजींनी 
तेथून निघून फनीचे घाटे नरवरा अलीकडे दहा कोसावर आले. त्यांच्याबरोबर 
छत्रसालांचा पुत्र हिरदेसा होता. कमरुद्दीन खानही नरवरास गेला. त्याचेबरोबर 
राजा भदोडिया होता. तेथे पिलाजींनी कमरुद्दीनखानाची फार खटपट केली पुढे 
ते बुंदीकडे निघाले. पिलाजी जाधवराव उत्तरेत असतांनाच ह्यावेळी १७३७ 
मध्ये संभाजी जाधवरावांच्या मुलीचे लग्न इकडे वाघोलीस होते. ३ एप्रिल इ.स. 
१७३७ चे चिमाजीआपास पिलाजी जाधवराव लिहितात, डी “येथील क्षेम 
तागाईत छ १३ जिल्हेज मुकाम नजीक जयनगर. आहेर, प्रांत भदावर येथील 
कार्यभाग विल्हेस लागली यानंतर चमेली पार होऊन यमुनातीरास आलो. तेथे 
पाच सात मुकाम करून, सादरखान यमुनापार होता. त्याजवरी सड्या फौजा 
यमुनापार घेऊन गेलो. तेथे युद्धप्रसंग बरा खेसीने जाला. मोंगल पराभवाते 
पाववून आग्र्यासन्निध नेऊन घातला. तेथून माघारे फिरोन आइली तिरास 
आलो. राजश्री जगतराज व राजश्री संभासिंग बुंधेले पंधरा हजार फौजेनिसी 
भेटीस आले होते. त्यांच्या भेटी जाल्या. तदोत्तर त्यांस निरोप देऊन त्यास 
समागमे आपले बुणगे लावून देवून, सड्या फौजा आग्रे उजवे हाते टाकून 
इंद्रप्रस्थावरी मोहिम केली. कमर्दीखान व खानदवराखान, सादतखानास सामील 


व्हावयास मथुरेवरून आग्र्याकडे गेले. आम्ही सड्या फौजांनिसी नीट इंद्रप्रस्थास 


१११ 


गेलो. तेथे दोन मुक्काम केले. दुसरे मुक्कामास शहरांतून त्याचे मोगल चार पाच 
हजार बाहिर निघाले. त्यांचा आमचा युद्धप्रसंग बराच होऊन शेंपन्नास मोंगल 
जीवे मारले. याखेरीज शेपन्नास जखमी केले. दोनशे घोडे पाडाव आले व दोन 
हत्ती घेतले. आणि तेथून कूच करून आलावर्दीची सराई सहा कोस होती; तेथे 
मुक्काम करून राहिलो. इतकियात कमर्दीखान वजीर मथुरेकडून फिरोन 
आम्हासंनिध आला. त्याची आमची गाठी पडली. युद्ध प्रसंग जाला. एक हत्ती व 
दोन उंट बाणाचे घेतले. तेथून आम्ही कूच करून रेवाडीवरी आलो. ते दिवशी 
सादतखान व खानदवरा इंद्रप्रस्थास आले. दुसरे दिवशी कमर्दीखान व ते एकत्र 
आले. मग आम्ही स्वार होऊन जयनगरासन्निध आलो. येथून चमेली, उदगीर, 
देवगिरीजवळी पार होऊन येतो.” या पत्रांवरून दिल्ली येथील युद्धाची थोडीशी 
कल्पना येते. एकंदर मुघलांचा पराभव झाला. या युद्धातील पिलाजी 
जाधवरावांची उत्कृष्ट कामगिरी पाहून पेशवे- छत्रपती यांस आनंद झाला. 

भोपाळ स्वारी- प्रारंभीच्या काळात निजाम व पेशवा लष्करासह भोपाळच्या 
आसपास मुकाम करून होते. पण ह्यावेळी पेशवानिजाम यांच्यात काही चकमकी 
झाल्या नाहीत. पुढे दोघांत मैत्री होती असे नाही आणि वैर होते म्हणावे तर 
भेटीगाठीही होत नव्हत्या असे रियासतकारही म्हणतात. परंतु अंत:करणे संशयी 
होती. ह्यावेळी पेशव्यांनी बाजीरावांसी निजामाच्या भेटीसाठी पिलाजींना व 
बाबुराव मल्हार यांस पाठविले. भेटीनंतरच पिलाजी कळवितात “काली २८ मे 
रोजी नबाबाची भेटी जाहली. बहुत आदर करून खुषी जाहले. वस्त्रे आपण 
दिल्ही ती गुजराणली. आपणास शिरपाव पाठवून देत आहेत. परवा कूच करून 
पुढे जाणार. वरकड कितेक वर्तमान भेटीनंतर निवेदन करीन. सेवेसी येवून 
पौचेपर्यंत मुक्काम केला पाहिजे. भोपाळकर यार महंमदखानाच्या मुलकास तूर्त 


२८ 
उपसर्ग न द्यावा. नवाबाबरोबर पुत्र चि. आप्पास दुराईसराईपावेत पाठवितो.” 


११२ 


निजाम पिलाजींच्या भेटीत काय बोलणे झाले हे या पत्रातून समजत नाही. 
बहुधा पत्रात लिहिण्यासारखे खुले संभाषण नसावे. काही गोष्टी महत्त्वाच्या व 
गुप्तस्वरूपाच्या असू शकतात. त्यामुळेच पिलाजी “कितेक वर्तमान भेटीनंतर 
निवेदन करीन” असे म्हणतात. पेशव्यांकडून निजामास कोणताही उपद्रव होऊ 
नये म्हणून ते सटवाजी जाधवरावांस दुराई-सराईपर्यंत निजामाच्या सोबत 
देतात. यावरून निजाम एक तर बाजीराव पेशव्यास घाबरत असावा किंवा 
बाजीराव पेशव्याबद्दल त्याला म्हणावा तसा विश्वासही नसावा. भेटीनंतर निजाम 
२ जुलै १७३७ ला दिल्लीस गेला. व पेशवे, शिंदे, पिलाजी जाधवराव, होळकर 
पुण्याकडे परतले. 

निजाम बादशहाची दिल्ली येथे भेट झाली त्यात पाच सुभे (प्रयाग, 
गुजरात, अजमेर, अकबराबाद, माळवा) व करोड रुपये बादशहांकडून घेऊन 
त्याच्या बदल्यात मराठ्यांस माळव्यांतून कायमचे हाकलून देण्याचे कबूल करून 
सर्व हक्क बादशहाकडून घेऊन निजामाने दिल्लीहून दक्षिणेकडे प्रयाण केले. 
यावेळी निजामाकडे तीस हजार स्वार, तोफखाना होता. आणि तो आग्रा यमुना 
दुआब मार्गे बुंदेलखंडात उतरला. इकडे बाजीराव पेशव्यांस छत्रपतींस दिल्लीतील 
बातम्या पोचत होत्या. साहजिकच बाजीराव, चिमाजी आप्पा, पिलाजी 
जाधवराव वगैरे मंडळी पुण्याहून १२ नोव्हेंबरला निघाले. पेशवे निजामाच्या 
बाजूने भोपाळकडे निघाले. शाहाजापूरास नीरमानी निजामास सामील 
होण्यासाठी जात असता शिंदे होळकरांनी अचानक हल्ला करून त्यास जीवे 
मारले. निजामाच्या फौजेत दुर्जनसिंग, कोट्याचा राजा, राजपूतराजे, 
छत्रसालाचे पूत्र, मन्सूरअलीखान, इ.अनेक शूरांचा भरणा होता. पेशव्यांना 
नर्मदा उतरू न देता नासरजंगाच्या मदतीने मराठ्यांवर चाल करण्याची त्याची 


योजना होती. परंतु पेशवे व मराठे मंडळींनी नर्मदा उतरून अचानक निजामावर 


११३ 


हल्ला केला. निजाम ह्या आकस्मिक हल्ल्याने गडबडला. दिल्लीहून येणारी कुमक 
निजामास मिळण्यापूर्वीच भोपाळवर युद्ध सुरू झाले. सर्व बाजूंनी कोंडी झाल्याने 
निजामाने भोपाळच्या किल्ल्याच्या आश्रयाने लढण्याचे ठरविले. परंतु मराठ्यांनी 
त्यास किल्ल्यातच कोंडला आणि सर्व कुमक बंद केली. पिलाजी जाधव, शिंदे, 
गुजर वगैरे लष्करांनीशी राजपूतांचे फौजेवर तुटून पडले. जवजवळ दिडशे 
राजपूत ठार झाले. पाच सातशे जखमी झाले.निजामास सहाय्य केल्याचा 
राजपुतांस पश्चाताप होऊ लागला. निजाम भोपाळच्या किल्ल्यातून तोफांच्या 
मदतीने मारा करीत होता. परंतु मराठ्यांनी आपल्या युद्ध कौशल्याने त्यांस तीन 
आठवडेपर्यंत झुंजत ठेवले. तसेच निजामास किल्ल्यात जाणारी दाणा वैरण 
आणि रसद पोहचू दिली नाही आणि आत किल्ल्यात तर पुरेशी साधन सामग्री 
नव्हती. एकंदर निजामाचे, त्याच्या सर्व लष्कराचे अतोनात हाल झाले. 
निजाम-मराठा युद्धाचे संदर्भात पुढील दोन्ही पत्रे पाह्यली की मराठ्यांपुढे 
निजाम किती हतबल झाला होता हे समजते. चिमाजी आप्पास भूपाळहून 
बाजीराव पेशवे लिहितात, व्य “त्याप्रमाणे निजाम उल्मुल्कशी युद्ध झाल्यानंतर 
निजाम भूपाळच्या आश्रयास गेला. त्यामुळे भूपाळभोवती चौकीबंदी केली.दाणा 
महाग झाला. गवत मिळेनासे झाले. एकंदर हलाखी झाल्याने नबाबाने तह 
करण्याचे ठरवून आनंदराव पंडित सुमंतास पाठविले.” पेशव्यांनी त्याच्याबरोबर 
बोलणी करून बाबूराव मल्हार यांस सुमंताबरोबर निजामाकडे पाठविले. परंतु 
यावर निजामाने आज्ञा केली की, प्रात:काळी पिलाजी जाधवराव व आणखी 
मातब्बर पाठविणे. येथीलही माहितगार देऊन बोलीचाली होईल. त्याप्रमाणे 
पिलाजी जाधवराव, बाजी भिवराव, आणि बाबुराव मल्हार हे तिघे गेले. व त्यांनी 
नबाबाकडील अब्दुल सेरखान, सय्यद लष्करखान, व अनवर अल्लांखान ह्या 


त्रिवर्गास आपले म्हणणे सांगितले. तेव्हा नबाबाची प्रतिष्ठा वाढविली तरच नबाब 


तुमचे म्हणणे मान्य करतील अशी अट त्या त्रिवर्गाने घातली. त्याप्रमाणे पेशवे, 
पिलाजी जाधव वगैरे मराठ्यांनी तयारी दर्शविली. (नबाबमात्र प्रत्यक्षात नगारे 
वाजवून भूपाळात गेला. एकंदर नबाब बोलीचालीस आला नाही व त्याने 
लढण्याचेही ठरवले नाही. शेवटी तोच गोत्यात आला. तेव्हा पिलाजी जाधवराव 
अवजी कवडे मराठ्यांनी भोपाळ भोवती मोर्चे लावले. निजामाचे आतोनात हाल 
झाले. “घोडी पळसाचा पाला खाऊ लागली. परवा छ २५ रमजांनी मोंगल 
पठाणांनी गाड्याचे बैल खादले. रजपुतांस तो केवळ उपास पडो लागले. ऐसा 
प्रसंग जाहला” ह तेव्हा नाईलाजाने नबाबाने तहासाठी प्रस्ताव मांडला 
त्यासाठी पिलाजी जाधवराव आणि मातब्बर असावेत असे त्याचे म्हणणे होते. 
जयसिंगाचे वकील आयामल्ल मध्यस्थ असावे असे कळविले आणि निजामाचे 
त्रिवर्ग व पिलाजी जाधवराव, बाजी भिवराव, बाबुराव मल्हार यांच्या उपस्थितीने 
निजाम मराठा तह दुराई-सराई येथे ७ जानेवारी १७३८ मध्ये झाला. कलमे 
१) माळवा प्रान्त देणे, नर्मदा, चंबल यातील मुलूख मराठ्यांना देणे, 
बादशहाकडून मराठ्यांच्या खर्चाचे ५० लाख रुपये देणे.” डी अर्थात यावेळीही 
निजाममास पुर्णत: साफ करता आले नाही कारन त्याच्याकडचा प्रचंड 
तोफखाना, लष्कर वगैरे प्रचंड होते, तसेच रोहिले, राजपूत, बुंदेले त्याच्याकडे 
होते. तथापि निजामाने तह केला व मराठ्यांच्या अटी मान्य केल्या हे काही 
कमी नव्हते. पिलाजी जाधवराव पेशवे वगैरे मराठे निजामाची मोहिम संपवून 
दक्षिणेत देशावर येतात तो इकडे वसईकडे पोर्तुगिजांचा उपद्रव सुरू झाला 
होता. तिकडे उत्तरेत नादीर शहा हा काबूलचा बादशहा व दिल्लीचा बादशहा 
यांच्यात अफगाण हद्दीवरून संघर्ष सुरू झाला. अशावेळी नादीरशहाच्या 
विरोधात दिल्लीच्या बादशहाला मदत करणे म्हणजे चौथाईचे तत्त्वही अमलात 


आणण्यासारखे होईल असे पिलाजी जाधवरावांना वाटत होते. पिलाजी 


लिहितात बादशहाची कुमक या समयी केलीयाने या राज्याचा लौकीक आहे 
याप्रमाणे छत्रपति शाहूंनी बाजीराव पेशव्यास तशी आज्ञा केली की, तुम्ही 
ताबडतोब मजल दर मजल बादशहाच्या मदतीस जावे येथे एक लक्षात येते की, 
पिलाजी जाधवराव शाहूंना काय किंवा पेशव्यांना काय प्रसंगोपात राज्यहिताच्या 
दृष्टीने योग्य सल्ला देत. 
नानासो! पेशवे कालातील पिलाजी जाधवरावांची कामगिरी 

वसईच्या मोहिमेनंतर जवळजवळ एक वर्षाने २८ एप्रिल इ.स. १७४० 
रोजी बाजीराव पेशवे खानदेशात रावेर येथे मरण पावले. त्यानंतर पाठोपाठ सात 
एक महिन्यातच १७ डिसेंबर १७४० रोजी चिमाजीआप्पांचा मृत्यू झाला. 
मराठेशाही ह्या दोन पराक्रमी वीरांना मुकली होती हे खरेच; पण बाळाजी 
बाजीराव उर्फ नानासाहेब पेशवे हे सवाई निघाले. त्यांनी मराठी सत्तेला सावरून 
धरले. नानासाहेबही पराक्रमी, राजकारणी व मुत्सद्दी होते. त्यांनी पिलाजी 
जाधवरावांची कर्तबगारी, शौर्य, कामाचा उरक व आवाका जवळून अभ्यासला 
होता. पेशव्यांनी पिलाजी जाधवरावांच्या निष्ठेचा अनुभवाचा व पराक्रमाचा पुरेपुर 
उपयोग करून घेतला. त्यांच्या सल्लामसलतीने व सहकार्याने नानासाहेबांनी 
अनेक स्वाऱ्या, राजकारणे तडीस नेली. २५ जून १७४० रोजी नानासाहेबास 
पेशवाईची वस्त्रे मिळाली. अगदी सुरूवातीपासून पिलाजी जाधवराव एक कर्ता व 
अनुभवी म्हणून बाळाजी-बाजीरावांचा पाठीराखा राहिले. नानासाहेबांनी 
सुरूवातीच्या काळात ज्या चार स्वाऱ्या केल्या, सुरंज भेलसा, प्रयाग- बंगाल, 
भेलस, नेवाईची स्वारी. ह्या सर्व स्वाऱ्यांमध्ये पिलाजी जाधवराव प्रामुख्याने व 
जबाबदारीने वावरले. 
निजाम-पेशवा भेट :- पेशवेपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर उत्तरेत मराठ्यांची जरब 


कायम ठेवणे, भोपाळच्या तहाप्रमाणे माळव्याच्या सुभेदारीच्या सनदा आणणे ह्या 


११६ 


उद्दिष्टाने नानासाहेब उत्तरेत निघाले. त्याचवेळी दुसरीकडे नासरजंगाने आपला 
पिता निजाम याच्याविरुद्ध दक्षिणेत बंड उभारले. त्यास पेशव्यांकडून मदत मिळू 
नये म्हणून निजामही पेशव्यांची भेट घेण्यास उत्सुक होता व तोही दक्षिणेत 
येण्यासाठी निघाला. निजामाचा तळ पूर्णेकाठी एदलाबाद येथे होता. तेथे दिनांक 
७ जानेवारी १७४१ रोजी नानासाहेब व निजाम यांची भेट पिलाजी जाधवराव 
यांनी घडवून आणली. “भेटीपूर्वी पिलाजी जाधवाने पुढे जाऊन आदरसत्काराचे 
तपशील ठरविले व त्याप्रमाणे सर्व विधी पार पडले.” य माळव्याची सुभेदारी 
मिळावी व ती पेशव्यांचीजहागीर बनावी, मदतखर्च म्हणून ५० लक्ष रुपये 
मिळावेत ही पेशव्यांची मागणी होती. याउलट निजामाचे म्हणणे होते की 
माळव्याची सुभेदारी निजामाची असून पेशव्यांस नायबसुभेदारी मिळेल आणि 
मदत खर्चाबद्दल बादशहाकडून संमती मिळविण्याचे, तसे प्रयत्न करण्याचे 
निजामाने कबूल केले. सारांश काय पेशवा आणि निजामाची ही भेट फारशी 
काही सफल झाली असे नाही. पेशवे नाराज झाले आणि त्यांनी उत्तरेकडे 
प्रस्थान केले. 

प्रयाग -बंगाल :- निजाम-पेशवा भेट होऊन पेशवा एदलाबाद सोडून 
नर्मदापार होण्यापूर्वीच मल्हारजी होळकराने धार काबीज केले. मराठे माळव्यात 
खंडण्या गोळा करीत आपला जम बसवू लागले. नेमाडा, हांडिया, देवरी बडी, 
छोटी देवरी, अशी ठाणी त्रिंबक हरि, आवजी कवडे यांनी मिळविली. धार 
घेतल्याने बादशाहा अधिकच चिडला. ह्या स्वारीतील यशात शिंदे, होळकर, 
यशवंतराव पवार, पिलाजी जाधवराव, महादबा पुरंदरे ही सर्व मंडळी सहभागी 
होती. उत्तरेत सर्वत्र संचार करणाऱ्या ह्या मराठ्यांना आवर घालण्यासाठी, 
मराठ्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी बादशाहाने सवाई जयसिंगास पाठविले. तसेच 


अमिरखान आणि मनसूर आलीखान यांनाही जयसिंगास सामील होण्यासंबंधी 


११७ 


आदेश दिले. इकडे पेशव्याने दोनही खान जयसिंगला मिळण्यापूर्वीच त्या 
दोघांना पायबंद घालण्याच्यासाठी म्हणून पिलाजी शिंदे, होळकर, आवजी 
कवडे,गोविंद हरी ह्या मंडळीनिशी अनेक पथके प्रयागपर्यंत रवाना केली. त्यामुळे 
सवाई जयसिंग आग्र्यास येऊन दाखल झाला तरी आलीखान व अमिरखान 
त्यास सामील होऊ शकले नाहीत. साहजिकच मराठ्यांना एकट्याने सामोरे 
जाणे जयसिंगाला भारी पडणारे होते. प्रसंग ओळखून जयसिंगाने पेशव्यांकडे 
सलोखा करण्याचे ठरविले व त्याप्रमाणे त्याने आपामलला निरोप देऊन 
पाठविले. पेशव्यांसही सवाईबद्दल भरोसा वाटत होता. जयसिंगामार्फत 
बादशहाकडे बोलणे करून आपला मतलब साध्य करता येईल असे पेशव्यांस 
वाटत होते. त्यानुसार पिलाजी जाधवरावास बुणग्यात ठेवून शिंदे-पवार- 
होळकर यांच्यासह चंबळ उतरून धवलपूर येथे पेशवे आले. भेटीत कदाचित 
दगा-फटका झाला तर मागून पिलाजी स्वार होऊन येऊ शकतील अशी ही 
पेशव्यांचीतरतूद असावी. जयसिंगही आग्र्याहून धवलपूरास आला. आणि १२ मे 
१७४१ रोजी सवाई जयसिंग अणि नानासाहेब यांची भेट झाली. १२ ते १९ 
मेपर्यंत भेटीत चर्चा झाली. र नानासाहेबांनी पिलाजीस लिहिलेल्या पत्रास उत्तर 
देतांना पिलाजी जाधवराव लिहितात :- “येथील कुशल जेष्ठ शुद्ध त्रयोदशी 
मंदवार मुकाम ग्वाल्हेर यथास्थित असे. विशेष आपले पत्र छ. ८ रबीलोवलचे 
सादर जाले ते आजी छ ११ रोजी त्रितीयप्रहरी प्रविष्ट होऊन लेखनार्थ श्रवणे 
परम समाधान झाले. छ. ७ रोजी राजश्री सवाईजींची भेटी झाली, तेच दिवशी 
सांइकाली आपण त्यांचया डेऱ्यास गेले. आजी गुरूवारी ते आमच्या डेरियास 
येतील. जेष्ठ वद्य प्रतिपदेस निरोप घेऊन येऊन तुम्ही आमचे वाटेचे सुमारे 
असणे म्हणून लिहिले ते तपसीले कळो आले. येसियास आपली त्यांची भेटी 


जाली उत्तम गोष्टी जाहली. आम्हाकडील वर्तमान तरी आपण कूच करून 


गेलियावरी पांच सात दिवस दाणादुणा मेळवून या रानातून कालहरण केले. 
आणि राजेश्री अंताजी माणकेश्वर यांचे मुकासे ग्वालेर हवेली वगैरे गावचे 
थोडेबहुत काम केले. दाणा अवघ्या लष्करांस मिळाला. परंतू वैरणीचा तोटा. 
याकरिता हळूहळू ग्वालेरीस आलो. येथून कूच करून अंत्रीस जाऊन तेथून पुढे 
पछोरा व सुकलारी, गुजरोला या प्रांतीचे अंताजी माणकेश्वर यांचे तर्फेचे 
कामकाज करू. लष्करासही दाणावैरण मिळेल. आणि आपलीही मार्गप्रतिक्षा 
करू. आपले वाटेचे सुमारेच आहे. आपणाकडील वर्तमान लिहित जाणे. आणि 
तेथून कूच करून सत्वरीच यावे.” प 

आता पेशवा जयसिंग भेटीत तहातील ठराव-मसुदा करण्यात आला. तो 
अशा स्वरूपाचा सांगता येईल. १)परचक्र आले तर पेशवा जयसिंगानी 
परस्परांस मदत करावी. २)बादशाहीशी बेईमानी करू नये. ३)सहा महिन्याचे 
आंत माळव्याची सनद बादशहाकडून जयसिंगाने मिळवून द्यावी. म 

मराठ्यांचा वाढता प्रभाव पाहून बादशहाने जयसिंगामार्फत माळव्याच्या 
सुभेगिरीच्या सनदाचे फर्मान काढले. पेशव्यांकडे पाठविले. माळव्याचा सुभा 
शाहजादा अहमद याच्या नावे करून बादशाहाने माळव्याचा दुय्यम किंवा नायब 
म्हणून पेशव्यांची नियुक्ती केली. तीही एक फर्मान काढून काही शर्ती लावल्या. 
ह्या शर्ती पुढीलप्रमाणे सांगता येतील- 

“-१)मराठ्यांनी माळवा सोडून दुसऱ्या प्रांतावर स्वाऱ्या करू नयेत. 

२)मराठे इतर प्रांतात गेल्यास त्यांचा पेशव्यांनी बंदोबस्त करावा. 

३ )पेशव्यांनी पांचशे स्वारानिशी आपला एक सरदार बादशहाच्या 
चाकरीत ठेवावा. 

४)आता दिलेल्या ऐवजापेक्षा जादा मागणी पेशव्याने बादशहाकडे करू 
नये. 


११९ 


५)आवश्यक असेल तर पेशव्यांनी चार हजर मराठी फौज बादशहाच्या 

मदतीस पाठवावी. जास्त फौजेचा खर्च बादशाहीतून मिळावा. 

६) बादशहाने दिलेली इनामे, जहागिरी, धर्मादाय वगैरे पेशव्यांनी पुढे 

चालविले पाहिजेत. 

७)जमीदार लोकांकडून घेतला जाणारा कर ठरलेल्या शिरस्त्याबाहेर 
घेऊ नये.” 

वरील शर्ती मान्य करायला लावून माळव्याची नायब सुभेदारी पेशव्यांस 
दिली गेली. त्यासाठी २१ एप्रिल १७४३ रोजी या करारास पिलाजी जाधवराव, 
शिंदे, होळकर, यशवंतराव पवार यांच्या कडून जामीन लिहून घेतला कि 
नानासाहेबाने कराराचे उल्लंघन केले तर आम्ही त्याची नोकरी सोडून देऊ. ही 
कबुलायत लिहून दिल्यानंतर बादशहाने सनदा दिल्या. यावरून एक गोष्ट लक्षात 
येते कि बादशहाचा पेशव्यांपेक्षा त्यांच्या सरदारमंडळीवर अधिक विश्वास होता. 
तसेच ह्या फर्मानाच्या जामीनकीद्वारे एका अर्थी बादशहाने फर्मानाची 
अमलबजावणी करण्याची जबाबदारीच पिलाजी जाधवराव, शिंदे, होळकर, 
पवार यांचेवर बादशहाने सोपविली होती. साहजिकच ह्या सरदार मंडळीचा 
मराठी सत्तेतील महत्त्व आणखी वाढले. तसेच पेशव्यांवरही त्यांचा प्रभाव वाढला 
“--९-४१ रोजी ह्या करारावर बादशहाचे शिक्कामोर्तत झाले असले तरी 
प्रत्यक्षात सनदा यावयास आणखी दीड वर्ष गेली.” ह 
पिलाजींची मध्यप्रांत व बंगालवर स्वारी :- नानासाहेब पेशवे व रघूजी भोसले 
यांच्यात तेढ व चुरस होतीच. पेशवे बंगालकडे जायचा विचार करून १७४१ 
च्या अखेरीस पुण्याबाहेर पडले; ते थेट भोसल्यांच्याच परिसरात संचार करू 
लागले. त्यांचे बरोबर पिलाजी जाधवरावही होते. हंडा, मकडाई, शिवनीवरून 


नर्मदा काठाने गढामंडळात गेले. मार्चमध्ये गढामंडळ ही ठाणी हस्तगत केली व 


१२० 


पुढे तसेच बुंदेलखंडाकडे गेले. गढामंडळाच्या स्वारीत पिलाजींनी अथक श्रम- 
साहस केले. ह्या कामी खूष होऊन नानासाहेब पेशव्यानी २३ ऑगस्ट १७४२ 
रोजी पिलाजींस १ हत्ती, तीन हजार रुपये दिले. त्यांनी सागर, दमो, ललितपूर, 
खेचीवाडा इ. ठिकाणी आपला अम्मल बसविला. पावसाळ्यात पेशव्यांची 
बुंदेलखंडात छावणी पडली. बंगालवर पेशवा जाणार हे लक्षात आल्यावर बाबूजी 
नाईक गुजरातमधून रघुजी भोसल्याच्या मदतीसाठी म्हणून मध्यप्रदेश मध्ये 
माळव्यावर चालून आला. तिकडे बंगालमध्ये भोसलेंचा सेनापती भास्करराम 
कोल्हटकर पराभूत झाला. दिल्लीचा बादशहा अलीवर्दीखानाकडे खंडणीचा 
तगादा लावीत असता खानाने भोसले आपल्या मागे लागले असल्याने खंडणी 
देणे अवघड आहे अशी भूमिका घेतली. सारांश वेगवेगळी अनेक राजकारणे 
घडत असतांनाच पिलाजी जाधवरावांनी प्लासी जवळ अलीवर्दीखान व पेशवा 
यांची भेट घडवून आणली. यावेळी मल्हारजी होळकरही होते. बादशहाने 
अलीवर्दी खानाचे संरक्षण व बादशाहीचे संरक्षण याच्या मोबदल्यात बुंदेलखंड, 
अलाहाबाद इ. प्रांताची चौथाईची मागणी मान्य केली. रघूजी भोसल्यास पायबंद 
घालण्यासाठी अलीवर्दीने काही रक्कमही पाठविली. त्याप्रमाणे पेशव्याने व 
पिलाजीनी बंगाल्यात उतरून रघुजीला हुसकून लावण्याची योजना केली. 
तथापि पेशवा रघुजीच्या वैमनस्याचा फायदा बादशहास होऊन आपल्या 
दोघांचेही फारसे हित होणार नाही हे लक्षात येऊन, आपापसातील तेढ वाढविणे 
उचित नाही हे समजून उभय पक्षांत प्रयत्न झाले. त्याप्रमाणे पिलाजींनी रघुजी व 
पेशवे यांची प्रयाग येथे भेट घडविली. तथापि ह्या चर्चेतून काही तोडगा निघाला 
नाही. आणि रघुजी परत आपल्या लष्करांत गेले. 

गयेहून पेशवा बंगालात निघाले. प्लासी नजीक ३१ मार्च रोजी अलिवर्दी 


व पेशवा यांची भेट पिलाजी जाधवरावांनी घडवून आणल्यास उल्लेख वरती 


१२१ 


आलाच आहे. ह्यांतील मध्यस्थी पूर्णत: पिलाजींची होती. पिलाजी प्रथम 
अलिवर्दीखानास भेटला. काही कपट न करण्याच्या उभयतांच्या आणाशपथा 
झाल्या. आणि पेशवा व खानाची भेट झाली. शामियान्यांत परस्परांची आठ 
दिवस चर्चा चालली होती. बंगालची चौथाई प्रतिवर्षी छत्रपति शाहूंना द्यावी 
आणि उभयता मिळून रघूजीस काढून टाकावे, स्वारीचा खर्च म्हणून २२ लाख 
रुपये द्यावेत, असे ठरले. रोख रक्कम देण्यास नबाबाने सुरूवातीसच नापसंती 
दाखविली तेव्हा रघूजीचा बंदोबस्त न करताच आलो तसे माघारी फिरण्याची 
धमकी दिल्यानंतर नबाबाने रोख रक्कमही दिली. भेटीदाखल पेशव्यांस ४ हत्ती- 
घोडे नबाबाने दिले. तसेच पिलाजी जाधवरावांचे बुद्दीचातुर्य पाहून, त्याची 
कामगिरी बघून त्यांनाही अनेक बक्षीसे दिली. 

पेशवा-नवाब-उभयता रघूजीवर चालून गेले. त्याने रघूजीचे बुणगे 
लुटले. पंचवटेवरून पेशवा गयेस आले आणि रघूजी नागपूरास गेले. अलीवर्दीने 
पेशव्यांशी दोस्तीचा घाट घालून, द्रव्यांच्या राशी देऊन मराठ्यांना बंगाल्यातून 
परत फिरविण्याचा प्रयत्न केला. अलीवर्दीने पिलाजी जाधवरावांची ९ एप्रिल 
रोजी भेट घेऊन त्यांस एक मोल्यवान घोडा बक्षीस दिला. आणि त्यांच्याद्वारे 
पेशव्यांची भेट घेऊन त्यांनाही खूप नजराणे दिले. परंतु मराठ्यांचे समाधान 
एवढ्यावर होणारे नव्हते. मराठे आणखी दोन वर्षे बंगालमध्येच राहिले. परंतु 
- पेशवे व पिलाजी हे २४ फेब्रु. १७४३ मध्ये गयेस असल्याचा उल्लेख सापडतो. 
तथापि दोघातील तेढीचा फायदा नबाबासच होतो व शत्रू बलवान होतो तोच 
आपल्याला जड होईल त्यापेक्षा पेशव्याशी समेट करून नबाबाचा डाव उलटवून 
टाकावा असे रघुजीने ठरविलेच होते. एव्हाना छत्रपति शाहूंनी दोघांना 
साताऱ्यास बोलावून घेतले व ३१ ऑगस्ट १७४३ रोजी शाहूनी पेशवा-रघुजीत 


समेट घडवून आणला. यावेळीही पिलाजी साताऱ्यात हजर होते. या 


भेटीसमेटीत अजमीर, आग्रा, प्रयाग, माळवा हे पेशव्यांचे कार्यक्षेत्र व 
वऱ्हाडपासून कटकपर्यंतचा मुलूख, बंगाल, बिहार, ओरीसा हे रघूजी भोसल्यांचे 
कार्यक्षेत्र असे छत्रपति शाहूंनी ठरवून दिले. शाहू महाराज व महाराणी राणी 
सगुणाबाईंची पेशव्यांवर इतराजी झाली होती. या संदर्भातील समज गैरसमज दूर 
करण्याच्या कामी पिलाजीने प्रयत्न केले. याबाबत रामचंद्र बाबांस २ 
ऑगस्ट१७४३ मध्ये पिलाजी लिहितात, “ईकडील वर्तमान तरी श्रीमंतांची व 
दारूणी माहालाची, समजावीस जाली. वस्त्रे होणे राहिली आहेत. राजश्री 
स्वामींची आज्ञा वस्त्रे आठादाहा रोजांत जाली म्हणजे सत्वरीच पुणियास येतील. 
त्याकडील पत्रे आपणाकडे येत असतील सांप्रत आपण कोणे ठिकाणी आहेत, 
काये मनसबा, छावणी करणार किंवा स्वदेशास येणार ते वर्तमान लेखन करावे. 
नबाब आसफजाहा याणी वलकोंडा यास मोर्चे लाविले होते. किला फत्ते केला. 
छावणी त्या प्रांते करणार ऐसा विचार आहे." व रघुजी भोसलेवरून पेशव्यांवर 
गैरमर्जी झाली होती ती दूर करण्यात पिलाजींनी चांगली-समतोल भूमिका 
घेतली होती हे वरील पत्रावरून व रघुजी-पेशव्याचे शाहूंनी आखून दिलेले 
कार्यक्षेत्र ठरवून केलेला समेट हेच सांगतो. 

भेलसा काबीज :- (१७४४-४५) उत्तर हिंदुस्थान मराठ्यांच्या अमलात 
आणणे सहज शक्‍य नव्हते तसेच एकट्या कोणाचे काम नव्हते. मुलुखगिरीच्या 
ह्या उद्योगात पिलाजींसह अनेक नामी सरदार सहभागी होते. सुरूवातीच्या 
काळात पिलाजी जाधवरावांनी माळवा मोहिमा केल्या, तसेच शिंदे-होळकरांनी 
तेथे ठाण मांडले म्हणून तिकडे मराठी सत्ता कायम राह्यली हेही महत्त्वाचे. इकडे 
बुंदेलखंडात अंताजी माणकेश्वर, गोविंद बल्लाळ यांचेकडून खंडण्यादेखील वसूल 
होत नव्हत्या. ओर्छेकराने राणोजी शिंदेच्या मुलास मारले. नंतर नारोशंकर 


तेथील काम पाहू लागला. बुंदेलखंडात सातत्याने तीन चार वर्षे युद्धे घडून 


१२३ 


आली. १७४४ च्या अखेरीस पेशव्यानी उत्तर हिंदुस्थानात जी ही स्वारी केली 
ती भेलसास्वारी म्हणून ओळखली जाते. या स्वारीत नेहमीप्रमाणे पिलाजींनीही 
कर्तबगारी केली. पेशवा येण्यापूर्वी राणोजी शिंदेंनी भेलशास सुरूंग लावून भेलसा 
हस्तगत केला होता. पिलाजी जाधवरावांमार्फत भोपाळचा नबाब फेजमहमद 
खानाशी २ मार्च १७४५ रोजी तह केला. ह्या तहाद्वारे पिलाजी जाधवरावांनी 
भेलशाचे १५॥ महाल पेशव्यांस मिळवून दिले. हा तह मार्च १७४५ मध्ये घडून 
आला. पिलाजींनी ४ नोव्हें. १७४६ रतनगड किल्ला जिंकून घेतला. २३- 
१०-१७४६ च्या एका पत्रात नानासाहेब पेशवे पिलाजींस लिहितात :- “किल्ले 
रतनगडकररायकुवरबाई इणे सिरकिया घ्यावयाचा करून सिरकियाचे लोक 
घेऊन विक्रम पतंगराव जव्हारकर याजवर जावे, ऐसे वर्तमान आईकले व 
लिहिलेलेही आले आहे. त्यास सिर्के मनमाने तैसे जागाजागा जमाव करून 
उपसर्ग करीत आहे हे गोष्ट अनुपयोगी आहे. त्याची बातमी यथास्थित आणून 
हरप्रकारे त्याची गूंज मोडे, पुढे ते उपद्व्याप न करीत, ते गोष्ट विचारे करून 
केलीच पाहजे. यास्तव लिहिले असे. तरी तुम्ही जवळ आहा. या गोष्टीचा शोध 
करणे. कोणी लबाडी करीत असतील त्यास बरे वजेने धमक देऊन ते धमकेनेच 
वारापाणी होत. मनसुबा सिद्धीते न जाई तेकरणे व पुढे वरचेवर वर्तमान लिहिणे. 
त्यासारखे कर्तव्यतेची आज्ञा केली जाईल. जाणिजे. छ--सवाल व तुम्ही राणीशी 
राजकारण करणे की पहिल्यापासून पदरचे. तुमचे सर्व प्रकारे अवश्य आहे. ऐसे 
असतां तुम्ही आमच्या सल्ल्याशिवाय करावे हे उचित नाही. सर्व प्रकारे तुम्ही 
आमचे, आम्हांस किल्ला देऊन आम्हापासून आपले बरे करून घ्यावे. येथूनही 
तुमच्या साहित्यास अंतर आहे ऐसे नाही.ज्याप्रमाणे तुमचे चालवावे त्याप्रमाणे 
चालवू. ऐसे बोलून आपले लगामी लागेल तर विचारे करून लावून 
घेणे.जाणिजे.बहुत काय लिहिणे.” ह 


वरदे 1 3 जी 


बंदीवानाच्या मुक्ततेसंबंधी पिलाजींनी म्हादोबास लिहिले. यावर पेशवा 
पिलाजीस डिसें. १७४६ लिहितो, “तुम्ही म्हादोबा यांस पत्र लिहिले, त्यांत 
बंदिवानाच्या मुक्ततेविसी लिहिल. ते कळले. ऐशास ये विशी लिहिणे ते राजश्री 
अंताजी नारायण यांस लिहिले आहे. तुम्ही आपला कारकून त्यांजपाशी पाठवून 
देणे. बंदिवानाचा झाडा काढून लिहितात. तदनुरूप मुक्त करणे ते केले 
जातील.” द 

(बुंदेलखंडात मराठी सत्ता स्थिर स्थावर झाली होती. त्यानंतर 
राजपुतान्यातही पाय रोवावेत असे मराठ्यांचे उद्दिष्ट होते. आणि मराठ्यांस ती 
संधीही चालून आली. डिसेंबर १७४७ मध्ये अब्दली बादशहावर चालून येत 
होता. अशावेळी बादशहाच्या मदतीस जावून, बादशहाची भेट घेण्याची आज्ञा 
शाहूंनी सोडली.) 
कर्नाटक स्वारी:- बाबूजी नाईकांचा समूळ उच्छेद करण्याचा घाट 
पेशव्यानेघातला. त्याप्रमाणे कर्नाटकची कमाविसी सदाशिवरावभाऊच्या नावाने 
करावी असे पेशव्यांनी नाईकांस सांगितले. पण नाईक हे हक्क सोडण्यास तयार 
नव्हता. तेव्हा ५ डिसें. १७४६ रोजी पेशव्याने सदाशिवरावास कर्नाटकवर 
पाठविले. पिलाजी जाधवरावांना सदाशिवभाऊ बरोबर जाण्यास सांगतो, 
पिलाजी सदाशिव पेशवा भाऊबरोबर असणे ही त्यांस निश्चितता वाटते. 
पेशव्यांकडून असे शब्द एकट्या पिलाजींबद्दल लिहिले जातात. यावरूनच 


पिलाजी जाधवरावांचा त्यांना असलेला प्रत्येक गोष्टीतला विश्वासच स्पष्ट होतो. 


ह्या मोहीमेत महादोबा पुरंदरे व सखारामबापूही होते. दरम्यान फिरंगी व 
सावंतवाडीकर यांच्यात कलह लागल्याने कोकणातील व्यवस्था पहाण्यासाठी 
पिलाजी जाधवरावांस तिकडे साष्टी-वसईकडे जाण्याचे सांगितले. एकाचवेळी 


कर्नाटकात गेले पाहिजे, त्याचवेळी कोकणातही जावे लागते. वयाच्या अंदाजे 


१२५ 


६६-६७ व्या वर्षीही पिलाजी जाधवरावांसारखी धावपळ, पराक्रम क़्चित 
सापडेल. पेशवा जाधवरावांना लिहितो, “राजश्री संभाजी महाराज यांचा तालुका 
सौंधे, बिदनूर, सावनूर, बंकापूर वगैरे हे संस्थाने राजश्री स्वामीने आमच्या 
स्वाधीन केली. तिकडे बाबूजी नाईक यांनी त्या तालुक्‍यात न जावे, ऐसा करार 
केला आहे. त्यास सदरहू तालुक्‍याचा पैका आला पाहिजे. विनाफौज जे लोक 
प्रयुक्तीने पैका देतील न देतील हा अर्थ तुम्हांस न कळेसे नाही. यास्तव तिकडे 
फौज गेली पाहिजे दुसरे सावंतशी फिरंगीयानी कलह मांडला आहे. सावंताची 
दोनतीन ठाणी फिरंगीयांनी घेतली. सावंत पहिल्यापासून पदरचे त्यांनी चाकरी 
केली त्यांचे साहित्य करणे जरूर आहे. यास्तव फौज रवाना करावयाची 
तजबिज केली आहे. चिरंजीव राजश्री सदोबा यास निरोप देऊन त्या प्रांते रवाना 
करावे. ऐसा विचार केला आहे. दो चौ रोजात स्वामींचा निरोप होईल. चिरंजीव 
कधी स्वारीस गेले नाहीत. यास्तव तुम्हास जावे लागेल. तुम्हा विना दुसरे 
कोण्ही जावे. तुम्ही याजबराबर असलिया आम्ही निश्चिंत असो. »*' यानंतर 
याच पत्रात वसई संग्रामासंदर्भातही पेशवा लिहितो, “फौजसह तुम्ही व यांणी 
नरसी सरस्वती या जागा जावे. दो चौ संस्थानचानिर्गम करून घेणे तो घ्यावा. 
तिकडे सावंतावर फिरंगीयाने दाट केली तरी तिकडे दोन हजार फौज पाठविणे 
तिकडे पाठवून, त्यांचेही साहित्य करावे. सारांश तुम्हाबरोबर पथके आहेत. ती 
वसईस पाठवावी, तुम्ही आपले समस्त पथकानशी सिद्ध असणे. चिरंजीवास 
राजश्री स्वामींचा निरोप होताच तुम्हास लेहून पाठवू. ते समयी स्वार होऊन 
अतिसत्वर येवो.” पिलाजींचे समर्थ नेतृत्व, कणखर बाणा आणि अतूट विश्‍वास 
व अखंड स्वामी निष्ठा ही पेशव्यांची एक जमेची बाजू होती. कनटिकात भाऊस 
पाठविल्याने नाईकाचा रोष ओढवणे सहजच होते. त्यातच निजामानेही 


कर्नाटकात भाऊच्यामागे नासरंजंगास पाठविले. इकडे सातार दरबारातूनही 


१२६ 


नानासाहेबाबद्दल गैरसमज होऊन १७४७ मध्ये नानासाहेबाचे प्रधानपद छत्रपति 
शाहूंनी दूर केले होते. त्यांचे सर्व अधिकार किल्लेकट्यार काढून घेतले शाहनी 
पेशव्यास आज्ञाही दिली नव्हती त्यामुळे पेशवा साताऱ्याजवळ दूर राहुटी टाकून 
होते. शाहू पेशव्यांस जाण्यासह सांगत नव्हते. पेशवा तसा धूर्त. त्यांनी शाहूल 
सर्वस्वी शरण आल्याचे दाखविले व शाहूचा राग उतरविण्याचे होतील तसे 
प्रयत्न करीत राहिले. पेशव्याने गोविंदराव चिटणीसास एक पत्र लिहिले, भाऊ 
कर्नाटकात असल्याने नबाब तिकडे गेला तर गोव्याच्या शह देण्यावरही अडचणी 
येतील. इतर अनेक गुंते उद्वतील. सरकारात भर पडण्याऐवजी तोटा होईल हे 
महाराजांच्या कसे लक्षात येत नाही. पुढे लिहितो “सर्व फौज व पिलाजी 
जाधवराव यांस चिरंजीवाकडे रवाना करितो; आणि सेवेसी फिरून येतो.” क 
१७४७ मध्ये वसई लढ्यांत पिलाजींची मर्दुमकी बघून पेशव्यांनी त्यांस 
“मौज सांडारे, ता। अगर वसई पा। सायेवन पैकी इनामवाडी बनाम मठी, 
पारवाडी बु॥ बिधे साडेसात बिघे दिड पाड” असे नवीन इनाम करून दिले. च 
इकडे पेशवा छत्रपति शाहूंचा क्रोध कमी करण्याच्या प्रयत्नात होता. 
त्यांनी पिलाजी जाधवरावांसही अनेक वेळा येण्यासंबंधी पत्रे लिहिली. यावेळी 
“आम्ही ही जेथवर येवल तेथपर्यंत येतच आहो” असे पिलाजी लिहितो. 
पिलाजींची तब्येत फारशी चांगली नव्हती “उष्माकडे पाहवत नाही, घोड्यावर 
बसवत नाही” तरीही पेशवा पिलाजींना त्वरेने येण्याविषयी २०-३-१७४७ 
रोजी लिहितो. “आम्ही वडुताहून कुच करून बुधास आलो. तुमची वाट येथे 
पहात बसलो आहो. तुम्हास पूर्वी आम्ही येणे म्हणोन लिहिले होते. त्याजवरून 
तुम्ही यावयाचा निश्चय केलाच असाल. तरी सत्वर येणे. येथून पुढे तुम्हास 
निरोप देणे तरी दिल्हा जाईल. येथे सत्वर पत्रदर्शनी येणे. हे मनसब्याचे काम. 
यात तुम्ही जरूर असिले पाहिजे; यास्तव बोलाविले, भेट होईल. मग पुढे विचार 


१२७ 


करणे तो तुमचे विचारे केला जाईल. जाणिजे छ १९ रबिलावल. ” दुसऱ्या 
एका पत्रात पेशवे २४.३.४७ ला लिहितात “तुम्ही पत्र पाठविले ते पावले. 
यावयाचा अनमान शरीर प्रकृतीमुळे लिहिला. त्यास येथील जरूरीचा प्रकार. 
यास्तव तुम्ही असले पाहिजे म्हणोन निकडीने तुम्हास लिहिले असता तुम्ही 
तोच मजकूर लिहिल्यावरी तुम्हास यावयाविशी ल्याहावे ऐसे नाही. परंतु 
दरबारचे कारभाराचे कित्येक पेचपाच आहेत व नबाबाकडील वर्तमान आले आहे 
याचा विचार केला पाहिजे. खामखा तुम्ही यावयाचे करणे. वरकड शरीराचा 
विचार तरी तुम्ही लिहिला तोच असेल आणि तुम्हास तो आले पाहिजे. जाणिजे 
छ. २३ रबिलावल येथे येऊन भेटून जावे. सांप्रत नाईकाची भेट जाहली. पुढे 
नबाब सावनूर बिदनूरचे रोखे जाणार. सहजात भाऊवर शह पाडणार, नाईकही 
समागमे आहेत. या पेचाचा प्रतिकार जरूर केला पाहिजे. विना तुम्ही 
आलियावाचून होत नाही. भाऊ नवे स्वारीस गेले. त्यामध्ये लौकीक एक प्रकार 
जाहल्या उत्तम नाही. दरबारी किरकोळ नफ्याचे इच्छेने थोरले वाड्यातून 
क्रोधवृद्धी केली आहे. कित्येक अर्थी पत्री लिहिता येत नाहीत. तुमची वाट पहात 
बसलो आहे.” ' पेशवा लिहितो “नबाबाचे विचार दोनी दगडीवर हात आहेत. 
भाऊने कितुरचे ठाणे घेतले. सोंध्याचे लगण्यात गेले आहेत. फिरंग्यावर दबाव 
आहे. नाईक आले तर त्यांस धुडकाऊन लावावे ऐसा विचार आहे.' वरील सर्व 
पत्रे पाह्मली कि पेशव्यांवर किती अडचणी आल्या होत्या. त्यातून बाहेर 
पडण्यासाठी पिलाजीच एक सार्थ विश्वासू आहेत हे त्यांना माहित होते. त्यामुळे 
कळकळीने पिलाजीस येण्याची विनंती केली. या विनंतीस पिलाजीही 
माघारघेणारे नव्हते. पुढे शाहूमहाराजांचा राग उतरला आणि पेशव्यांस पुन: 
पदभार दिला गेला. यासंबंधी पेशवा पिलाजी जाधवरावास लिहितो (१५-४- 


१७४७) “तुम्ही पत्र पाठविले ते प्रविष्ट जाहले. जेजूरीस आलीयाचा मजकूर 


१२८ 


लिहिला तो कळला. ऐसियास आला ते उत्तम केले. इकडील मजकूर तर राजश्री 
स्वामींचा निरोप जाहाला नव्हता. याजकरिता राजेश्री स्वामीनी माघारे बोलावून 
नेले. याउपरी आमचे डेरीयास आले. वस्त्रे, जवाहीर, घोडे च्यार. हत्ती दोन 
याप्रमाणे दिल्हे. याशिवाय लोक आलेल्यास वस्त्रे दिल्ही. दुसरे दिवशी छ. १२ 
रबिलाखरी रविवार राजश्री स्वामीने बारावे घटकेस वस्त्र व जवाहीर व हत्ती 
देऊन निरोप दिल्हा. देवढीकडील वगैरे निरोप घेऊन कुच दर कूच पंढरपूरच्या 
रोखे जातो. बांडियास राजेश्री स्वामीने हत्ती दिल्हे. त्यास कुकडे, मुंढे दोन गावे 
द्यावेसे केले. आम्हास मोबदला सरंजाम द्यावा. वरकड सर्व मोघम ठेवून निरोप 
मात्र जाहाला. याउपरी तुम्हीही मजल दरमजल येणे. भेटीनंतर सर्व वर्तमान 
कळेल. पुढे विच्यार आच्यार बोलणे ते बोलून तुम्हासही जावयास निरोप देऊ 
तरी सत्वर यावे, जाणिजे छ. १५ रबिलाखर. तुम्ही खटावेस येणे. जाणिजे 
श्रीकृपेने उत्तमप्रकारे रंग उतरला. बहुत काय लिहिले.” च 

१७४७-४८ मध्ये नानासाहेब पेशवे व पिलाजी जाधवराव यांच्यात एक 
तहनामा झाला. तो असा. “तहनामा सरकार राजश्री पंतप्रधान सु॥ समान 
आर्बैन मया व अलफ राजश्री पिलाजी जाधवराव यांचा व सरकारचा तह 
सालमजकुरी ता। हवेली नरवरदेखील मोहन व सिवपुरी व पोबरी व 
कुलारसदेखील बुढा डोंगर बंदरवास येथील चैन खंडणी ५०००० पन्नास हजार 
व प॥ विजेपूर प्रा! जाधवहटी येथील खंडणी रुपये दहा हजार येकूण साठ 
हजार त्यास तपसील १५००० बाबती, ६००० सरदेशमुखी, ४००० नजर, 
३५००० मोकास बाब एकूण ६०००० पैकी सरकारात बाबती सरदेशमुखी व 
नजर मिळोन रुपये २५००० पंचवीस हजार द्यावे. मोकासबाब रुपये 


३५०००पस्तीस हजार तुम्ही घेणे. यासिवाचे सदरहू पाच महालाची सरकारची 


१२९ 


नजर व घासदाणा सालबसाल वसूल होईल तोसरकारात द्यावा. हा करार करून 
तहनामा हा सादर केला असे. तरी सदरहू प्रमाणे चालणे.” व 

इ.स. १७४८ मध्ये पिलाजी जाधवराव निजामाच्या राजकारणात दिसून 
येतात. पिलाजीला पेशव्यांनी लिहिले की सैद लष्कर अलीखानामार्फत 
निजामाशी तहाची बोलणी करावीत व परस्परच निखलस करून निजामाशी 
स्नेह वाढवावा. नबाबाशी भेट व्हावी असे पेशव्याची ही इच्छा होती. प्रथम नबाब 
व पिलाजींची भेट झाली. त्याचे वर्णन पिलाजीने पेशव्यांस लिहिले त्याला 
लिहिलेल्या उत्तरात पेशवे लिहितात :- “मा.शु. १६६९-१७४७ तुम्ही पत्र छ 
सफरचे पाठविले ते छ ७ मीनहूस प्रविष्ट झाले. नबाबाची आमची बोली झाली. 
नबाब म्हणाले की आमच्या चित्तात वाईट हेतू किमपी नाही. आम्ही हवेली 
दाखल झालो. अत:पर पंतप्रधानांनी आपल्या कार्यास जावे. म्हणाले येथे 
विनाकार्य उणेच राहून नफा काय आहे रहावे ऐसा अर्थ नाही. आज्ञा जाहल्यास 
आम्ही नबाबाचा निरोप घेऊन येऊ. म्हणोन लिहिले ते कळले. ऐशास नबाब 
बोलले ते यथार्थ आहे. त्यांच्या चित्तात दुसरा अर्थ नाही. तदन्वये आमचाही 
नबाबासी दुसरा विचार काय आहे नबाबापासून उमदी उमदी कामे करून घ्यावी 
हे उमेद आम्हांस फार आहे; व आम्हापासूनही बहुत कामे करवावी हे नबाबासी 
जरूर आहे. ये समयी न झाली तर त्या गोष्टीवर मौकुफ काय असे नबाबाची 
आमची भेटी व्हावी; परस्पर गोष्टमात होऊन कितेक गोष्टी उभयपक्षी नफ्याच्या 
व उपयोगाच्या व्हाव्या; त्या न जाल्या तर काय ? पुढे त्यांच्याच संतोषानुरूप 
ज्या काळी होणे त्या काळणी होतीलच. एत्द्विषी तुम्ही नबाबास संतोष व उचीत 
बोलणे ते बोलोन, नबाबाचा निरोप घेऊन येणे. उगेच तेथे कशास राहणार? 
नबाबाशी योग्य ती चर्चा करून स्नेह वाढेल असे वागून निरोप घेण्याचे पेशवा 


४९ , 
पिलाजीस म्हणतात.” एवढे होऊनही नबाबाचे चित्तात पेशव्यांबद्दल किलमिष 


१३० 


उरलेच. ते कसे योग्य नाही ते पेशवे पिलाजीस कळवितात व कासारबारीच्या 
रोखे पिलाजीस यावयास सांगतात. पेशवा-पिलाजीस लिहितात, “माघ शुध 
१३, १६६९. तुमच्या लिहिल्याप्रमाणे प्रो घाटावर मुकाम होईल. व र॥ 
बगाजी यादव यास आजीच र॥। करून तुम्ही तेथील वर्तमान सांगितले. येथून 
जे सांगणे ते आज सांगून रवाना करून सत्वरच तेथे पावतील. सविस्तर 
सांगतील. ते ध्यानात आणून करावे. सर्व गोष्टी हेळसांड व वाऱ्यावर वरात, 
नबाब दूरदेश असता, व आम्ही तिळमात्र हाकाळवर अंतर आपलेतर्फेने केले 
नसता, दाखवावी हे उचित नाही. नासरजंग बाहेर निघणार, या दबावाने कूच 
करून आम्ही पुढे गेलो तर आम्हास कोणी पुढे पुसले पाहिजे. अवाईने व 
दबावनीने कूच करून दूर पळून जावयाजोगे असतल त्यास मोगलाई आविर्भाव 
दाखवावे ! आम्ही सर्व प्रकारे श्रेय इच्छित असतां एकाएकी पुढे आले; गरीब 
रयतलोक पळावी, आम्हावर दबाव दिल्हा, माघारेहि गेले. याप्रे॥ करणे हे 
स्नेहाचे रीतीस बरे दिसत नाही. पुढेही दूरदेशी ध्यानात आणून, पोरव्ती विच्यार 
करून, आमचे समाधान रक्षूण करावे. न करीत तर न करोत ! किल्ला आमचा 
नबाबानी घेतला. पुढे एकाएकी येऊन दबावहि नबाबानीच दाखविला. सांप्रतहि 
स्नेहाविसी पुर्ता आदर दिसत नाही. तर वरकडाप्र॥ केवळ आमची हेळसांड 
करावी हे त्यास त्तरम नाही. कोणाचा काय वकूब व प्रामाणिकता हे नबाब पुर्ते 
जाणतात. सविस्तर बागाजीपंत सत्वरच येऊन आपणास सांगतील,” 
दामोदर महादेवने पुरूषोत्तम महादेवास लि॥ प्रमाणे पिलाजी व नबाब 
वजीर भेट बदाऊवर होऊन सुभेदार जे करतील ते करतीलच. नबाबाच्या 
फौजसुद्धा बदाऊजवळ आहेत. सुभेदार “मुलूकाचा बंदोबस्त व पहाडात जाऊन 


पठाण रोहिल्यास मारायचा विचार करतील” अशा प्रकारची नोंद मिळते. 


नबाब-पेशव्यातील स्नेह पूर्ववत चांगला व्हावा त्यासाठी विश्वास 
संपादण्यासाठी बेलभंडारा उचलावा असेही पिलाजी म्हणतात. पेशवा पिलाजीस 
लिहितो “उपरि याच्या मनांत जैसा स्नेह चालतो तैसा चालावा. 
गडकिल्ल्याविसी इमानप्रमाण बेलभंडारा घ्या; आपला इमान घ्या; ऐसे जाहाले 
तरी येविसींचा जाब यथामाने आज्ञेप्रमाणे करूं; म्हणून लिहिले ते कळले. ऐशास 
पूर्वी नबाबाचा आमचा स्नेह जाहीरा मात्र होतो. परंतू पेशजी सैद लस्करखान 
आले; यांचे मारफातीने परस्पर वचन, प्रमाणपूर्वक स्नेहजाला. त्या दिवसापासून 
नबाबाचे खैरखवाईत आम्ही किंमपि अंतर न केले. कितेक नबाबाचे मतलब 
हासील व्हावे, याकरिता नानाप्रकारचे प्रयत्न क्नटिकविषयी वगैरे केले. काही 
आपल्या खावेदापाशी बदनामही जाहले.तथापि नबाबाचे मनोधारण करावे, या 
विचार जे करणे ते केले. ऐसे असता गरजगो लोकांनी मनास येईल तसे नबाबास 
समजाविले, त्यावरून संदेह मनात आणून रूक्षता धरली तर आजी नबाबाप्रमाणे 
बुद्धिमंत दुसरा पातशाहीत कोण आहे तथापि दुसऱ्याच्या सांगीवर विकल्प 
वाढविला. थोर आहेत ! जे उत्तम जाणतील ते करतील. आम्ही मतलब घातले 
म्हणून वाईट मानले तर चित्तास वाटेल ते करावे. परंतु सविस्तर आमच्या 
मतलबाची याद पाहावी. आणि अंदेशा करावा की त्यात नबाबाचा नफा किती व 
तोटा किती ? ऐसा विचार करून जे जाबसाल करणे ते करावे. मतलब करून न 
दिल्हे तर त्याविना आमची काही बहुती हान आहे, यास्तव वारंवार लिहितो असे 
नाही. परंतू नबाब आम्ही एक, हे अटकपासून रामेश्वरपर्यंत लौकीक आहे. 
त्यास, आता नबाबाच्या व आमच्या मनात विकल्प, हे उभयपक्षी श्रेयस्कर 
नाही. याकरिता चित्तास हळहळ. वरकडे होणे ते दैवगतीनेच होईल. राजश्रींच्या 
जावयास जागीर द्यावयाचा मजकूर तर, राजश्रींच्या चित्तास संतोष होवून 


कर्नाटक वगैरे काही राजश्रीपासून नबाबाचे कार्य करून द्यावे. याअन्वये बोलिलो 


१३२ 


होतो. आम्ही कनटिकाविसी राजश्री स्वामींसही पैगाम करीत आलो. त्यांची 
बजिनस पत्रे खान येथे असतां दाखविली. असो. फार विस्तार बोलोन काय ? 
सर्वहि असत्भावनाच नबाबांनी चितांत आणिल्यास यत्न काय ? असो. खान 
मध्यस्थ आहेत. एकांती सविस्तर नबाबास वृत्त आमचे सबाह्य अभ्यंतर मर्जीचे 
निवेदन खानांनी करावे. तदुत्तर जे आज्ञा करितील ते लिहून पाठवावे. आम्हास 
नबाबाचे स्नेहाची फार उमेद आहे. किल्ल्याविसी, वरकडविसी जे नबाबास 
उत्तम तेच आम्ही करावे, ऐसा बेलभंडारा आम्हापासून घ्यावा. व नबाबानींही 
निखालसपणे नानकुराण द्यावे. परस्पर निखालसता न करीत, तरी आमचा 
उपाय काय ? सारांश सविस्तर खानाने नबाबासी बोलावे, उत्तर होईल ते लेहून 
पाठवावे; म्हणजे पुढे मागे खानावर उभयपक्षीचा शब्द येणार नाही.” ह 

एकंदर निजाम पेशवा भेटीसाठीव बऱ्याच उलाढाली कराव्या लागल्या. 
जाने. १७४८त सुभेदार पिलाजी “कंचेन” गडीवर उतरल्याचे संदर्भ 
मिळतो. व 

निजाम जाधवरावांची भेट झाली. पण काय बोलणे झाले काही माहिती 
नाही. अशा तक्रारीचा सूर किंवा पेशव्यांकडून माहिती विचारणारे पत्र लिहितांना 
औरंगाबादहून जानोजी निंबाळकर पेशव्यास लिहितो, “निजामाची मुलाजमत 
जाली. परंतू काय बोलले, त्याची मर्जी काय!” मुत्सद्याचे मनोगत काय यासंबंधी 
काहीच माहिती मल्हारपंताच्या पत्रात नाही. “हस्ताक्षरे लिहिली होती की सांप्रत 
राजश्री सुभेदारास व बगाजीपंतास लिहिले आहे, ते व आपण बोलून नवाब 
साहेबास अर्ज करणे तो करावा. ऐसिया राऊतांच्या लिहिण्यावरून राजश्री 
सुभेदार यांच्या डेरियांत जाऊन उभयेतांस विचारले, त्यांनी उत्तर दिधले कि 


आपणांस पत्रे आले नाही; घराऊ वर्तमान लिहिणे म्हणोन लिहिले. तर वरचेवर 


१३३ 


लेखनात येतच आहे. नवाब निजामुद्दवाला यांसी कसे बोलला व त्यांनी कोणत्या 
मजकुराचे कसे जाबसाल केले हे लिहावे. कि 

आणखी ह्या विसाजीकृष्ण व त्रिंबक कृष्णाने पेशव्यांस गांडापुरी 
प्रागण्यात मु. मांजरगांवहून लिहिलेल्या पत्रातील मजकुरांवरून निजामाचा रोख 
कसा होता हे कळण्यास मदत होते, “त्यास काल त्रिंबकपंताक्डील राऊत 
स्वामींची पत्रे घेऊन राजश्री सुभेदाराकडे गेले होते. ते येच समई सुभेदाराची पत्रे 
स्वामीस घेऊन आले. ते बजिनस पत्रे लाखोटे डाकेच्या राऊताबरोबर सेवेसी 
रवाना केली आहेत. यानंतर मोंगलाचे लस्करचे वर्तमान, राजश्री सुभेदार बोलत 
होते ते वर्तमान राऊताने जबानी सांगितले की मोंगल सडा होत आहे आणि 
फौजही आणखी ठेवित आहे, रोखही इकडेच दिसतो. याप्रमाणे वर्तमान आहे. 
राजश्री भवानजी जाधवहि शहरीहून सुभेदारापासून छ.मजकुरी आम्हांपासी 
आले. त्यास त्याच्या रोजमुरीयाची बेगमी करून दिल्ही होते ते सरली. त्यास 
स्वामींनी रोजमुरियाची बेगमी करून पाठवावयांस आज्ञा केली पाहिजे.” प 

१७४८ मध्ये नबाब मोहमदशहाने मिठाई वाटल्याचे वाचण्यास मिळते. 
“नवाबांनीकाल मिठाई अवघे अमीरांस पाठविली. सुभेदारांसही तीन खोन 
मिठाई पाठविली.” ' * असे नारो विठ्ठल पेशव्यांस कळवितो. यानंतर 
औरंगाबादहून नारो विठ्ठल दुसऱ्या एकापत्रांतून पेशव्यांस लिहितो. “छ.४ 
मजकुरी प्रात:काळापासून तिसरा प्रहरपर्यंत सैदलस्करखान व बगाजीपंत व 
नागोराम ऐंसे जानबा निंबाळकराचे घरास बसले होते. कानादी व जानबांनी 
सुभेदारास तेथे बोलाविले. सुभेदार न आले. खानाचा चोपदार 
(सैदलष्करखान)फिरोन आला, उपरांतिक दुसऱ्याने चोपदार सुभेदारांकडे 
नबाबांनी व खानांनी पाठविला. मग सुभेदार तेथेअ ले. काय विचार बसून त्यांनी 


केला तो आपणांस न कळला. नागोरामजीस मजकूर तेथील विदित आहे मग 


१३४ 


अवघेज व उठोन तिसऱ्या प्रहरी दरबारांस गेले, पाहावे तेथे तह काय ठहेरतो. 
बोलीचली काय होती ते नागोराम लिहितीलच. नबाब असबज्याह यांना पंधरा 
हजार पौज नासरंगाजचे तैनात केली. पठाण व दखनियांची फौज नासरजंगाचे 
समागमेच आहेत.” ठ 

१७४९ च्या फाल्गुनमध्ये पिलाजी जाधवराव बदाऊत होते. पठाणे 
रोहिल्यांचा युद्धाचा प्रसंगही उद्‌भवेल. यासंदर्भात पुरूषोत्तम महादेवास दामोदर 
महादेव लिहितो “नबाब वजिराचा मुक्काम बदाऊवर शष्ठीस बुधवारी आहे. तेथेच 
सुभेदार मार्गप्रतीक्षा करतील. सुभेदाराची भेट जालियावर जे करणे ते करतील. 
मुलकाचा बंदोबस्त व पहाडात जाऊन पठाण रोहिल्यास मारायाचा विचार 
करतील. पठाण रूद्रपुरास पावले.-------- पाव वगैरे नबाबाचे फौजसुद्धा 
बदाऊजवळ आहेत.” 

अंताजी माणकेश्वरांनी पिलाजींच्या परगण्यात नासाडी केल्याबद्दल 
नानासाहेब पेशव्यांनी १७४९ मध्ये अंताजीची कानउघडणी केली. पेशवा 
लिहितो तुम्ही “हिंदूस्थान प्रांते जातां राजश्री पिलाजी जाधवराव यांच्या 
परगण्याज धामधूम केली. कसबे बावरे प पलिल मरीटा प! सुतोडा येथे पैका 
घेतला. म्हणून हुजूर विदीत झाले. तरी मारनिलेच्या तालक्‍्यांत तुम्हांस धामधूम 
करून पैका घ्यावयास गरज काय ? याउपरि त्यांच्या मुलकांत जो पैका घेतला 
असेल तो माघारा देणे. ये विसी फिरून बोभाटा येऊ न देणे,” प 


१३५ 


० (४७ ७ -७१ -& ०७ “०2 ५- 


१७. 
११. 


१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९, 
२०. 
२१, 
२२. 
२३. 


प्रकरण ४ संदर्भ 
गो.स. सरदेसाई, पेशवे दप्तरामधून निवडलेले कागद, भाग १७, शाहू 
आणि बाजीराव राज्यकारभार, मुंबई १९३१, पृष्ठ ५१,५२, नं. ६४. 
गो.स. सरदेसाई, मराठी रियासत, खंड ३, मुंबई १८८९, पृष्ठ २३८. 
रियासत, खंड ३, पृष्ठ २६४. 
रियासत, खंड ३, पृष्ठ २६८. 
पोर्तुगीज दफ्तर ३, पृष्ठ २१८. 
राजवाडे, साधने, खंड ६, नं.२०.पृष्ठ १५३. 
रियासत, खंड ३, पृष्ठ ३०१. 
कित्ता, पृष्ठ ३१७. 
द.ब. पारसनिस, इतिहाससंग्रह, ऐतिहासिक चरित्रे, पिलाजी जाधव, 
मुंबई १९३१, पृष्ठ ६१, नं.२७. 
मध्ययुगीन चरित्रकोश, पृष्ठ १४,१५. 
पे.द. १३, बाजीरावाचा माळवा व बुंदेलखंडातील प्रवेश, नं.२७, पृष्ठ 
२६,२७. 
कित्ता, नं. २८, पृष्ठ २७. 
कित्ता, नं. २९, पृष्ठ २८. 
कित्ता, नं. ११, पृष्ठ १२, १३. 
कित्ता, नं. १५, पृष्ठ १६. 
वाडीकर जाधव वृत्तांत, पृष्ठ ५. 
पे.द. १३, नं. ४५, पृष्ठ ४१,४२. 
पे.द. ३०, शाहू आणि पहिले दोन पेशवे, नं.४८. 
राजवाडे साधने, खंड ३, नं.१४, पृष्ठ १२. 
कृ.वा. पुरंदरे दप्तर, भाग ३, लेख १८०. 
पे.द. १३, नं. ४८, पृष्ठ ४४, ४५. 
पे.द. १४, मराठ्यांचे उत्तरेतील पराक्रम, मुंबई १९३१, पृष्ठ २०. 
रियासत, खंड ३, पृष्ठ ४६४. 


१३६ 


पे.द. १४, नं. २२. 

रियासत खंड ३, पृष्ठ ४७९. 

रियासत, खंड ३, पृष्ठ ४८१, पे.द. १५, बाजीरावाची दिल्लीवर स्वारी, 
मुंबई १९३२, पृष्ठ ९३. 

इतिहास संग्रह, ऐतिहासिक चरित्रे, पृष्ठ ६९. 

रियासत खंड ३, पृष्ठ ५०३. 

ब्रह्मेंद्रस्वामी चरित्र व पत्रव्यवहार, लेखांक ३४. 

द.ब. पारसनिस, ब्रह्मेंद्रस्वामी चरित्र, मुंबई १९००, लेखांक ३५. 
रियासत, खंड ३, पृष्ठ ५१०. 

रियासत, खंड ४, पृष्ठ ४०. 

कित्ता, खंड ४, पृष्ठ ४४. 

पे.द. २१, बाळाजी बाजीराव-उत्तर हिंद, मुंबई १९३२, पृष्ठ २, 
राजवाडे साधने, खंड ६, खंड १५१. 

रियासत, खंड ४, पृष्ठ ४५. 

कित्ता, खंड ४, पृष्ठ ४६. 

विदर्भ संशोधन मंडळ वार्षिक १९६२, संपादक म.श्री. पंडित, पिलाजी 
जाधव, पृष्ठ १२६. 

पे.द. २३, बाळाजी बाजीराव राज्यकारभार, मुंबई १९३२, पृष्ठ ७, नं. 
र, 

गो.स. सरदेसाई, ऐतिहासिक पत्रव्यवहार , लेखांक ५०. 
राजवाडे, साधने, खंड ६, नं.१८०, पृष्ठ २८३,२८४. 

ऐतिहासिक पत्रव्यवहार, लेखांक ५६. 

रियासत, खंड ४, पृष्ठ १५१. 

राजवाडे, साधने, खंड ६, नं.१८५, पृष्ठ २८७. 

पे.द. २५, पेशवा बाळाजी बाजीराव व निजाम, मुंबई १९३२, नं.५०. 
ऐतिहासिक पत्रव्यवहार, लेखांक ७२. 

ऐतिहासिक पत्रव्यवहार, लेखांक ७३, रियासत खंड ४, पृष्ठ १२५. 


१२३७ 


४७. ऐतिहासिक पत्रव्यवहार, लेखांक ७५. 

४८. पे.द. २३, नं.१५, पृष्ठ १२,१३. 

४९. राजवाडे, साधने खंड ६, नं. १८६, पृष्ठ २८८. 
५०. कित्ता, नं. १८७, पृष्ठ २८९. 

५१. कित्ता, नं. २७१, पृष्ठ ३५७,३५८. 

५२. पे.द. २८, बाळाजी बाजीराव क्नटिक, मुंबई १९३३, नं.२०, पृष्ठ २६. 
५३. कित्ता, पृष्ठ प८. 

५४. कित्ता, पृष्ठ ६०. 

५५. कित्ता, पृष्ठ ६०,६१. 

५६. कित्ता, पृष्ठ ६४,६५. 

५७. राजवाडे, साधने, खंड ६, नं.२००, पृष्ठ २९९. 
५८. कित्ता, नं. २०३, पृष्ठ ३०३. 


प्रकरण ५ 


पिलाजी जाधवराव आणि पेशवे संबंध 


पेशवे घराणे व जाधवराव घराण्याचे स्नेह संबंध चांगले होते असे अनेक 
गोष्टींवरून लक्षात येते. पिलाजी व पेशवे ह्यांच्यात चांगला घरोबा होता. छत्रपती 
शाहूमहाराजांप्रमाणेच पेशव्यांचाही राजश्री पिलाजी जाधवरावावर लोभ होता. 
पेशवे पिलाजींना काका म्हणून संबोधत, ह्यातच त्यांच्यातील स्नेहाचा- 
जिव्हाळ्याचा स्पर्श दिसून येतो. राजकारण, मुलुखगिरी, स्वाऱ्या, मोहिमा यांच्या 
व्यतिरिक्त घरगुती बाबतीतही पेशवे व पिलाजी चिमाजी आप्या, राधाबाई पेशवे, 
नानासाहेब, रघुनाथ जनार्दन यांच्यात पत्रव्यवहार, सल्लामसलत होत असे. 
बाजीराव पेशव्यांनी रामायण पुस्तकातील युद्धकांडाची पिलाजीकडे मागणी 
केली. त्याप्रमाणे पिलाजी जाधवरावांनी हस्तलिखितातील १ सुंदर कांड, १ 
युद्धकांड, १ उत्तरकांड अशी तीन कांडे पाठविली. * संभाजी जाधवरावांनीही 
राधाबाई पेशवेंना आदिपर्व वगैरे पाठविले व श्रवण करून सावकाश परत 
पाठविण्याची विनंती केली. पिलाजी जाधवरावांनी बाजीरावांस त्यांच्या संग्रही 
असलेली काही जनावरांची तेले पाठविली. ही तेलेऔषधी ही असावीत. हे सर्व 
वाचतांना वाटतं पिलाजींचे व्यक्तिमत्त्व परिपूर्ण व परिपक्क असावे. केवळ लढायाच 
नव्हे तर पुस्तके, विविध तेले, अनेक अवजारे, जनावरे, शिकार, बागा-पक्षी, 
ग्रंथसंग्रह इ. अनेक छंद त्यांनी जोपासले होते. पिलाजी पेशव्यांस लिहितात, 
“पत्र पाठविले तेथे आज्ञा केली की डुकराचे व वाघाचे, मोराचे, आसवलीचे व 
वडवाघलाचे यैसी तेले आणवावी. प्रस्तूत आमचे संग्रही वाघाचे व डुकराचे व 
सुसरीचे यैसी तिन्ही जिनसाची तेले पाठविली आहेत. आसवलीचे व 
वडबाघलाचे संताजी मानकर याजकडून देविले आहे तेथून आणवावे. त्यांस पत्र 


लि॥ आहे. यानंतर आम्ही वऱ्हाडातून येतसमयी वाघ मारिले त्याचे तेल काढून 


१३९ 


बुधली भरून सेट्यापासी दिल्ही आहे. राजश्री विसाजीपंतास ठावके आहे. तेही 
जामदारखानियात आणिले नसले तरी आणविले पाहिजे.” व म्हणजे पिलाजींना 
पेशव्यांच्या जामदारखाना संपन्न असावा वाटायचे. पिलाजी वऱ्हाड प्रांतात 
जाऊन आल्याचेही वरील पत्रातून समजते. युद्धकलेप्रमाणेच उपयुक्त चीजवस्तू 
जामदारखान्यात संग्रही ठेवण्याची शिकवण ही नकळतच पेशव्यांना 
पिलाजींकडून मिळत गेली. 

पेशव्यांना पिलाजींनी मध पाठविला त्याप्रमाणे पिलाजी पेशव्यांस 
लिहितात- “विशेष वंशलोचन शेरभर औषधास व मद उत्तम दहा शेर पाठवून 
देणे म्हणून आज्ञा आली.त्यावरून वंशलोचन पक्का ६६॥ आधाशेर संग्रही 
होते.तितकेच पाठविले आहे. मद संग्रही नाही असता तर प्रविष्ट होता. विशेष 
काये लिहिणे. मद लोहोगडाकडे कोसवाचे संग्रही असेल तेथे प्रयत्न करावा.” 

(पौष छ १९ सवाल) पिलाजी भेलसे-माळवा प्रांतात असतांना कसबे 
सिरोंज मुक्कामाहून-राधाबाई पेशवेंना संक्रातीची तीळशर्करा पाठविली. 
परमुलखात असतांही सर्व रिती-रिवाज सांभाळण्याची पिलाजी जाधवरावांची 
वृत्ती ह्या दोन्ही घराण्यातील स्नेह व जिव्हाळाच दाखवतो. तसेच संपर्कात 
रहाण्याची ही कला कौतुकास्पदही आहे. 

पिलाजींचे शेतीकडेही लक्ष होते. वेगवेगळी झाडे लावण्याची त्यांस 
आवड होती. त्याकाळात त्यांचेकडे हरतऱ्हेच्या बागा होत्या. आजतागायत बरीच 
जुनी अशी चिंच, आंबा, जांभूळ, फणस इ. झाडे जाधववाडीच्या शेतातही 
आहेत. “राजश्री स्वामी छत्रपति शाहूंनी ५० नारंगीची रोपे आणविली. लावणीचा 
हंगामही असल्याने पेशव्यांना पिलाजींकडे नारंगीची रोपे असावीत असे वाटले 
आणि त्यांनी पिलाजींना रोपे पाठविण्याची आज्ञा केली. अर्थात पिलाजींकडे 
नारंगीची रोपे नव्हती, इतरत्र मिळणे कठीण तेव्हा “मुजरद जासुदांची जोडी 


१४० 


शहरात नारंगीची रोपे आणविण्यास पिलाजीनी पाठविली आणि रोपे मिळताच 
पाठविण्याचे कळविले.” व शेतीसंबंधी एक गोष्ट आणखीही लक्षात घेण्यासारखी 
म्हणजे डोंगरातून येणारे पाणी तळी बांधून अडविले. “पाणी वाचवा पाणी 
जिरवा” हे आजच्या शासनाचे धोरण तीनशे वर्षांपूर्वी पिलाजी जाधवरावांनी 
राबविलेले आढळते. अशाच एखाद्या तळ्यात बदके सोडायची होती त्यासंदर्भात 
बदकाची मागणी सदाशिवराव भाऊंकडे केली. पिलाजी लिहितात, “आम्हास 
बालगावयास बदकाच्या जोड्या सरकारातून पाठवावयासी आज्ञा केली पाहिजे. 
तळ्यात सोडू.” ह वेगवेगळ्या थोड्या फार उपलब्ध पत्रांवरून पेशवे- जाधवराव 
यांच्यातील कौटुंबिक मैत्री जाणवते. चिमाजीआपा बाजीरावला १७३६ च्या एका 
पत्राने कळवितात कि जेव्हा जेव्हा आपल्याला पत्रे पाठवाल तेव्हा पिलाजींनाही 
एक पत्र पाठवित जाणे. ऱ जेणे करून दोघातील मसलती जाधवरावांनाही 
कळाव्यात हा हेतू. यावरून चिमाजीआपाही पिलाजींना केवढ्या विश्वासाने 
मानीत होते हे समजते. 

इ.स. १७३८ मध्ये पिलाजी जाधवराव दतिया-वोडसे येथून खंडणी 
वसूल करून आल्यानंतर स्वारीतून आल्यानंतर ते प्रथम राधाबाई पेशवेंच्या 
भेटीस गेले आणि मग वाघोलीस गेले. सुभानजी जाधवरावांच्या मुलीचे लग्नात 
शके १६७४ वैशाख वद्य षष्टीला इ.स. १७५२ ला झाले. “लग्नासाठी श्रीमंत 
नानासो! पेशवे, सदाशिवराव भाऊ, राजश्री दादा, सर्व खाशा बायकामुले 
उपस्थित होती. पाच दिवस त्यांचा वाघोलीस मुक्काम होता. जाधवरावांनी 
श्रीमंतास दोन घोडी, हत्ती नजर केले. त्यांच्याबरोबरच्या सर्व लोकांस वस्त्रे 
दिली. भोजनोत्तर श्रीमंत माघारी गेले.” पुढे सटवोजी जाधवरावांच्या आई 
वांरल्याने श्री सदाशिवरावभाऊ वाघोलीस सांत्वनासाठी गेले. तसेच सटवोजी 


जाधवरावांची पत्नी लाडीबाई शके १६७४ रोजी वारल्या तेव्हाही पेशवे स्वत: 


१४१ 


सटवोजींच्या भेटीस वाघोलीस गेले होते. श्रीमंत सदाशिवराव भाऊही वाघोलीस 
जाऊन दुखवटा देऊन आले. त्यानंतर मार्गशीर्ष महिन्यात पेशव्यांच्या लग्नास 
सटवोजी जाधव उपस्थित होते. एकंदर पेशवे कुटुंब व जाधवराव कुटुंबात 
आपुलकी होती. स्नेह सर्वाधिक होता. 

पिलाजी जसे छत्रपती शाहू महाराजांच्या मर्जीत होते. तसेच पेशव्यांचीही 
पिलाजींवर मर्जी होती. त्यामुळे पेशवा व पिलाजी यांच्यात अनेक वार मसलती- 
चर्चा झाल्या. राज्यकारभारात, स्वारी मोहिमात पिलाजी पेशव्यांना सल्लाही 
देत. आणि पेशवेही बऱ्याचवेळा हे सल्ले आमलात आणत. वज्रगडच्या 
किल्लेदाराच्या नेमणुकीसंदर्भात पिलाजींनी बाजीरावांकडे तुकोजी सोळंकीना 
पाठविले. व ते गडवीपणाच्या कारभारास कसे योग्य आहेत, बापूजीपंताच्याही 
ओळखीचे आहेत, सोळंकीनी पंतसचीवाकडे कष्ट मेहनत केली. एकंदर योग्य 
अशी व्यक्ती वाटल्याने सोळंकीस सनद देऊन वज़गडावर सनद देवून 
पाठविण्याचे कळवितात. त्यांस बहिरजी जगतापांनी जमानकतबा दिला. 
पिलाजींचे आप्त असे सोळंकीस गडावरी ठेवण्याची त्यांनी अधिकाराने विनंती 
केली. “तरी यासी गडावरी चढावयाची आज्ञा व सनद देऊन रवानगी करावी. हे 
गडावरी गेलियावरी दाणादुणा वस्तभाऊ गडास जाईल.” असे पिलाजी 
पेशव्यांना लिहितात. 

तसेच पेशव्यांना पत्र पाठवून कोहजगडच्या किल्ल्या, निवड न्याय- 
अन्यायाचा विचार करून न्यायप्रविष्ठ कशी होईल ते सांगितले. “किले 
कोहजगड येथे ब्राह्मण मारिला म्हणून तेथील हवालदार दूर करून दुसरा 
हवालदार आपण पाठविला. तरी ब्राह्मण मारिला त्यासमयी र॥ शंकराजी केशव 
वगैरे सरदार गडचे होते. सियासी येकल्या हवालदारावरीच निमित्य आणून 


त्याचा रोजगार दूर केला. तरी कान्होजी आंगरे सरखेल याणी हिरोजी पासलकर 


१४२ 


आपले हाती दिल्हे आहेत. त्याचे चालवणे आपणास अगत्य आहे. सांप्रत 
हिरोजी पासलकर आपणापासी आले आहेत तरी किलाचे इनसाफ मनास 
आणून याकडे अन्याय खराच जाला तरी रोजगारापासून दूर जालेच आहेत. पुढे 
पोट भरायासी जागा नाही आणि इनसफ अन्याये याकडे नसेल तरी हिरोजी 
पासलकराने बहुत दिवस या राज्यात चाकरी केली आहे त्याचे चालवणार 
आपण खावंद आहे !” क 

गडावर इतर अन्य सरदार असतांनाही ब्राह्मणाच्या वधाला- एकट्या 
हवालदारास जबाबदार ठरवून त्याला नोकरीवरून काढणे अन्याय कारक आहे. 
जर हवालदाराला न्याय द्यायचा नसेल तरी आंग्रेकडून आलेल्या हिरोजी 
पासलकर ज्याने राज्यासाठी खूप मेहनत केली असून त्याची नेमणूक करणे 
नक्कीच उचित असून, पासलकरासच नेमावे असे पेशव्यांस पिलाजीने 
निसंकोचपणे सांगितले. अर्थात पिलाजींचे पेशव्यांवर पुत्रवत प्रेम होते. त्याच 
वडिलकीच्या जरबेने त्यांनी लिहिले. पेशव्यांकडून अनुचित काही घडू नये असे 
त्यांस वाटे. दुसरी गोष्ट यातून लक्षात येते की विनाकारण कोणावरही अन्याय 
झालेला जाधवरावांस आवडत नसे. पण कधी कधी सत्तेपुढे शहाणपणा चालत 
नाही हे खरे. त्यातही स्वराज्याचे स्वामी म्हणवून घेणारे छत्रपती शाहू महाराज 
नामधारीच बनत गेले. तेव्हा पिलाजी जाधवराव काय किंवा त्यांच्यासारख्या 
इतर स्वामीनिष्ठ लोकांची किती कुचंबणा झाली असेल हे मानाजी 
जाधवाच्या१७ नोव्हेंबर १७३९च्या पुढील पत्रावरून कळून येते. “श्रीमंत 
महाराज राजश्री छत्रपती स्वामींचे सेवेसी. सेवेसी आज्ञाधारक मानाजी जाधव 
विज्ञापना यैसीजे. येथील क्षेम ता छ २८ जमदिलोबल मुकाम राहुरी प्रां। 
संगमनेर महाराजांचे कृपादृष्टी करून सेवकाचे वर्तमान येथास्थित असे. 


महाराजांची आज्ञा घेऊन स्वार झालो ते कसबे मजकूरावर आलो. राजश्री 


१४३ 


चिमाजीपंत आपा पारनेरानजीक लोणीवर मुकाम होता. त्यास, तेथून फौज व 
पिलाजी जाधवराव तमाम पथके हुजुरातीची दोन हजार फौज आम्हावरी रवाना 
केली. पिलाजी जाधवांस हुकूम राजश्री चिमाजीपंतांनी केला की मानाजी 
जाधवास लुटून त्यास धरून घेऊन येणे. जर त्याने हत्यार धरिले तरी त्यास 
मारून टाकणे. त्याचा जाब पडला तर आपण महाराजांपाशी देऊ. त्यास फौज 
घेऊन पिलाजी जाधव आम्हावर आला. आम्ही बेफाम होतो. ते दोन प्रहर रात्री 
फौजा अकस्मात गोटाजवळ आल्या. मग आपण खबरदार होऊन पुढे स्वार 
पाठविले. 

तो पिलाजी जाधव यांस खबर गेली की आता मानाजी जाधव खबरदार 
जाहला. आणि त्याजपासी फौज सातसे स्वार आहेत. तो काही जीत हाती 
लागतो ऐसे नाही. नास होईल. दोनच्यारशे माणसे जाया होतील. मग पिलाजी 
जाधव फौजसमवेत राहुरी खुर्द येथे राहिला. आम्हास सांगोन पाठविले की तुम्ही 
राजश्री चिमाजीपंताच्या भेटीस येणे. त्यास आपण जाब दिल्हा की तुम्ही फौज 
दोन हजार घेऊन आला आहा तर आपण काही जोरावारीने भेटीस येतो ऐसे 
नाही. मग पिलाजी जाधव याने सांगोन पाठविलेकी तुम्ही येत नाही तर आम्हास 
हुकूम आहे तो करावा लागतो. ऐसे आम्हास त्याने सांगोन पाठविले. दिवस 
उगवलीयावरी पिलाजी जाधव, दादजी सीतोळे उभयता आमच्या डेरीयास 
आले. कितेक दबावाच्या गोष्टी आम्हासी सांगितल्या. त्यास आम्ही जाब दिल्हा 
की, तुमचे दबावणीने आपण भेटीस येतो ऐसे नाही. महाराजांचे निशान 
आपणापासी आहे मरून स्वस्त होईन. चाकर माहाराजाचा आहे. तुमच्या 
चित्तास येईल ते करणे. मग पिलाजी जाधव सोहलतीच्या गोष्टी सांगितल्या आणि 
आम्हास भेटीस घेऊन गेले. राजश्री चिमाजी आपाची भेटी जाहाली. त्यास तेथे 
जे आम्हास बोलो नये ते बोलीला की, तुम्ही महाराजाची पाठ करून राहाता तर 


१४४ 


येक दिवस मारून ताराज करीन. त्रिंबकराऊ दाभाडा मारिला, माहाराजांनी 
आमचे काय केले ! तुम्ही वीट करून किती दिवस राहाल? यैसे आम्हास जाब 
दिल्हे. आपणासी तो फार आकस लाविला आहे. आपली सरदारी दोन 
परगणियावरी आहे. त्यात तमाम परगणियात स्वार पाठवून रोखे करून गुरेढोरे 
वळून आणून सिवारदेखील चारिले. मग आपण राजश्री चिमाजीपंताची आज्ञा 
घेऊन कसबे राहुरीवर आलो. चिमाजीपंतास जाब दिल्हा की, यापरी आपण 
परगणियात राहात नाही. उठोन देसास जातो. परगणे तुमच्या हवाला केले आसे. 
जाब दिल्हा आणि उठोन आलो. तरी खंडेरायाचे सरदारीचे आगत्य माहाराजांस 
आसले तरी हे गोष्टीचे पारिपत्य केले पाहिजे. आपण तो एकनिष्ठ चाकर असो 
आम्हासी चिमाजीपंतांनी आकस लाविला आहे तमाम आपले सरदार चाकर 
आहेत. तुम्हीही चाकरी येकभावाने आपली करावी. त्यास आपण जाब देतो की 
आपण माहाराजांचे पाय सोडून दुसरीयाची चाकरी करणार नाही. यास्तव 
आपणास आकस मांडिला आहे. हे गोष्टीचे पारपत्य माहाराजांनी केले पाहिजे. 
सेवेसी श्रृत होय.” दी 

यावरून पेशवेमंडळी छत्रपर्तीनाच कसे डोईजड होत गेले हे कळते. 
तसेच पिलाजींची सरळ भावना व मुत्सद्दीवृत्तीही लक्षात येते. खरे तर दोन हजार 
स्वार बरोबर असतांना मानाजी जाधवास पकडून नेणे किंवा पेशव्यांच्या 
इच्छेप्रमाणे त्यास मारून टाकणे सहज शक्‍य होते. परंतु यापैकी त्यांनी काहीही 
केले नाही. आपल्याच माणासाला विनाकारण मारून त्याच्याबरोबर चारदोनशे 
माणसे मरणे योग्य नव्हतें.त्यामुळे पिलाजींनी तसे केले नाही. त्यामुळे मानाजीस 
चार गोष्टी समजुतीच्या सांगून भेटीस नेले. दुसरे असे पेशव्यांना छत्रपति 
शाहूंचाही दबाव नको होत चालला असे दिसते. त्यामुळेच बाजीराव काय किंवा 


चिमाजी आप्पा काय, छत्रपतिच्या सरदारांना बळाने आपल्याकडे घेण्याचा 


१४५ 


प्रयत्न करीत होते. “त्रिबकराऊ दाभाडा मारला महाराजांनी आमचे काय 
केले?” असे चिमाजी म्हणतात याचाच अर्थ त्यांना छत्रपती शाहूंची भीती 
राह्यली नव्हती. 

पिलाजी जाधवराव यांचेकडून, इतर सरदारांकडून ही पेशव्यांना 
द्यायच्या रकमा ठरलेल्या होत्या “फेरिस्त कतबे लोकांचा सा' “राजश्री 
पंतप्रधान सुहूर सन इसने सलासैन मया अलफ माहे रजब करार रुपये 
५०००० पिलाजी जाधवराव.” डिसेंबर १७३१ च्या ह्या नोंदीप्रमाणे पिलाजी 
जाधवरावांकडून पेशव्यांना ५०००० रू.जात होते. सर्व सरदार मंडळीत 
पिलाजी जाधवरावांची रक्कम मोठी होती. त्यावरून त्यांच्या पराक्रमाबरोबरच 
त्यांच्या उत्पन्नाचीही कल्पना करता येते. 

इ.स.१७३२-३३ मध्ये पिलाजी माळवा- बुंदेलखंड या प्रांतात 
राजकारणे व मुलुखगिरी करण्यात व्यस्त होते. तेव्हा इकडे छत्रपती शाहूंनी 
स्वदस्तकाची त्यांस पत्रे पाठऊन बोलावून घेतले. कारण छत्रपतींना जंजिरा 
घ्यायची ओढ लागली होती. छत्रपतींनी बाजीरावांस, सुमंतास आणि महादेवा 
पुरंदरेस स्वदस्तुरची त्यासंबंधी पत्रे पाठविली. त्यात घोड्याच्या मजकूराचे 
राजश्रींनी स्वामींस पत्र दिल्हे तेही लखोटा करून पाठविले आहे. त्यांचेही 
वर्तमान विदित होईल. घोडा येथून छ मारी दोन प्रहरी रा! केला आहे. तोही 
पावेल (फाटले आहे) राजश्री पिलाजी जाधवराव यांस पाठविले पाहिजे. असे 
तातडीने लिहितात. 

इ.स.सप्टें १७३३ मध्ये पिलाजी राजकोटमध्ये होते ते बाजीरावांस 
लिहितात-““आपण सोमवारी प्रात:काली राजकोटच्या तरीवरी उतरावयासी 
येते. तरी तेथून घोडी आमची व राजश्री बालाजी महादेव यास घोडी, जाजती 
दोनच्यार घोडी ऐसी सत्वर सोमवारी प्रातकाली येत ते केले पाहिजे.” ह 


१४६ 


घोड्याचा जो संदर्भ येतो तो इ.स. १७३२ मध्ये पिलाजीरावांच्या 
पराक्रमाबद्दल निजामाची भेटी होऊन निजामाने तिवट बक्षिस दिले व त्याचवर्षी 
बहुमानार्थ १४५० रू. यांचा घोडाही बक्षिस मिळाला होता. त्या घोड्याबद्दल 
वरील पत्रात संदर्भ असावा. आणखी एक गोष्ट येते जाणीवपूर्वक नमूद कराविशी 
वाटते ती अशी की, पुढे सटवोजी जाधवरावांकडून नानासाहेब पुरंदरेने एक 
घोडी विकत घेतली व पेशव्यांना नजर केली. “जठार सटवोजी जाधवराऊ 
याजकडे आहेत. त्याजकडून घोडी कर्डी दुवेद आहे, आमची चंद्रभागा घोडी 
होती तिजयेवढी ती थोर आणि कोवळी आहे. ते साडेसतराशे रुपयास खरिदी 
हुजूर करून आम्ही आपणास बसावयासी ठेविली आहे.” हणी 
_ इ.स १७३३ मध्ये पिलाजी जाधवराव कऱ्हाडजवळ तारगाव 
तालुक्‍यातील कामेरी येथे मुक्काम करून होते. छत्रपति शाहूमहाराजांचा पाली 
येथे मुक्काम असून बाजीराव त्यांच्या दर्शनास येतील. ह्या भेटीत पुढे कुठे कूच 
करायची, मुकाम कोठे करायचे, एकंदर कामकाजाची चर्चा होईल असे पिलाजी 
चिमाजींस कळवितात. त्यातच शेवटी चिरंजीव राजश्री आपाचा परामर्श 
वडीलपणे आपण करीतच असतील. परंतू सूचना मात्र लिहिली असे लिहितात. 
धावपळीच्या जीवनांतही सटवोजीचा परामर्श घेण्याची पिलाजीराव 
चिमाजीआप्पांस सूचना देतात. योद्धा असला तरी मुलाबद्दल वडीलांची माया व 
जबाबदारी पिलाजींकडे होती हे यातून कळून येते. तसे बाहेर असतांनाही 
कौटुंबिक जीवनाकडे त्यांचे किती बारीक लक्ष असायचे हे अनेक गोष्टीवरून 
दिसून येते. खेचिवाडा प्रांतातून सटवोजींना कार्तिक मासातील आळंदीची 
यात्रा-वारी करणे, इमारतीचे काम सांगून येणे, बाबूजी नाईकास (गणपानाईक 
वारल्याने) भेटून सांत्वन करणे, ब्रह्लेंद्रस्वामीना रामनगरकरांची सोयरिक 
नाकारणे, इ.गोष्टी सेखोजी आंग्रे वारल्यानंतर दिवसकार्य होईपर्यंत रहाणे, 


१४७ 


इ.छोट्या मोठ्या गोष्टीतून त्यांचे व्यक्तिमत्त्व स्पष्ट होते. तिळ शर्करा पाठविणे, 
जनार्दन बाबाच्या जन्मावेळी बाजीरावांस अभिनंदन पत्र पाठविणे-““श्रावण शुद्ध 
द्वितीया गुरूवारी तेवीस घटका दिवसा पुत्र जाहाला म्हणून लिहिले त्यावरून 
बहुत संतोष जाहाला तो श्री जाणे बहुत उत्तम गोष्ट जाहली.” क (१०-७- 
१७३५ चे पत्र) यासारखी प्रसंगोपात पत्रे पाह्यली कि पिलाजींची व्यवहार दक्षता 
समजूत येते. दूर मुलखगिरीवर असतांनाही राज्यात काय चाललेय काय नाही 
इ.गोष्टींकडे त्यांचे लक्ष असे. चांगली कामाची माणसं हेरणे, त्यांना वळविणे, 
त्यांच्या कर्तृत्वाचा यथायोग्य वापर करण्यातला त्याचा हातखंडा 
वाखाणण्याजोगा आहे. अशी माणसे पेशव्यांकडेही असावीत ही कळकळ 
त्याहूनही कौतुकास्पद आहे. इ.स. १७३७ मध्ये पिलाजींनी चिमाजींना पत्र 
पाठवून सांगितले. “राजश्री वाघोजीराऊ खानवेलकर यास आपणाजवळ ठेवावे. 
कार्याचे माणूस आहेत, त्यास बोलाऊन आणून त्यास चार गोष्टी सांगोन 
आम्हाकडे रवाना करणे म्हणून लिहिले. ऐशास बरा नावाचा कर्ता शिपाई माणूस 
आपणाजवळ असावा याजकरितां आमचाही हेत होता. परंतू मारनिले राजश्री 
फत्तेसिंग भोसले याजकडे चाकरीस राहिले आहेत. प्रस्तूत त्याच्यातर्फे येथे 
आहेत व त्याचे भाऊ रामाजीभाऊ खानवेलकर राजश्री त्रिबकराऊ सोमवंशी 
सरलष्कर याजकडे चाकरीस राहून प्रस्तूत येथे सेवा करीत आहेत. मारनिलेनी 
कारकून आपणाकडे पाठविला होता. त्यावरून आपण लिहिले असेल. त्यास 
माणूसास दंडक लागला आहे की एक जागा चाकरी करावी आणि दहा जागा 
शोध करावा ऐसा विचार आहे.” हर पिलाजींनी खानविलकरांस समजूतीच्या 
गोष्टी करून चिमाजींकडे पाठविण्याचे चिमाजी आपा लिहितात. त्यावरून वरील 
उत्तर पिलाजींनी दिले. पिलाजीचे किती चौफेर लक्ष असायचे आणि माहिती 


असावयाची हे एक उत्तम उदाहरण देता येईल. वसईच्या स्वारीत असतांना 


१४८ 


महादबा पुरंदरेना शंकराजीपंतास सनद देवविण्याविषयी सांगतात. ते लिहितात, 
“सांप्रत आपणाकडून पत्र येऊन त्या प्रांतीचे वर्तमान कळत नाही. तरी राजश्री 
भाऊ स्वारीस गेले आहेत तिकडील अर्थ व दरबारचा अर्थ सविस्तर लिहिला 
पाहिजे. आम्ही श्रीमंताचे व आपले आज्ञेप्रमाणे वसई प्रांतीच आहो. वरकड 
सविस्तर या प्रांतीचे अर्थ श्रीमंताचे पत्री लि। आहेत. आपणास विदित होईल. 
गोव्याकडील वर्तमान येत असेल ते लेहून पाठवावे. श्रीमंतास बागाचे जमिनीचा 
अर्थ लि॥ आहे. विनंती करून जमिनीची सनद देविली पाहिजे. विस्तारे ल्याहावे 
ऐसे नाही. श्रीमंताची मरजी जमीन द्यावयाची नसेल तरी मालियाची महिनियाची 
व अडसरीची बेगमी यादी प्रा। करावयाची सनद राजश्री शंकराजीपंत यांस 
पाठविली पाहिजे. र॥ छ.६ सफर बहुत काये लिहिणे. लोभ असो दीजे हे 
विनंती.” धी सदर पत्रात बागेसाठी जमिनी मागितली असावी. कारण बागा तळी 
करण्याचा पिलाजींना आवड होती. पण त्यासंदर्भात सनद शंकराजीपंतास 
देण्याचेही लिहितात. याचा अर्थ स्वत: साठी मागितले नाही. पिलाजीच्या मनात 
इतरांची दखल घेण्याची वृत्ती होती. 

चाकणचा किल्ला बांधण्याचा विचार सध्या तरी करू नये असा 
पिलाजींनी चिमाजींना सल्ला दिला. त्यावरून पेशवे चिमाजी आप्पांस 
कळवितात (३०-१०-१७२८) “चाकणेचा कोट बांधावयाचा प्रवाहात तूर्त न 
पडावे येसी लिहिले ते कळले. येसियास तुम्ही लिहिला विचार तो उत्तमच आहे. 
तूर्त घडी राहऊन राजश्री पिलाजी जाधवराऊ यास सांगून सला करवितो. पुढे 
विचारानुरूप कर्तव्य तैसे करू.” १६ घेशवे यासंदर्भात जाधवरावांशी सला- 
विचार घेऊन काय ते ठरवू असे सांगतात. पिलाजींचे सल्ले पेशवे कसे ऐकत याचे 


हे एक उत्तम उदाहरण. मोहिमा-राज्यकारभारातील अनेकदा सल्लामसलती 


१४९ 


पिलाजी-पेशव्यांना-विमाजीआप्पांस देत असत हे वरील अनेक प्रसंगावरून 
लक्षात येते. 

पिलाजी जाधवरावांची स्वामीनिष्ठा प्रखर होती. राज्यवृद्धीसाठी, 
राज्यसंरक्षणासाठी त्यांनी प्ेशव्यांबरोबरीने छत्रपती शाहूमहाराजाबरोबर, त्यांच्या 
आज्ञेप्रमाणे अनेक स्वाऱ्या-शह-तह-राजकारणे केली. परंतु तरीही पिलाजींचा 
पराक्रम छत्रपति शाहूंकडील, त्यांचे एकंदर दरबारातील वजन न पाहवून, 
पिलाजी जाधव आपल्या पेक्षा वरचढ होईल, डोईजड होईल असे सुप्त भय 
असावे. छत्रपति शाहूंजवळ दरबारात अशा लोकांची वानवा नव्हती. साहजिकच 
काय कारण घडले कोण जाणे पण छत्रपती शाहूंची मर्जी थोडा काळ तरी खफा 
झाली. पिलाजी रावांच्या मालमत्तेवर बंदोबस्त ठेवला गेला. आणि त्यांच्यासह 
सर्व कुटुंबच कैद करून ठेवले. खरे तर पिलाजी शब्दाला जागणारा 
स्वामीनिष्ठ,वारकरी मनाचा व योद्धा होता. दमाजी थोरात, उदाजी चव्हाण, 
घोरपडे-संभाजी, छत्रपति ताराबाई यांचा बंदोबस्त करणे किती शक्ती व वेळ 
यांचा अपव्यय करणारे होते. ह्या सर्वांचा बंदोबस्त करून छत्रपति शाहूंचे आसन 
स्थिर करण्यात व पेशव्यांस सहकार्य करण्यातच पिलाजींनी हयात वेचली. पण 
याचे उलटचे चित्र पिलाजींकडून घडविले गेले नाही. त्यांची वृत्ती इतरांसारखी 
बंडखोर प्रवृत्तीची नव्हती व स्वार्थीही नव्हती. त्यांची परमार्थ भक्ती जशी 
विवेकपूर्ण होती तसाच पिलाजींचा पराक्रमही विवेकावर आधारीत होता. छत्रपती 
शिवाजींचे स्वराज्य छत्रपति शाहूंच्या झेंड्याखाली त्यांना राखायचे होते. 
त्यासाठी त्यांनी पेशव्यांना जवळ केले आणि पेशवाईच्या बाळाच्या गळ्याला 
नखही लागू देणार नाही अशी भीष्मप्रतिज्ञा केली. ही शाहूमहाराजांनी 
त्यांच्याकडून घेतली होती. छत्रपति शाहूंच्या ठिकाणी असलेली कठोर 
स्वामीनिष्ठाही आड आली. मग प्रारधभोग समजून त्यांनी कैदही स्वीकारली. 


१५० 


खरे तर पिलाजींच्या रूसण्यापेक्षा शाहूचा त्यांवरील रागच जास्त होता. अर्थात 
राग कशाबद्दल झाला हे मात्र कळत नाही. येथे पिलाजींच्या इ.स. १७२४ मध्ये 
झालेल्या जप्ती व कैदेविषयी एक-दोन पत्रे मिळाली ती पहाता येतील. 

“श्री 

पुरवणी तीर्थ रूप राजश्री 

आपा स्वामीचे सेवेसी 

विनंती उपरी शुक्रवारी प्रहर रात्र जाली ते समई राजश्री स्वामीनी आज्ञा 
केली की, राजश्री पिलाजी जाधवराऊ याची कुली वस्तभाव दाणादुणा कापड 
गुरेढोरे खिलारे घोडी सिगरे सेल्या मेंढ्या वरकड सिकारताना बटकी चाकर 
यांचा बंदोबस्त बहुत चौकसीने करणे. तफारका (परागंदा) होऊ न देणे म्हणून 
आज्ञा केली ते लिहिले असे. याउपरी वाडीचा वाडा व नांदेडचा वाडा व 
वाघोलीचा वाडा पाडून टाकणे येविसी शपथ घातली की, आपले मानेस सुरी 
लावाल तरी अनमान कराल म्हणून शफत घातली. त्याप्रमाणे स्वार्मीस लिहिले 
असे. तरी पत्राचे उत्तर पाठविले पाहिजे.” रर महादबा पुरंदरे यांनी चिमाजी 
आप्पास सातारा दरबारातील ही बातमी कळविली. अर्थात ह्या प्रकरणात प्रत्यक्ष 
प्रेशव्यांचा हात आहे कि नाही हे समजत नाही. परंतु छत्रपति शाहूंची मर्जी खफा 
होण्याचे काय कारण? पत्राचे वरील साल बरोबर असेल तर ह्या दरम्यान 
पुण्याच्या हस्तांतराच्या दृष्टीने राजकीय डावपेच दिसून येतात. आणि पिलाजींना 
कैद झाली नसती तर त्यांना पुण्याच्या संदर्भात छत्रपती शाहूंशीही काही 
सल्लामसलत करता आली असती आणि कदाचित सचिवांकडे व नंतर 
सचिवांकडून पेशव्यांकडे वंशपरंपरेने पुणे हस्तांतरीत होऊन आलेही नसते. 
दुसरी बाजू पुणे पेशव्यांकडे सोपविण्यात पिलाजींचा विरोध झालाही नसता. 


शेवटी पुण्याचे पर्यायाने स्वराज्याचे संरक्षण महत्त्वाचे (र) हँ काही असले 


तरी छत्रपती शाहूंनी पिलाजीराव व त्यांच्या कुटुंबियास कैद केले हे दुर्दैव होय. 
पुण्याचे हस्तांतराचे साल आणि पिलाजींच्या कैदेचे साल विचारात घेतले तर 
छत्रपती शाहूंकडे त्यांच्या दरबारी असलेल्यांपैकी कोणी राजकीय खेळी 
खेळलेली असावी असा एक तर्क निघू शकतो. 

कैदेतील त्यांच्या व्यवस्थेविषयीची माहिती बाजीरावांस पाठविलेल्या 
महादबा पुरंदरेच्या १७२४ मधील पुढील पत्रावरून कळून येते. “-सेवेसी 
विनंती. राजश्री पिलाजी जाधव व त्याचे कबिले कोटात ठेविले. त्याजपाशी 
अगत्या अगत्ये चाकरीची माणसे मुदबखी व चाकर व कुणबिनी ऐसी नेमस्तच 
ठेवावयाची ती ठेवली आहेत. वरकड चाकरीची माणसे होती ते अवघी 
कोटाबाहेर ठेवली आहेत. जेव्हां ज्यांचे प्रयोजन लागते तेव्हा त्यास परवानगी 
देतो. परवानगीखेरीज कोणी जात येत नाही. स्वामींची आज्ञा होती की, यांच्या 
पोटास लागेल ते राजश्री राणोजी शिंदे यास लेहोन तेथून आणवणे. त्यावरून 
त्यास पत्र पाठऊन जिनस आणविला आहे. तो वाणियापासी ठेऊन रोजबरोज 
लागेल तो देत जाऊ.जिनस आणविला त्याची यादी अलाहिदा पाठविली आहे. 
त्यावरून विदित होईला. याखेरीज हिंग, जिरे, मिरे, पान सुपारी तमाखू वगैरे 
किरकोळ जिन्नस लागल तो आपणापासून द्यावा लागतो. पाबलामध्ये यांस 
ठेविले होते. तेथे दररोज येक बकरे यास देविले होते. त्याप्रमाणे येथेहि पाहिजे. 
याकरिता येविषयीही राणोजी शिंदे यास लेहोन आणाविली आहेत. त्याचे 
उपसाहित्ये देखील द्यावे लागते.” 

वरील दोनही पत्रे पाह्यली कि जी घोडदौड पिलाजीराव जाधवरावांनी 
केली ती चूक होती की काय ? त्याचे हे फळ मिळावे काय ? जप्ती- वाडे 
पाडण्याचे हुकूम दिले गेले. मऊ स्वभावाच्या शाहूंकडून हे शक्‍य होते ? 


शाहूंच्या मर्जीतले तर पिलाजी जाधवराव ! मग मर्जी फिरण्याचे कारण काय? 


पैष२ 


पण घटना घडून तर गेलीच. कैदेसंबंधी बोलायचे तर वरील पत्राप्रमाणे 
“नेमस्तच चाकर, बाकीचे कोटाबाहेर, शिंदेकडून आणलेले जिनस रोजच्या रोज 
लागेल तेवढेच सिदा दिल्यासारखे देणे, बाकीचा माल वाण्याकडे ठेवणे.” म्हणजे 
रोजचे मागतकऱ्यासारखे मागावे लागले असणार. स्वामीनिष्ठेचे हे बक्षिस होते. 
पिलाजी कैदमुक्त केव्हा झाले, त्यांचा सरंजाम ह्यावेळी परत केला कि काय 
यासंदर्भात काही मिळत नाही. तथापि पिलाजी कबिलासह संभाजीसह कैदेत 
असतांना संभाजी जाधवरावांची प्रकृती ठीक नव्हती. त्यांच्या तब्येतीबद्दल 
पिलाजींनी चिमाजींस पत्र लिहिले. परंतु मानी स्वभावाच्या पिलाजींनी संभाजींना 
किंवा आपल्याला मुक्त करा असे लिहिले नाही. “स्वामीच्या चित्तास येईल ते 
केले पाहिजे.' असे लिहिले. बंदिवानाच्या मुक्ततेचा मान असणाऱ्या खुद्द 
पिलाजींना कैदी बनावे लागले. कैदेतून पिलाजी चिमाजींस लिहितात- “येथील 
क्षेम ता। छ ११ माहे मोहरमपावेतो सुखरूप असो. विशेष. चिरंजीव रा संभाजी 
जाधव यासी फार बरे वाटत नाही. आंग गार पडले आहे. उष्णता नाही. वेथेने 
फार कष्टी. कमरेपासून पाय गेले. स्वामीस कळावे म्हणोन लिहिले. येथे 
राहिलियाने वाचत नाही. यामध्ये स्वामीच्या चितास येईल ते केले पाहिजे.” वं 
“बापूजी श्रीपत चिमाजी आपास लिहितो, “कुशल श्रावण बहुल नवमी परियेत 
येथास्थित असे. राजश्री पिलाजी जाधव पुण्याच्या कोटात ठेविले आहेत. ते 
सविस्तर वर्तमान अलाहिदा पत्री लिहिले आहे. त्यावरून विदित होईल. राजश्री 
संभाजी जाधव याची वेथा आहे तेच आहे. उभे राहवत नाही. मांड्यापासून पाय 
अगदी गेले. उचलून बाहेर न्यावे आणावे यैसे आहे. त्यास वैद्याने नारायेण 
तेलाचा उपाय सांगितला. ते यांचे संग्रही नाही. याकरिता लिहिले असे. 
स्वामींच्या संग्रही असेल तरी पाठवून द्यावे. तेथे संग्रह नसला तरी राजश्री 
स्वामीच्या सरकारात असेल तेथोन मागोन पाठवून दिल्हे पाहिजे.” > वरील 


१५३ 


पत्रावरून पिलार्जीना पाबलातून हलवून पुण्याच्या कोटात ठेवले होते. 
पाबलाच्या कोटात त्यांची बऱ्यापैकी व्यवस्था ठेवली होती. पुण्याच्या कोटात 
त्या सर्वांचा हालगर्जीपणा झालेला दिसतो. त्यामुळे संभाजींचीही तब्यते 
खालावली, आंग गार पडले, राजश्री छत्रपती शाहूंनी प्रिलाजींची कैदेतही 
पाबळात असतांना पोटास लागेल ते देण्याची आज्ञा केली होती. नोकरचाकर 
दिमतीला ठेवले होते. पण पेशव्यांनी मात्र त्यांचे एकंदर हाल केलेले दिसतात. 
कारण केवळ पिलाजी अतुल पराक्रमी व छत्रपति शाहूंच्या ठिकाणी, एकनिष्ठ 
होते. 

पुढे इ.स. १७२९ हिंदूस्थानच्या स्वारीवरून आल्यानंतरही खुद्द 
पिलाजींची जहागिर तगीर केली. “छ १५ जिल्काद रोजी (१२ जून १७२९) 
पिलाजी जाधवराव याशी तगीर केले. मु॥ गदे हिंदूस्थानचे स्वारीहून श्रीमंत 
बाजीरावसाहेब पुण्यास आले. छ १ मोहरम (१७ जुलै १७२९) रोजी पिलाजी 
जाधवराव याचा सरंजाम राणोजी शिंदे यास देऊन तेच वेळेस पालखी दिली व 
पिलाजीची सरदारीही त्याच दिवशी शिंद्यांस दिली.” रद एक गोष्ट खटकते 
तीं ही की जाधवराव छत्रपति शाहूंचे सरंजामी प्रथम सरदार होते आणि 
पेशव्यांनी त्यांचा सरंजाम जप्त करून त्यांस तगीर करावे? येथे पेशवेपदाच्या 
अधिकाराचा गैरवापर झाल्याचे समजून येते. तसे काही सबळ कारण असते तर 
ते कोठे ना कोठे कळले असते. आणि बाजीरावासच याबद्दल नंतर खेद 
मानायची वेळ नसती आली. पण डोईजड होणाऱ्यांना अंकुश ठेऊन पाठीवर 
हात फिरविण्याची पेशव्यांची नीती नवीन नव्हती. निजामाशी संबंध ठेवले म्हणून 
कैद केली असावी असेही म्हणावे तर राजकारणात व राज्यकारभारात-युद्धात 
प्रसंगानुरूप राज्याचे हित लक्षात घेऊन वागावे लागते. आणि केवळ हेच कारण 


असेल तर खुद्द बाजीराव पेशव्यांचेही इ.स. १७२०-२१ मध्ये निजामाशी 


१५४ 


चांगले संबंध होते. पुढे खुद्द नानासाहेब पेशव्यांनीही नबाबाने आपल्याशी चांगले 
संबंध ठेवावेत म्हणून पिलाजीमार्फतच प्रयत्न केले. ह्या गोष्टीस कोण तगीर 
करणार ! राज्य चालवीत असतांना राज्यकर्त्यांकडून प्रसंगोपात घटना घडत 
जातात. त्यात कधी योग्य कधी अयोग्य गोष्टीही घडल्या जातातच, सरलष्कर 
दावलजी सोमवंशी, छत्रपति शाहूमहाराजांनी ह्यात लक्ष घातले. आणि 
पिलाजींचा सरंजाम पेशव्यांकडून परत करविला. शके १६५२ म्हणजे १७३० 
मध्ये सरलष्कर दावलजी सोमवंशी पिलाजींस लिहितात- “आम्ही राजश्री 
पंतप्रधान यांस तुमचे विशी बहोत प्रकारे सांगोन पूर्ववत प्रमाणे तुमचा मामला 
तुमचे स्वाधीन करविला.” २२ अर्थात शाहूकडील मातब्बर माणसे येनकेनप्रकारे 
आपल्याकडे वळविणे एवढाच पेशव्यांचा हेतू होता. 

असे जरी असले तरी पिलाजी जाधवरावांना पेशव्यांच्या दरबारात एक 
विशिष्ट मान होता; तो म्हणजे पेशव्यांच्या बंदीखान्यात असलेला कोणत्याही 
प्रकारचा कैदी सोडविण्याचा. पेशव्यांच्या राजवाड्यात- दरबारात जाधवरावांची 
स्वारी निघाली आणि कोणी बंदीवान त्यांच्यासमोर दिसला आणि त्या कैद्याने 
मुक्ततेची मागणी केली तर त्यास ताबडतोब सोडून देण्याचा पेशव्यांचा हुकूम 
असे. अर्थात समोर येणारा प्रत्येक कैदी थोडाच सोडविला जात असेल? कारण 
पिलाजी अत्यंत कडक शिस्तीचे आणि विवेकी होते. त्यामुळे त्यांनी ह्या 
सन्मानाचा कधी गैरफायदाही घेतला नाही. कैद्याच्या सुटकेने उपद्रव होत 
नसेल, तो निर्दोष असेल त्याची कैद अन्यायकारक असेल याचा सारासार 
विचार त्यांच्याकडून होत होता. त्यांना कैद्याच्या बंधमुक्तीचा मान होता हे खरेच. 
कारण वसईच्या युद्धात कैद केलेल्या काही बायका माणसे, पाद्री यांना मुक्त 
करण्याविषयी पिलाजींनी चिमाजीआपांस सांगितले. आणि त्याचवेळी पाद्र्यांची 


सुटका गोव्यातील आपले कैदी सोडल्यानंतर करण्याचा सल्लाही दिला. 


१पैषण 


“८.५.१७३९ फिरंगाण प्रांतीची बंदिवाने आहेत त्याचेविसी मुक्तता करावी हा 
हेतू होता. पण येते समई लोकांचे गवगव्यामुळे विनंती करावयास फावले नाही. 
त्वरेने आज्ञा घेतली. असियास त्याचा विचार केवळ ठेवलियाने खर्चास मात्र 
कारण आहेत. येक माहेमचे आहेत. व तारापूरच्या बायका व चिटणीकर फिरंगी 
सोडावे. वरकड तो किरस्ताव वगैरे आहेत ते सोडलिया प्रांतीच रहाणार. पादरी 
मात्र जे असतील ते येका किलीयावर ठेवावे. किं निमित्य की वरकडास सोडून 
आज्ञा करावी गोव्याचे बंदी आमचे लोक आहेत ते सोडतील तरी पादरी सोडले 
जातील याजकरिता. त्यांत पादरी त्यांस आवश्यक तो विचार चित्तात सोडले 
तरी सोडोत. नाही तरी मरतील. सारांश ईश्वरे फत्ते केली.” गदी 

याच तारखेस पिलाजींनी राधाबाई पेशवेंसही पत्र लिहून चिमाजींस 
त्यांनीही इतर कैद्याच्या मुक्ततेसाठी सांगावे असे कळविले. ख्रिश्चनांचे गुरू पाद्री 
असल्याने त्यांना बंद मुक्त करण्यासाठी पोर्तुगीज प्रयत्न करणारच हे 
पिलाजींच्या दूरदृष्टीला माहिती होते. त्यामुळे पाद्र्यांच्या सुटकेच्या मोबदल्यात 
गोव्यातील आपले कैदी सोडविल्याचे त्यांनी सागितले. अन्यथा त्याच्या 
मोबल्यात पाद्री राहतील. वरती राधाबाईंना ते लिहितात कि या गरीबांचे मुक्ततेने 
ईश्वर यशाची वृद्धीच करील. “येविशी लक्षवेळ भीड वेचून मुक्तता करविली 
पाहिजे. अनमान न केला पाहिजे.” वि याचा अर्थ गरिबांबद्दल पिलाजींच्या 
मनात हळहळ होती. स्त्रियांच्याबाबतीत सहिष्णूता होती. “आणि दुसरेती 
ठेवलियाने केवळ खर्चास मात्र आहेत. त्याच्या ठेवलियाने काहीही किफायेतीची 
गोष्टी आहे ऐसी नाही.” असे पिलाजी म्हणतात. त्याचवेळी आपल्या कैद्यांच्या 
सुटकेच्या मोबदल्यात पाद्रींची सुटका हा राजकीय डावही टाकतात. ह्या 
छोट्याशा पत्रांतून पिलाजींची गरीबांकडे पहाण्याची दृष्टी, अर्थकारण, राजकारण 


कसे असायचे याचा अंदाज येतो. 


१५६ 


प्रकरण ५ संदर्भ 
पेशवे दप्तर ९, बाजीराव आणि कुटुंब, मुंबई १९३१, पृष्ठ ३६. 
कित्ता, पृष्ठ 3७. 
संशोधनासाठी निवडलेले कागद, अप्रकाशित, रुमाल २, पुडके१, पत्र 
७८१. 
पे.द. १८, शाहू पेशवे खाजगी पत्रव्यवहार, मुंबई १९३१, पृष्ठ ८. 
कित्ता, पृष्ठ ४४. 
पे.द. १७, शाहू आणि बाजीराव(राज्यकारभार) मुंबई १९३१, नं 
६२,पृष्ठ ५१. 
राजवाडे, साधने, खंड ६, पृष्ठ ७७. 


पे.द. १७, पृष्ठ ११८. 
कित्ता, नं १६, पृष्ठ १३. 


. कित्ता, पृष्ठ २३,२४. 
. पे.द. ३३, जंजिऱ्याची मोहिम, पुरवणी, मुंबई १९३३, नं१०४, पृष्ठ 


९१, 


२. पे.द. १८, पृष्ठ ३८. 
, पे.द. ३३, नं. ४३०. 


. पे.द. १७, पृष्ठ ५९. 

. कित्ता, पृष्ठ ७३. 

. पे.द. १३, नं. १३, पृष्ठ १४. 

. पे.द. १७, नं. 3, पृष्ठ ३. 

८. कित्ता, पृष्ठ ४. 

. कित्ता, पृष्ठ ८१. 

. कित्ता, पृष्ठ ८१. 

. राजवाडे, साधने, खंड २, पृष्ठ ५८. 

. राजवाडे, साधने, खंड ६, पृष्ठ १७२. 
. पे.द. १६, वसईची मोहिम, मुंबई १९३१, पृष्ठ १२८. 
२४. कित्ता, पृष्ठ १२९. 


१५७ 


प्रकरण ६ 
संकीर्ण 
पिलाजी जाधवरावांची इतर कामगिरी - 
पिलाजी जाधवरावांचा कार्य विस्तार तसा मोठा आहे. मोहिमा स्वाऱ्या, 

समेट हे तर नित्याचेच त्यातून त्यांचे राजकीय कर्तृत्व दिसून येते. परंतु त्या 
व्यतिरिक्तही सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्तरावरतीही त्यांनी काम केले. त्याचे 
आजमितीस फारसे संदर्भ उपलब्ध नाहीत. तरीपण मिळालेल्या साधनांवरूनही 
त्यांची या क्षेत्रातील कार्याची तळमळ दिसून येते. त्यांच्या प्रत्येक कार्यातून 
स्वत:पेक्षा इतरांच्यासाठी उपयोगी पडण्याचा दृष्टीकोनच स्पष्ट होतो. 
जाधवगढी - 'पुरंदर किल्ला हा फार जुना व मजबुतीचे ठिकाण म्हणून शिवाजी 
महाराजांपासून पेशवाईच्या अखेरीपर्यंत या किल्ल्याचे फार महत्त्व होते. या 
किल्ल्यावर शत्रूचा नेहमी डोळा असे. किल्ल्यावर चढाई करून जाण्यास दिवे 
घाटाशिवाय दुसरा मार्ग नव्हता. कारण पश्चिम बाजूस सह्याद्रीची ओळ असून 
त्यावर जागजागी किल्ले बांधून शत्रूचा मार्ग त्या बाजूंनी अडविला होता. दिवे 
घाटांतून वर चढून येण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी पिलाजीराव जाधव यांस नेमिले 
होते. यांनी घाटाच्या माथ्यावर एक किल्लेवजा मोठा वाडा बांधून त्यांत ते राहून 
शत्रूसैन्याचा मार्ग अडवीत होते. हा वाडा हल्ली कायम आहे.' भे 

“घाटाच्या माथ्यावर जाधवाची वाडी आहे. तींत जाधवांचा एकमोठा 
किल्लेजा वाडा आहे. हे जाधव मूळचे हवेली तालुक्‍यांतील नांदेड गांवचे 
रहिवासी. मराठी राज्याच्या अमदानीत नांदेडहून ते येथे आले व चार बीघे 
जमीन खरेदी करून त्यांनी हा वाडा बांधला. दिवेघाटातून पुरंदरगडाकडे शत्रूस 
जाता येऊ नये. म्हणून सातारा व पुणे दरबाराने जाधवांना या ठिकाणी 


४ सांगितले २ 
रहावयास सांगून हा किल्लेवजा वाडा बांधावयास सांगितले. 


अर्थात वरील माहिती ही पूर्ण खरी नसून छत्रपती शाहूराजांना 
मोगलांकडून सोडविल्यानंतर राजांनी पिलाजीरावांना दिवेघाटावर चाहूर जमीन 
खुषीने भेट केली. तेव्हा पिलाजी वाघोलीहून वाडीत वाडा बांधून राहिले. वाडा 
बांधताना विरोध झाला. तेव्हा “छातीचे कोट व मातीचे कोट दोन्हीही 
स्वराज्यासाठी' असा निर्वाळा छत्रपतींना पिलाजींनी दिला होता. खरे तर 
छत्रपतिंनी त्यांना इतर कोठेही चांगली जमीन- सरंजाम ह्यावेळी सहज दिला 
असता पण पिलाजी जाधवरावांस त्यांच्या घोड्याच्या टापांना माती लागणार 
नाही अशीच जमीन हवी होती. दिवा घाट व परिसर तसा डोंगराळ, हवेशीर. 
पुरंदर किल्ला, साताऱ्यापासून जवळ आणि पुण्यालाही जवळ असे मध्यवर्ती 
ठाणे. तेव्हा पिलाजी जाधवरावांनी दिवा घाटावर 'जाधववाडी* वसविली. व ते 
वाघोलीहून ह्या नवीन ठिकाणी 'जाधववाडीस”' वास्तव्यास आले. त्या काळात 
आठवड्याचा बाजारही जाधववाडीत भरला जात असे. त्याकाळी जाधववाडीची 
लोकसंख्या पाच एक हजार होती असे सांगतात. दोन हजार सशस्त्र लष्करच 
नेहमी कायम स्वरूपी वाडीत जागेवर पिलाजीराव ठेवत असत. पुढे पानिपतावर 
येथील बरीच घराणी संपली. व पुढे कालांतराने अनेकांनी गावही सोडले. 
आजची वाडीची अवस्था व लोकवस्ती पाहिली की वरील गोष्ट स्वप्नवत्‌ वाटते. 
पण गतवैभव होते हे असे होते. आठवड्याच्या बाजारासाठी व इतर कामासाठी 
बैल जोड्या, दोनच्यारशे घोडी घाटातून मालाची ने-आण करण्यासाठी असत. 
दिवा घाटावर पिलाजी जाधवरावांचा टोलनाका होता. म्हणजे घाटातून कोणीही 
व्यक्ती-स्वार शिपाई, व्यापारी माल जात येत असेल त्यांस टोल द्यावा लागत 
असे. तेथे पिलाजींचे दस्तक असे. म्हणजे घाटातून जाण्या-येण्यावर 


जाधवरावांची परवानगी दस्तक लागत असे. घाटावरती दोन्ही बाजूस छोटा 


१६५९ 


टेकडीसारखा भाग आजही थोड्याप्रमाणात दिसतो. तेथून जर घाटा खालून 
शत्रूसैन्य आले तर त्यावर तोफांचा मारा केला जात असे. 

जाधववाडीत वास्तव्यासाठी पिलार्जींनी इ.स. १७०८त गढी बांधली. 
वाडा दगडी व मजबूत बांधला. सदर गढी धावपळीच्या अस्थिर काळात बांधली; 
तीच शांततेच्या काळात बांधली गेली असती तर अजून किती वैभवपूर्ण बांधली 
असती असे वाटते. जाधवरावांच्या गढीबद्दल व पिलाजींच्याबद्दल २५ एप्रिल 
१९८३ च्या महाराष्ट्र टाईम्स' मध्ये पुणे प्रतिनिधी कडून माहिती देणारा लेख 
प्रसिद्ध झाला होता. त्यातील काही भाग असा- “महाराष्ट्रात अजून काहीही 
पडझड न झालेल्या आणि भक्कम स्थितीत उभ्या असलेल्या एकमेव, चौमजली 
गढीवर पुणे सासवड रस्त्यावरील जाधवगढीवर आता शिवसृष्टी उभारण्याचे 
निश्‍चित झाले आहे. सरदार लखुजी जाधव यांचे वंशज असलेल्या सुभेदार 
पिलाजीराव जाधवराव यांनी इ.स. १७०८ ते १७१० या काळात ही गढी 
उभारली. शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या शब्दात सांगायचे जाधवगढी 
म्हणजे महाराष्ट्राचे वास्तूभूषण आहे. थोरल्या शाहूमहाराजांच्या अत्यंत 
विश्वासातील सरदार म्हणजे सुभेदार पिलाजीराव होत. श्री.बाळाजी विश्वनाथ 
यांना पहिले पेशवे म्हणून नेमण्यास छत्रपती शाहूमहारांच्या दरबारातील अनेक 
मातब्बर उच्च पदस्थांचा तीव्र विरोध होता. पण छत्रपतींनी आपल्या निर्णयात 
बदल केला नाही. उलट आपल्या विश्वासातील पंचहजारी मनसबदार सुभेदार 
पिलाजीराव यांना पेशवाईच्या बाळाच्या गळ्याला नख लागणार नाही याची 
काळजी घेण्यास सांगितले. पेशव्यांच्या दरबारात सुभेदार हा महाकिताब 
मिळविणारे दोनच मातब्बर सरदार होते. एक सुभेदार पिलाजीराव जाधवराव 
आणि दुसरे मल्हारराव होळकर आणि अलम मराठा मंडळात एकच असे 


व्यक्तिमत्त्व होते की ज्यांच्या आगमनाची वर्दी येताच ज्यांना क्षणभरही तिष्ठत 


१६० 


रहावे लागत नसे आणि ज्यांना स्वत: पेशवे आपला पंतप्रधानकीचाआव बाजूस 
ठेवून जातीने उत्थापन देत असत आणि ते व्यक्तिमत्त्व म्हणजे सुभेदार 
पिलाजीराव जाधवराव.” 

सुभेदार पिलाजीराव जाधवराव यांनी पुण्याभोवती कोट उभारण्यास 
सुरूवात केली हे वर्तमान छत्रपति शाहूमहाराजांना कळाले. तेव्हा छत्रपतींनी 
दस्तुरखुद्दचे पत्र पाठवून सल्ला दिला की 'कोट छातीचे करावेत मातीचे नकोत 
तेव्हा सुभेदारांनी माफी मागून छत्रपतींच्या सेवेसी कळविले की छातीचेकोट 
आणि मातीचे कोट दोन्ही हुजुरातीच्या हुकुमाप्रमाणे पुण्याच्या संरक्षणासाठीच 
आहेत व राहतील. सुभेदारांच्या जबाबामुळे छत्रपतींना संतोष झाला आणि 
त्यांनी सुभेदारांचा गड कोट उभारण्यास परवानगी दिली. आणि जाधवरावांनी 
पुण्याच्या आसंमतात सासवडनजीक जाधववाडीला जाधवगढी बांधली. तशीच 
नगर रस्त्यावर वाघोलीला आणि खडकवासल्याजवळ नांदेडलाही गढी 
उभारली. आणि पिलाजीरावांनी छत्रपतींना दिलेला शब्द पाळला. त्यांच्या 
वंशजातही पेशव्यांच्या प्रत्येक मुलुखगिरीत जाधवराव जातीने हजर होते. 
छत्रसाल राजाने त्यांना आताच्या मध्यप्रदेशातील दमोह तालुक्‍याच्या 
परिसरातील मुलूख दिला होता. पण त्याच्या बळावर उत्तर हिंदुस्थानात मजला 
मारून स्वतंत्र राज्य उभारण्याची कल्पनाही कोणत्याच जाधवरावांच्या मनाला 
शिवली नाही. जाधव गढीवरील भगवा झेंडा, शनिवारवाड्यावरील झेंडा आणि 
साताऱ्याच्या छत्रपतींच्या राजवाड्यावरील जरीपटका खाली आला तेव्हाच 
उतरला. असा जाधवगडीचा वैभवशाली इतिहास आहे. जाधवरावांच्या गढीनंतर 
जवळ जवळ वीस वर्षानंतर पेशव्यांनी शनिवारवाडा बांधला. १९ एप्रिल १९९८ 
च्या 'दैनिक लोकसत्ता” मध्ये सुट्टीतील भटकंतीच्या सदरात इतिहासाचे गाढे 
अभ्यासक श्री निनाद बेडेकर यांनीही गढीसंदर्भात माहिती लिहिली आहे. 


१६१ 


त्यातील वाचनीय व वस्तुनिष्ठ असा भाग येथे देता येईल. “दिव्याचा घाट चढून 
पुढे गेले की, उजव्या हाताला जाधवांची गढी आहे. गढी अतिशय बळकट आहे. 
भुईकोट किल्यासारखी आहे. पण भोवती खंदक नाही. वाघोलीच्या पिलाजी 
जाधवरावांनी इ.स. १७१० च्या सुमाराला ही भक्कमवास्तू उभारली. सुमारे ७० 
मीटर बाय ७५ मीटर आकाराची चौकोनी अशी ही गढी आहे. तिला दुहेरी 
तटबंदी आहे. २५ मीटर उंचीचे भक्कम तट आहेत. चौफेर जंग्या आहेत. 
प्रवेशद्वारावर उत्तम नगारखाना आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आतील वास्तू 
बऱ्याच प्रमाणात सुरक्षित आहेत. लाकडावर कोरीव काम केलेले सुरूदार खांब 
आहेत. भिंतीवर जुनी चित्रे रंगविली आहेत. मधली हवेली तीन मजली आहे. 
पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी चार कोपर्‍यात च्यार टाकी आहेत. मुख्य 
दालनात मोराची नक्षी आहे. कारंजी आहेत व सस्ते आहेत. तिथून सभोवारचे 
दृश्य फार विहंगम दिसते.' 

गढीत वरून येणारे सर्व पाणी गढीबाहेर जाण्याच्या साठी दगडी गटारी 
अंतर्गत आहेत. मोरीच्या तोंडावर दगडी कैची ठेवून झाकल्या जातात. गढीच्या 
बाहेर घोड्याची पागा-तबेला आहे. आजही ती जागा मोकळी पडीक आहे व 
आजही पागाच म्हणतात. घोडे बांधण्यासाठी दगडी चौकोन आहेत. अर्थात 
खासगी घोड्यांची ती पागा होती. लष्कराची घोडी ज्यांची त्यांची बाहेर 
असावीत. मुख्य मोठा प्रवेशद्वार ओलांडले की दोन्ही बाजूस दोन मोठ्या दगडी 
ओवऱ्या आहेत. एका बाजूच्या ओवरीतून एक अंधारा भुयारी मार्ग आहे. पुढे 
पायऱ्या चढून गेलो की डाव्या बाजूस दालने आहेत. दुसऱ्या बाजूस पटांगण व 
जमिनीखाली मोठी सलग बंदिस्त अशी जागा आहे. जे कैद्यांना ठेवण्याचे तळघर 
होय. वरून हवेसाठी झरोके सोडलेले आहेत. पिलाजींच्या कार्याचा आवाका 


पहाता कैद्यांची ही जागा तशी लहान वाटते. मुख्य दरवाजानंतर दुसरा दरवाजा 


१६२ 


लागतो एक बाजूस वेगवेगळ्या खोल्या आहेत. जामदार खाना,आवठाणा, 
मुदपाक रवाना अशा नावांनी ओळख देतात. दुसऱ्या बाजूस उजव्या हाताला 
तिसरा मोठा दरवाजा लागतो. तिथून पायऱ्या चढून गेले की आत चौकोनी 
पटांगण आहे. पूर्वी तेथेही बांधकाम होते. येथून वरती तीन मजली हवेली आहे. 
येथे सदर आहे. पुढे सज्ञे आहेत. सर्वात वर मोठे मोकळी जागा आहे. आजच्या 
भाषेत टेरेस म्हणता येईल. काही ठिकाणी बाहेरच्या बाजूंनी छोटे झरोके आहेत. 
जेथून प्रसंग पडला तर शत्रूवर बंदूकीचामारा करता यावा. एकंदर जाधवगढीची 
पडझड झाली असली तरी बर्‍्याचप्रमाणात गतवैभवाची साक्ष देते. छत्रपती 
शिवाजीमहाराजांच्या काळात इंदुलकर हे वास्तुस्थापत्य तज्ञ होते. तसे छत्रपति 
शाहूंच्या काळात मानकर होते. मानकर व पिलाजी जाधवराव यांच्यातील स्नेह 
पहाता मानकरांनी जाधवगढीची रचना व बांधकाम करवून घेतले असावे. 
कदाचित १७३१ मध्ये आळंदी येथील माऊलीच्या समोरील सभामंडप 
पेशव्यांनी बांधला त्याही वास्तु स्थापत्य तज्ञाने गढी बांधली असावी. दुसरे 
असे कि हा सभामंडप बाजीराव पेशव्यांनी बांधला असला तरी पिलाजींनी त्यांस 
तशी विनंती केली असावी. कारण एक तर पिलाजींचे आजोळ आळंदीत होते, 
त्यांचे बालपणातील काही वर्षे तिथे गेली होती आणि महत्त्वाचे असे कि पिलाजी 
पांडुरंग भक्त होते. त्यामुळे साहजिकच पिलाजींनी आळंदीत माऊलीसाठी म्हणून 
पेशव्यांना मंडप बांधण्यास राजी केले असावे. आणि पेशव्यांचा व पिलाजींचा 
सलोखा विचारात घेता ते शक्‍य आहे. सारांशाने जाधवगडी राजश्री पिलाजी 
जाधवरावांच्या कार्य-कर्तत्वाची निशाणीच होय. जाधववाडीच्या जवळचे 
गणपतीमंदिर, वाडीतले रुक्मिणी विठ्ठलाचे महादेवाचे मंदिर, पांडुरंग मंदिर दिवा 
घाटातील पांडुरंग रुक्मिणी मंदिर पिलाजींनी बांधले. हनुमान मंदिर मूर्ती शेतात 
आहे.जाधववाडीतील शेतीतील चौकोनी विहिर, धडकी विहिर, हत्तीची विहिर इ. 


विहिरी व तेथे पाण्यासाठी तळी त्याकाळात बांधली गेली. डोंगरातून येणारे पाणी 
वाडीतील मोठे तळे बांधून अडविले. गावच्या लोकांची पाण्याची सोय म्हणून हे 
तळे बांधले गेले. अलिकडच्या काळापर्यंतही गावकऱ्यांना त्या तळ्यातील 
पाण्याचा उपयोग होत असे. 

पिलाजीरावांनी वाघोली, जाधववाडी, सासवड दिवा येथे व्यापारी पेठा 
वसविल्या. स्वराज्यात व्यापारवाढीसाठी त्यांनी प्रयत्न केले. पिलाजींना छत्रपती 
शाहूमहाराजांनी दिवे येथेही व्यापारी पेठ वसविण्यासाठी आज्ञा केली. त्याबद्दलचे 
पत्रातील मजकूर असा “राज्याभिषेक शके ३४ सर्वधारी नाम संवत्सरे शाहू 
छत्रपती महाराज यांनी पिलाजी बिन चांगोजी यास मौजे दिवे येथे पेठ 
वसविण्यास सोईचे गांव आहे, तरी पेठ वसवावी, तिचे नांव शाहुपूरी असे ठेवावे. 
त्यांस तुम्हांस पेठेचे सेटेपण इनाम वंशपरंपरेने इतर ठिकाणचे वाणी उदमी 
आणावे, वतन वंशपरंपरेने खावे.” व 

पूर्वीपासूनच जाधवरावांचे उपाध्येपण पानसे यांचेकडे होते. त्यासंबंधीचे 
श्री शाहू छत्रपतींनी पिलाजी जाधवरावांस एक पत्र पाठविले- ते पुढीलप्रमाणे 
“राजेश्री पिलाजी जाधवराव यांस आज्ञा केली ऐसी जे, राजेश्री खंडो शिवदेव 
पानसे जोशी कुलकरणी मौजे दिवे कर्यात सासवड यांचेकडे उपाध्येपण, 
अष्टाधिकार, पूर्वीपासून तुमचे घरचे आहे. त्यास गतवर्षी राजेश्री सटवोजी 
जाधव हुजूर आले असतां, त्यांची उपाध्येपणाची वृत्ती त्यास चालविणे, म्हणोन 
आज्ञा केली. त्याजवरून त्यांनी यास उपाध्येपणाचे वृत्तिपत्र, राजेश्री मल्हार 
तुकदेव पुरंदरे देशपांडे कर्यात सासवड यांचे विद्यमाने करून दिले, ते हुजूर 
मनास आणिले; व राजश्री बाळाजी पंडित प्रधान यांनी मनास आणिले. तरी 
तुम्ही आपले उपाध्यक, उपाध्येपणाचा मान व धर्मांश व आचार्यत्व अनुष्ठान 


प्रसंगाचे व देवार्चन व लग्नमुहूर्त वगैरे मानपान खंडो शिवदेव यासी देऊन याची 


१६४ 


उपाध्येपणाची वृत्ति यास चालविणे व सटवोजी जाधव यांनी शिवाजी खंडेराव 
यास, नेहमी येऊन राहाणे म्हणजे तुम्हांस एक असामी देऊन तुमचे उपाध्येपण 
तुमचे हातून घेऊ म्हणोन मान्य केले होते. त्यावरून यास सरकारांतून आज्ञा 
देऊन तुम्हाकडे पाठविले आहेत; तरी आपले देवार्चन यांचे स्वाधीन करून 
उपाध्येपणाचे प्रयोजन यांचे हातून घेऊन यांचे चालविणे. हे आपले भाऊबंद 
अगर मुतालिक ठेवून उपाध्येपण चालवितील. दुसऱ्यास यांचे उपाध्येपणाचे 
प्रयोजन करण्यास दरकार नाही. मुक्कामीअगर स्वारीत उपाध्येपणाचे प्रयोजन 
यांचे हातून घेत जाणे. यांचे चालविणे स्वामींस जरूर असे. जाणिजे छ २१ 
साबान सल्लास आर्वैन मया व आलफ. र 

पानसे घराण्यातील मूल जन्मल्यानंतर दोन वर्षाच्या आत 
जाधववाडीतील सटवाईच्या दर्शनास जन्मलेल्या मुलांस घेऊन मुलाची आई 
दर्शनास येण्याची प्रथा होती. ' 
मोकासे-इनामे, बक्षिसे इ. सन्मान 

सुरूवातीपासूनच पिलाजी जाधवराव यांना त्यांच्या विशेष कामगिरीबद्दल 
छत्रपति शाहूंनी बाजीराव पेशवे, नानासाहेब पेशवे, निजाम, पोर्तुगीज, नबाब, 
छत्रसाल इ.अनेकांनी पिलाजींच्या कार्याच्या सन्मानार्थ, त्यांच्या 
सहकार्याप्रित्यर्थ जहागिरी, मोकासे, इनामे आदरपूर्वक दिल्याच्या काही नोंदी 
मिळतात. त्या वेगवेगळ्या ठिकाणी वरील लेखांत आल्याच आहेत. येथे पुन: 
सलग पहाता येतील. 
१) छत्रपति शाहूराजांच्या सुटकेसंबंधी बादशहापाशीची हुशारी सुटकेनंतर 

छत्रपति शाहू राजांनी दिवा घाटावर पिलाजी जाधवरावांस एक चाहूर 


जमीनी, सरंजाम दिला. 


१६५ 


३) 


पु ) 


इ.स. १७१६ मध्ये दमाजी थोराताने बाळाजी विश्‍वनाथास हिंगणगावच्या 
गढीमध्ये कैद केले होते. तेव्हा पिलाजी जाधवरावांनी मोठ्या हिंमतीने 
हिंगणगावावर चाल करून थोरातास पकडून छत्रपति पुढे उभे केले. 
त्यामुळे छत्रपतींनी पिलाजी जाधवरावांस त्याबद्दल 'पुणे प्रांती मौजे दिवे हे 
गाव व मौजे नांदेड येथील स्वराज्य अंमल इनाम दिला. र 

१७१८त पिलाजी जाधवराव व बाळाजी विश्वनाथ दिल्लीच्या स्वारीस 
गेले. तेथून पतरल्यानंतर त्यांना शाहू महाराजांनी जमखंडी, चिक्कोडी, 
वाशी, कुंभोज या प्रांताचा सुमारे पंचेचाळीस हजाराचा मोकासा अंमल 
दला. 

१७२४ मध्ये औरंगाबादमध्ये निजामाचा बंदोबस्त करून, जे पेशव्यांसही 
जमले नव्हते, तेथे मराठ्यांचा अंमल बसवून दिला. आणि ठरल्याप्रमाणे 
पिलाजी जाधवरावास औरंगाबाद प्रांतीचे महाल येथील बाबती 
सदेशमुखीचा अंमल, मोकाशाच्या सनदा दिल्या. औरंगाबाद प्रांतातील 
कन्नड, फुलमरी, वगैरे नऊ महालांचा सुमारे दीड लक्ष रुपयांचा मोकासे 
अंमल इनाम मिळाला. र 

याचवेळी निजाम उल्मुल्क यानेही पिलाजी जाधवरावांचे राजकारण चातुर्य 
पाहून चाकण परगण्यातील गोळेगांव व मरकळ ही दोन गावे इनाम दिली. र 
१७२८ मध्ये बुंदेलखंडात छत्रसाल राजाच्या मदती करीता (बंगशाच्या 
विरोधी) गेले तेव्हा छत्रसालाने पिलाजी जाधवरावांस सागर प्रांती पांच 
गावे इनाम दिली. व 


७) रोहे रामेश्वरच्या तहावेळी पिलाजींना १४५० रू. चा घोडा 


११ 
मिळाला. 


१६६ 


८) १७३३ मध्ये छत्रसालाच्या मुलांनीही १२-१-१७३३ त 
बाजीरावाबरोबर पिलाजींचाही मान-सन्मान केला. व 

९) ७ जुलै १७३२ रोजी पिलाजी व निजामाची भेट झाल्याचे व निजामाने 
त्यांस तिवट बक्षीस दिल्याचे नोंदी आहेत. र्र 

१०) वसई मोहिमेत खूप श्रम साहस केल्याने नानासाहेब पेशवे ह्यांनीही 
१७४७ मध्ये मौजे सांडारे, ता! आगर वसई प॥ सायवान हा गांव नूतन 
इनाम करून दिला. व 

११) गढामंडलाच्या स्वारीत पिलाजींचा नेहमीप्रमाणे विशेष पराक्रम पाहून 
नानासो पेशव्यांनी त्यांस २३ ऑगस्ट १७४१ रोजी एक हत्ती व तीन 
हजार रुपये बक्षीसे दिले. 2 

१२) बंगालच्या स्वारीतही त्यांचे कौशल्य पाहून अनेक पारितोषिके मिळाली 
ह्यावेळी अलिवर्दीखानानेही जाधवराव यांची ९ एप्रिल १७४२ रोजी भेट 
घेऊन, त्यांस एक मौल्यवान घोडा बक्षिस दिला. हि 

१३) नानासाहेब पेशव्यांनी इ.स. १७४३/४४ मध्ये पिलाजी जाधवरावांस 
नखर, विजेपूर, किरोली वगैरे बुंदेलखंडातील एक लाख रुपयांचा प्रान्त 
नविन बक्षिस केला. 
इ.स. २४ सप्टे. १७२९ रोजी त्यांचा सरंजाम परत दिला गेला तेव्हा 
पिलाजी जाधवरावांकडे-१ परगणे फुलमरी, १५प॥ कन्नड, १ पिंपरी, १ 
सुतोंडा, १ हवेली औरंगाबाद, १ प॥ टाकळी १प॥ उंडणगाव, १प॥ 
सिवणे, १प॥ कड सांगवी हे मोकासे गाव होते.व इनाम गाव १ मौजे 
नांदेड, ता. कर्यात मावळ, १ मौजे वाघोली, ता.हवेली, प्रांत पुणे, १ मौजे 


दिवे ता.सासवड हे असून, १ मौजे उरळी तर्फ सांडस, मौजे पौडसर, ता. 


१६७ 


कडे पठार, पाटस तालुक्यापैकी १ मौजे गार व १ मौजे दौंड असे मोकासे 
होते. 
१४) १७३४ मध्ये- छ १८ पिलाजी जाधवराऊ यासी मोकासे उत्तर प्रांते १ 
प॥ पोहरी सरकार नखर, १ हवेली नरवर, १ सिवपुरी सरकार नरवर, 
१प॥ कैलास सरकार नखर, मिळाले. त 
बाजीराव पेशव्यांच्या रोजनिशीत पिलाजी जाधवराव संदर्भाने काही 
उल्लेख सापडतात ते पुढीलप्रमाणे- 
*रजनब छ १ खमस सल्लासीन- (१७-११-१७३४) 
पिलाजी जाधवराऊ याजकडून स्वारीमध्ये गणेशकृष्ण देवल यासी 
वाराणसीस जावयासी स्वारीमध्ये रू.२०० देणे. य 
*रय़ब छ २ भगवंत विठ्ठल दि। उष्टखाना दि स्वारी राजश्री पिलाजी 
जाधवराऊ. सेला साधा १ आला ४ ये॥ रुपये. व 
*छ २०, दफाते पिलाजी जाधवराऊ यास सनद की र बहिरो 
पिलदेऊ मजमदार दि॥ संभाजी भोसले यांस स्वारीमध्ये देऊन पावलियाचे 
कब्ज घेणे म्हणून पत्र रूपये ५००. वं 
*१७/१/१७३५ छ रमजान स्वारी राजश्री पिलाजी जाधवराव दि॥ 
पंतप्रधान देणे इनाम, कासीद सरकारचे मोगलाचे लस्करचे वर्तमान घेऊन आले 
सबब तिवटे २ व 
अर्थात पिलाजी जाधवरावांस मिळालेल्या सनदा-मोकासे-जागीरी 
एवढ्याच असतील असे नाही. अभ्यास करतांना माझ्या वाचनात आल्या 
तेवढ्याच ह्या नोंदी आहेत. 
पेशव्यांच्या रोजनिशीत इतर काही थोडे फार उल्लेख आले ते येथे देणे 


उचित वाटते. 


१६८ 


५-१०-१७२८- “'छ १२ बिलोबल-खासुदगी- कित्ता पिलाजी 
जाधवराऊ याजकडून रुपये ५०४ राणोजी भोईटे समजाविस ५६० पैकी, 
४५० सुलतानजी भोईटे नालबंदी सात मजकूर ५००० स्वार २५ येकून 
नालबंदी, ८०० फोने सराक्त डाले १००० पैकी, २७० अवधूतराव बापाजी 
३०० समजावीस, ९० कारकून दिमत राणोजी भोईटे १०० पैकी, एकूण 
२२१४. 

३०-१-१७३१- “२ साबान ७५० र॥ पिलाजी जाधवराव रोजमुरा 
वरात १०१६ पैकी ८२ राणोजी सिदे रू ५००० पैकी वजा पोताहून दिल्हे 
४०८ बाकी गला १॥- १.९ 

२०-९-१७३०-१८ रबिलावल देणे- राजश्री पिलाजी जाधवराऊ वर्षसन 
कापडमुदल किंमत रुपये १०००. . 

१०-४-१७२९-छ २१ रमजान खर्च रुपये 

१२५ बाबुराऊ रघुनाथ मजमदार दिमत राजश्री पिलाजी जाधवराऊ 
देणे ३ टास त॥ दगडोजी पवार ब॥ चिठी. क 

२२-६-१७३४-मोहरम छ १. ८००० स्वारी राजश्री पिलाजी 
जाधवराव पैकी गु॥ बाबुजी नाईक जोसी ३००० कि!!! स्वारी राजश्री पिलाजी 
जाधवराव पैकी गु॥ येलहोजी पडवळ. त 
पिलाजी जाधवरावांचे मुक्काम :-पिलाजी जाधवरावांच्या कर्तृत्वाचा मागोवा घेत 
असतांना स्वाऱ्या, मोहिमांतील त्यांचे मुक्काम कोठे कोठे, कसे व किती होते हा 
एक अभ्यासण्याजोगा मुद्दा आहे. अर्थात ह्या संदर्भातील नोंदी किंवा पुरावे 
संपूर्णपणे उपलब्ध नाहीत. तरीसुद्धा ज्या काही नोंदी सापडतात त्यावरूनही 


पिलाजी जाधवरावांचे झंझावाती पराक्रम नेतृत्व समजण्यास खूपच मदत होते. 


१६९ 


तारीख १७-११-१७३४ ते १५-१२-१७३४ म्हणजे एकूण 
एकोणतीस दिवसांत त्यांचे पुढीलप्रमाणे मुक्काम होत. 

१९-११-१७३४ ते १५-१२-१७३४ 

पिलाजी जाधवराव यांचे मुक्काम 

खमस सल्लासीन 

रजब 
१)केबे गाव (१), २)कोरेगाव भिमातीर, ३)कोडपुरी, ४)शिरूर घोडनदी, 
५)वडनेर प॥ पारनेर, ६)निबगाव घाण्याचे ७)राहूरी ८)दिवणी-प॥! संगमनेर, 
९)खाबेल-वेजापूर, १०)पारले-प!॥ खडाले, ११)पिंपरखेड प॥देहर, 
१३)वाघली बोर प्र॥ खानदेश, १४)सिदबेल प॥ सुतोडा, १५)बिलदी प 
केंबार, १६)आबर्डी प॥ सेदुरणी खानदेश, १७)पिपरी प॥ जामनेर, १८)शेलू 
प बोद्वड १९)बाताले- येजलाबाद, २०)नेरल- मलकापूर, २१)बडोदे- 
येजलाबाद, २२)मालेगाव- जळगाव पूर्णा २३)कवठल- जलगांवनजीक 
२४)कोलती-आडगाव वऱ्हाड, २७)आबनेर- तापीतीर, २८)भिलावे- 
पिपलोद, २९ )कोटे- मालवा मकडई . 
यानंतर आणखी एक नोंद अशी आहे- 

“पिलाजी जाधवाचे मुक्काम १४-४-३५ 

जिल्हेज 

१ छपोरा-देवगड 

२-६ 

७) सिवणी प्रांत देवगड, ८) साक देवगड, ९) पंचनदी प।॥ चवरइ प! 
देवगड, १०)टकारी सिगनगड नदीपंच, ११)कातडी देवगड, १३-१६ 


भीमगड, १८)सांगवी, १९)पाटण सागवी देवगड, २०)मोपे? रामगीर 


१७० 


२३)ओबर ?, २४)कानोली, २६)पाहनेर, २७)दवली नाचणगाव प्रांत वराड, 
२८)नदी वर्धा, २९) सांगवी व मनूर रायगाव वराड. ह 

“पिलाजी जाधवरावांच्या एका मोहिमेचे मुक्काम मोजले तर ते १६१ 
भरले असे दे.गो. लांडगे ह्यानी म्हटले आहे. “इतका तो परिश्रमी, व्यवस्थेशीर व 
अंगावर मोहीम घेऊन काम करणारा होता. 

जंजिऱ्याच्या मोहिमेत चांगली कामगिरी केल्याबद्दल छत्रपति शाहू 
महाराजांनी पिलाजी जाधवरावांना कसबे सुपे येथे पडजमीन आवल 
दुमसीमतील प्रतीची जमीन, चाहूर टक्का पाव येकून बिघे तीस अशी वंशपरंपरेने 
इनाम दिल्याचे आज्ञापत्र पेशवे, देशपांडे, देशाधिकारी सर्वांना दिले. या संदर्भात 
बाजीराव पेशवे यांचे पिलाजी जाधवरावास पत्र गेले ते “तुम्ही राज्यातील 
पुरातन सेवक येक निष्ठेने सेवा करतात. सालगुदस्ता जंजिरे कुलाबियास फिरंगी 
इंग्रज याचा वेढा बैसला होता ते प्रसंगी वेढा मारून काढावयाकरिता स्वारी 
कुलाबीया प्रान्ती जाली. त्यास अगोदर गनिमास शह बैसला पाहिजे म्हणोन 
तुम्हास जमावानिसी पुढे रवाना केले होते. त्यास तुम्ही कुलाबीयाचे खुष्कीस 
नजिक आलिबाग जाऊन मुक्काम केला तो फिरंगियास निशक्ती करून हिराबुरूज 
यावर लगट केला. ते समयी तुम्ही जातीनिशी अंगेजणी करून चालोन घेतले. 
आणि फिरंगी व इंग्रज मारून काढला. तलवारेची शर्थ करून राजनी स्वामीच्या 
जागियाचा उपराक करून जागा जतन केला. याकरिता तुमावर कृपाळू होऊन 
कसबे सुपे, थळ, सातभाई एरे दोरीचा अडीच दोऱ्या तीन परतने त्यापैकी मळा 
करंजाचा परतने सवा तीन एकूण जमीन चाहूर टक्के पाव चाहूर आरा जमीन बिघे 
तीस बाग करावयास इनाम स्वराज्यदेखील मोगलाई दुतर्फा हाली पटी ते पटी 
खेरीज हक्कदार व इनामदार पुत्रपौत्रादी वंशपरंपरेने इनाम करून दिले आहे. 


३०८ 
लेखनसीमा” सदर पत्र इनाम इसवी १७२३ चे आहे. 


१७१ 


तसेच जाधववाडी येथील बाग, धामणसी जवळ जमीन, बागेकरीता 
छत्रपति शाहू राजांनी इ.स. १७२६ मध्ये पिलाजींन दिल्याचे आज्ञापत्र दिले, 
“तुम्ही स्वामी सनिध्य किल्ले साताऱ्याचे मुक्कामी येऊन विनंती केली की 
आपणास बाग करावयास जमीन देविली पाहिजे म्हणून त्यावरून मनास आणून 
तुमचे चालवणे आवश्यक जाणून स्वामी तुम्हावरी कृपाळू होऊन मौजे दिवे 
तालुका सासवड प्रान्त पुणे येथे थळ धामणसी पैकी तुम्हास नुतन इनाम जमीन 
बाग करावयास बहित बिघे दहा चाळीस स्वराज्य व मोगलाई अमल एकूण 
दुतर्फा कुलबाब, कुलकाळी देखील हल्ली पट्टी व पेस्तरपट्टी खेरीज एकवार 
पुत्रपौत्रादी वंशपरंपरेने इनाम करून दिल्हा असे. तरी तुम्ही मौजे मजकुरीपैकी 
सदरहूप्रमाणे जमीन बिघे चाळीस चतु:सीमापूर्वक आपले दुमाला करून धेऊन 
तुम्ही तुमचे वंश परंपरंपरेने इनाम अनुभवून सुखरूप राहणे.” २० वरील 
आज्ञापत्राच्या बाजूस छत्रपति शाहूंचा व श्रीनिवास परशुरामपंत प्रतिनिधींचा 
शिक्का आहे तसेच इनाम जमीनी संदर्भात पेशवे, देशमुख, देशपांडे देशाधिकारी 
या सर्वांस या संदर्भातील अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आज्ञापत्रे पाठविली आहेत. 

बॉम्बे प्रेसिडेन्सी गॅजेटिअर व्हॉल्युम पार्ट २९४ ॥॥ (१८८५) शा 
मध्ये पुढीलप्रमाणे उल्लेख आढळतो. पेशवाईच्या सुरुवातीस महाराष्ट्रातील 
रामोशी उर्फ नाईक समाजातील काही लोकांनी लुटालूट व पुंडावा सुरू केला 
म्हणून पेशव्यांनी पिलाजी जाधवराव व त्यांचे बंधू संभाजी जाधवराव यांचेवर 
रामोशी लोकांचा पुंडावा मोडून काढण्याची जबाबदारी टाकली. पिलाजी 
जाधवरावांनी आपल्या कौशल्याने लुटालूट करणाऱ्या बंडखोर रामोशांना 
वठणीवर आणून रामोशी लोकांना पुणे व इतर मोठ्या ठाण्यांवर गस्तीचे काम 
दिले व पुण्यात रामोशी लोकांची ठाणी उभी केली. त्यांना पुण्याच्या सुरक्षा 
व्यवस्थेत घेतले. रामोशांचा पुंडावा मोडून काढण्यासाठी इ.स. १७३० मध्ये 


१७२ 


पिलाजी जाधवरावांना रामोशींच्या वरचे प्रमुख म्हणून “सरनाईक*ही पदवी 
दिली. 
तलाव 

मस्तानी तलाव -जाधववाडी, दिवाघाट, घाटाखालीपर्यंत वडकी हा सर्व 
भाग पिलाजी जाधवरावांस छत्रपति शाहूंच्याकडून मिळालेला होता. ह्या 
वडकीतील काही जमीन पिलाजींनी (नाईक) रामोशींना दिला होता. ही नाईक 
मंडळी पिलाजीरावांचेजातीने संरक्षण करण्यास धावत. हे रामोशीही वतनदार 
नाईक बनले.ह्यातून पिलाजींची विशाल दृष्टी दिसून येते. घाटातून ये-जा 
करणाऱ्या लष्करांस, लोकांस तसेच घाटाखालील लोकांसही शेत-जमिनीही 
वडकीपर्यंत असल्याने पाण्याच्या सोयीचा विचार करून पिलाजी जाधवरावांनी 
मस्तानी तलाव बांधला. बहुधा जाधवगढीच्या बांधकामाबरोबरच हे तळेही 
बांधले असावे. कारण गढीतून एक भुयारी मार्ग तलावापर्यंत जातो असे पिढ्यान्‌ 
पिढ्यातून ऐकण्यास मिळते. आणि आजही गढीतून एक भुयारी मार्ग अस्तिवात 
आहे. मस्तानीचा ह्या तलावाशी तसा नावापलीकडे संबंध नाही. कारण बाजीराव 
पेशव्यांस मस्तानी १७२९ मध्ये छत्रसालाकडून मिळाली. आणि तलाव त्यापूर्वी 
बांधला असावा. अर्थात पिलाजी जाधवरावांचे बाजीराव पेशव्यांवरील स्नेहापोटी 
कालांतराने ह्या तलावास मस्तानी तलाव असे म्हटले गेले असावे. गेले 
वर्षभरापासून सदर तलावास होळकर तलाव असे संबोधले जाते आहे. मस्तानी 
तलावासंदर्भात एक लेख निनाद बेडेकरांनी लिहिला, त्यात “पुण्याहून दिवे 
घाटाची चढण १८ कि.मी. अंतरावर आहे. त्या चढणीच्या थोडा आधी आहे 
वडकी नाला. इथून अडीचतीन किलोमीटर अंतरावर आहे पेशवेकालीन मस्तानी 
तलाव. नाव जरी मस्तानीच असले तरी मस्तानीचा या तलावाशी काही संबंध 
नाही. दिव्याच्या डोंगरात पडणारे पावसाचे पाणी येथे अडविले जाते. 


१७३ 


पाबसाळ्यात तलाव पाण्याने भरलेला असतो. तर इतर क्रतूत कोरडा 
ठणठणीत असतो. पूर्वी ह्या तलावाला लागून महाल होते. महालातून 
तलावाबाहेर विहिरीत जाणारा भुयारी मार्ग शिल्लक आहे. पण तोही बंद आहे. 
तलावाकाठी गणेश मंदिर आहे. तेथे गणेशाची सुबक मूर्ती आहे. नजिक एक 
शिवमंदिर आणि हनुमानाची मूर्ती आहे. नानासाहेब पेशव्यांनी बहुधा या तलावाचे 
काम केले असावे, निदान त्यांच्या कारकीर्दीत म्हणजे १७५१ साली तलावाच्या 
डागडुजीसाठी खर्च पडला आहे. २२ अर्थात पिलाजी जाधवरावांनी तलाव 
बांधला. इ.स. १७२९ त पिलाजींचा सरंजाम जप्त केला तेव्हा हे तळे 
त्यांच्याकर्डे आले असल्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे स.स. 
१७५१ मध्ये नानासाहेबाच्या नावे डागडुजीचा रवर्चही पडला असावा. 

वाघोलीचे व्याघ्रेश्वर मंदिरही पिलाजी जाधवरावांनी बांधले आहे. ह्या 
मंदिरातील शिवलिंग किंवा महादेवांची पिंडी ही पिलाजीनी चऱ्होलीहून आणली 
होती. असे सांगितले जाते. हे शक्यही आहे. कारण चऱ्होलीच्या तापकिरांचे 
आणि पिलाजींचे नातेसंबंधही होते. वाघोलीसही पिलाजी जाधवरावांनी लोकांना 
पाण्याची सोय व्हावी म्हणून तळे बांधले. यासंदर्भात त्यांचा व पेशव्यांचा 
पत्रव्यवहार झालेला होता. सदर तळ्याशेजारी त्यांनी पेशव्यांकडून वाघोलीच्या 
व्याघ्रेश्‍वरच्या मंदिराजवळ बागेसाठी जागा घेतली होती. या संदर्भात बाजीराव 
पेशव्यांनी शके १६४४ श्रावण शुद्ध सप्तमीस म्हणजे इ.स. १७२२ मध्ये 
पिलाजी आणि संभाजी जाधवरावास जमीन दिली. “आपण गावाजवळी नवीन 
तळे जागा पाहोन बांधिले. थोर तळे जाहले. गांवास पाणी नव्हते ते जाले. तळ्या 
जवळी बाग करावयाची उमेद धरीत आहो. त्यास, स्वामींनी कृपाळू होऊन 
आपणास बाग करावयास मौजे मजकुरी तळ्यासंनिध जमीन आहे, त्यापैकी 
काही जमीन इनाम करून देविली पाहिजे. म्हणून विनंती केली. त्यावरी तुम्ही 


तळे बांधिले ते दृष्टीने पाहातां नवीन तळे, गांवसंनिध जागा योजून, श्रमसाहासे 
टका पैका वेचून बहुत मेहनतीने उत्तम तळे थोर होऊन, तुम्हास बाग करावयासी 
मौजे मजकुरी नूतन इनाम जमीन बाग करावयाची स्थळ हिंगणामाळी, श्री 
वाघेश्वरदेवाचे पश्‍चिमेस, या स्थळपैकी जमीन बिघे ३० असचावर % पावचावर 
जमीन इनाम स्वराज्यदेखिल, इनाम पुत्र पौत्रादी वंश परंपरेने करून दिल्हे आहे. 
तरी सदरहू मौजे मजकूरी स्थल मजकूरपैकी आपले दुमाला घेऊन बाग करून 
इनाम जमिन तुम्ही आपले पुत्र पौत्रा दिवंशपरंपरेने अनुभवीत जाणे. छ. ५ 
सफर-आज्ञाप्रमाणे.” भ्र 

मध्य प्रदेशातही वाडा बांधला होता. अलिकडे अलिकडे तो सरकार 
जमा झाला. असे म्हणतात. पिलाजी जाधवरावांच्या स्वभावातील एक विशेष 
गुण म्हणजे ज्याच्या त्याच्या कामाचा मोबदला त्यास मिळावा त्यासाठी ते 
प्रयत्नही करीत. तो एक सामाजिक न्यायच म्हणावा लागेल. उदा. 
चिमाजीआपांस त्यांनी विठोजी, रखमाजी काळे, गोडराव नागनाथ स्वामीं- 
(छत्रपति शाहूंच्या बरोबर होते) रखमाजी मराठे, सोवरूनकर त्यांच्याशी बोलणी 
करून मनुष्य चांगला असल्याने त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ठेवून घेण्याबद्दल 
सांगितले छत्रपती शाहू महाराजांनी देवजी बिन दसजी पाटील यास सातळावर 
युद्धावेळी मर्दुमकी केल्याबद्दल इनाम देण्याचे कबूल केले होते. ते राहून गेले. 
कबुलीप्रमाणे देवजी पाटलास इनाम देण्याची विनंती पिलाजींनी पालीच्या 
मुक्कामात छत्रपतींकडे केली आणि छत्रपती शाहूंनी ते दिले. त्याप्रमाणे 
इ.स.१७१७ “कसबे खेड पैकी काही जमीन छत्रपती शाहूंनी देवजी पाटलास 
दिली. प्रत्येकास त्याच्या कामाचा योग्य मोबदला देण्याविषयी पिलाजी सतर्क 

»रेणे 
असत. 
पिलाजी आणि ब्रह्लेंद्रस्वामी - 


१७५ 


पिलाजी जाधवरावांनी भुलेश्वरांच्या मंदिराच्या बांधकामास आर्थिक 
सहकार्य केले. पिलाजींचा ब्रह्मेंद्र स्वार्मीच्या ठिकाणी आदर होता. तत्‌कालीन 
राज्यकारभारातील मातब्बर सरदार, त्यांच्या स्त्रिया, अधिकारी पेशवे, खुद्द 
छत्रपती शाहू महाराज व त्यांच्या राण्या ब्रह्मेंद्रस्वामीच्या ठिकाणी श्रद्धा बाळगून 
होत्या. अनेक शूर मराठे आपल्या पराक्रमाला स्वार्मीचा आशीर्वाद घेत व 
दिवसेंदिवस आपले उर्जित व्हावे म्हणून साकडेही घालत. स्वामी एक राजकीय 
व्यक्तीमत्त्वही होते. ब्रह्लेंद्र स्वामींना पिलाजी जाधवरावांबद्दल कौतुक होते पण 
विश्वास किती होता याबद्दल शंका आहे. स्वामींचा पिलाजींच्या द्रव्यसंचयावरही 
डोळा होताच. पिलाजींच्याकडून ब्रह्मेंद्रस्वामींना धार्मिक खर्चाकरीता वर्षासन 
दिले जात असे. “यादी वर्षासने श्री स्वामी संस्थान धावडसी, श्री स्वामींचे 
कारकिर्दीत पावत आले. १२००० रा.जाधवराव तीन सालांनी” २७ नेलाजी 
जाधवराव केवळ धार्मिक किंवा धर्मभोळे नव्हते. तर ते ज्ञानी भक्त होते. त्यांची 
अध्यात्मिक बैठक परिपक्क होती. सुरूवातीस “शिवराजचरणी दृढभाव' असा 
त्यांचा शिक्का वाचायला मिळतो. व नंतरच्या शिक्क्यांवर “पांडुरंग चरणी 
दृढभाव* अशी मुद्रा आढळते. म्हणजे शिवभक्ती हरिभक्तीत रूपांतरीत झालेली 
दिसते. तपोनिधी ब्रह्मेंद्रस्वामींवरील त्यांची भक्ती ही डोळस भक्ती होती. नीरक्षीर 
विवेक त्यांच्या प्रसंगानुरूप आढळतो. ब्रह्मेंद्र स्वामींस पिलाजींनी लिहिलेले हे 
पत्र वाचनीय आहे. 

“श्रीमंत महाराज साक्षात भार्गवराव अवतार भक्तजन प्रतिपालक 
स्वामींचे सेवेसी” चरणांचा आज्ञाधारक पिलाजी जाधवराव कृतानेक विज्ञापना 
विनंती येथील कुशल स्वामींचे कृपावलोकनेकरून ता.आषाढ शुद्ध ९ भोमवासर 
पावेतो स्वामींच्या चरणाचया निजध्यासे आनंदरूप असो. विशेष कृपा करून 
आज्ञापत्र पाठविले तेथे लिहिले की, मजला थोडेसे ज्ञान आहे. तू दोन जन्माचा 


१७६ 


गडी आहेस तरी देवास ज्ञान थोडे आहे की फार आहे हे त्याचा तोच जाणे. 
आणि भक्त केवळ एका दोन जन्माचा सांगाती आहे असे नाही. जेथून देव तेथून 
भक्त असे चरित्र आहे. गतवर्षी भुलोबाजवळ पाऊसांकरिता बैसलो, देवाने 
पाऊस दिल्हा; तरी स्वार्मीच्या चित्तात पाऊस पडावा असे जाले तेव्हा 
भुलोबासही संकट पडले. ते गोष्टीचे अपूर्व नाही. तुम्ही आपला समाचार घेतला 
नाही; मग आपण राजश्री दमाजी गायकवाड यांजकडे गेलो. तेथील भक्तीचा 
सविस्तर अर्थ लिहिला. तरी देवास भक्त बहुत आहेत. त्यामध्ये आम्हीच काही 
भक्त ऐसा अभिमान करावा तरी अर्जुनासारिख्यांचा भक्तिचा अभिमान शेवटास 
गेला नाही. देवाने त्यास भक्त तयाहून विशेष कित्येक दाखविले. परंतु 
अर्जुनासारखी देवाची कृपा आणिखे स्थळी नव्हती. कर्ण दानशूरच होता परंतु 
भक्तीचे अभिधान नव्हते. परंतु सर्व देणे देवाचे आहे. देवाची कृपा जेथे होईल 
तेथे अवघे भक्तिज्ञान आहे. महाराज, दृष्टांत तुम्हास काय लिहावा ? औरंगजेब, 
कान्होजी आंग्रे, हापशी काय घेऊन गेले ? संपदा कोणा समागमे गेली नाही 
म्हणून लिहिले, तरी संपदा कोणा समागमे गेली नाही. यास्तव स्वामींच्या 
चरणांचा निजध्यास करावा तोच कामास येईल. ज्योतिबाच्या लग्नास बोलाविले 
नाही म्हणून लिहिले; तरी हे अंतर चिरंजीव संभाजी जाधवराव याजपासून 
पडिले हे खरेच, परंतू लेकरापासून अंतर पडिले तरी माय आहे. तीस 
लेकरापासून अन्याय झाला येणे करोन असे कळोन क्षमा करून माया न्यून 
करिते ऐसे नाही. सर्व क्षमा करावयास स्वामी समर्थ आहेत. आपण पेैश्यांकरिता 
तुमच्या गळां पडत नाही. भूलोबाचे देऊळ राहिले तरी राहो पण तुम्हास कष्टी 
करणार नाही. म्हणून लिहिले. तरी स्वामीनी जे चित्ती धरले ते शेवटास गेलेच 
आहे. देऊळ राहते असे नाही. आणि आम्हापाशी जे आहे ते अवघे स्वामींचेच 


आहे. काया वाचा मनसा स्वामींचे आज्ञेविरहित नाही. स्वामीनी कृपाळू होऊन 


१७७ 


मध रोपे कुंदाची व बटमोगऱ्याची व फणसपोळी पाठविली ती पावली. फणसाच्या 
रोपास माणूस पाठविला तो सोनजी पाटील म्हसवेकर याजविषयी राजश्री 
पंतप्रधान यांस सांगितले. त्यांनी आपल्या पायावरी हात ठेविला आहे की, 
त्याची स्थापना गांवावरी करितो, तरी तुम्ही त्यांस व बापूजीपंत नानास सांगणे. 
तुमची भीड आहे. म्हणून लिहिले. ऐसियास राजश्री पंतप्रधान यांनी आपणासी 
नियत केलियावरी ते गोष्टी सिद्धीस पावतील. आणि आम्हीही स्वामींचे 
आज्ञेवरून सर्वस्वे भीड वेचून सांगे. परंतू त्याचा वाद महाराज राजश्री स्वामींकडे 
जातो. तेथीलही बंदोबस्त करणे तो स्वार्मीनी केला पाहिजे. स्वामींनी चित्ती 
धरिले आहे तरी याउपरी त्यांचे उर्जितच आहे. विशेष काय लिहिणे. कृपा निरंतर 
असो दीजे ही विज्ञापना.” 
ब्रह्ेंद्रस्वामी आपल्याला पाहिजे असणाऱ्या व्यक्तिसाठी आपल्या 
ओळखीचा फायदा करून घेत. त्याचे हे एक उदाहरण देता येईल. कृष्णंभट 
देशमुख यांचेकडे पुरातन चालत आलेले प्रांत राजापूर इंसाफतीचे गाव होते. ते 
संभाजी आंग्रेंनी कृष्णभटांकडून काढून घेतले आणि ते अंतप्रभूस दिले. तेव्हा 
ब्रह्मेंद्र स्वामींनी पिलाजी जाधवरावास सांगितले की *येविसी तुम्ही शंभु सिंगास 
सांगोन कृष्णभंटाचे गाव कृष्णंभटास देणे म्हणोन आज्ञा.' पिलाजींचे व आंग्रेचे 
संबंध विचारात घेता हे काम पिलाजींकडूनच होईल हे स्वामींना लक्षात आले. 
आणि पिलाजीही त्यांस मानत असल्याने काम होणे सहज होते. अर्थात 
पिलाजींच्या मध्यस्थींमुळे संभाजी आंग्रेंनी कृष्णंभटास त्याचे गाव त्यास दिल्हे. 
ब्रह्मेंद्रस्वामींच्या अनेक ओळखी होत्या. शिष्य होते. त्यातून ते आपल्या 
पसंतीप्रमाणे अनेकांची लग्नेही जुळवून आणत. सटवाजीच्या मुलांसाठीही त्यांनी 
पिलाजींकडे रामनगर करांची कन्या सुचविली होती व सोयरिक पक्की 
करण्याविषयी सांगितले. तेव्हा ही सोयरिक इतर तीन ठिकाणी १)अंबोजी 


१७८ 


देशमुख, २)वासदेकर राजे, ३)महाराज राजश्री संभाजीराजे या तीन ठिकाणी 
झाल्या होत्या त्या तीनही चिरंजीव (यशस्वी) झाल्या नसल्याचे सांगितले व 
रामनगरकरांचा प्रस्ताव नाकारला. यात अंधश्रद्धा नव्हती तर पिलाजींचा 
यावरून बारकावाही स्पष्ट होतो. पुढे फलटणचे सिदोजी निंबाळकर नातेसंबंधीत 
रासीनकर काळेंशी सोयरिक घडवून आणली. रे 

भुलेश्वरचे हेमाडपंथी मंदिर प्राचीन आहे. भूलोबाच्या तळ्यासंबंधी 
स्वामींनी पिलाजींना लिहिले. त्यातून त्यांचा थोडासा सात्विक रागही प्रगट 
होतो. तसा पिलाजींवरील त्यांची अधिकारही स्पष्ट होतो. “श्री भार्गवराम 
सहस्त्रायु चिरंजीव विजयीभव पिलबा जाधवराव यांसी आज्ञा केली ऐसी जे- 
आम्ही जेजूरीहून गतवर्षी तुमच्या घरास आलो. भांडून झगडून पांच हजार रुपये 
दिले ते श्रींस प्रविष्ट जाहले. पांच वर्षे जाहली ती वर्षाचे वर्षासन रुपये बाराशे 
ऐसे पांच वर्षांचे रुपये भुलेश्‍्वरास सत्वर पाठवून देणे. तुमचे अंगणाहून भुलोबाचे 
देऊळ काड्यामुड्याचे जाहले ते दिसत असेल. तुझी माझी गडी आजकालची 
नाही. बहुत दिवसांची कोकणातील आहे. रुपये मागतो म्हणून टाकू नको. पैके 
दिल्हे आहेत देवे व मागतोही देव. दिल्याने काय होईल आणि न दिल्याने काय 
होईल तर तुम्ही जाणतच आहा. तुजला सर्व कळतच आहे. भुलोबाचे तळे 
अत्रीचे हातचे होते, तेही दुरूस्ती...... ” वर (ह्या पुढील बंद गहाळ झाला 
आहे.) 

वरील पत्रातून स्वामी-पिलाजींना जन्मजन्माचा क्रणानुबंध सांगतात 
आणि दुसरीकडे मानाजी आंग्रेना पिलाजी जाधव मोठा मायावादी आहे. याचा 
विश्वास न धरणे असे सांगतात. डर त्यामुळे आंग्रे व पिलाजी यांच्यात किंतू 
निर्माण झाला नसता का ? ब्रह्मेंद्रस्वामी तपस्वी होतेच पण राजकीय मोहरे 
फिरविण्यातही वाकबगार होते असेच म्हटले जाते. काही असो एऱ्हवी पिलाजींना 


१७९ 


स्वामींबद्दल आदर होता. इ.स. १७३७ त स्वामींनी भुलेश्वर मंदिराचा जिर्णोद्धार 


केला असावा. 


पिलाजींची इतर धार्मिक कार्य 

पिलाजींनी वाघोलीच्या व्याघ्रेश्वर मंदिराचे बांधकाम केले. चऱ्होलीहून 
पिलाजींनी व्याघ्रेश्वराच्या मंदिरातील पिंड आणली होती. पिलाजी जाधवरावांचा 
श्री नारायण कायगावकर दिक्षितांच्या ठिकाणीही श्रद्धा होती. नारायण दिक्षितांनी 
पिलाजींना यमुनापार अमल बसेल असा आशीर्वादही दिला होता. 

तसेच वेदशास्त्र संपन्न राजश्री चिमण भट टकले स्वामींना पेशव्यांनी 
वसईकडे पाठविले होते. त्यांस पिलाजींनी धर्मस्थापनार्थ मदत नेमून दिली. 
पिलाजी वेदमूर्ती चिमणभटास लिहितात, “तुमचेविसी सरदेसाई व देशमुख व 
देशपांडे प्रांत वसई व बहादूरपुरा दवण याणी येक्तन विदित केले प्रा] मजकूर 
बहुत दिवस फिरंगीचा खाले होता. यामुळे हिंदूधर्माचा लोप जाहला होता. सांप्रत 
राजश्री पंतप्रधान याणी तुम्हास यांप्रांते रवाना केले. फिरंगियास मारून काढिले. 
देश हस्तगत जाला. तेथे धर्मस्थापन जाले पाहिजे. याजकरिता वेदमूर्तीस 
गावगना दरगावास रू धर्मादाव करून द्यावा, त्याप्रमाणे पावत करू म्हणनू 
विदित केले. त्यावरून धर्मदाये दर गावायास रुपया येक करार केला असे. 
त्याप्रमाणे घेऊन स्नानसंध्या करून राजश्रीस कल्याण ईच्छून सुखरूप रहाणे. 
जाणिजे. छ. १० सफर. नं तात्पर्य पिलाजी जनहितासाठी, स्वराज्याच्या 
हितासाठी लढले तसेच धर्मरक्षणार्थही तेवढ्याच जिद्दीने लढले. मुळात फिरंगी 
लोक हिंदू धर्मीयांचा छळ करीत म्हणून तर पिलाजी त्याविरोधात शाहूंतर्फे 


जंजिरा, वसई, दमण, या प्रांती लढले व धर्मास संरक्षण देण्यात यशस्वी झाले. 


१ट्ठ 


पिलाजींनी गंगाजलबाबत पुरोहितांना दक्षिणा दिल्याच्या नोंदी 
मिळतात- “शके १६६४ पौष शुद्ध २- 'कहत बइसम रामचंद्र वादे बिलोई 
बेणीराम प्रोहतगढ मुक्तेश्‍्वरहून यांस कावडे गंगाजल बाबत रुपये १६, प्रोहतेक 
रुपये १६ असे ३२ रुपये एकूण रू. ८९ पिलाजींनी दिले.तसेच हरिद्वारहनही 
गंगाजल घेतल्याने दक्षिणा, पौरोहित्य दक्षिणा पिलाजींनी पाठविली. “दस्तक बो। 
षेमचंद व लालसन वगैरे कहार मुलाजम विजेराम पुरोहित हरिद्वार व सरकार र॥ 
कबज लिहून दिधले ऐसे जे- कावरे गंगाजल की ४ च्यार हमारेसात परोहित 
मजकूरने भेजी थी सोवाके अजुरा, कावर पिछे रुपये १६, एकूण रुपये ६४ 
चौसट, पुरोहित दक्षिणा रुपये २५ पंचवीस एकूण रुपये ८९ नव्यासी दीले. 
सोला हम भर पाये. मिती पुस सुद ६ सवत १७९९ मु॥ सालवई.” 1 तात्पर्य 
पिलाजी जाधवराव देव-ब्राह्मण पुरोहित यांस, गंगाजल इ. गोष्टी धार्मिक भावनेने 
मानत होते. त्यांची धार्मिक वृत्ती ही सारासार विचारांनी उचित अशी होती. 
त्यांनी अनेक अध्यात्मिक ग्रंथ, महाभारत-रामायणासारखे ग्रंथ वाचले होते. 
त्यांच्या संग्रही ही ग्रंथसंपदा होती. 
हृतर - कालमान करणारी इंग्रजी घड्याळे हिंदुस्थानात केव्हा आली याचा 
अभ्यास करताना द. ब. पारसनीस यांनी इ.स. १७३५ चे कॅप्टन वॉकरचे 
बाजीराव पेशव्यास लिहिलेल्या पत्राचा आधार देऊन इंग्रजी घड्याळे बाजीराव 
पेशव्यांच्या काळात आली असे म्हटले आहे. सदर पत्रात घड्याळ दुरूस्त 
करून पाठविल्याचा उल्लेख मिळतो. ह्याच पार्श्वभूमीवर पिलाजी 
जाधवरावांकडील घड्याळाचाही विचार करता येईल. दमणच्या गव्हर्नरने 
पिलाजींना घड्याळ पाठविले ते पोहोचल्याचे त्यांस पिलांजीनी लिहिले. . 

सोनेरीचे सरदार पानसे ह्यांचेकडे पिलाजी जाधवरावांचे उपाध्येपण होते. 


पुढे पानसे पेशव्यांचे सरदार बनल्यानंतरही ते आपले ज्योतिष न उपाध्येपण 


१८१ 


म्हणून जाधवरावांकडे जाधववाडीस पाडव्याच्या दिवशी येत तेव्हा त्यांचा 
सन्मान ठेवून त्यांस सूपातून मोती वगैरे दक्षिणेपायी दिले जाई. शके १६६८, 
इ.स. १७४६ मध्ये ज्योतिष -कुलकर्णी दिवे, लोणी, तोडल येथील 
उपाध्येपणाबाबत पानसे मंडळीत वाद निर्माण झाला होता. तयाचा निवाडा 
झाला. त्यास आलेला खर्च जाधवरावांच्या उपाध्येपणातून केला. “त्याचा खर्च 
वेस पिलाजी जाधवराव यांच्या उपाध्येपणात करीत होते. तो वाद सांगून आपले 
पुरातन उपाध्येपण खरे करून घेऊन राजश्री सटवोजी जाधवराव यांचे पत्र 
करून घेतले.” 

रतनजी पाटीलाकडे हरिपंताचे वडीलाचे कर्ज होते. पिलाजींच्या 
मध्यस्थींमुळे कर्ज फेडण्याची बोली करूनही दिले नसल्याने त्यांस ताकीद 
देण्याविषयी छत्रपति शाहू महाराजांनी सांगितले. “जेष्ठ वद्य चतुर्दशी जमाई 
राजश्री पिलाजी जाधवराव यांस पत्र ऐसे जे हरिपंत याचे बापाचे कर्ज रतनजी 
पाटील नईत खेडेकर फकिरावणीचे सेकीन मौजे चिखलठा परगणे कन्नड 
याजकडे आहे. त्याची खते त्याजबरोबर होती. त्यास खताप्रमाणे कर्ज वारून 
देतो म्हून बोलिले. त्यावरून तुमचे विद्यमाने याने खतेही दिली. असे असोन 
अद्यापि निकाल करून देत नाही. लबाडी करीतत. तरी तुम्ही हर दू जनास 
ताकीद करून कर्जाचा निकाल करून देणे, पि महसुलातील सव्वा टका हक 
सचिवाकडे पोचला नसल्याने सचिवाने चिमाजी आप्पांकडे मागितले. तेव्हा 
पिलाजींनी त्याबद्दल हिशोबानीशी कळविले की पंतसचिवाच्या घरी रामाच्या 
उत्सवावेळी मदतम्हणून ३०० रुपये दिले. व त्यापूर्वी जेवूर मुक्कामी ३०० रू. 
दिले त्यामुळे फक्त दोन वर्षाचे देणे द्यायचे होते अर्थात सचिवांनीही मागितले 
नसल्याने राहिले हे स्पष्टपणे पिलाजी चिमाजींस कळवितात. 


१८२ 


आपाजी शामराज यांस पेशव्यांनी पाऊणचावर जमीन ईनाम दिली होती. 
परंतु त्यांस तेथील पाटिलांनी नेमून दिलेली जमीन आपाजी सामराज घेत 
नव्हता. त्यांस चौगुल्याकडील वाहती जमीन (बागाईत) होती तीच 
मिळण्याबाबत पाटीलाकडे तगादा करीत होता. त्यामुळे पिलाजींनी पेशव्यांस 
“आपाजी शामराजला गतकुलीची जमीन देण्याची आज्ञा करण्याविसी सांगितले. 
जेणे करून चौगुलाही गावांत राहील आणि आप्पाजी शामराजला त्याचा इनाम 
त्यास दिला जाईल.' गी 

विसाजी केशव (जाधव) वाडीच्या कुरणाला उपसर्ग देत होता. ते 
पिलाजींनी बाजीराव पेशव्यांस सांगितले त्यावरून पेशव्यांनी विसाजी पंतास 
ताकीदपत्र दिले. तरीही तो उपसर्ग देण्याचे थांबेना वाडीच्या कुरणातील गवत 
कापणे, गाढवे- टोणगे रानात घालणे इ. प्रकारामुळे गवत रहात नाही, 
झाडाझुडपांची हानी होते, जाधवरावांकडील माणसात कलागती लावतो त्यांस 
हा सर्व प्रकार बंद करून उपद्रव न देईल ते करण्याचे पिलाजी पेशवांस 
लिहितात. 

बाजीराव पेशव्यांच्या पालखींची दांडी पूर्णत: खराब झाली होती. (खासी 
जाया जाली) त्यामुळे दांडीची दोरी पेशव्यांनी पिलाजींकडे पाठवून त्या 
दोरीप्रमाणे दांडी पाठविण्याचे विषयी कळविले. त्याप्रमाणे पिलाजींनी अवघ्या 
दांड्या पाहिल्या पण दोरीच्या मानाने आडे उंच नसल्याने मिळणे कठीण 
असावे. त्यामुळे पिलाजींनी सटवाजी जाधवरावांची पालखी स्वत:च्या 
पालखीपेक्षा दोन बोटे कमी असली तरी उत्तम असल्याने बाजीराव पेशव्यांना 
ठेवून घेण्याची विनंती केली. च 

सरकारी हत्ती सिवणी पार प्रांत देवगड येथे पिलाजींनी ठेवला होता. 
देवगडकरांनी खर्च देऊन तो हत्ती मार्गस्थ (हाकलून) केला. त्या हत्तीवर जो 


१८३ 


माहुत होता तो सैदाचा नोकर होता. पिलाजींनी त्या माहूताला त्याच्या 
मुलामाणसांसह अभय वचन देऊन आणले होते. त्यामुळे ते पेशव्यांस सांगतात 
कि “त्या माहुताचे स्वाधीन हाती केला पाहिजे म्हणजे त्याचा रोजगार चालेल, 
आपले विचारे दुसरा माहुत ठेवणे जाले संताजी मोरे यास पत्र घ्यावे त्याजला 
हाती दिला आहे त्यावरी ठेवतील!” न्न एखाद्याची जबाबदारी घेतली की ती 
पिलाजी कशी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीत त्याचे हा एक उत्तम नमुना म्हणता 
येईल, आणि विनाकारण एखाद्याच्या पोटावर पाय देवू नये अशी त्यांची वृत्ती 
होती. 

महादजीपंत गणेश यांनी पिलाजींना सालमजकूरचा भरणा हुजूर येणे 
होता तो त्वरेने पाठविण्याबद्दल सटवाजी जाधवरावांस कळविले होते. ते 
पिलाजी जाधवरावांस सटवोजीने कळविले. तेव्हा पिलाजी महादजी पंतास 
लिहितात- दिवानचा ऐवज देणे यथार्थच आहे. दरवर्षी माहालाचा ऐवज आला 
नाही तरी त्यांच्या गरजेप्रमाणे कर्जवाम करून प्रत्येक महिन्याचा भरणा देत. 
परंतु औरंगाबादकडील जमा झाली नव्हती, नखरकरांनीही पिलाजींना पैसा 
दिला नव्हता, त्यांप्राती थोरली फौज गेल्याने पिलाजींनी त्या फौजेच्या दबावाने 
पैसा गोळा करण्याचा म्हटल तर बुंदेल्यांनी सरकारच्या वाटणीचा मुलूक दिलेला 
होता. त्यातील वाटणी घेऊन त्याचे पारिपत्यासाठी फौज माघारी गेली. “एकंदर 
कोठून येणे पिलाजींना पैसा येईल असे नव्हते. पुढे लिहितात 'शह दिला म्हणून 
लबाडी करून मामलतीचा पैका दिल्हा नाही. तेथे वोस आहे म्हणून आम्हास 
निकड केली. सावकारापासून कर्जवाम घेऊन ऐवज पाठवावा तरी आमचे पदरी 
सावकार आहेत त्याचा अर्थ आपणास विदीत आहे. चिरंजीवास दरमाहाचा 
भरणा भरणे म्हणून घरी ठेवून आम्ही चाकरीस आलो. येथे पोटापाण्यासही 


कर्जाशी संबंध आहे. आजीतागायत आपली सर्वही सोसून कर्जवाम मिळवून 


प्ट्छ 


दरमाहाचा भरणा केला श्रीमंतास विनंती करून तूर्त ऐवजाचा निकड न ये तो 
अर्थ केला पाहिजे. अखेर साल पावेतो ऐवज हरतरतूद करून देक्त. परंतू तूर्त 
ऐवज मिळणार नाही. विस्तारे लिहावे ऐसे नाही.” ४५ अलाजी जाधवराव 
पेशव्यांच्या इतक्या जवळचे पण त्यांना दिवानांत भरण्याच्या रकमेसाठी त्यांना 
किती तगादा लावित हे स्पष्ट होते. 

बाजीराव पेशवेंनी पिलाजींना नारू झाला होता तो बरा झाला की नाही 
ह्याबद्दल पत्र लिहून चौकशी केली होती. त्याच पत्री बाबूजी नाईक व पेशवा 
यांची सदरेस भेट झाली आणि पुढे दोघांनी एकमेकांच्या घरी यावेजावे असे 
ठरले होते. पण ते काही विचारांमुळे रहित झाल्याचेही पेशवा पिलाजींस 
कळवितात. म याचा अर्थ पेशवा व नाईक यांच्यात (सामोपचाराची) भेटी झाली 
असण्याची शक्‍यता आहे. राधाबाईंच्या काशी यात्रेच्या वेळीही बाबूजी नाईक व 
आबाजी नाईक दोघे बंधू त्यांच्याबरोबर होते. (इ.स. १७३५) 

अशी छोटीमोठी पत्रे पिलाजी जाधवराव, पेशवा, चिमाजी आप्पा व 
इतरांशी झालेला आढळतो. एकदा कान्होजी हारफळे याने पुण्यात 
सितोळ्यांचेकडून सव्वाशे रुपयास घोडा विकत घेतला. ते घोडे वले भरून मेले. 
तरीही त्या घोड्याची जकात भरणे आले. एकंदर जकातीपैकी आठ रुपये 
पोहोचले तरी बाकीचे साडेसात रुपये जकातीसाठी तगादा लावला. त्यामुळे 
हारफळेला दिवानात रुपये भरणे नाईलाज होता. तो पिलाजींनी भरावा असही 
नव्हता. तेव्हा पिलाजी चिमाजी आप्पांस आठवण करून देतात “परंतु कान्होजी 
हारफळे स्वामीपासी सेवा करतात सदरहू रुपये बाकी राहिले ते मशार निल्हेने 
स्वामींस लेहून रुपये पावल्याचा जाब राजश्री बापूजी नाना याकडे देविला 
पाहिजे.” 


१८५ 


वेगवेगळ्या कैद्यांच्या बंद मुक्तीसाठी तर पिलाजी नेहमी प्रयत्न करतांना 
दिसतात. बाजी संकपालबद्दल पिलाजींनी पंतप्रधान पेशवे यांच्याकडे विनंती 


केली. तेव्हा पेशव्यांनी कुंवर बहारकडे कागदपत्र पाठविले आहेत त्याचे उत्तर 


आले की विल्हेस लावतो असे सांगितले. त्याचा जाबसाल आला तरी पेशव्यांची 
हालचाल दिसत नसावी. तेव्हा पिलाजी पेशव्यांना लिहितात- “बाजी सकपाल 
याचा विचार आहे तो आपणास विदित आहे. त्यास जामीन कोण होतो ! 
त्याजपासी पैका असता तर आजपर्यंत माणसे बंदिस्त न होती. नातवानीमुळे 
अगदी विचार तैसाच राहिला. सांप्रत मशारनिल्हे आम्हाजवळ बसले आहेत. 
याकरिता पत्र लि॥ असे. त्याचे नातवानीवर नजर देऊन जीवनमाफीक माथा 
ठेवावे आणि माणसे सोडून मुक्तता होय ते करावे. म्हणजे पैका वायद्याप्रमाणे 
कोठे मेळवून देतील.यैसियास दोन चार वायदे करून देवावे त्याचा जामीन 
देतील. परंतू उगाच जामीन मागितला तर कोण देतो. नातवाणीमुळे कोणी 
जामीन होत नाही. आपण मारनिलेची माणसे सोडून दिली पाहिजेत. उत्तर येईतो 
ते आम्हाजवळ आहेत. आज्ञेप्रमाणे आपणाकडे पाठवू” दळ येथे नातवानी याचा 
अर्थ याचा अर्थ गरीबीमुळे येणारी अगतीकता असा आहे. त परंतु इतके खरे कि 
पिलाजी जाधवराव हर प्रयत्नाने निर्दोष माणसे बंदिस्त ठेवत नसत. 

छ १० मोहरमच्या एका पत्राने एका बटीक बनविलेल्या स्त्रीसंबंधीच्या 
करीना ऐकून न्याय दिला त्यासंदर्भात ते पेशव्यांना लिहितात. दावडीमधील एका 
ब्राह्माने गुजरातमधून एका स्त्रीला पळवून आणून बटीक बनविली व ती बटीक 
रंगाबा नाईक यांनी विकत घेतली. त्यांस भिकाजी कोकरे याच्याकडील एका 
कारकुनाने येऊन बटकीबाबत कथला सुरू केला. त्यामुळे पिलाजींनी बटकीला 
बोलाऊन घेऊन दोघांचा करीना विचारून ऐकून घेतला आणि त्यांनी बटीक 


गंगाजी जासूदाबरोबर देऊन पेशव्यांकडे पाठविली. दरम्यान कोकरेचा कारकूनही 


१८६ 


पेशव्यांकडे पोहचल्यानंतर तो व बटीक दोघेही वर्तमान निवेदन करतील. तेव्हा 
काय ते ठरवून बटीक सरकारात ठेवावी किंवा कोकरेकडील कारकुनास द्यावी 
असे पिलाजींनी पेशव्यांना कळविले. 

पत्रातून स्त्री जीवनाच्या ततूकालीन परिस्थितीवर थोडासा प्रकाश 
पडतो. समाज जीवनात (किंबहुना गुजरातमध्ये) स्त्रीचे स्थान पुरूषाच्या मन 
मानी स्वभावावर अवलंबून असावे. पळवून आणेपर्यंत स्त्रीला प्रतिकार करण्याचा 
हक्कही नव्हता. बरे पळवून आणली ती आणली पुढे रंगाजीने विकत घेतली. 
आणि कोकरेंचा कारकून त्यासाठी कथला करतो आणि हा वाद-विवाद 
पिलाजीपर्यंत येतो. तेव्हा पिलाजींना स्त्रीची ही प्रतारणा आवडलेली दिसत 
नाही. त्यामुळेच त्यांनी दोघांचेही म्हणणे ऐकून घेतले (करिना काय होता यावर 
प्रकाश पडत नाही) आणि गंगाजी नावाच्या जासूदाला बरोबर देऊन बटीक 
पेशव्यांकडे सन्मानाने रवाना केली. आणि ती बटीक कारकुनास द्यावी अथवा 
सरकारात ठेवण्याचा सल्ला देतात. कारण ती या दोन्ही ठिकाणी सुरक्षित राहील 
असे पिलाजींना वाटले असावे. 

प्रांत पुणे येतील निलो व विठ्ठल देशपांडे त्यांच्या भाऊबंदावर उठून 
हुजर गेले. तेव्हा चिमाजीआपांनी राजश्री शाहूमहाराजांना कळविले कि "त्यावरी 
अवकृपा करावी, वतन घ्यावे' परंतु असे नसतांनाही हुजूर उठून गेले. त्यामुळे 
देशपांडेबद्दल च्यार गोष्टी सांगून त्याचे भले करण्याचे आश्वासन पिलाजी 
चिमाजींना देतात. पिलाजी लिहितात, “त्यास च्यार गोष्टी सांगोन पाठविणे येथे 
आलियावर चौघे मातबराचे मते जे करण ते करून सर्व प्रकारे लोभ करून 
चालवू तरी त्यास येथे पाठवून देणे. पिलाजींनी त्यांस समजविण्याचा प्रयत्न 
केला. परंतू निलो व विठ्ठल देशपांडेच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी त्यांच्या मागणींची 
(मतलबाची) एक यादी महादाजीपंताकडे दिलेली होती त्या यादीप्रमाणे त्यांचे 


१८७ 


भाऊबंद त्यांस नेण्यास आले.राजश्री छत्रपतींची आज्ञा व्हायला हवी. आणि 
त्यांच्या मते यादीप्रमाणे तह होत नाही तोवर ते तेथे भाऊबंदात जाणार नाही 
आणि ही यादी माहदजीपंताकडे आहे.” असे उत्तर त्याच्या भाऊबंदास द्यावे 
असे पिलाजी चिमाजींना लिहितात. क 

गणपतराव नावाच्या इसमाला पेशव्यांबद्दल थोडासा राग येवून, किंवा 
पेशव्यांनी त्याचे कुशल चालविले नसल्याने तो रागवून उदेपुरास किंवा 
गायकवाड यांच्याकडे जातो. येथे पेशव्यांकडे रहात नाही असे पिलाजींना 
कळविले. तेव्हा पिलाजींनी गणपतरावाची सर्वप्रकारे लिहून समजूत घातली की 
“घर तुमचे आहे, केवल इतराजी व्हावे ऐसे नाही.' परंतु गणपतराव ऐकत 
नसल्याने व सर्वबाजूंनी गणपतरावास पेशवे गोड असल्याने थोडीसी तोडमोड 
स्विकारावी त्याखेरीज गणपतरावाचे समाधान होणारे नव्हते. गणपतरावाची दोन 
हजाराची अट मान्य करून गणपतरावाचे समाधान करण्याविषयी पिलाजींनी 
पेशव्यांना लिहिले. तसेच उत्तराण परगण्याबाबतीची सनद मान्य केल्याप्रमाणे न 
देता लांबणीवर टाकल्यानेही गणपतरावाच्या मनांत विक्षेप आला होता त्यामुळे 
त्याची सनद देऊन आपल्या पदरी ठेवावे. “आपले पदरचे माणूस दुसरे जागा 
जाऊ द्यावे ऐसे नाहीत राजश्री कैलासवासी यांनी सर्व प्रकारे चालविले आहे 
त्यांचा शब्द आपणास न लागे ते करावे.' पिलाजी जाधवराव नेहमीच किती 
चांगले सल्ले देत हे कळून येते. दुसरा एखादा असतातर म्हटला असता 
पेशव्यांवर नाराज होऊन चांगली माणसे बाहेर पतात पडूद्यात. परंतु पिलाजी 
त्यापैकी नव्हते. पुढे ते लिहितात कि आमच्यासारखे चार चौघे उदंड सांगतील 
(पण ते तडीस जाणारे नसून (गणपतराव) ते कडेचे पोहोचणार आहे. त्यामुळे 
गणपतरावाची अट चालवून सनद करून देऊन त्याचे समाधान करावे 


पिलाजींनी | ५७ 
अशाप्रकारचा सल्ला पिलाजींनी पेशव्यांस दिला. 


१ैट्ट 


पिलाजींनी तुळाजी जठारचा हत्ती चांगला तयार केलेला बाळाजी 
बाजीराव पेशव्यांस देणे भाग पडल्याचे कळविले. त्यामुळे जठारकडील शहाणा 
माणूस पाठवून पंतप्रधानांच्या स्वाधीन हत्ती करणेबद्दलही जठारास लिहिले जर 
हत्ती परत आला तर ठिकच किंवा तीनही हत्ती पेशव्यांनी घेतले तरी जठारास 
हत्ती विकत घेऊन देण्याचेही पिलाजींनी मान्य केले. त्यामुळे अनुमान न करता 
(पेशव्यांकडे) हात्ती पाठवून देणे-- असे तुलाजीस लिहितात. एकंदर बाळाजी 
विश्वनाथापासून ते नानासाहेबापर्यंत पेशव्यांचे मान राखण्याचा प्रयत्न 
पिलाजींनी केला होता. 

पिलाजी जाधवराव व सदाशिवराव भाऊ यांच्यातील काही पत्र व्यवहार 
उपलब्ध आहेत. 'मुंजीच्या साहित्याचे हरभरे गहू जमा झाले होते ते कोणाच्या 
पदरी घालावे याची चौकशी पिलाजींनी सदाशिवरावभाऊकडे केली. भी अर्थात 
येथे कोणाची मुंज असावी यावर प्रकाश पडत नाही. पिलाजींच्या मनांत 
लोकांबद्दल किती तळमळ व काळजी होती ते सांगणारे हे पत्र :- पिलाजी 
सदाशिवराव भाऊंना लिहितात :- 'वेंकटराव हे रोजगारानिमित्त आपणाकडे 
आले. पाच सात महिने ठाण्याची उचापत करून राहिले. आणि त्याच्या 
रोजगाराची सोय होऊन येत नाही. यासारखे लोक आपले पदरी आहेत. याजला 
ठेवावयाचे आपणास संकट आहे यैसे नाही. हे आपले नांव सामर्थ्य ऐकून आले 
होते. याजला आपले सनिध ठेवावयाचे असले तरी बोली चाली करून ठेवावे. 
ठेवणे नसले तरी त्याचे पोटापाण्यास्तव कर्ज जाले आहे त्यापुरती बेगमी होऊन 
त्याजला जीतेपण देणार स्वामी समर्थ आहेत. धा दुसऱ्या एका पत्रात विठ्ठल 
शिवदेवचा मेहुणा गंगाधर दोनसे राऊत व हत्ती सह उंडणगाव प्रांतात गलोदे येथे 


तेथील पाटीलांची उसाचे थळे होते ती नासनूस करून पाटलाकडे वैरणदावा 


१८९ 


मागू लागला. सदर गाव रहदारीवर असल्याने जाईल गावकऱ्यांनी काय म्हणून 
वैरण दाणा द्यावा. तसा गंगाधरासही दिला नाही. त्यामुळे त्या रात्री कवल चोरीस 
गेली. तेव्हा साबाजी पाटीलास गंगाजी, पिराजी पंत यांनी “जबरदस्तीने पुढे 
घालून चालविले. वाटेत जबरदस्तीने दीडसे रुपयाचे खतही लिहून घेतले आणि 
गंगाजीबरोबरचा ब्राह्मण साबाजी पाटलांस पिलाजींकडे घेऊन आला. दोघांचे 
समन्वय करून द्यावे असे पिलाजींनी ठरविले. परंतु बगाजीपंत पुण्यास गेला. 
त्यामुळे पिलाजी भाऊसाहेबांस लिहितात शविठुल सिवदेव तेथे असतील 
त्याजला सांगोन कागद घेतला आहे तो माघारा देवावा आणि गावास हुजूरचे 
कौलपत्र एक पाठवून द्यावे" जेणे करून गावाला हुजूर कौल गेला कि गावही 
वसवसा करणार नाही व पाटील गावाकडे जाईल. ते पुढे सांगतात “पातशाही 
रस्त्याचा गाव आहे ते चोरीची कर्मे करावयाचे नाहीत विदीत व्हावे.” 

वराडातून कडसांगवीचा एका वाण्याचे बैल तेथून गहू, हळद, अफू वगैरे 
जीनस भरून कडसांगवीकडे नेत असतांना हिरोजी औतोळे याने ते अडीचशे 
बैल वळवून नेऊन कोणी लबारे वकीनदार ह्या गावात ठेवले. येसाजी 
गायकवाडांनी बैल व बैलावरचा माल परत करावा म्हणून औतोळेंस पत्र लिहिले 
परंतु त्याने बैल व माल दिले नाहीत. तेव्हा पिलाजींनीही त्याबद्दल पत्र दिले. पण 
औताळेने बैल नाही सोडले तर त्याचा मोबदला पिलाजींना द्यावा लागणार होता. 
त्यासंदर्भात त्यांनी सदाशिवराव भाऊंना औताळेस बैल सोडून देण्याचे 
ताकीदपत्र घ्यावे असे सांगितले. क 

पिलाजी जाधवराव आणि सदाशिवराव भाऊ यांचेही चांगले संबंधच 
वरील पत्रांवरून स्पष्ट होतात. तसा पिलाजींचा चिमाजी आपांकडे 


बाजीरावपेशव्यांपेक्षा जास्त ओढा होता असे वाटते. 


१९० 


उदगीरच्या लढाईच्या संदर्भात एक दंतकथा प्रसिद्ध आहे. ती अशी :- 
उदगीरच्या लढाईच्यावेळी नानासाहेब पेशवे पुण्याहून जातीने स्वारीत निघाले 
होते. परंतु त्यांच्या सरदार मंडळींनी त्यांना कृष्णानदीपलिकडे उतरू दिले नाही. 
ह्यावेळी पिलाजी जाधवरावही होते. त्यांनी दरबारात नानासाहेबांना पुढे न 
उतरण्याचे बोललेले ऐकून दरबारी मंडळींनी तोंडात बोटे घातली. पिलाजीराव 
आपल्या पाचशे घोडेस्वारांनिशी उदगिरच्या लढाईस गेले. त्यांच्या पथकात शे 
दोनशे अबदागिरवाले स्वार होते. पिलाजीरावांच्या पथकात शे दोनशे अब्दागिर 
पाहून भाऊसाहेबांनी विनोदाने विचारले 'ही लेंडी मखमाल कोणाची 
पिलाजीरावांनी त्यांचा विनोद निमूटपणे ऐकून घेतला. आणि उदगिरच्या लढाईत 
शत्रूंच्या पाच हजार लोकांवर पाडाव करून त्यांची धुळधाण उडविली. पुढे लढाई 
संपल्यावर त्यांनी भाऊसाहेबांना सांगितले, 'ज्याने आपल्या पांचशे 
घोडेस्वारांनिशी शत्रूंच्या पांच हजार लोकांची धुळधाण उडविली त्या ह्या 
पिलाजीराव जाधवरावाची परवा आपण विचारलेली लेंडी मखमाल”' असे 
शौर्य आणि असा विश्वास असा संदर्भ वाडीकर जाधव यांचे घराण्याचा वृत्तांत 
ताराजीराव जाधव यांनी प्रसिद्ध केला आहे. अर्थात पिलाजींच्या मर्दुमकीबद्दल 
शंकाच नाही. आणि वरील दंतकथाही खरी असेल. तरीही उदगीरच्या ह्या 
लढाईचा सन १७६० असाही दिला आहे. तेव्हा पिलाजी हयात नव्हते. 
हिंदुस्थानातील कामरगाव पहिल्यापासूनच पिलाजी जाधवराव यांस मोकासा 
होता." 
मांजरी खुर्दचा पाटील आवजी कवडेच्या त्रासाला कंटाळून परागंदा झाला होता. 
पिलाजी जाधवरावांनी महादजीपंतास सांगून त्या पाटलास पाटीलकीवर नेमणूक 
करविली. न 


१९१ 


छत्रपति शाहूंनी सासवडच्या देशमुख, देशपांडे, मिरासदार यांना व 
कान्होजी भोसले यांस पत्र पाठवून पिलाजींचा मोकासा असलेने त्यांस वसूल 
देणेबद्दल आज्ञापत्रे धाडली होती. 'मौजे टाकरखेड परगणे चाकूर प्रांत सासवड 
हा गांव राजश्री पिलाजी जाधव यांजकडे मोकासा आहे. तेणेप्रमाणे करार आहे. 
मशारनिल्हेकर मोकासबाबेचा वसूल देणे" ह 

इ.स. १७३८ मध्ये पिलाजी जाधवराव यांना मौजे मरकळ तर्फे चाकण 
प्रांत जुन्नर येथील भिमा व इंद्रायणी नदीच्या संगमी आंबे लावण्यासंदर्भात इनाम 
जमिन मिळाली होती. त्यासंदर्भात बाजीराव पेशवेंनी बाळाजी बाजीरावांस पत्र 
दिले. तसेच सदर वरील इनाम जमिनीबद्दल अम्मलबजावणी व्हावी म्हणून 
तेथील देशमख,देशपांडे देशाधिकारी यांना, तेथील मोकादमांना पेशव्यांनी 
ताकीदपत्रे व आज्ञापत्रे दिली. ' 

पिलाजींना वरील जमीन मौजे वाघोली व मौजे मरकळ येथील आंबे 
लावण्यासाठी दिलेल्या जमिनीत आंबे व झाडे लावून पुत्रपौत्रादी वंश परंपरेने 
भोगवटा घेण्याबद्दल पिलाजी जाधवरावांस तेथील मोकदम व समस्त दाहीजण 
(देशमुख, देशपांडे, देशाधिकारी, मोकदम, कारकून इ.) यांनी चकनामा लिहून 
दिला." 
पिलाजी जाधवरावांनी सरकारकडे वेळोवेळी अर्ज करून, कतबा लिहून 
शेतकऱ्यांच्या बाजूने मांडली. पाऊस नसल्याने पिके वेळेवर चांगली आली 
नाहीत खरीपांत पाऊस पडला नाही त्यामुळे रयतेचे जीवन विचारात घेऊन 
खंडणी वसूल करावी, असे प्रयत्न केले. त्यात सूट मिळण्याबाबत प्रयत्न केले. 
त्याप्रमाणे सरकारातून सूट देऊन खंडणी केली जात असे. याचा अर्थ पिलाजी 
जाधवरावांचे र्यतेवरील प्रेम व रयतेची काळजी किती होती हेच स्पष्ट होते. ' 


१९२ 


के.रं. पानसे, पानसे घराण्याचा 
कित्ता, पृष्ठ १३६. 
कित्ता, पृष्ठ १३७. 
कित्ता, पृष्ठ १४४. 
कित्ता, पृष्ठ १४०. 
इतिहास संग्रह, ऐतिहासिक चरित्रे, पृष्ठ ५९. 


कित्ता, पृष्ठ ५९. 
कित्ता, पृष्ठ ६०. 
कित्ता, पृष्ठ ६०. 
कित्ता, पृष्ठ ६१. 
कित्ता, पृष्ठ ६२. 
कित्ता, पृष्ठ ६२. 
कित्ता, पृष्ठ ६२. 
कित्ता, पृष्ठ ७३. 
कित्ता, पृष्ठ ७४. 
कित्ता, पृष्ठ ७४. 
कित्ता, पृष्ठ ६१. 


पे.द. २२, पेशव्यांच्या रोजनिशीतील उतारे, पृष्ठ ५८. 


कित्ता, पृष्ठ ५८. 
कित्ता, पृष्ठ ५८. 
कित्ता, पृष्ठ ५९, 
कित्ता, पृष्ठ ६१, 
कित्ता, पृष्ठ १५, 
कित्ता, पृष्ठ ४१. 
कित्ता, पृष्ठ ३५. 
कित्ता, पृष्ठ २५. 


ट०_ ० ७ ७ व्हू क्क 


चचा इतिहास, पृष्ठ १३७. 


२७. कित्ता, पृष्ठ ५६. 

२८. कित्ता, पृष्ठ १०. 

२९. कित्ता, पृष्ठ ११. 

३०. ताराजीराव जाधव, वाडीकर जाधव यांच्या घराण्याचे कागद, 
सनदा, पत्रे, पृष्ठ ७3३. 

३१. कित्ता, पृष्ठ ६६. 

३२. दैनिक लोकसत्ता, १९ एप्रिल १९९८. 

३३. राजवाडे, साधने, खंड ६, पृष्ठ १४८. 

३४. इतिहास संग्रह, पुस्तक ६, अंक ४,५,६, पृष्ठ १५. 

३५. द.ब. पारसनिस, ब्रह्मेंद्रस्वामी चरित्र, पृष्ठ १०२. 

३६. ब्रह्योंद्रस्वामी चरित्र, लेखांक १८१. 

३७. कित्ता,लेखांक १८२. 

३८. कित्ता,लेखांक ३०१. 

३९. कित्ता, लेखांक ३२६. 

४०. पे.द.३,नं.१. 

४१. राजवाडे, साधने, खंड ६, नं. १५८, १५९. 

४२. पोर्तुगीज दप्तर, खंड ३, पृष्ठ २२२. 

४३. संशोधनासाठी निवडलेले कागद(अप्रकाशित) रुमाल ४८, पुडके 
१, पत्र २०८१९अ. 
(यानंतर या साधनाचा उल्लेख सं.नि.का. असा होईल.) 

४४. शाहू दप्तर, ६अ, रुमाल ५, पुडके २, पत्र ४३२१. 

४५. सं.नि.का., रुमाल १, पुडके २, पत्र २२९. 

४६. सं.नि.का., रुमाल २, पुडके १, पत्र ७८५. 

४७. कित्ता, पत्र ७७८. 

४८. कित्ता, पत्र ७३१. 

४९. कित्ता, पत्र ७७६. 

५०. कित्ता, पत्र ७०९. 


१९४ 


५१. कित्ता, पत्र ७२८. 

५२. सं.नि.का., रुमाल २, पुडके १, पत्र ७२९. 

५३. सं.नि.का., रुमाल २, पुडके १५, पत्र ७८४. 

५४. मोल्सवर्थ, मराठी इंग्रजी शब्दकोष, पुणे १९७५, पृष्ठ ४५८. 

५५. सं.नि.का., रुमाल २, पुडके ४, पत्र १२९२. 

५६. कित्ता, पत्र १३०६. 

५७. सं.नि.का., रुमाल २, पुडके ३, पत्र १०५७. 

५८. सं.नि.का., रुमाल ४, पुडके २, पत्र १९७६. 

५९. कित्ता, पत्र १९७५. 

६०. कित्ता, पत्र १९७९. 

६१. कित्ता, पत्र १९७३. 

६२. जाधव घराण्याचा वृत्तांत, पृष्ठ ११. 

६३. पे.द. २, पृष्ठ २६. 

६४. चिटणीसी दप्तर, २३,४०. 

६५. शाहू दप्तर, रुमाल ३, पुडके २५, पत्र ६८. 

६६. इनाम कमिशन, रुमाल ३७, बंब ११, 
११,१२,१३,१४,१७,२०. 

६७. इनाम कमिशन, रुमाल ३७, बंच ११, पत्र ६८,७१. 

६८. पुणे जमाव, रुमाल २३४. 


१९६ 


प्रकरण ७ 
उपसंहार 

शककर्ते छत्रपती शिवाजीमहाराजांच्या मृत्यूनंतर औरंगजेब बादशहाच्या 
मृत्यूपर्यंत म्हणजे इ.स. १६८० ते १७०७ या सत्तावीस वर्षांमध्ये महाराष्ट्राच्या 
इतिहासांत अनेक संघर्ष, लढाया, राजकारणे घडली. मुघल सम्राट औरंगजेब 
प्रचंड फौज घेऊन दक्षिणेत तळ ठोकून राहिला. मराठी सत्तेला ते आव्हानच 
होते. संभाजी महाराजांनी या आव्हानाचा मुकाबला केला. परंतु औरंगजेबाकडून 
पकडले गेल्यानंतर त्यांचा वध झाला. राजाराम महाराजांनीही बादशहाला मराठी 
बाणा दाखविला. आणि राज्य सांभाळण्याचा प्रयत्न केला. बादशाहाने छत्रपति 
शाहूंस कैद करून नेले. १७०० मध्ये राजाराम महाराजांच्या निधनानंतर 
महाराष्ट्रात एकट्या ताराबाईने मराठी राज्य सांभाळले. १७०० ते १७०७ हे 
स्वातंत्र्य युद्धच होते. पुढे २० फेब्रुवारी १७०७ मध्ये औरंगजेब बादशहाच्या 
मृत्यूनंतर छत्रपति शाहमहाराजांची सुटका झाली. मुघलांचा मांडलिक म्हणून 
जरी छत्रपति शाहूंची सुटका झाली असली तरी मुघलांची सत्ता उतरणीला 
लागली होती. 

शाहू महाराजांच्या सुटकेसाठी आणि पुढेही राज्य विस्तारासाठी ज्या 
अनेक पराक्रमी मराठी वीरांनी अथक प्रयत्न केले त्यामध्ये सुभेदार राजश्री 
पिलाजी जाधवराव यांची कामगिरीही मोलाची आहे. ह्या इतिहास पुरूषाचा 
अथक पराक्रम तत्कालीन मराठी राज्याने जवळून पाहिला आहे. त्यामानाने 
त्यांच्या ऐतिहासिक नोंदी फारशा उपलब्ध नाहीत. शिवाजी महाराजांसारख्या 
द्रष्ट्या व्यक्तिच्या राज्यकारभारात पिलाजी जाधवराव झाले असते तर त्यांच्या 
कर्तृत्वाची भरारी अजून झाली असती. किंबहुना पिलाजींच्या स्वामीनिष्ठेला, 


त्यांच्या कार्यकर्लृत्वाला प्रांजळपणे न्याय मिळाला असता असे वाटते. स्वत: 


१९६ 


शाहूमहाराजच नामधारी बनत चालले आणि या सत्तांतराच्या काळात पिलाजी 
जाधवरावासारखा मराठा मोठा झालेला पहाण्याची क्षमता इतरांच्या ठिकाणी 
नव्हती. 

संताजी घोरपडे, धनाजी जाधव, रामचंद्र अमात्य, शंकराजी नारायण 
सचिव, प्रल्हाद निराजी प्रतिनिधी, खंडो बल्लाळ चिटणीस ह्या सर्वांना 
रियासतकारांनी त्याकाळाचे प्रमुख राष्ट्रचालक असे संबोधले आहे. याच 
पार्श्वभूमीवर विचार केला तर नंतरच्या मराठेशाहीतील साम्राज्यविस्ताराच्या 
काळातील इतिहासाचा अभ्यास करताना पिलाजी जाधवराव, बाळाजी 
विश्वनाथ, बाजीराव पेशवे, मल्हारराव होळकर, राणोजी शिंदे, यांच्यासारखी 
अनेक कर्तबगार मंडळी छत्रपति शाहूंच्या काळात प्रमुख राष्ट्रचालक होते. असे 
म्हटले तर तत्कालीन इतिहासातील त्यांच्या पराक्रमाला धरून व न्याय्य 
होईल. 

पिलाजी जाधवराव फार आधीपासूनच म्हणजे छत्रपति शाहू 
महाराजांच्या सुटकेच्याही आधीपासूनच जोखमीच्या कामगिरी करत असावेत. 
त्यांच्या पराक्रमाची प्रचिती छत्रपति शाहूंच्या सुटकेपासून आकस्मिक आणि 
चमत्कार व्हावा तशी झालेली नाही. पांडवगडची लढाई-बाळाजी विश्वनाथांची 
त्यातून केलेली सुटका, थोरातांचा बंडावा यावेळीही बाळाजीं-विश्वनाथांची 
केलेली सुटका ह्या सर्व गोष्टी अभ्यासत असतांना पिलाजींचे कर्तृत्व, 
तलवारबाजी, बुद्धीमत्ता, राजकारणपट्त्त्व मुत्सद्देगिरी इ.गुणकौशल्य नवखे वाटत 
नाही. तर एका पोक्त आणि मुरब्बी रणधुरंधर सेनापतीसारखे जाणवते. 

छत्रपति शाहू व पेशवाईचा पूर्वार्ध हा मराठ्यांच्या इतिहासातील अत्यंत 
वैभवशाली काल होता. मराठ्यांची सत्ता उत्तर व दक्षिण हिंदुस्थानात सर्वदूर 


पसरली होती. त्याकाळातील महत्त्वाचे, पराक्रमी व समकालीन सरदार राणोजी 


शिंदे, उदाजी पवार मल्हारराव होळकर, गुजरातमध्ये दमाजीराव गायकवाड, 
नागपूरचे कान्होजी भोसले यामध्ये पिलाजी जाधवराव हे जुने, जाणते व 
अनुभवी होते. परंतु त्यांचे कर्तृत्व कोठल्याही एका प्रान्तात नसून चोहीकडे 
पसरलेले होते. तेच एक कारण त्यांच्या वंशजांची सत्ता पुणे व सातारा 
दरबाराच्या सत्तेबरोबर कमी होत गेली. कारण पिलाजी पेशव्यांबरोबर 
पुण्याजवळच राहीले, त्यामुळे इतर सरदारांप्रमाणे पिलाजींचे स्वतंत्र राज्य होऊ 
शकले नाही. 

पिलाजी जाधवरावांचे कार्यक्षेत्र व कार्यक्षमता प्रचंड होती. पेशवा व 
छत्रपति शाहू यांस पिलाजींनी कधीच दुखवलेले नाही. उलट इतक्या कष्ट 
मेहनतीला पिलाजींवरच दोघांकडूनही इतरांच्या सांगीवांगीवरून इतराजी 
झाल्याचे आधी पाहिलेच आहे. अर्थात त्याचे निरसन झाले ही गोष्ट वेगळी. 
मध्ययुगीन चरित्रकोशकार, रियासतकार, इतरही अभ्यासक पिलाजी 
जाधवरावांचा शाहू महाराजांशी संबंध १७०७ पासून आल्याचे मानतात. 
जंजिऱ्याच्या वेढ्यासंबंधातील एका पत्रात “आम्हास २८ वर्षानंतर मसलत 
सांगितली.” असे पिलाजी म्हणतात... यावरून शाहू दरबारातील त्यांचे स्थान 
१७०७ पासून ठरविणे उचित वाटत नाही. कारण एक तर खुद्द छत्रपति शाहूच 
मुळात बादशहाच्या कैदेत होते, तेव्हा त्यांच्या सुटकेतील चातुर्य पाहून सुटून 
आल्यावर छत्रपति शाहूंनी दिवा घाटावर एक चाहूर जमीन पिलाजीस दिली 
म्हणजे त्यांच्या सुटकेसाठी केलेल्या प्रयत्नांचे हे इनाम होते. याचा अर्थ ते 
छत्रपति शाहू येण्यापूर्वीपासून मराठी राज्याच्या सेवेत रुजू होते. “गोविंद 
रामराज शिरोळकर हे राजवाड्यात हुद्देदार होते त्यांस वडिलार्जीत परिचयाची 
ओळख देऊन त्यांचे द्वारे राजवाड्यात जाण्यायेण्याचा पाठ ठेवून काही कामे 


१ ० व 
करू लागले.” “भगवंतराव चिंचवेकर याच्या जमानतीबद्दल दादोबल्लाळ 


याजकडून मिळालेल्या ऐवजाबद्दल पिलाजी जाधव व मलजी पाटील मांजरिकर 
यांच्यात २१ डिसेंबर १७०२ चा पत्रव्यवहार आहे म्हणजे १७०२ मध्ये 
पिलाजी जाधवराव जबाबदार व्यक्ती म्हणूनच काम करीत होते. र पिलाजी 
जाधवरावांचे आरोग्य तसे चांगले होते. त्याशिवाय एवढ्या मोठ्या मराठी 
साम्नराज्यासाठी पन्नास-साठ वर्षे सतत धावपळ करणे, स्वाऱ्या मोहीमा करणे 
शक्‍य झाले नसते. शरीरयष्टी काटक कष्टाळू होती. काही वेळा ते आजारी होते. 
नारू झाल्याचा उल्लेख मिळतो. मोहिमेवर असताना कोकणात तब्येत अत्यंत 
बिघडली होती, परंतु छत्रपति शाहूंनी जोखीम टाकल्यानंतर ते जीव टाकून 
लढले व त्यांनी यश संपादन केले. २३ जुलै १७३६ रोजी चिमणाजी बापूने 
गोवळकोटहून लिहिले, “यानंतर राजश्री पिलाजी जाधवराऊ सुभेदार यांचे 
शरीरी साहासात रोज आरोग्य नाही, अन्नोदक राहिले, वेथेचे नाव येक ठेवावे 
यैसे नाही, नाना प्रकारची व्येथा आहे. वेथेस उतार नाही. उपाये होणे तो आम्ही 
करीतच आहो परंतु उतार पडत नाही. यैशास आपण त्यास मुलालेकरात रवाना 
करीतात तरी उत्तम आहे. नाही तरी उत्तम धडगत यैसी दिसत नाही.” र इतकी 
अनारोग्यता असताही पिलाजींनी ब्र काढला नाही आणि मोहिम यशस्वी 
करण्यात लागले. त्यांनी बाजीरावांसही कळविले नाही. खुद्द कारण स्वामी 
शाहूनी अठ्ठावीस वर्षांनी मसलत सांगितली होती. ती पूर्ण करणे आपले प्राणाहून 
प्रिय कर्तव्य असे पिलाजींस वाटले. याचा अर्थ १७३६ वजा अठ्ठावीस म्हणजे 
१७०८ मध्ये शाहूंकडे पिलाजींचा प्रवेश असा तर्कशुद्ध अंदाज काढणे मात्र 
पूर्णपणे अन्यायकारक ठरते. मुळात शाहू १७०७ मध्ये बंधमुक्त झाले. त्यानंतर 
जे काही सरदार मंडळी प्रत्यक्षात छत्रपति शाहूंस मिळाली तसेच पिलाजीही होते 
असे फारतर म्हणता येईल. १७०२चे मलजी पाटील मांजरीकरचा वरील संदर्भ 


पाहिला तर त्यापूर्वीही ते मराठ्यांच्या दरबारात होते हे स्पष्ट होते. वसईच्या 


१९९ 


संग्रामानंतर डोळ्यांना धूर लागून गरनाळाचा त्रास होऊनही तब्येत बिघडल्याची 
नोंद मिळते. पोटशूळाचाही त्रास होऊ लागला. त्यानंतर पिलाजी डोक्यात 
तिडीक उठते, शरीरावरच्या जखमाही दुखतात असे लिहितात. अशा 
परिस्थितीतही ते पेशव्यांस सहकार्य करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. 
दमाजी गायकवाडास उमाबाई दाभाडे व महाराणी ताराबाईंनी पेशव्यांविरुद्ध 
चेतवले. तेंव्हा दमाजीने खानदेश ते सातारा भागात मोठा धुमाकूळ माजविला. 
दमाजीने साताऱ्यावर जाण्याचे ठरविले. तेव्हा राधाबाई पेशव्यांचे पत्र 
बातमीदाराने दमाजीस दिले व सौहार्दाच्या गोष्टी केल्या पण, ही वेळ 
सौरसपणाची नसून “नवरे होऊन अंगाला हळद लाविली, दारास तोरण बांधले 
इ. मगरुरीची भाषा दमाजीने केली. तेव्हा पिलाजी जाधवरावांनी दमाजी 
गायकवाडास दम भरला “साताऱ्यास न जाणे. जाल तर बहुत श्रमामध्ये 
पडाल. र यावर दमाजी चपापला. पिलाजींनी गायकवाडची प्रत्यक्ष भेट घेऊन 
त्यास साताऱ्यावर जाण्यापासून परावृत्त केले. पिलाजी आजारी असताही 
त्यातही उतारवयात एवढा बाका प्रसंग निभावून नेतात यावरून त्यांनी खरेच 
“छातीचे कोट'बांधले होते हेच खरे. यानंतर ३ जुलै १७५१ मध्ये तर पिलाजी 
जाधवरावांचा परलोकवास झाला, आयुष्याच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत पिलाजी 
जाधवरावांनी स्वराज्याचे संरक्षण व संवर्धन केले. 

बाळाजी बाजीराव पेशवे पिलाजी जाधवरावांस वडीलांप्रमाणे मानत. 
पेशवे त्यास काका म्हणूनच संबोधित. पिलाजी जाधवरावांनी नानासाहेबांच्या 
काळात मराठी फौजेचे सेनापती म्हणून काम पाहिले. नानासाहेब पेशव्यांनी 
जाधवरावास इ.स. १७४३-४४ मध्ये “नरवर, विजेपूर, किरोली, वगैरे 
बुंदेलखंडातील एक लाख रुपयांचा प्रान्त* नव्याने बक्षिस दिला. एकदा अत्यंत 


निकडीच्या कामाकरिता म्हणून पिलाजी आले होते, तेव्हा ते पावसात अगदी 


२०० 


भिजले होते तेव्हा स्वतः पेशव्यांनी आपल्या अंगावरील खास पोशाख 
जाधवरावांना घातला. या एका प्रसंगावरूनच पिलाजींना पेशवे किती बहुमान देत 
होते हे लक्षात येते. 

मराठी रियासत खंड २ पान ३११ वर बाळाजी विश्वनाथ यांना 
पेशवेपद कसे मिळाले असावे याबद्दल रियासतकार लिहितात- “अर्थात रामचंद्र 
पंतासारखा कर्ता व धुरीण पुरूष विद्यमान असता तो मागे पडून, बाळाजी 
विश्वनाथाचे नवीन व सामान्यत: अप्रसिद्ध घराणे मराठशाहीत कसे पुढे आले हा 
एक तत्‌कालीन इतिहासाचा गूढ प्रश्न आहे. हा प्रश्न थोडा बहुत अंदाजानेच 
सोडविला पाहिजे.' रियासतकार पुढे म्हणतात- पान ३१३- “अर्थात पंतास 
मागे सारून बाळाजी विश्वनाथ स्वत: पुढे सरसावला असे म्हणता येत 
नाही...निदान पहिली पाच च्यार वर्षे म्हणजे सन १७१३ त बाळाजी विश्वनाथ 
यास पेशवेपद मिळाले.' यादृष्टीने अंदाज बांधता आणि पिलाजी जाधवराव व 
बाळाजी विश्वनाथ यांचा स्नेहही लक्षात घेतला पाहिजे. छत्रपति शाहू 
महाराजांच्या सुटकेच्यासाठी व नंतरही पिलाजी जाधवरावांनी स्वामीनिष्ठेनी जी 
काही कामगिरी केली असेल त्यामुळेही महाराजांचा जाधवरावांवरचा विश्‍वास 
डोळस व सल्लामसलतीपर्यंत होता हे तत्‌ुकालीन राज्यकारभारातील त्यांच्या 
कामगिरीवरून दिसून येते. तसेच पिलाजी जाधवराव हे प्रथम क्रमांकाचे व 
छत्रपतींच्या जवळचे सुभेदार सरदार होते. पुढील पेशवे पिलाजीरावांना काका 
म्हणत हे सर्वश्रृत आहे. याचाच अर्थ बाळाजी विश्वनाथ व पिलाजी जाधवराव 
यांचे संबंध सुरूवातीपासूनच चांगले होते. बाळाजींची राजकारणी दृष्टी, 
मुत्सद्देगिरी, यांच्या कामातील चलाखी आणि मुख्य म्हणजे छत्रपती 
शाहूमहाराजांबद्दलची आणि मराठेशाहीबद्दलची आस्था इ. गोष्टी पिलाजी 


जाधवरावांच्या नजरेतून सुटल्या नसाव्यात. आणि जेव्हा छत्रपति शाहूंच्या 


२०१५ 


राज्यकारभारात पेशवेपदासाठी विचार चालले तेव्हा पिलाजी जाधवरावांनी 
छत्रपतींकडे बाळाजी विश्वनाथ पेशवेपदी योग्य असल्याचे पटविण्याचा प्रयत्न 
केला असावा हा एक सुसंगत तर्क निघतो. पुढेही बाळाजीं विधनाथांच्या 
मृत्यूनंतर बाजीरावास पेशवेपद देण्यास अनेक कर्त्या माणसांचा विरोध होऊ 
लागला. पिलाजींच्या कार्यकर्तृत्वाचा आढावा घेत असतांना रियासतकारांची 
पिलाजींबद्दलचे काही विचार मला पहावे असे वाटतात. “परसोजी व कान्होजी 
भोसले, कान्होजी आंग्रे, पिलाजी जाधवराव,खंडेराव दाभाडे हे लष्करी पेश्याचे 
मुख्य सरदार शाहूचा पहिला जम बसविण्यात सहाय्यक झाल्यामुळे त्यांचे वजन 
बाजीरावाचे सुरूवातीस राज्यात विशेष होते.” * बरील सर्व सरदारांत पिलाजी 
जाधवच विशेष धूर्त समजला पाहिजे. शिंदे होळकरांप्रमाणे पेशव्यांचे भजनी 
राहिला नाही म्हणून इतरांच्या मानाने तो मागे पडला. शिवाय रण शौयपिक्षा 
चौकस धूर्ततेने आपला बचाव करून मतलब साधण्याचा मार्ग तो स्वीकारी, 
म्हणून पेशव्यांचा इतबार त्याजवर पूर्ण असा कधी बसला नाही. * «.घेलाजी 
जाधव, फत्तेसिंह भोसले असे कित्येक प्रतिष्ठित सरदारदेखील काळवेळ 
ओळखून पेशव्यांचे तंत्र सांभाळून वागले. 

छत्रपति शाहूमहाराजांचा जम बसविण्यात पिलाजी जाधवरावांनी 
पहिल्यापासून शेवटपर्यंत प्रयत्न केले हे खरेच. त्यामुळे छत्रपति शाहू, इतर 
सरदार मंडळी, पेशवे किंबहुना शत्रूपक्षही त्यांचा शब्द प्रमाण धरीत इतके 
राज्यकारभारात व राज्यात पिलाजींचे वजन होते. ते अजात शत्रू होते. त्यामुळेच 
कोणाच्याही तडजोडी, तहरह, मध्यस्थी करावी तर पिलाजी जाधवरावांनीच ते 
धूर्तही होते. पण ही धूर्तता स्वत:चा मतलब साधण्यासाठी नव्हती, कि व्यक्तिगत 
बचावा करण्यासाठीही नव्हती. तर ही धूर्तता म्हणजे चाणाक्षपणा होय. पुढच्या 


होणाऱ्या घटनांचा अंदाज घेण्याची कला, चाणाक्षपणा किंवा धूर्तता म्हणा ही 


२०२ 


दूरदृष्टी लष्करी योद्धयाला साजेशीच होती. राजकारणात प्रसंगी सावधनता 
बाळगणे हा धूर्त स्वभाव मतलब किंवा स्वार्थ होऊ शकत नाही. मतबलच 
म्हणायचा झाला तर तो राज्य हिताचा मतलब असा होईल. त्यात राज्यहिताची 
जनहिताची विशालता सामावलेली असते. राज्यकारभार करणाऱ्यांना अशा 
गुणांची गरजच असते. केवळ मतलब साधण्याचा पिलाजींनी कधी प्रयत्न केलेला 
आढळत नाही. जे केले ते मराठी राज्यासाठी. नंतर नंतर राज्याचे हितच मुख्य 
कर्त्या माणसांच्या नजरेतून गेले. मग एकाच मराठी शाहीचे छत्रपति शाहू आणि 
पेशवे या दोन व्यक्ती अस्तित्वाने भिन्न होत गेल्या. छत्रपती व पेशवे ह्यांच्यात 
सुसूत्रपणा सुटत गेला. पेशवे मन मानेल तसे वागू लागले. त्यांना छत्रपतींच्या 
सल्ल्याची आवश्यकता कमी वाटू लागली. ह्या सत्तांतराच्या काळातही जे केले 
ते पेशवे व छत्रपति शाहूंच्यासाठी झाले. यांत पिलाजी जाधवरावांनी स्वत:चा 
मतलब किती साधला ? त्यांच्या अफाट रणशौर्याच्या मानाने पदरी काय पडले 
? कैद, बंदी, जप्ती. पिलाजी जाधवरावांच्या अत्यंत प्रामाणिक, एकनिष्ठपणाला 
खरे तर न्यायच मिळाला नाही. 

पिलाजींच्या रणशौर्याचा एकच दाखला त्यांच्या उत्तुंग पराक्रमाचे 
उदाहरण ठरेल. तो म्हणजे इंग्रज-पोर्तुगीजांनी संयुक्तपणे आंग्रेवर, कुलाब्यावर 
स्वारी केली. तेव्हा कान्होजी आंग्रेनी छत्रपति शाहूराजांकडे पिलाजींना 
पाठविण्याची विनंती केली होती. त्याप्रमाणे पिलाजी जाधवरावांनी आपल्या 
“*बिनीच्या फौजेनसी”" संयुक्त सैन्याचा धुव्वा उडविला होता. तसेच वसई, 
कोकण, औरंगाबाद माळवा बुंदेलखेड, कर्नाटक-दिल्ली, बंगाल ह्यासारख्या 
स्वाऱ्यांमध्ये पिलाजी जाधवराव व त्यांची फौज वादळासारखी झुंजायची हे 
रणशौर्य कमी होते काय ! दुसरे असे कि पेशव्यांचा इतबार फक्त पिलाजींवरच 


होता. त्याशिवाय तुमच्यावाचून आम्हास काय ? असे पेशवे म्हणाले. 


२०३ 


कनटिकमध्ये सदाशिवराव भाऊंस पाठवितांना पिलाजींनाच बरोबर देण्याचे 
ठरले. म्हणजे पेशव्यांचा 'इतबार पूर्ण बसला नाही"" असे नाही. परंतु जाधवराव 
मुळात छत्रपति शाहूंचा सुभेदार; भले त्यांचा पेशव्यांवर लोभ होता. म्हणून काही 
पेशव्यांना जाधवरावांचे कधीमधी भय वाटत नसावे असे नव्हते. महत्त्वाची गोष्ट 
पिलाजी पेशव्यांचे भजनी राहिला नाही म्हणून मागे पडला आणि दुसरीकडे 
पिलाजी जाधव....असे कित्येक सरदार काळ वेळ ओळखून पेशव्यांचे तंत्र 
सांभाळून वागले. असेही रियासत म्हणते. वरील दोन्ही वाक्‍यांतून एक वाक्‍्यता 
आढळत नाही. पिलाजी जाधवराव मागे पडले तेच मुळात पेशव्यांचेच भजनी 
राहिल्याने. शिंदे-होळकर हे पेशव्यांचे सरदार असून ते पेशव्यांना फारसे 
जुमानत नव्हते आणि पिलाजी जाधवराव हे मात्र छत्रपती शाहूराजांचे सुभेदारी 
असलेले सरदार असूनही पेशव्यांचेच संरक्षण करीत राहिले. पिलाजींनी फक्त 
मराठी राज्याचा विचार केला. छत्रपति शाहूंची सत्ता दुबळी बनत गेली. पेशव्यांचे 
प्राबल्य वाढत गेले आणि ह्यामध्ये पिलाजी जाधवराव छत्रपति शाहू आणि पेशवा 
यांच्यातला दुवा होत राहिला. रियासतकार म्हणतात तसे “पिलाजी जाधवराव 
व फत्तेसिंग भोसले हे आणखी दोन गृहस्थ शाहूंच्या मर्जीतले होते. पैकी 
पिलाजीचा उपयोग बाजीरावाने आपल्या कार्याकडे भरपूर करून घेतला” हे 
मात्र तंतोतंत खरे आहे. 

तसेच दुसरी गोष्ट ते मुळचे यादवराजे संस्थानिक घराण्यातील असल्याने 
त्यांना वेगळ्या संस्थानाची गरजही वाटली नसावी. अर्थात अनेक संस्थानिकांना 
त्यांनी स्वबळावर, कधी स्वभावावर स्वत:च्या शब्दात ठेवले होते असे एकंदर 
लक्षात येते. त्यांच्या शब्दाला एकनिष्ठेची, विश्वासाची, त्यागाची जरब होती. 
काही असो राज्यकारभारात राजकारणी खेळी, राजकीय उलथापालथी ह्या 


होतच राहातात. पण मराठेशाहीच्या स्थैर्यतेसाठी, साम्राज्यवृद्धीसाठी सुभेदार 


पिलाजी जाधवरावांनी दिलेले योगदान इतिहास साक्ष आहे. मराठेशाहीतील 
त्यांचे कार्य-कर्तृत्व निर्विवाद अमोल आहे. मराठेशाहीतील पिलाजी 
जाधवरावांची कामगिरी मोलाची तर आहेच, ती मराठ्यांच्या इतिहासात 
अजरामरही ठरली. 

पिलाजी हे त्यांच्या वयाच्या एक्काहत्तराव्या वर्षी, 3३ जुलै इ.स. १७५१ 
रोजी मृत्यु पावले. त्यांनीच बांधलेल्या व्याघ्रेर मंदिराजवळ त्यांचे समाधीमंदिर 
आहे. पिलाजींचे पुण्यस्मरण म्हणून चालू वर्षीच या समाधीचा नुकताच 
जाधवराव मंडळींनी जिर्णोद्धार केला. 

ब्रिटीश काळात व स्वातंत्र्यानंतर काही वर्षे पिलाजी जाधवराव यांची 
पुण्यतिथी निमित्त वाघोली, दिवे, नांदेड येथील शाळांना शासकीय सुट्टी असे व 
भारत इतिहास संशोधन मंडख, पुणे यांचेतर्फे इतिहास तज्ज्ञ येऊन पिलाजींच्या 
कार्यावर व्याख्यान देत असत. विद्यार्थांना खाऊ वाटप होत असे. पिलाजींच्या 
मृत्युनंतर त्यांचे पुत्र सटवाजीसुद्धा आपल्या पराक्रममाने प्रसिद्धीस आले. आपले 
वडील पिलाजी जाधवराव यांचेबरोबर सटवाजींनी अनेक मोहिमांत भाग घेतला 
होता. लढाई व राजकीय मुत्सद्देगिरीत सटवाजींची गणना त्याकाळात एक 
मातब्बर सरदार म्हणून झाली होती. पानिपत समरप्रसंगी सटवोजी जाधवराव 
भाऊसाहेब पेशवे यांचे उजव्या हाताला होते. यावरून पेशव्यांचा त्यांच्यावरचा 
विश्वास प्रकट होतो. पाठीवर पुळी येऊन सटवाजी जाधवराव शके १६८८ 
म्हणजे १७६६ रोजी वारले. पिलाजींच्या सहवासात राहिल्याने सटवाजीही 
पराक्रमी निघाले. 


२०६५ 


वाडीकर जाधव वृत्तांत, पृष्ठ ४. 

संनिका., अप्रकाशित, रुमाल ५६, पुडके ५, पत्र २,६,३३९. 
पे.द. ३३, जंजिऱ्याची मोहीम, १९३३, नं. ४३१. 

रियासत खंड ४, पृष्ठ २९०. 

इतिहास संग्रह, ऐतिहासिक चरित्रे, पृष्ठ ७५. 

रियासत खंड ३, पृष्ठ ६३२. 

कित्ता, पृष्ठ ६३३. 

रियासत खंड ४, पृष्ठ ४७. 


रियासत खंड ३, पृष्ठ २२६. 


२०६ 


परिशिष्टे 
१) वंशावळ 
२) पेशवे दप्तरामधून मिळालेली पिलाजी जाधवरावांच्या संदर्भातील काही 


अप्रकाशित पत्रे. 


शेवटे 


परिशिष्ट क्र.१ 
वाडीकर जाधवराव यांचे घराण्यात एक वंशावळ उपलब्ध आहे. १ जानेवारी 
इ.स.१९११ रोजी वि.ल.औंदे यांनी वाघोलीकर व वाडीकर जाधवराव यांचा वंशवृक्ष 


या नावाखाली दिली आहे. ती अशी :- 


पिलाजी 
(मयत शके १६७२) 


8 कला 


[1 
सटबाजी ज्योत्याजी 


(मयत शके १६८८) (मयत) 
सुभानजी ( र तर १६८९) ज्योत्याजी (मयत पौष ब।॥ दशमी १७२४) 
लाडोजीराव (मयत पौ. ब १४ शके १७५९) 


संभाजी मालोजी 
(मयत शके १७१९) (मयत शके १७२३) र क नाती 
ी (निपुत्रिकमृत्यू) | 


वड वाया, लाडोजी उर्फ पिलाजी 'ताराजीराव उर्फ 
पिलाजीराव सटवाजी दानाचे उर्फ आबासाहेब दत्तक आले. दादासाहेब जन्म 


(मयत शके १७४१) (मयत त की दत्तक विधान भाद्र.शु.१२ शके १७७९ 
| शके "| २५. 
] - 
यशवतराव आनंदराव 


आनदराव 


भवानराव यांचे पुत्र हयात उमर वर्षे (दत्तक दिले 
दत्तक झाले ३७ 
हयात उमर वर्षे ३२ यशबंतराब उर्फ पिलाजी उर्फ 
वाबासाहेब जन्म आबासाहेब 
बापूजी राव शके १८०३ जन्म शके १८०५ हे 
ज्योत्याजीस दत्तक दिले. 


हयात उमर वर्षे १२ 


स्त. जय तावा या ा ति अगेदावी | , ] 
सुभानजी लक्ष्मण आनंदरावउर्फ नारायणराव राजाजी 


मयत शके १७३६ मयत फाल्गुन हयात उमर वर्षे ५५ मयत शके हयात उमर वर्षे 
बद्य ३ के १७५९ १७४२ ४७ 
सुभानजी गणपतराव शिवाजी पत्नी केशवराव 
हयात उमर वर्षे ३४ हयात उमर वर्षे भागीरथीबाई हयात उमर वर्षे १४ 
निपुत्रिक मृत्यू पाबले २८ हयात उमर वर्षे १६ 
निपुत्रिक वारले. 
नारायणराव 
हयात उमरवर्षे ५ 


२११9 


नच मक गो फपच्वन्च्न्ने 
पिलाजी, संभाजी 


_______ व्या चांगोजी 
(विबाह उदाजी पवार 
यांचे लेकासी) 


। 
सटवाजी ज्योत्याजी चांगोजी कन्या-फिरंगुबाई 
(मृत्यू शके १६८८) मयत (संभाजीस दत्तक) 
ववकत ण 
वाघोलीकर शाखा (वाडीकर शाखा) 
सुभानजी (वडीलपुत्र) बाघाजी ज्योत्याजी उर्फ बाबासाहेब ( धाकटा पूत्र) 
मृत्यू शके १६८९ मृत्यू पौष बद्य शके १७२४ 


बाडीकर शाखा पुढील पानाबर पहाणे 


संभाजी कन्या बाळीबाई मालोजी 
मयत शके १७१९ (विवाह तुकोजी पवारांशी मयत शके १७२३ 


सा शके १६७४ रोजी झाला) 


पिलाजीराव 
(मयत शके १७४१) 
| 


आनंदराव 
(भबानराबांचे पूत्र दत्तक आले.) 


संभाजीराव उर्फ बापूसाहेब 
अमृतराव 
[कक जा वहात ] 
जयसिंहराव उदयसिंहराब 
स्स 
विजयति राव | र 
बिजयसिंहराव रामचंद्रराव 


२१२ 


हणी 

चांगोजी 

पिलाजी 
य ह ज्योत्याजी चांगोजी फिरंगुबाई कन्या 


। "ज्य कि »यउत्न्ाान्र 
सुभानजी बाघाजी ज्योत्याजी (वाडीकर शाखा) 
| 
'लाडोजीराव 


कन्या 
ज्योत्याजी उर्फ नर्मदाबाईसाहेब आनंदराव उर्फ बापूसाहेब 


(जन्म आषाढ व।॥ ११) तात्यासाहेब 
भुगुबार शके १७५२ | 


लाडोजी उर्फ पिलाजी उर्फ ताराजीराब दादासाहेब 
आबासाहेब हे दत्तक आले स्या त जन्म शके १७७९ 
दत्तक विधान भाद्र. शु.१२ | 
शके १८२५ यशवंतराव उर्फ पिलाजी उर्फ 
बाबासाहेब आबासाहेब 
जन्म शके १८०३ जन्म शके १८०५ 
ज्योत्याजीस दत्तक 
गेले 
कन्या चंद्राबाई 


(बाबुराव) ज्योत्याजी 


सुरसिंह अमरसिंह जिजाबाई मंदाकिनी 


पिलाजी उर्फ 
बाबासाहेब 


२99 


सदर वरील वंशावळीत औंधे यांनी पिलाजींच्या बंधूची शाखा दाखविली नाही. 
त्यांनीही सटवाजीस सुभानजी आणि ज्योत्याजी हे दोन पुत्र सांगितले असून 
सुभानजीपासून वाघोलीकर व ज्योत्याजींपासून जाधववाडीकर यांची वंशशाखा 
दाखविली आहे. पिलाजींना चांगोजी नावाचा एक पुत्र होता. तसेच फिरंगुबाई नावाची 
कन्याही होती, म्हणजेच पिलाजीस सटवाजी, ज्योत्याजी, चांगोजी, फिरंगुबाई अशी 
अपत्ये होती. सटवाजीस वाघाजी नावाचाही एक पुत्र असल्याचा संदर्भ मिळतो. 

ऐतिहासिक घराण्याची वंशावळ यामध्ये गो.स. सरदेसाई यांनी संभाजीस 
सुभानजी हा मुलगा असल्याचे दाखविले आहे. सटवाजीने पानपतवरून सुभानजीस 
पळाची हकीकत कळविली असे लिहितात. “पिलाजी जाधवाचा मुलगा सटवोजी जाधव 
पानपतावर होता. त्याने धाकटा भाऊ सुभानबा यास पळाची हकीकत लिहिली.” असे 
मराठी रियासत खंड ४ पान ६३४ वर लिहितात. हे पत्र ९ फेब्रुवारी १७६१ चे आहे. 
त्याचवेळी पेशवे दप्तर ४४ लेखांक १८ पान ७१ वरती सरदेसाई पिलाजींची जी 
वंशावळ देतात त्यात सुभानजी हा मुलगा दाखवितात, अर्थातच सुभानजी हा 
सटवाजींचा मुलगा आहे भाऊ नव्हे. तसेच संशोधनासाठी निवडलेले कागद, रुमाल 
४४/१ पत्रसंख्या ४१९२१९ यातही मोडीतील पिलाजींची वंशावळ मिळते ही वंशावळ 
सर्वात जुनी आहे आणि तीतही सुभानजी व ज्योत्याजी हे सटवाजींचे पुत्र दाखविले 


आहेत. 


29१४ 


लाडोजींची कन्या नर्मदाबाईसाहेब यांचा विवाह श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड 
यांचे ज्येष्ठ पुत्र श्रीमंत गणपतराव महाराज यांचेशी झाला. लाडोजींचे चिरंजीव 
ज्योत्याजी यांच्या पत्नी साहेबजी ह्या वदगांवकर राजे निंबाळकर यांचे घराण्यातील 
होत्या. ज्योत्याजी व साहेबजी बाईसाहेब यांना पुत्रसंतान नव्हते. त्यांनी ताराजीरावांचे 
चिरंजीव पिलाजी उर्फ आबासाहेब उर्फ लाडोजी यांस दत्तक घेतले. लाडोजींनाही 
पुत्रसंतान नव्हते. लाडोजींच्या पत्नी अहिल्याबाई यांनी आपल्या बंधूस दत्तक घेतले. 
त्यांचे पुर्वाश्रमीचे नांव बाबुराव परशुराम जगताप होते. हे उमराणी ता. जत येथून दत्तक 
घेतले. जगताप देशमूख हे मूळचे पंढरपूर जवळील कासेगांवचे. परशुराम जगताप यांची 
उमराणीकर डफळे ही सासुरवाडी पती अकाली निधनानंतर बाबुरावांची आजी 
उमराणीस आपल्या माहेरी येवून स्थायिक झाल्या. पुढे त्यांचे चिरंजीव ज्योत्याजी उर्फ 
बाबुराव हे जाधववाडीस आपल्या बहिणीला दत्तक आले. त्यांचे दुसरे बंधू लोणी 
भापकरांकडे दत्तक गेले कारण बाबुरावांच्या आई या इतिहास प्रसिद्ध लोणी भापकर जि. 
पुणे येथील भापकरांच्या कन्या होत. अशा तऱ्हेने जगतापांचे उमराणीत त्यांचे वंशज 
कोणी राहिले नाहीत. या बाबुराव उर्फ ज्योत्याजी यास दोन पत्नी होत्या. पहिली 
कोल्हापूरच्या गायकवाडांची, त्या नि:संतान वारल्या. दुसरी पत्नी लक्ष्मीबाई या 
कोळगांवचे सरदार लगडांची कन्या. श्रीमंत लक्ष्मीबाई व श्रीमंत ज्योत्याजी यांस ज्येष्ठ 
पुत्र सुरसिंहराजे, दोन नंबर अमरसिंहराजे, पद्यावती उर्फ जीजाबाई आणि मंदाकिनी 
असे दोन मुले व दोन मुली झाल्या. सुरसिंह हे महाराष्ट्राचे कृषीराज्यमंत्री होते तर 
अमरसिंहजी हे बी.ए.एल.एल.बी. असून गोवा मुक्ती स्वातंत्र्य सैनिक असून ते दैनिक 
राष्ट्रतेज हे वृत्तपत्रही चालवितात. सुरसिंहाच्या पत्नी दमयंती या काटीकर देशमुखांची 
कन्या. अमरसिंहाची पहिली पत्नी श्रीमत अरुणाराजे या नागपूरकर राजघराण्यातील 
राजा प्रतापसिंह ज्युनियर भोसले यांची कन्या होत. त्यांची दुसरी पत्नी सुवर्णलता या 
श्रीमंत कै. राजाराम दत्ताजीराव सूर्यवंशी चमकेरीकर यांची कन्या होत. सुरसिंहास 


२१५ 


मायादेवीराजे निंबाळकर वडगांव, छायादेवी माहुरकर अशा दोन कन्या व पिलाजी उर्फ 


बाबासाहेब हे सुपुत्र होत. 


२१६ 


पञ 
भै 


व... याकड काका ८. ए3.10..22_.अ..“001.000. अन्याया कर 


शॉ मा पगेद्रणप्टििव्त 


णक्कीणकटमतेस्ळन्णा्ा किंग 
णाण्कीकमक्लकचा तत एन्यीिधी 
ण क्लेकयवल्य फीटेफ्क्क्र 
येण्मटन्नरिवथळस्टिपादल पश 

णयफपतेपायेपा पे "दक 


दै >>” । 
र्ट ४ ८ ७» क -- “> 4.9 शि) 
/-॥: 


9: .- 


णण््ळ्तादपाय्णपप्ेकेलेपाण्या 
णध्दीट्कधफ्नो]र 60% 


र्र 
र... दभ 
व * 
०4.००. २ 


शु कक र र 
र ्ववीणापणावरीकीत्ी ये ०. १» १ न 1.०७ 1५" र भै 


ग्निणशेएर प स्पा? सि च प्टेटाण 
$ ह र < षत 


र्फ किफ्प्रकरिफलश 


ह 
1४४१०" ८ *त् ७००" २ की. १ “शी ३), * ल्य 
1, 
वेग र 


। धृ द्त्हः ० 1 पभ *, ४५१५०77४60 १५ 


1 भं : आ रट 181 १६ रो 


१.८ 
१०. शी ५. 


णण्य्ही "यपल£ “ल केश न 


६० प्न क चा र 
"८४ क टॅद प्रसळखळओ फि 
श्श्स्ल्त्र 9९७ > डे 
श्र ्ु 
राजश्रे चिगाजीपत आपा 
गोसावे योस 


श्रेसकलगुभालंकरज जे अखंशीत लक्ष्मी आलकुंत राजगान्य श्र घिलाजी 
जाॉचयराउ9 बंडमत ऱिनंती बेयौल शेन जाणून त्वये पुहाल तेश्ननाज्ञा करीत आसिते 
षर्णहजे विशॉभ आपण पत्र धार्ठमते आह पागोन मर्तमान कळे आते माहढच्या 
उप रालियास ह राउभ्त पार्ांबते आहेत ते पाब्ते याउषर माहाडास धोष्ण नाह 
मैदगारी खार होऊन गेलो म्हणून राजश्रे स्मागीस लिहीते आहे याजफरता डेरा 
मति अज बाहेर काबा म्हणून लिहा उत्तन आहे बुचबारीही मुहुर्त उत्तम नाहे तो 
दा चौ दिनसे तिकडीलही भर्तमात येईल तरी उवके बर्मतीमरील मोौंढयामर हेरा 
देगमावा मग तिकडील बत बूर्तमानासारखे बुपनाशे डोरयास याजे येसे आमचे ही 
ऱिनारे आहे मंडणगडासही शामलाचे लोक वाियार्गाल यासाठी आति नसतील तोड 
राउत पार्यलयाबर उठोन जातीत सागता राजश्रैस मंवनारे सार होउ9न जातो 
म्हणून लिहा आहे यानर्करता मंदनारे डेरा पर्वतेच्या ब्हिस्याबर द्याना म्हणने 
परस्सरे त्यांस बर्तमान जाईल झी हेरे बाहर गेते राजश्रे लकमण रपुनाप यास उदक 
आपणाकडे पार्ठाभतो ते आपणाफडेल मर्तमान जाऊुवा संागम लेहून पाठर्मातल 


[शोभ काये लिणे कृपा केली पाहिजे हे निनंती “- तिन 


कळ आ क. ५० ७. 5० वक ७७ ७. (के. 20 खक “क. आ. ७ आ. आ. खक. हक. को. 7 अक आळ टके. हळ द “७ द “9७% र ळी कळ. वळ क चे. & “क. >. 4७ ७७ आह. ७७ 26 क आक बक घ्क जक आळ ७ आल 


ल मेश्लके के्कम्ल्केळल्ल्टरू 


बाषगा « /* 


२७ पक्न्तश्ळाळकण्त- 
कणात प्रि 9७-2३ भ्र 
श्र त न 
राजश्रे चिमाजीपंत आपा | 


गोसाये योस 


श्रेसकतगुभालकरज खे अबंशीत लक्ष्मी मलकृंत राजगान्य श्रो पिलाजी 
जाचवराउ बंडमत मिनंती जेयील शे जाणून तवये पुरात ते्नाज्ञा करोत आसिते 
षर्गहजे निशेभ आपण पत्र धार्ठानते आह पागोन भर्तमान कळे आते माहडच्या 
उपराषियास ह राउभ्त पार्ठाबते आहेत ते पाबते याउषर माहाडास चोषा नाही 
मॅवंगारी सार होऊन गेलो म्हणून राजश्रे समागीस लिहीते आहे याजफोरता डेरा 
मागर अ बाहेर काबा म्हणून ति उत्तम आहे मुचबारीही मुहूर्त उत्तम आहे तो 
वा चौ दिमसे तिकडैलही अर्तमान येईत तणे उवके बर्गतीमरील गोंदयामर डेरा 
देगमाा मग तिकडील जत बर्तमानासारखे बुधनाशे डोरयास याजे येसे आमचे हो 
निारे आहि मंडजगडासही शामलाचे लोक वर्शियार्गाल यासाठी भाते जञासतैत तोड 
राउत पार्मालयाबर उठोन जातैल तारका राजश्रेस मंदनारी सार होउन जातो 
म्हण्न ऱिहा आहे यानर्करता मदनारी डेरा पर्वताच्या ास्यानर झायाना म्हणजे 
परस्परे त्यांस भर्तमात जाईल को हेरे भाहर गेले राजश्रे लक्षण रघुनाथ यास उदक 
आपणाफडे पार्ठानतो ते आपणाफडेल मर्तमान जामुवा समागम तेहुन पाठर्मीतल 


ऐििशेथ काये लिहीणे कृपा केती पहिजे हे निनंती ““ शिन 


क ० सा 


बाषगा « /- 


-ाक्ष्किररक्नीसहपापप्रस 


१*१११५५१ ४ 


कि ९6106 हग्न्ह 
121224 18) 


वब आभस्ानन ११५५५ (२००४७००. ७५८१-०५ ५- >. “ह ७७५. ... जे. 


0077002022 > शश भु 
-ाप्ककीकरील्यागप&च् 


एकवा 


कीक 8 तली 
्, (>>. 
जुही /१४७५७७७>४४२५५८०४५/0 00 ष न 
| 
| 
१] 


“ 
$$ 
र. श 


सं.नि.का. 
४ ]1528 


रुमाल ३, पुडके २. 


राजश्री पंतप्रधान 

गोसावी यांसि 

श्रीमत सकलगुणांकरण अखंडीतलक्ष्मी अलंकृत राजमान्य स्नेहांकित पिलाजी 
जाधवराऊ दंडवत. विनंती. येथील क्षेम छ २४ रबवल जाणुन स्वकीये कुशल लेखन आज्ञा 
केली पाहिजे. विशेष. पत्र पाठविले तेथे आज्ञा की, सालगुस्ताची दर माहे पैकी बाकी 
राहिली आहे ती बहुजती देखील पाठऊन देणे आज्ञेवरुन बाकी रुपये 
१७५९ ऐन भिकाजी ईल 
५० तुको विश्वनाथ जकातदार वडगावचे चौकीबाबत देखीले 
१८०९ 

येकूण अठरासे नव रुपये बाकी/बहुजती पाठविले आहेत हिशेब रुजु करून 
हिसेबावरील सिक्का करुन पाठविला पाहिजे. विशेष काये लिहिणे? कृपा केली पाहिजे हे 
विनंती. 


2 टी४ री शा - 


शू नरकी... कक ऱ्य 
$ कह 
भा 7 रर 
१८५०५ "-४४०५३ ३१६4: कर क 
कन 2). 11: नक, य. 


वेणी थ्व ष्ल्कशेच्ार 


वन्य >. 


> 


्म्न्क तड र, ००५८११० ५ क क 
क र 
जी, न्य र: हड (८६ अ क 
४ र ५. '%, 


टल -कडिव८ हिर... ह 5 १ पश ल 


चिव 


क 0 10 "&>97प गणक 


अव्रकी ५१ (90: “ 
५०० ३-१. 


इ"; 


धी 


ष्ट शर शं भु : म ग 
ट्री “४ ४२५५ जू 
भ ३. 'शअे ६. ४ 


1. 
000000 ती 


दु. .... गी 


दप्तर ३, पुडके २. 
४ 1536 


राजश्री पंतप्रधान 

गोसावी यांसि 

श्रीमत सकलगुणांकरण अखंडीतलक्ष्मी अलंकृत राजमान्य स्नेहांकित पिलाजी 
जाधवराऊ दंडवत. विनंती. [विशेष] [ ये ] थील क्षेम जाणुन स्व [किये कुशल] 
लेखनआज्ञा केली पाहीजे . विशेष मौजे पींपरी पा पार नेर हा गाव वाटेवरी आहे. 
रहदारीमुळे खराबा जाला व येंदा पाऊसही नाही यामुले रयेत लोक व पाटीलही पळोन गेले. 
गाव वोस पडला आहे. तरी त्या गावास कौल सादर करून रहदारीचाही उपसर्ग न लागे ऐसे 
करुन लावणीचा कौल जीवनमाफीक देऊन त्या गावची उस्नवारी होये ते गोष्ट केली 
पाहिजे. यानंतर मौजे मजकुरी राजश्री काममाजी तोंडे याची माणसे आहेत. 
प्रस्तुत गावचे लोक तो नाहीत परंतु मारनुले गावी राहीले आहेत. तरी यास कोणे विसी 
उपसर्ग न लागे ते करावे पा मजकुरास कमाविसदार असतील त्यासही एक पत्र सादर 
करावे जे गावास उपसर्ग न देणे 
विशेष काय लिहीणे हे विनंती 

मोर्तब सुद 


'नावणीएशीफगय 


|) 


ह अ! 


५ ४६... 9५ ३ 
॥-५१५-०* ्श्श्त्र ८७७ १०१.% « ९ 0०५ मै. २७. ७. 


च्य 7.२ ८५५>५0७भळया- 


५४८८४५ ध्ज्टय्टू | ९४१) 3 


| 


ठीं ड 


(जाधव वा 


संदर्ाा साधन यची 


अस्सल साधने (अप्रकाशित) 

१) इनाम कमिशन, रुमालनं ३७, बंच नं ११. 

२) चिटणीसी दप्तर 

३) पुणे जमाव, रुमाल २३४, (वंशावळ) 

४) श.ना. जोशी संग्रह 

५) शाहू दप्तर 

६) संशोधनासाठी निवडलेले कागद. 

अस्सल साधने (प्रकाशित) 

१) आवळसकर शा. वि; आंग्रेकालीन अष्टागर, पुणे, १९४७. 

२) आवळसकर शा. वि; कोकणच्या इतिहासाची साधने, आंग्रेकालीन 
पत्रव्यवहार, १९४८, १९५४. 

३) खरे ग. ह ; हिंगणे दप्तर १, पुणे, १९४५. 

४) जाधव ताराजीराव, वाडीकर जाधव यांच्या घराण्याचे कागद, सनदा पत्रे 
वगैरे, (डेक्कन कॉलेज) 

५) जोशी शं. ना; सेनापती दाभाडे दप्तर, भाग १. 

६) ढबूदा. गो., आंग्रे घराण्याचा इतिहास, अलिबाग, १९३९. 

७) ढबू दा. गो; कुलाबकर आंग्रे, आंग्रे शकावली. 

८) परेरा ब्रांगास, पोर्तुगीज दप्तर खंड ३, मुंबई, १९६८. 

९) पारसनिस द. ब; इतिहास संग्रह ऐतिहासिक चरित्रे,टिपणे भाग-२. 

१०) पारसनिस द. ब; दक्षिणेतील सरदारांच्या कैफियती यादी वगैरे, पुणे, 


१९०८. 


११) 
१२) 


१३) 
१४) 


१५) 


१६) 


१७) 


१८) 


१९) 


२०) 


पारसनिस द. ब; ब्रह्मेंद्रस्वामी चरित्र व पत्रव्यवहार, मुंबई, 9९००. 
पिसुर्लेकर पां. स; मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, पोर्तुगीज दप्तर 


खंड २, मुंबई, १९७४. 


पुरंदरे कृ. वा; पुरंदरे दप्तर भाग १, पुणे भा.इ.सं.मं; १९२९. 


पोतदार द. वा; ऐतिहासिक संकीर्ण साहित्य खंड २, भा.इ.सं.म. पुणे, 


१९३४. 
बेंद्रे वा. सी; महाराष्ट्रेतिहाची साधने भाग २, (१५०१-१७५०), मुंबई, 


मराठी ग्रंथ संग्रहालय, १९६७. 


राजवाडे वि. का; मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, खंड २,कोल्हापूर, 


नोव्हेंबर, १९०० खंड ३, पुणे, १९०१, खंड ६, पुणे, १९०५. 
वाड ग. चि; दक्षिणेतील सरदारांच्या कैफियती यादी वगैरे १९०८. 


सरदेसाई गो. स; पेशवे दप्तरमधून निवडलेले कागद, भाग २, ३ मुंबई 
भाग ६,९,१०,११,१२,१३,१४,१५,१६,१७,१८,मुंबई. 
भाग ४०, ४३, मुंबई १९३४, भाग २८,३०,३३,३४, मुंबई. 


सरदेसाई गो. स; ऐतिहासिक पत्रव्यवहार, १६९०-१८६७, पुणे, 


१९३३. 


सरदेसाई गो. स; ऐतिहासिक घराण्याच्या वंशावळी, गव्हन्मेट, सेंट्रल 


प्रेस, मुंबई, १९५७. 


दुय्यम साधने 


१) 
२) 


३) 


केळकर य. न; वसईची मोहीम, पुणे, १९३६. 
खरे ग. ह; इतिहासकर्ते मराठे, पुणे, १९५१. 


घाटे द. वी.; पिलाजी जाधव व नानासाहेब त्रे.१३.३, डिसेंबर, १९३ २. 


४) चित्राव सि. वि;भारतवर्षी मध्यमयुगीन शब्दकोष, पिलाजी जाधव, 
१९३७. 


जाधवराव ताराजी, वाडीकर जाधव घराण्याचा वृत्तांत, बडोदा, १८९७. 


) 
६) पानसे के. रं; पानसे घराण्याचा इतिहास, पुणे, १९५९ . 
)  पिसुर्लेकर पां. स; पोर्तुगीज मराठे संबंध, पुणे, १९६७. 
) वाकडे वि.भ., पिलाजी जाधव घराण्याचा ऐतिहासिक वृत्तांत, पुणे 
१९८१. 
९) सरदेसाई गो. स; मराठी रियासत, खंड २,३ मुंबई,१९८९,खंड 
४,मुंबई, १९९०. 
शब्दकोश 


मोल्सवर्थ कृत मराठी-इंग्रजी शब्दकोश, (सुधारित पुनर्मुद्रण), पुणे १९७५. 


0911510 ७००६५ : 
९७२ 5.३, 111111:124 [॥(ण_ 6४७९० 
(१४७. 


) 0 व०९ लकाप्य१&, 


